Reg . No. NPCITY/ 236/ 2015- 17 
Published on 15th October 2015 . 


REALAY 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १, अंक ३४] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ [ पृष्ठे १५४ , किंमत : रुपये ११ -00 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम 

___ या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


00C . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १५३ . 


नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ , दिनांक २८ सप्टेंबर , २०१५. 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 

क्रमांक टिपीएस - २४१५ - अनों . संदर्भ -१००-प्र .क्र . १६३- २०१५- नवि - ९. 

ज्याअर्थी, नागपूर शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ३७ वा ) 
( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ चे उपकलम (१) नुसार अधिसूचना नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस- २४९६ - २६४३ 
प्र .क्र . ३०० ( अ )- १९९७ -नवि-९ , दिनांक ७ जानेवारी २००० अन्वये मंजूर झाली असून ती दि . १ मार्च २००० पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त 
विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, मौजे सिताबर्डी येथील सिटी सर्व्हे क्रमांक ६० शिट क्रमांक १४ ,१५, १६ व १७ मधील भूखंड 
क्रमांक ३ हे महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाकडील क्षेत्र ( यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधिले आहे ) उक्त विकास योजनेत शासकीय कार्यालय म्हणून 
दर्शविलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त क्षेत्रात गारमेंट क्लस्टर स्थापित करण्यासाठी उक्त क्षेत्राचा जमीन वापर शासकीय कार्यालयाऐवजी औद्योगिक वापर असा 
करणेबाबतची विनंती महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त क्षेत्र “ शासकीय कार्यालय ” या जमीन वापरातून वगळून औद्योगिक वापराकरिता नामनिर्देशित करणे (यापुढे एकत्रितपणे 
“ उक्त फेरबदल ” असे संबोधिले आहे ) आवश्यक झाले आहे , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १कक ) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकारानुसार शासन , खाली जोडलेल्या अनुसूचित नमूद उक्त 
फेरबदलाच्या अनुषंगाने जनतेकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रस्तुतची सूचना प्रसिद्ध करीत आहे . उक्त फेरबदलासंदर्भात काही सूचना | 
हरकती असल्यास त्यांनी ही सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत सहसंचालक नगर रचना, नागपूर विभाग , नागपूर , 
" जुने सचिवालय, कक्ष क्रमांक १०८/ १०९, पहिला माळा, सिविल लाईन्स , नागपूर - ४४० ००१ ” नागपूर या पत्त्यावर लेखी स्वरुपात पाठवाव्यात . प्राप्त 
होणा- या सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी सह संचालक नगर रचना , नागपूर विभाग , नागपूर यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 
ना .- एक - अ १ (१६६४). 


सा 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


उक्त फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत सूचना / भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 
उपलब्ध राहील . 


( १ ) सह संचालक नगर रचना , नागपूर विभाग, नागपूर . 
( २ ) उद्योग सह संचालक , नागपूर विभाग , नागपूर . 
( ३) सहाय्यक संचालक नगर रचना, नागपूर शाखा, नागपूर. 
सदर सूचना विभागाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 

अनुसूची 
अनु . क्र . जागेचे वर्णन 

उक्त विकास योजनेतील प्रस्ताव 
( २ ) 

( ३ ) 


प्रस्तावित फेरबदल 


( १ ) 


( ४ ) 


मौजे सिताबर्डी सि . स . नं . ६० , (शिट क्र .१४ ते १७ ) शासकीय कार्यालय म्हणून 
मधील भूखंड क्रमांक ३ क्षेत्र २८२५ .३५ चौ . मि . दर्शविलेली आहे . 


औद्योगिक वापरासाठी निर्देशित 
करणे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी. 


भाग १- अ ( ना .वि . पु.) , म . शा . रा ., अ . क्र . १५४ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya, Mumbai -400 032 , dated the 28th September, 2015 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966. 


No . TPS - 2415 - UOR- 100 - CR- 163- 2015 - UD- 9 . 


Whereas, the Government has sanctioned the Second Revised Development Plan of Nagpur Municipal 
Corporation (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ” ) vide Urban Development Department 
Notification No . TPS - 2496 /2643 - CR - 300 ( A ) -97 -UD - 9, dated the 7th January, 2000 under sub - section ( 1) of Section 
31 of the Maharashtra Regional and town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 )(hereinafter referred to as “ the 
said Act ") which has come into force with effect fromthe 1st March, 2000 ; 


And whereas, in the said Development Plan , the land bearing Plot No. 3 outofCTS No. 60 (Sheet No. 14 to 17 ) 
of Mauze Sitabardi Dist. Nagpur owned by Maharashtra Industrial Development Corporation is shown as Govern 
ment Office (hereinafter referred to as the “ said Land ” ) ; 


And whereas, in order to establish garment Cluster on the said land , Maharashtra Industrial Development 
Corporation has requested to change the use of the said land from Govt. Offices to Industrial use . 


And whereas, the State Government is of the opinion that, it is necessary to change the use of the said Land 
from “ Government Offices to Industrial” ( hereinafter referred to as the said Modification ). 


Now , therefore, in exercise of the powers vested under section 37 ( 1/ AA ) of the said Act, the Government 
hereby publishes this notice for inviting suggestions / objections from the general public in respect of the said Modifi 
cation , as specified in the Schedule , within a period of one month from the date of publication of this notice in the 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


३ 


OfficialGazette. Any suggestions/objections in respect of the said Modification should be forwarded to the Joint 
Director of Town Planning, Nagpur Division, Nagpur, having his office at “ Old Secretarie, Room No . 108 / 109, first 
floor, Civil Lines ,Nagpur-1” who has been authorised as the officer to hear suggestions / objections in respect of the 
said Modification and submit his report to the Government. 


This Notice showing the said Modification shall be kept open for inspection at the following offices on all 
working days for the period of one month . 


( 1) 


The Joint Director of Town Planning , Nagpur Division , Nagpur. 


( 2 ) The Joint Director of Industries, Nagpur Division , Nagpur. 


( 3) 


The Assistant Director of Town Planning , Nagpur Branch , Nagpur. 


This Notice shall also be available on the State Government website www.maharashtra. gov. in 


SCHEDULE 


Sr. No . 


Description of Land 


Proposed Modification 


Proposal in the said 
Development Plan 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Shown as Government 
Offices 


To be Designated for Industrial 
use . 


The area admeasuring about 
2825 . 35sq . Mt. bearing Plot No. 3 
out of Village Sitabardi CTS No . 60 
(Sheet No . 14 to 17 ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer. 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १५५ . 


नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ , दिनांक २९ सप्टेंबर , २०१५ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 

क्रमांक टिपीएस - २४१५- ४१-प्र. क्र . २३- २०१५- नवि -९. 

ज्याअर्थी, नागपूर येथील विकास योजना , शासन अधिसूचना नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस -२४९६-२६४३- सी . आर . ३००( ए)- नवि-९ , 
दिनांक ७ जानेवारी , २००० व अधिसूचना क्रमांक टिपीएस - २४००- १६२८- सी . आर . २०० -२०००- नवि-९ , दिनांक १० सप्टेंबर, २००१ अन्वये मंजूर 
झाली असून ती अनुक्रमे दि . १ मार्च, २००० व २१ सप्टेंबर , २००१ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये , मौजे नारी येथील खसरा क्रमांक ८६ ( भाग ) व मौजे वांजरी येथील खसरा क्रमांक ३, ३/५ मधील क्षेत्र 
( यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे ) आरक्षण क्रमांक एन २२१ “ उद्यान " या आरक्षणाने बाधित आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नागपूर महानगरपालिका त्यांच्या सर्वसाधारण सभेच्या ठराव क्र . ४/११३० दिनांक ३१ -१०- २०१४ अन्वये उक्त क्षेत्र आरक्षण 
क्रमांक एन- २२१ “ उद्यान " मधून वगळून “ कब्रस्थान ” करण्याकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . 
३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३७ ( १ ) नुसार सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव (यापुढे “ उक्त 
फेरबदल प्रस्ताव ” असे संबोधले आहे ) अंतिम मंजुरीसाठी शाासनास सादर केलेला आहे ; 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल प्रस्ताव 
उक्त क्षेत्रापैकी मौजे वांजरी येथील खसरा क्र . ३ , ३/ ५ या क्षेत्रापुरता मान्य करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे . 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून उक्त विकास योजनेतील 
उक्त फेरबदल प्रस्तावास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे . आणि त्यासाठी उपरोल्लिखीत दिनांक ७ जानेवारी , २००० ची विकास योजना 
मंजुरीची अधिसुचना सुधारित करण्यात येत आहे 

“ उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक ७ जानेवारी , २००० रोजीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या 
नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . " 


नोंद 


मौजे वांजरी येथील खसरा क्र . ३, ३/ ५ मधील क्षेत्र भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे, “ उद्यान ” आरक्षण क्र . एन - २११ मधून वगळून 
“ कब्रस्थान ” म्हणून दर्शविणेत येत आहे . 

१. उक्त मंजूर फेरबदल प्रस्तुत अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या कालावधीनंतर अंमलात येईल . 

२. उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी विकास योजना भाग नकाशाची प्रत मा . आयुक्त , नागपूर महानगरपालिका, नागपूर यांच्या 
कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थएक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध राहील . 
सदर अधिसूचना विभागाच्या www. maharashtra. gov. in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध राहील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


WW. 


रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी. 


भाग १ - अ ( ना .वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १५६ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya, Mumbai - 400 032, dated the 29th September, 2015 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 


No . TPS - 2415 - 41 - CR-23 - 2015 - UD- 9. 


Whereas, Revised Development Plan of NagpurMunicipal Corporation sanctioned by the Government vide 
Urban Developments Department Notification No. TPS- 2496 /2643-CR - 300 ( A )- 97 -UD - 9 , dated the 7th January , 
2000 and 2nd Notification No. TPS - 2400 - 1628 - C . R .- 200 -2000 -UD - 9 . dated the 10th September, 2001 has come into 
force with effect from the 1st March , 2000 and 21st September, 2001 (hereinafter referred to as “ the said Develop 
ment Plan ” ) ; 


And whereas, in the said Development Plan , the land bearing Kh. No. 86 (pt.) of Mouze Nari and Kh . No. 3, 3/5 
of Mouze Wanjari are affected by Reservation No. “ N - 221 , Park ” (hereinafter referred to as “ the said area ” ) ; 


And whereas, the Nagpur Municipal Corporation vide its General Body Resolution No. 4 / 1130 of the 
31st October, 2014 after following all the legal formalities stipulated under section 37 (1 ) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act " ) has submitted to 
the Government for its sanction a modification proposal regarding changing the allocation of the said Land from 
“ Park ” to “ Kabrasthan ” (hereinafter referred to as “ the said modification proposal ” ) ; 


And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra 
State, Pune , the Government is of the opinion that out of the said area , the said modification proposal should be 
sanctioned with respect to the land bearing Kh. No. 3 . 3/5 of Mouza Wanjari. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


५ 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under section 37 (2 ) of the said Act, the Government 
hereby sanction the said Modification proposal and for that purpose amends the above referred Notification dated the 
7th January , 2000 as follows ; 


In the schedule of Modification appended to the Notification dated 7th January , 2000 sanctioning the said 
Development plan , the following new entry shall be added after the last entry . 


ENTRY 


The land bearing Kh. No. 3 , 3 /5 of Mauze Wanjari, is deleted from the Site “ N - 221, Park ” and designated as 
“ Kabrasthan ” (Burial Ground ) ” as shown onthe part plan . 


1. The above said sanctioned Modification shall come into force after a period of onemonth from the date of 
publication of this Notification in the Official Gazette. 


2. A copy of the part plan of the aforesaid sanctioned modification shall be available for public inspection in the 
office of the NagpurMunicipal Corporation during office hours on all working days for a period of one month . 


This Notification shall also be available on the Urban Development Departments website www .maharashtra. gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


R . S . CHOUHAN , 

Desk Officer. 


भाग १ - अ ( ना .वि . पु .) , म . शा . रा . , अ . क्र . १५७. 


नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ , दिनांक २८ सप्टेंबर , २०१५ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 

क्रमांक टिपीएस- २२१५- प्र . क्र . १३१- २०१५ - नवि- ९ . 

ज्याअर्थी, चंद्रपूर शहराची सुधारीत + वाढीव विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ३७ वा ) 
( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१( १ ) अन्वये शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र . टिपीएस - २२९४ -१३१५-प्र .क्र . 
२५३ -९६ - नवि- ९ , दिनांक २ जून , १९९७ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १५ ऑगस्ट , १९९७ पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास 
योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजे देवई गोविंदपूर रै. येथील सर्व्हे क्र . १०७ /४३ पै., १०७/ ४२ अ-१, १०७/ ४२ अ , १०७/ ४२ , 
१०७/४३, मधील जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे) कृषी विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आयुक्त , चंद्रपूर महानगरपालिका, चंद्रपूर यांनी, नियोजन प्राधिकरण (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे ) 
म्हणून , त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . ८५ , दिनांक ९ मार्च, २०१२ नुसार, उक्त जागा कृषी विभागातून वगळून मुक्त होणारी जागा रहिवास 
विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरवून , त्या अनुषंगाने , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप -कलम ( १) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून 
फेरबदल प्रस्तावास ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबांधले आहे) सर्वसाधारण सभेत निर्णयाचा ठराव क्र . ४२ , दिनांक २८ सप्टेंबर , २०१२ रोजी 
मान्य करून घेवून असा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही 
अटींसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप -कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून उक्त 
विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे . आणि त्यासाठी उपरोल्लिखीत दिनांक २ जून , १९९७ ची विकास 
योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक २ जून , १९९७ रोजीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा 
समावेश करण्यात येत आहे . 

नोंद 


मौजा देवई गोविंदपूर रै. येथील सर्व्हे क्र . १०७/ ४३ पै., १०७/ ४२ अ - १ , १०७/ ४२ अ , १०७/ ४३ मधील ३. ७९ हेक्टर आर जागा खालील अटींच्या 
अधिन राहून नाविकास विभागातून वगळण्यात येत असून मुक्त झालेली जागा, नकाशात दर्शविल्यानुसार , रहिवास विभागात समाविस्ट करण्यात येत 
आहे . 


अट क्र . १ - विषयांकित जागेच्या अभिन्यासात १० % अनिवार्य खुल्या जागेव्यतिरिक्त ५ % क्षेत्र सार्वजनिक सुविधांसाठी सोडणे आवश्यक राहील . 


अट क्र . २ -विषयांकित जागेवरील इमारतीत वर्षाजलसंवर्धन सयंत्र, पाणी तापविण्यासाठीचे सौरऊर्जा सयंत्र बसविणे आवश्यक राहील . 
अट क्र . ३ -विषयांकित जागेत सर्व मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जमीन मालक /विकासकाची राहील . 
अट क्र . ४ -विषयांकित जागेचा विकास चंद्रपूर शहराच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसारच अनुज्ञेय राहील . 
अट क्र . ५ - अशा प्रकारच्या विभाग बदलाकरिता शासनाने भविष्यात अधिमूल्य आकारण्याचा वा इतर काही धोरणाबाबत निर्णय घेतल्यास , जमीन 

मालक/विकासक यांना असा निर्णय बंधनकारक राहील . 
उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना/ भाग नकाशा प्राधिकृत अधिकारी, चंद्रपूर शहर महानगरपालिका, चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात , 
नागरीकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे. 

सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in व नगर रचना संचालनालयाच्या www. dtp . maharashtra. gov.in या 
संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध राहील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १५८ . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya, Mumbai - 400 032, dated the 28th September, 2015 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT, 1966 . 


No. TPS - 2215 -CR- 131 - 2015 - UD-9 . 


Whereas, Revised Development Plan of Chandrapur City has been sanctioned by the Government vide Urban 
Developments Departments Notification No. TPS- 2294 - 315 -CR - 253 -UD -9 , dated the 2nd June , 1997 and has come 
into force with effect from the 15th August, 1997 (hereinafter referred to as “ the said Development Plan " under 
section 31 (1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as “ the said Act " ) ; 


And whereas, inthe said Development Plan, land bearing Survey Nos. 107/ 43 ( pt. ), 107/ 42A1 , 107/ 42A, 107/ 42, 
107 /43 of Mouze Devai Govindpur Rai (hereinafter referred to as “ the said land ” ) is included in Agriculture Zone ; 


And whereas, the ChandrapurMunicipal Corporation (hereinafter referred to as the said Planning Authority ), 
vide its General Body Resolution No. 85 , dated the 9th March , 2012 has resolved to delete the said Land from 
No Development Zone to include the land thus released , in Residential Zone and accordingly after following the 
procedure laid down under the said Act, and also submitted to General Body for Final Approval vide Resolution 
No. 42, dated 28th September, 2012 , submitted to the Government for its sanction a modification proposal as per 
the provisions of sub -section (1 ) of Section 37 of the said Act , (hereinafter referred to as “ the Proposed 
Modification ” ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६-२२, शके १९३७ 


७ 


And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , Maharashtra 
State, Pune, the Government is of the opinion that the proposed Modification should be sanctioned with some 
conditions. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of the said Act, the 
Government hereby sanction the proposed Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification dated 
the 2nd June, 1997 as follows ; 


___ In the schedule of Modification appended to the Notification dated 2nd June, 1997 sanctioning the said 
Development plan , the following new entry shall be added after the last entry . 


ENTRY 


Theland bearing Survey Nos. 107/ 43( pt .), 107 / 42A1, 107/ 42A, 107/ 42 , 107/ 43 of Mouze Devai Govindpur Rai , 
is deleted from Agriculture Zone and land thus released , in included in Residential Zone , as shown on the plan , subject 
to the conditions specified below . 
Condition No. 1 - In lay- out 10 % open space as well as 5 % amenities space should be kept open for public 

purpose . 
Condition No. 2 – It shall be the responsibility of the applicant Sanstha to provide sufficient potable water 

supply , solar system . It shall be necessary to install Rainwater Harvesting System . 


Condition No. 3 – It shall be compulsory for the applicant Sanstha, to develop and provide all necessary basic 

infrastructure amenities ( e . g . roads, drainage etc .) for the said Land , at its own cost . 


Condition No. 4 – Development of said land will be only as per the DCR applicable to Chandrapur City . 


Condition No. 5 - If it is decided by the Govt. in future , to charge premium on such a zone change or any other 

policy decision is taken such decision shall be binding on the land Owner/Developer. 


A copy of the Notification , along with the part plan of the aforesaid sanctioned modification , shall be available 
for inspection of the general public , in the office of the Chandrapur Municipal Corporation , Chandrapur City during 
office hours on all working days for a period of onemonth . 


This Notification shall also be available on the Government website www .maharashtra. gov.in as well as on the 
web site of Director of Town Planning www. dtp. maharashtra. gov.in . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. S . CHOUHAN, 
Section Officer. 


भाग १- अ ( ना .वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १५९ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक २९ सप्टेंबर , २०१५ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 

क्रमांक टिपीएस - २२१५- ७५-प्र .क्र . ४४- २०१५ - नवि-९ . 

ज्याअर्थी, चंद्रपूर शहराची सुधारीत + वाढीव विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ३७ वा ) 
( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१(१ ) अन्वये शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र . टिपीएस - २२९४ -१३१५-प्र.क्र . 
२५३ -९६ - नवि-९, दिनांक २ जून , १९९७ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १५ ऑगस्ट, १९९७ पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास 
योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजे गोविंदपूर पेठ येथील सर्व्हे क्रमांक ३७/ १ , मधील ० .४० हेक्टर आर जागा ( यापुढे “ उक्त जागा " 
असे संबोधले आहे) ना -विकास विभागात समाविष्ट आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, आयुक्त, चंद्रपूर महानगरपालिका, चंद्रपूर यांनी ,नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे ) 

ण सभेचा ठराव क्र . १० , दिनांक १८ ऑगस्ट , २०१२ नुसार , उक्त जागा ना -विकास विभागातून वगळून मुक्त होणारी जागा 
रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरवून , त्या अनुषंगाने , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम ( १ ) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण 
करून फेरबदल प्रस्तावास ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) सर्वसाधारण सभेत निर्णयाचा ठराव क्र . ८४ , दिनांक ९ मार्च, २०१२ 
रोजी मान्य करून घेवून असा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही 
अटींसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप -कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त 
विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे . आणि त्यासाठी उपरोल्लिखीत दिनांक २ जून , १९९७ ची विकास 
योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक २ जून , १९९७ रोजीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा 
समावेश करण्यात येत आहे . 

नोंद 
मौजा गोविंदपूर पेठ येथील सर्व्हे क्रमांक ३७/ १ मधील ० . ४० हेक्टर आर जागा खालील अटींच्या अधिन राहून ना -विकास विभागातून वगळण्यात 
येत असून मुक्त झालेली जागा, नकाशात दर्शविल्यानुसार, रहिवास विभागात समाविस्ट करण्यात येत आहे . 

अट क्र . १ -विषयांकित जागेच्या अभिन्यासात १०% अनिवार्य खुल्या जागेव्यतिरिक्त ५ % क्षेत्र सार्वजनिक सुविधांसाठी सोडणे आवश्यक राहील . 
अट क्र . २ - विषयांकित जागेवरील इमारतीत वर्षाजलसंवर्धन सयंत्र , पाणी तापविण्यासाठीचे सौरऊर्जा सयंत्र बसविणे आवश्यक राहील . 
अट क्र . ३ -विषयांकित जागेत सर्व मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जमीन मालक /विकासकाची राहील . 
अट क्र . ४ - विषयांकित जागेचा विकास चंद्रपूर शहराच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसारच अनुज्ञेय राहील . 
अट क्र . ५ अशा प्रकारच्या विभाग बदलाकरिता शासनाने भविष्यात अधिमूल्य आकारण्याचा वा इतर काही धोरणाबाबत निर्णय घेतल्यास , जमीन 

मालक /विकासक यांना असानिर्णय बंधनकारक राहील . 
उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / भाग नकाशा प्राधिकृत अधिकारी, चंद्रपूर शहर महानगरपालिका , चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात , 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे. 

सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in व नगर रचना संचालनालयाच्या www. dtp. maharashtra . gov.in या 
संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी . 


भाग १ - अ ( ना .वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १६० . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya, Mumbai - 400 032, dated the 29th September, 2015 . 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966. 

No . TPS -2215 - 75 - CR- 44 - 2015 - UD- 9 . 

Whereas, Revised Development Plan of Chandrapur City has been sanctioned by the Government vide Urban 
Developments Departments Notification No. TPS- 2294 - 315 -CR - 253 -UD -9 , dated the 2nd June , 1997 and has come 
into force with effect fromthe 15th August, 1997 ( hereinafter referred to as “ the said Development Plan " under 
section 31 (1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as “ the said Act " ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


९ 


And whereas, in the said Development Plan , land bearing Survey No . 37 / 1 area 0 . 40 H . a. of Mouze 
Govindpur Rith (hereinafter referred to as “ the said land ” ) is included in No Development Zone ; 


And whereas, the ChandrapurMunicipal Corporation (hereinafter referred to as “ the said Planning Authority ) , 
vide its General Body Resolution No. 10 , dated the 18th August, 2012 has resolved to delete the said Land from 
No Development Zone to include the land thus released , in Residential Zone an accordingly after following the 
procedure laid down under the said Act, and also submitted to General Body for Final Approval vide Resolution 
No. 84 , dated 9th March , 2012, submitted to the Government for its sanction a modification proposal as per the 
provisions of sub -section ( 1) of Section 37 of the said Act , (hereinafter referred to as “ the Proposed 
Modification ” ) ; 


And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , Maharashtra 
State , Pune , the Government is of the opinion that the proposed Modification should be sanctioned with some 
conditions. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 ofthe said Act, the 
Government hereby sanction the proposed Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification dated 
the 2nd June, 1997 as follows ; 


“ In the schedule of Modification appended to the Notification dated 2nd June , 1997 sanctioning the said 
Development plan , the following new entry shall be added after the last entry . 


ENTRY 


The land bearing Survey No. 37 / 1 Area 0 .40 H .a . of Mouze Govindpur Rith , is deleted from No Development 
Zone and land thus released , is included in Residential Zone, as shown on the plan , subject to the conditions specified 
below . 


Condition No. 1 – In lay -out 10 % open space as well as 5 % amenities space should be kept open for public 

purpose . 


Condition No. 2 – It shall be the responsibility of the applicant Sanstha to provide sufficient potable water 

supply , solar system . It shall be necessary to install Rainwater Harvesting System . 


Condition No. 3 – It shall be compulsory for the applicant Sanstha, to develop and provide all necessary basic 

infrastructure amenities ( e . g . roads, drainage etc .) for the said Land , at its own cost. 


Condition No. 4 - Development of said land will be only as per the DCR applicable to Chandrapur City . 


Condition No. 5 , If it is decided by the Govt . in future, to charge premium on such a zone change or any other 

policy decision in the is regard is taken such decision shall be binding on the land Owner/ 
Developer. 


A copy of the Notification , along with the part plan of the aforesaid sanctioned modification, shall be available 
for inspection of the general public, in the office of the Chandrapur Municipal Corporation , Chandrapur City during 
office hours on all working days for a period of one month . 


This Notification shall also be available on the Government website www.maharashtra.gov.in as well as on the 
web site of Director of Town Planning www.dtp .maharashtra. gov. in . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer. 


FT.- - 34 ? ( 9 & & 8 ). 


__ १० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४, २०१५/ आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्याच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


२८ ( ४ ) 


बुधवार , सप्टेंबर ९ , २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . १३८ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक एमएनसी- ११०१ /सीआर- २३ / डी - ११, दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० वा ) 
( यात यापुढे “ सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केलेला) चे कलम १० पोट- कलम ( १ ) खाली गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे अहेरी नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागणी येईल , त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती 
निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग 
आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील . ते 
प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक कार्या- १० - अका -नपाप्र -सिआर .- ३३ - २०१५ , दिनांक २४ ऑगस्ट , २०१५ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगर 
परिषदा नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त 
नगर परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांना माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतीचा सर्वंकष विचार करुन 
मी , गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त 
आदेश देत आहे. 


आदेश 


क्र . कार्या- १०- अका- नपाप्र-सिआर .- ३३- ७०३ - २०१५. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ९ , पोट- कलम ( २) अन्वये मा . आयुक्त तथा 
प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन , नागपूर यांनी केलेल्या पत्र क्रमांक एम . यु. एन . १९ ( ३ )- सीआर ५८ - २०१५ , दिनांक ८ - ९ - २०१५ च्या 
आदेशान्वये त्यांनी अहेरी नगर पंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


११ 


नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या 
स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या - 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 

यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 

मागासवर्गाच्या स्त्र्यिांसाठी याच्या जागा धरुन ) 
उपरोक्त क्रमांक येथिल जागांमध्ये ( क ) व ( ब ), ( अ )/ २/ पैकी वरील क्रमांक ३ 
मधील अनसचित जाती, अनसचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
( ५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची 

संख्या- अ . क्र . ( ३) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अ . क्र . (४ ) 

समोरील नमूद केलेल्या जागा ]. 
२. त्याअर्थी, आता , मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक एम . एन . सी . ११०१ - सीआर २३ - डी - ११ , दिनांक 
१७ - ऑगस्ट २००१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ 
१९६५ चा महा. ४० वा ) ( यापुढे १७ ऑगस्ट सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केला) चे कलम १० ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून 
मी , रणजीतकुमार, गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, याद्वारे उक्त नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व 
त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागांमध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी व स्त्रियांसह जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 

३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


अनुसूची 


प्रभागाची व्याप्ती सीमा 


प्रभाग प्रभागाचे नाव , 
क्रमांक असल्यास 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे ,- अनु . 
जाती / अनु. जमाती/ नागरिकांच्या 
मागास-वर्गासाठी व स्त्रियांसाठी 
( अनु . जाती/ अनु . जमाती/ 
नागरिकांच्या मागासवर्ग 
स्त्रियांसाठी धरून ) 

( ४ ) 


( ३ ) 


(१) (२) 
१ लक्ष्मीपुर वार्ड 


जुना वार्ड क्रमांक - २ गोंड मोहल्ला व राजवाडा परीसर 


अनु . जमाती ( स्त्री राखीव ) 


उत्तर - रामपुर मार्गावरील शेत जमीन व अरुण पत्रु आत्राम यांच्या घराजवळील परीसर. 
पूर्व - अशोक लक्ष्मण गुरुनुले यांच्या घराजवळील परीसर ते वेल्डींग शॉप परिसर . 
दक्षिण — पोचम उपलपवार यांच्या घरापासून ते शंकर बक्या सडमेक यांचे घरापर्यंतचे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


( १) 


(२) 


( ३ ) 


परीसर व लक्ष्मण मडावी यांचे घरापासून ते संटी जग्गा तलांडे यांचे घरापर्यंत 
व बब्बु हकीम यांचे घरापासून ते चंद्रय्या पुप्पलवार यांचे घरापर्यंत . 


पश्चिम – शेत जमीन परिसर . 


२ पावर हॉऊस जुना वार्ड क्रमांक- ३ व ४ विज वितरण केंद्र, वनवासी वस्तीगृह व दुरसंचार केंद्र परिसर . 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( स्त्री राखीव ) 


वार्ड 


उत्तर - प्रकल्प अधिकारी कार्यालय परीसर , महसुल मंडळ कार्यालय व शेत जमीन 

परिसर . 


पूर्व - इंदिरा नगर ( बेघर कॉलनी ) क्रष्णा अन्नदेलवार यांचे घरापासून ते राधाबाई 

कस्तुरवार यांचे घरापर्यंतचा परिसर . 
दक्षिण — मोहम्मद रसिद शेख यांचे घरापासून ते वन विभाग कार्यालय , मोहम्म्द कलाम 

यांचे. 


कलाम 


पश्चिम – दुरसंचार केंद्र व शिक्षक कॉलनी परिसरपर्यंत . 


अनु . जमाती ( स्त्री राखीव ) 


३ तहसिल 

कायार्लय 
परिसर 


जुना वार्ड क्रमांक -३ व ४ तहसिल कार्यालय , परधान मोहल्ला व चंदा जांगी यांचे 
घराजवळील परीसर . संत मानवदयाल आश्रमशाळा, गनमुकवार यांचे घरा जवळील 
परिसर. 
उत्तर - गोंड समाजाचे स्मशानभूमी व वन विभागाचे जंगल परीसर . 
पूर्व - तहसिल कार्यालय व दुरदर्शन केंद्र परिसर . 
दक्षिण — चंदा जांगी यांचे घरापासून ते सारंग पोहनकरे यांचे घरापर्यंतचा परीसर . 

___ श्रीनिवास गनमुकलवार यांचे घरापासून ते विनोद पुसलवार यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम – अशोक आमोलवार ते बापू सखाराम वाघ यांचे घरापर्यंतचा परिसर . 


४ 


सर्वसाधारण 


चर्च परीसर 
नगर 


जुना वार्ड क्रमांक - ४ चर्च परीसर , मुलांचे वस्तीगृह , भगवंतराव हायस्कुल, सा . बां . विभाग 

कार्यालय , चेतन्य हॉस्पीटल, न्याय मंदीर व चंदु मद्दीवार कॉलनी परिसर . 
उत्तर - सा . बां . विभाग वसाहत , पांडुरंग मांडवगडे ते धर्मा सिरकोंडावार यांच्या घरापर्यंत . 
पूर्व - चंदु मद्दीवार कॉलनी व शेत जमीन परिसर . 


दक्षिण — चर्च परिसर , भगवंतराव हायस्कुल , भिमराव दहागावकर ते बाजीराव सिडाम 

यांचे घरापर्यंत , संदेश मुलांचे वस्तीगृह , सा . बां .विभाग कार्यालय परिसर . 


पश्चिम – डॉ . कन्ना मडावी यांचे चेन्तय हॉस्पीटल ते जयंत पटवर्धन यांचे घरापर्यंत . 


५ आझाद चौक 


सर्वसाधारण ( स्त्री राखीव ) 


जुना वार्ड क्रमांक -४ व ५ धरमपुर वार्ड , खाती मोहल्ला , प्राणहीता कॅम्प, 

प्रभुसदन कॉलनी, एस . बी . कॉलेज व हनुमान मंदिर टेकडी परिसर . 
उत्तर हनुमान टेकडी मंदिर , नानाजी ठाकरे यांचे घरापासून ते मनोहर बावो व 

चंद्रभान दुधे यांचे घरापर्यंत . चंद्रभान दुधे यांचे घरा ते कासूबाई 

कन्नाके यांच्या घरापर्यंत . 
पूर्व - प्राणहीता कॅम्प, सी . आर . पी . एफ . कॅम्प व प्रभुसदन कॉलनी परिसर . 
दक्षिण — एस . बी . कॉलेज व शामराव मोहुर्ले यांचे घरापर्यंतचा परिसर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


१३ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( स्त्री राखीव ) 


अनुसूची - चालू 
(१) (२) 

(३ ) 
पश्चिम – आझाद चौक , मस्जीद ( कुला), शेख करीम यांचे घरापासून ते पत्रुजी मांडवगडे, 

सुरेश आंईचवार यांचे घरापासून ते गंगाराम कोसरे यांचे घरापर्यंत ते खाती 

मोहल्ला परिसर. 
६ शिवाजी नगर जुना वार्ड क्रमांक - ४ धर्मराव विज्ञान महाविद्यालय, ब्रम्हंमगारु मंदिर, मानव मंदिर , आठवडी 

बाजार , लहान तलाव , बँक ऑफ महाराष्ट्र परिसर . 
उत्तर - धर्मराव विज्ञान महाविद्यालय ते शंकरराव मद्दीवार यांचे दुकानाच्या चाळीपर्यंत . 
पूर्व - लहान तलाव व आठवळी बाजार परीसर. 
दक्षिण - दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर पासून ते अमानुला खाँ पठान यांचे घरापर्यंत . 

पश्चिम – महेंद्र चिलवेलवार यांचे घरा पासून ते आदिवासी विकास महामंडळ कार्यालयापर्यंत . 
७ दानशुर चौक जुना वार्ड क्रमांक - ३ हॉकी ग्राऊड , राजघाट , ग्रामीण रुग्णालय , पटवारी भवन , जि . प . 

विश्रामगृह व प्रधान मोहल्ला परीसर . 


अनुसूचित जाती ( स्त्री राखीव ) 


उत्तर - हॉकी ग्राऊड ते लक्ष्मण लिंगाजी डोंगरे यांचे घरापर्यंतचा परिसर . 


परधान मोहला, प्रभाक अल्याडवार यांचे घरापासून ते रमेश हलामी यांचे 
घरापर्यंत , संतोष सरदार ते बालाजी लेवकर , लक्ष्मीपती सिलमवार यांचे 

घराजवळील परिसर. 
दक्षिण - दानशुर चौक , पटवारी भवन , ग्रामीण रुग्णालय ते विठ्ठलराव अलोने यांचे 

घरापर्यंतचा परिसर . 


पश्चिम — राजघाट , मोहन करपेत ते पिपरे यांचे घरा जवळील परिसर . 


राजमहाल 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री राखीव ) 


जुना वार्ड क्रमांक - २ राजमहाल , धर्मराव शाळा , बालाजी लॉज , एस . बी . आय.बँक , सिद्धी 
विनायक लॉज व पि . एच. सी . क्वॉटर्स परिसर . 


परिसर 


उत्तर - राजमहाल परिसर व शेती . 


बस आगार 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


पूर्व - नामदेवराव बोरीकर यांचे घरापासून ते राजे धर्मराव हायस्कुल परिसर . 
दक्षिण – मधुकर गजाड्डीवार यांचे घरापासून ते विजय आईचवार यांचे घरापर्यंत व 

राजाबाबुपैंडमरीवार यांचे घरापासून ते शांताबाई गेडाम यांचे घरापर्यंत व 

दौतुलवार यांचे घराजवळील परीसर . 
पश्चिम – बाल्या ओडेटीवार यांचे घरा जवळील परिसर ते बाबूराव येलूरकर यांचे 

घरापर्यंत व मोठा तलाव , राजमहाल परिसर . 
जुना वार्ड क्रमांक - १ व २ , विठ्ठल रुखमाई मंदीर , नगर पंचायत , राजा पेट्रोल पंप , 
महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरण ( पाण्याची टाकी ) परीसर , भुजंगरावपेठ , बस आगार , जुनी 
पाण्याची टाकी , जुने पाणी शुद्धीकरण केंद्र . 
उत्तर - जुनी एस . बी . कॉलेज परीसर ते आनंदपवार यांचे घरा जवळील परिसर ते 

उमाकांत बोदे यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व - ग्रामपंचायत चाळ पासून ते विठ्ठल मंदिर, हनुमान मंदिरपर्यंत , झिनत खानावळ 

पासून व्यंकटेश बंडावार यांचे घरापर्यंत व लक्ष्मण कंकडालवार यांचे घराचे 

परिसरपर्यंत . 
दक्षिण - जुना वाटर फिल्टर पासून ते भागवत यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम — भुजंगरावपेठ , महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरण , शेती व तलाव परिसर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


(१) (२) 
१० केंद्र शाळा 

परीसर . 


( ४ ) 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( स्त्री राखीव ) 


जुना वार्ड क्रमांक १ व ५केंद्र शाळा, पोस्ट ऑफिस , जोशी मोहल्ला परिसर 
उत्तर - प्रकाश पालकुर्तीवार यांचे घराचे परीसरापासून ते पोटदुखे भाजीपाला सेंटर , 

विश्वेश्वराव चौक पर्यंत . 
पूर्व - किष्ट्या नौनुरवार यांचे घरापासून ते पोष्ट ऑफिस परिसर . 
दक्षिण — विलास नागुलवार यांचे घरापासून ते रघुनाथ कोंडपीवार व केंद्र शाळा 

परिसर . 
पश्चिम — बिरेल्लीवार किराणा दुकान ते रामय्या कंकडल्लावार यांचे घरापर्यंत . सांबय्या 

विट्टीवार यांचे घरापासून ते अरुन बेझलवार यांचे घरापर्यंत . प्रकाश जक्कोजवार 
यांचेघरापासून ते मद्देर्लावार जनरल स्टोअर्सपर्यंत . 


११ कन्याका 


सर्वसाधारण 


जुना वार्ड क्रमांक १ व २ कन्याका मंदीर परिसर व हेडगेवार भवन . 
उत्तर - कन्याका मंदीर परीसर व समय्या कलकोटवार यांचे घरापासून ते नार्सय्या 

सिलमवार यांच्या कापड दुकानापर्यंत . 
पूर्व - मधुकर नागुलवार यांचेघरापासून ते बंडावार जनरल स्टोअर्स व व्यंकटेश 

पडालवार यांचे घरापासून ते जगन्नाथ गुप्ता यांचे घरा जवळील परिसर . 
दक्षिण — धोबी मोहल्ला , सुधाकर नागुलवार यांचे घरापासून ते मुतय्या लोडेलीवार यांचे 

घरापर्यंत . 
पश्चिम — किष्णा मंचलवार यांचे घरापासून ते सुधाकर गजाडीवार यांचे घरा पर्यंत . 

राजन्ना मंथावार यांचे घरापासून ते प्रशांत आईचवार यांचे घरापर्यंत . 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


१२ जामा मस्जीद जुना वार्ड क्रमांक ५ जामा मस्जीद , बँक ऑफ इंडीया , सरस्वतीशिशु मंदिर , ईदगाह , 

माता मंदिर व जुना अहेरी परिसर . 
उत्तर - युनूस आटा चक्की पासून ते बँक ऑफ इंडीया पर्यंतचा परीसर , जाफर अल्ली 

यांचे घरापासून ते तोडेटी बापू यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व विजू मडावी ते मारोती सिडाम यांचे घरापर्यंत व ईदगाह परीसर. इंदूताई 

आत्राम यांचे धरापासून ते गणपती गंगाराम गेडाम यांचे घरापर्यंत व माता 

मंदीर परिसर . 
दक्षिण – अब्दुल गणी सर ते विश्वनाथ खोबरे यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम – मुतय्या आंतलवार ते नझीर वाहन चालक यांचे घरापर्यंत . 


१३ 


आंबेडकर 


सर्वसाधारण 


नगर 


जुना वार्ड क्रमांक ५ बौद्ध विहार, हसनबाग . 
उत्तर - हसन बाग ते शेती परीसर , शहीद शेख यांचे घराच्या परिसरापर्यंत . 
पूर्व - नाला व शेती. 
दक्षिण — मोहम्मद गोस यांचे घरापासून ते किष्टाजी आत्राम यांचे घरापर्यंतचा परिसर व 

शेत जमीन . 
पश्चिम – बौद्ध विहार पासून ते बळीराम मारटकर यांचे घरापर्यंत , दाऊदभाई यांचे घरा 

पासून ते मोहम्मद गार्ड यांचे घरापर्यंत , मेहमुद अल्ली ते अरब बाबु यांचे 
घरापर्यंत , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


१५ 


अनुसूची - चालू 


सर्वसाधारण ( स्त्री राखीव ) 


१४ गंगादेवी वार्ड जुना वार्ड क्रमांक ५ भाई मोहल्ला, मुरुम खदान ,पंचायत समिती , उपविभागीय अधिकारी 

कार्यालय , कब्रस्थान 
उत्तर - शराफत शेख यांचे घरापासून ते प्रभुदास साखरे यांचे घरापर्यंत व कब्रस्थान 

परिसर . 
पूर्व - शेती परीसर व मोहम्मद इशाख यांचे घर व शेतीपर्यंत . 
दक्षिण — इमाम शेख यांचे घरापासून ते नुर खाँ पठान यांचे घरा पर्यंतचा परिसर . 

पश्चिम – मल्ली गोरेवार यांचे घरापासून ते संतोष मडावी यांचे घरापर्यंत . 
१५ पोलीस संकुल जुना वार्ड क्रमांक १ पोलीस स्टेशन , पोलीस वसाहत , गुप्पा, उपविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ) यांचेनिवासस्थान परिसर 
उत्तर - सुरेश बंडावार यांचे घरापासून ते हनिफभाई यांचे घरापर्यंत . पोलीस वसाहत 

ते दत्तु जाकेवार यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व - चंदु सिडाम यांचे घरापासून ते लक्ष्मण गलबले यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण — शेती परीसर व भांडारकर यांची शेत जमीन . 

पश्चिम – बाबुराव सुरमवार यांचे घरापासून ते आशाताई पोहोकर यांचे घरापर्यंत . 
१६ चेरपल्ली वार्ड जुना वार्ड क्रमांक ६ मौजा चेरपल्ली ( संपूर्ण गाव ) 


अनु . जमाती. 


अनु. जाती . 


उत्तर - 


शेती परीसर . 


अनु . जमाती. 


पूर्व - बेघर कॉलनी ते पुसुकपल्ली रस्त्यापर्यंत . 
दक्षिण - बक्काजी चौधरी यांचे घरापासून ते फकीरा आत्राम यांचे घरापर्यंत . 

पश्चिम - आनंदराव सुनतकर यांचे घरापासून ते भगवान करपेत यांचे घरापर्यंत . 
१७ गडअहेरी - जुना वार्ड क्रमांक ६ मौजा गडअहेरी व मौजा गडअहेरी बामणी ( संपूर्ण गाव ) 
गडबामणी वार्ड उत्तर - यशवंत रामा कुसराम यांचे घरापासून ते वसंत येदुलवार यांचे घरापर्यंत . 

पूर्व - शेती व नाला . 
दक्षिण — मौजा गडअहेरी बामणी गाव . 
पश्चिम — बापू सुकंरीवार यांचे घरापासून ते हंसराज किष्टा नैताम यांचे घरापर्यंत . 


टीप : (१) अनुसूचिमध्ये नागरीकांचा मागासवर्ग त्याचप्रमाणे अनु . जाती , अनु. जमाती आणि नागरीकांच्या मागास 

वर्गाच्या स्त्रियांसह राखून ठेवलेले प्रभाग हे दिनांक २०- ८- २०१५ रोजी 
सोडतीद्वारे काढलेल्या चिठ्या ( लॉटस ) प्रमाणेनिर्दीष्ट करण्यात आलेले 

आहेत . 
( २ ) नगर पंचायत क्षेत्राच्या प्रभागांची सिमा दर्शविणारे नकाशे कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी नगर 

पंचायत कार्यालयात उपलब्ध राहतील . 


गडचिरोली : 
दिनांक ८ सप्टेंबर , २०१५. 


रणजीत कुमार , 
जिल्हाधिकारी , गडचिरोली. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १९३७ 


ITT 9 - 31 ( 374 .) ( 71. f . ), H . STI. 7., 37. 55 . 938 . 

BY COLLECTOR 
In exercise of the power conferred on me by Order No. MNC - 1101-CR - 23 - D - XI, dated 17th August 
2001, of the State Election Commissioner, Maharashtra , the Collector of Gadchiroli District proposes to 
make the following order under the Sub - section ( 1) of the section 10 of the Maharashtra Municipal 
Council [ Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965) (hereinafter referred to 
as the said Act) to fix for the Aheri Nagar Panchayat, the number and the extent of the wards into which 
the said Municipal area shall be divided and to specify the wards reserve for Scheduled Casts , Scheduled 
Tribes Backward Class of Citizens and Women (Including women belonging to the Scheduled Casts , 
Scheduled Tribes Backward Class of Citizens and Women as the case may be as shown in the Schedule 
to this order . 

After carefully considering the objection received by me in respect of the said draft order, 
I, Collector of Gadchiroli District in exercise of the powers conferred on me by sub -section ( 1) of 
Section 10 of the said Act hereby make the following order namely : 

ORDER 
No . DES - 10 - AK -MPP - CR - 33 - 703- 2015 . 

Whereas , the Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner, Nagpur 
Division Nagpur , by his Order No. MUN - Desk - 19 ( 3) -CR - 58 - 2015 , dated 8 - 9 - 2015 issued under 
sub - section ( 2 ) of Section 9 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for the Aheri Nagar Panchayat the number of Council 
lors to be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens and Women ( including the number of seats reserved for Women belonging to 
the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens) as shown below : 
( 1 ) The number of Councillors to be elected . 

. . 17 
(2 ) The number of seats to be reserved . 

(a ) for the Scheduled Castes. 
(b ) for the Scheduled Tribes . 
( c) for the Backward Class of Citizens. 
The total number of seats to be reserved for Women (including 
the number of seats reserved for Women and belonging 
to Scheduled Castes , Scheduled Tribes and the Backward 

Class of Citizens). 
( 4 ) 

Out of seats at Serial Number ( 3 ), the number of seats reserved 
for Women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the seats 

reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward 
Class of Citizens as shown in item at Serial Number (2) (a ), (b ) 

and (c ), respectively , are as under : 
(a ) for the Scheduled Castes 
(b ) for the Scheduled Tribes 

(c ) for the Backward Class of Citizens 
(5 ) Number of seats reserved for Women as General Category 

[Number of seats at Serial Number ( 3 ) minus number of seats 
at Serial No . (4 ) 1 


2 . Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me, by Order No. MNC - 1101- CR -23 - D -XI, 
dated 17th August 2001 of the State Election Commissioner, Maharashtra , read with sub -section ( 1) of 
Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act , 1965 , (Mah . XL of 1965 ) I, Ranjeet Kumar the Collector ofGadchiroli District hereby fix the number 
and extent of the wards into which the said Municipal Area shall be divided and specify the wards in 
which seats shall be reserved for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes , and Backward Class of 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


90 


Citizens and Women ( including the Women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens) as the case may be, as shown in the Schedule . 


SCHEDULE 


Extent of the Ward 


Prabhag Name 
No . 

of the 
Prabhag , 


If seat is reserved 

for whom i.e . 
whether for - SC , ST , 

BCC or for Women 
(including SC Women , 
ST Women , or B . C . C . 

Women ) 


if any 


( 3 ) 


(4 ) 


1 


( 2 ) 
Laxmipur 
Ward 


Old Ward No . 2 Gond Mohalla and Rajwada Surrounding 


Scheduled Tribes 
(Reserved for Women ) 


Area 


Power 


North — Farm on the way Rampur and Arun Patruji 

Atram s house Surrounding area . 
East , Ashok Laxman Gurnule his house Surround 

ing area to Welding Shop area . 
South — Pocham Uplapwar s house Surrounding area 

to Shankar Bakya Sadmek house Surrounding 
area . And Laxman Madavi s house to Santi Joga 
Talandi house Surrounding area . And Babbu 
Hakim house to Chandraya Pupalwar house 

Surrounding area . 
West - Farm Surrounding area . 
Old Ward No . 3 & 4 MSEB Office, Vanvasi Hostel, 

BSNL Office Surrounding area . 
North — PO Office Surrounding area , Revenue Circal 

Office and Farm land area . 
East Indira Nagar (Beghar Colony), Krishna 

Annaldelwar house to Radhabai Kasturwar 

house Surrounding area . 
South — Mohamad Rasid Shaikh house to Forest Office 

up to Mahomad Kalam house Surrounding area . 
West - BSNL Office and Teacher Colony Surrounding 

area . 


House Ward 


Backward Class of 
Citizens (Reserved for 

Women ) 


Scheduled Tribes 
(Reserved for Women ) 


3 Tahsil Office Old Ward No . 3 & 4 Tahsil Office , Pardhan Mohalla , 

Surrounding Chanda Jangi house Surrounding area SantManavdayal 
Area 

Ashram School,Ganmukalwar house Surround 

ing area . 
North — Gond Samaj Samshanbhumi and Forest land 

Surrounding area. 
East , Tahsil Office and Durdarshan Kendra Surround 

ing area . 
South , Chanda Jangi house to Sarang Pohankar 

house Surrounding area and Shrinivas 
Ganmukalwar house to Vinod Pusalwar house 

Surrounding area . 
71.-565 -31–3 ( 9& & 8 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १९३७ 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


(4) 


West - Ashok Anmolwar to Bapu Sakharam Wagh 

house Surrounding area . 
4 Church Old Ward No. 4 Church Area , Boy s Hostel, Bhagwantrao 

Surrounding area 
Nagar 

High School, P . W . D . Office , Chaitanya Hospital, Court 


General 


5 


Candu Maddiwar Colony . 
North — P . W . D . Colony , Pandurang Mandavgade to 

Dharma Sirkondawar house Surrounding area . 
East , Chandu Maddiwar Colony to Farm land Sur 

rounding area . 
South — Church Surrounding area , Bhagwantrao High 

School, Bhimrao Dahagavkar to Bajirao Sidam 
house Surrounding area . Sandesh Boy s 

Hostel , P .W . D . Office Surrounding area . 
West , Dr. Kanna Madavi s Chaitanya Hospital to 

Jayant Patwardhan house Surrounding area . 
Azhad Square Old Ward No. 4 & 5 Dharampuri Ward , Khati Moholla , 

Pranhita Camp, Prabhusadan Colony. 
North — Tekadi Hanuman Mandir , Nanaji Thakare 

house to Manohar Bavne and Chandrabhan 
Dudhe house Surrounding area . Chandrabhan 

Dudhe house to Kasubai Kannake house . 
East , Pranhita Camp, CRPF Camp and Prabhusadan 

Colony area . 
South - SB College and Shamrao Mohurle house 

Surrounding area . 
West - Azhad Square , Masjid (Kula ), Shaikh Karim 

house to Patruji Mandavgade house , Suresh 
Ainchwar house to Gangaram Kosre house up 
to Khati Mohalla Surrounding area . 


General (Reserved 

for Women ) 


6 


Shivaji 


Backward Class of 
Citizen (Reserved for 

Women ) 


Nagar 


Old Ward No. 4 Dharmarao Science Collage , Bhramngaru 

Temple , Weekly Market, Small lake, Bank of 

Maharashtra area . 
North — Dharmarao Science Collage to Shankarrao 

Maddiwar’ shop Cholsey . 
East , Small lake , Weekly Market area . 
South — Sakshinmukhi Hanuman Tempal to Amanula 

kha Pathan his house area . 
West , Mahandra Chilwelwar house to TDC Office . 
Old Ward No. 3 Hocky Ground , Rajghat, Rural Hospital 
Patwari Bhavan , Z . P . Resthouse Area , Pardhan 
Mohalla area . 
North — Hocky Ground to Laxman Lingaji Dongre house 

Surrounding area . 


7 


Danshur 
Square 


Scheduled Castes 
(Reserved for Women ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


98 


(1) 


(4 ) 


8 


Scheduled Tribes 
(Reserved for Women ) 


SCHEDULE — Contd . 
(2) 

(3 ) 
East , Pardhan Mohalla, Prabhakar Alyadwar house to 

Ramesh Halami house , Shantosh Sardar to 
Balaji Levkar , Laxmipati Silamwar house Sur 

rounding area . 
South - Danshur Square , Patwari Bhavan , Rural 

Hospital to Vitthalrao Alone house Surround 

ing area . 
West - Rajghat , Mohan Karpet to Pipare house 

Surrounding area . 
Rajmahal Old Ward No. 2 , Rajmahal, Dharmarao High School, Balaji 

Lodge , SBI Bank , Siddhivanayak Lodge, PHC 

Quarter s area . 
North — Rajmahal Surrounding area . And farm . 
East - Namdevrao Borikar house to Raje Dharmarao 

High School Surrounding area . 
South — Madhukar Gajeddiwar house to Vijay Ainchawar 

house and Rajababu Pendmariwar house to 
Shantabai Gedam house And Dontulwar house 

Surrounding area . 
West , Balya Odetiwar house near area to Baburao 

Yelurkar s house and Big lade, Rajmahal area . 
Bus Stop Old Ward No. 1 & 2 Vitthal Rukhamai Temple , Nagar 
Surrounding Panchayat, Raja Petrol Pump, Maharashtra Jivan 
Area . 

Pradhikaran (Water Tank ) Bhujangraopeth , Bus 

Depot, Old Water Filter . 
North — Old SB College area to Anandpawar s house 

area to Umakant Bode house . 
East , Grampanchayat Cholsey to Vitthal Temple , 

Hanuman temple to Zhinat Hotel to Venkatesh 
bandawar house and Laxman Kankadalwar 

house area . 
South — Old Water Filter to Bhagvat house . 
West - Bhujangraopeth , Maharashtra Jivan 

Pradhikarn , Farm , lake area . 
Kendra Old Ward No . 1 & 5 Kendra School, Post Office , Joshi 
School area . Mohalla Area . 

North , Prakash Palkurtiwar house s to Pothodukhe 

Vegateble shop , Vishweshwarrao Square . 
East , Kishtaya Nounurwar house to Post Office area . 
South — Vilas Nagulwr house to Raghunath Kondpartiwar 

and Kendra School area . 


9 


Backward Class of 

Citizens 


10 


Backward Class of 
Citizens (Reserved for 

Women ) 


West — 


Bireliwar Kirana Shop to Ramayya Kankadalwar 
house . Sambya Bittiwar house to 
ArumnBezalwar house. Prakesh Jakkojwar 
house to Madderlawar General Store . 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १९३७ 


SCHEDULE - contd . 


(1) 


(4 ) 


11 


General 


(2 ) 

(3 ) 
Kanyaka Old Ward No. 1 & 2 Kanyaka Temple area and Hedgewar 
Tempel 

Bhavan . 
North — Kanyaka Temple , Samyya Kalkotwar house to 

Narsayya Silamwar Cloth Store . 
East , Madhukar Nagulwar house to Bandawar Gen 

eral Store and Venkatesh Padalwar house to 

near Jagannath Gupta house area . 
South — Dhobi Mohalla , Sudhakar Nagulwar house to 

Mutayya Lodeliwar house . 
West Krishna Manchalwar house to Sudhakar 

Gajadiwar house . Rajanna Manthanwar house 

to Prashant Ainchawar house . 
Jama Masjid Old Ward No. 5 Jama Masjid , Bank of India , Sarswati 

Shishu Mandir, Edgah ,Mata Mandir and Old Aheri area . 


12 


Backward Class of 

Citizens 


13 Ambedkar 


General 


Nagar 


North — Younus Ata Chakki to Bank of India Surround 

ing area . Zafar Alli house to Todeti Babu house . 
East - Viju Madavi to Maroti Sidam house and Edgah 

area . Indutai Gedam house to Ganpati 

Gangaram Gedam house and Mata Mandir area . 
South — AbdulGani Sir to Vishwanath Khobre house . 
West - Mutayya Anantulwar to Nazir Driver house . 
Old Ward No. 5 , Boudha Vihar , Hasanbag . 
North , Hasanbag Hotel to Farm area , Shahid Shaikh 

house Surrounding area . 
East , Nala and Farm area . 
South — Mohamad Gous house to Kishtaji Atram house 

farm Surrounding area . 
West , Boudha Vihar to Baliram Martkar house . 

Daudbhai house to Mohammad Gourd house . 

Mehmud Alli to Arab Babu house . 
Old Ward No. 5 , Bhoi Mohalla ,Murum Khadan , Panchayat 

Samiti, Sub - Divisional Office , Kabrasthan . 
North — Sharafat Shaikh house to Prabhudas Sakhare 

house and Kabrasthan area . 
East - Farm area and Mohammad Ishakha house and 

farm . 
South — Imam Shaikh house to Nur kha Pthan house 

Surrounding area . 
West - Mali Gorewar house to Shantosh Madavihouse . 


14 


Gangadevi 
Ward 


General (Reserved for 

Women ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


79 


(3 ) 


(4 ) 


(1) 
15 


SCHEDULE - contd . 
(2) 
Police Old Ward No. 1 Police Station , Police Colony, Guppa, Sub 
Quarter s Area Divisional Officer Quarter. 


Scheduled Tribes 


North , Suresh Bandawar house to Hanifbhai house , 


Police quarter to Dattu Jakewar house. 


East - 


Chandu Sidam house to Laxman Galbale house . 


South 


Farm and Bhandarwar Farm . 


West , 


Baburao Surmwar house to Ashatai Pohanekar 
house. 


16 


Cherpalli 


Scheduled Castes 


Ward 


Old Ward 6 , Cherpalli (Complete Village). 
North — Farm Surrounding area . 
East , Beghar Colony to Pusukpalli road . 
South — Bakkaji Choudhari house to Fakira Atram 

house . 
West - Anandrao Sunatkar house to Bhagvan Karpet 

house. 


17 Gadaheri- 


Scheduled Tribes 


Gadbamani 


Old Ward No . 6 Gadaher and Gadaheribamani (Complete 

Village ). 
North — Yashavant Rama Kusram Kusram house to 


Vasant Yedulwar house . 
East - Farm and Nala . 
South — Gadaheribamani Village . 
West — Bapu Sunkariwar house to Hansraj Kishta 

Naitam house . 


Note : - ( 1) The reservation indicated in the Schedule for the Backward Class of Citizens and Women 

including seats reserved for women belonging to SC , ST . or BCC is as per the lots drawn on 
20th August, 2015 . 


(2 ) A map of the Nagar Panchayat showing the limit of Wards is available during office time of 

inspection in the office of the Nagar Panchayat. 


Gadchiroli : 
Dated the 8th September, 2015 . 


RANJEET KUMAR , 
Collector ,Gadchiroli. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६ - २२ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( असा.) ( ना . वि .पु.) म. शा . रा ., अ .क्र . १४० . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . एमएनसी ११०१- सीआर - २३- डी - ११ , दि . १७ ऑगस्ट २००१ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन १९६५ चा महा . अधि . ४० वा ) 
( यापढे “ सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केला) चे कलम १० ( १ ) खाली गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनसचित 
दर्शविलेल्याप्रमाणे आरमोरी नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या 
प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी 
( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखुन ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक कार्या- १० - अका 
नपाप्र- सि . आर-३३- २०१५ , दिनांक २४ ऑगस्ट , २०१५ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १९६५ च्या कलम १० पोट - कलम ( १ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर परिषद क्षेत्रातील रहीवाश्यांच्या 
माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी , गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १० पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्मोक्त आदेश देत आहे 


आदेश 


क्रमांक कार्या- १० - अका- नपाप्र- सि . आर- ३३- ७०४ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ९ पोट - कलम ( २) अन्वये मा . आयुक्त तथा 
प्रादेशिक संचालक, नगर पालिका प्रशासन , नागपूर यांनी केलेल्या पत्र क्र . एमयुएन १९( ३ )-सीआर- ५२- २०१५, दिनांक ८ -९ - २०१५ च्या आदेशान्वये 
त्यांनी आरमोरी नगर पंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग यांच्यासाठी राखुन ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी ) राखून 
ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


थापा 


( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग यांसाठी राखुन ठेवावयाच्या जागाची संख्या. 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 

राखुन ठेवावयाच्या जागा धरून ) 


उपरोक्त क्रमांक येथिल जागांमध्ये ( क ) व ( ब ), ( अ ) ( २ ) पैकी वरील क्रमांक ( ३ ) अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग स्त्रियांसाठी राखुन ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहिल : 


( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
( ५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखुन ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

[ अनुक्रमांक (३) समोरील नमुद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ( ४) समोरील नमुद केलेल्या जागा ] 


या 


२. त्याअर्थी, आता मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक एमएनसी-११०१ - सीआर - २३ - डी - ११ , दिनांक १७ 
ऑगस्ट २००१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन 
१९६५ चा महा . अधि . ४० ) ( यापुढे “सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केला) चे कलम १० ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , 
रणजीतकुमार , गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , याद्वारे उक्त नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या भागात विभा 
व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा 
मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


२३ 


( ३ ) या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
प्रभाग प्रभागाचे प्रभागाची व्याप्ती 

जागा राखीव असल्यास , 
क्रमांक नाव 

कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
असल्यास 

अनु . जाती/ अनु. जमाती/ 
नागरीकांचा मागासवर्गासाठी 
वा स्त्रियांसाठी ( अनु. जाती 
स्त्रियांसाठी/ अनु . जमाती 
स्त्रियांसाठी/नागरीकांचा 
मागासवर्ग स्त्रियांसाठी 

धरून ) 
( १) (२ ) 

( ४) 


ना . मा . प्र . 


स्थळ : - उत्तर - इटियाडोह कालवा 

पूर्व - राकेश बैस यांचे घर 
दक्षिण — म . गां . विद्यालय / पोस्ट ऑफीस 
पश्चिम – शंकरपट / दत्त मंदिर . 


स्थळ : - उत्तर - इटियाडोह कालवा/ सुभाष जगन भोयर यांचे घर 


ना . मा . प्र . स्त्री . 


पूर्व - सिंधु मेश्राम यांचे घर / गाडगेबाबा चौक 
दक्षिण — आरमोरी - ब्रम्हपूरी रोड /विवेकानंद विद्यालय 
पश्चिम – घनश्याम निंबेकार यांचे घर/निर्मला उरकुडे यांचे घर . 


३ 


३ 


सर्वसाधारण 


स्थळ : - उत्तर - रघूनाथ मोंगरकर यांचे घर 

पूर्व - भगतसिंग चौक ते पालोरा रोड/ हनुमान मंदिर 
दक्षिण - आरमोरी- ब्रम्हपूरी रोड 
पश्चिम - उपजिल्हा रुग्णालय / जि . प . शाळा ताडुरवार नगर . 


४ 


४ 


ना . मा . प्र . स्त्री . 


स्थळ : - उत्तर – अंबरदास फुलझेले यांचे घर/ रूषी धोडरे यांचे घर 

पूर्व - प्रिती आश्रमशाळा/सिताराम गेडाम यांचे घर 
दक्षिण - लतीफ देरडीवाला यांचे घर / पोलिस स्टेशन 
पश्चिम - डॉ . आंबेडकर विद्या ./ अकृषी धोंगडे यांचे घर . 


सर्वसाधारण 


स्थळ : - उत्तर - राजू घाटूरकर यांचे घर/ शामराव खरवडे यांचे घर 

पूर्व - निर्मला दामपल्लीवार यांचे घर 
दक्षिण - सिताराम मेश्राम यांचे घर / श्रीरंग अलोणे यांचे घर 
पश्चिम — आठवडी बाजार/विश्रामगृह . 


६ 


६ 


सर्वसाधारण स्त्री . 


स्थळ : - उत्तर - एकनाथ कुमरे यांचे घर 

पूर्व - जि . प. शाळा रामाळा/ रामाळा-ठाणेगांव रस्ता 
दक्षिण - सदाशिव चन्ने यांचे घर 
पश्चिम — भैयाजी धंदरे यांचे घर . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


सन 


जप 


अनुसूची - चालू 


( ४) 
अनुसूचित जाती 


७ 


७ 


स्थळ : - उत्तर - शंकर घाटूरकर यांचे घर / नेहरू चौक 

पूर्व – जि . प . शाळा शेगांव 
दक्षिण — सलीम शेख यांचे घर 
पश्चिम – रामसागर तलाव . 


अनुसूचित जमाती स्त्री . 


स्थळ : - उत्तर — भगतसिंग चौक / आरमोरी- ब्रम्हपूरी रोड 

पूर्व- - संदेश हेमके यांचे घर 
दक्षिण — पॅराडाईज इंग्लिश स्कूल 
पश्चिम - अनिल कुनघाडकर यांचे घर . 


९ 


९ 


अनुसूचित जमाती स्त्री . 


स्थळ : - उत्तर - आरमोरी- ब्रम्हपूरी रोड 

पूर्व - म . फुले चौक ते नेहरू चौक / नागोराव हेमके यांचे घर 
दक्षिण — गिरमाजी सोनकुसरे यांचे घर / जि . प. केंद्र शाळा 
पश्चिम - जुवारे आटा चक्की /बिजागरे यांचे घर . 


१० 


१० 


सर्वसाधारण स्त्री . 


स्थळ : - उत्तर - विमल शेडमाके यांचे घर / वैनगंगा ग्रामिण बिगर शेती बँक 

पूर्व - हरिहर कापकर यांचे घर /भाऊराव इंकने यांचे घर 
दक्षिण — रामसागर तलाव/दिलीप कांबळे यांचे घर 
पश्चिम — निलकंठ भोयर यांचे घर / केशव बांबोळे यांचे घर . 


११ 


११ 


अनुसूचित जाती स्त्री . 


स्थळ : - उत्तर - अभिमन्यु वंजारी यांचे घर/ गायकवाड चौक 

पूर्व - दामोधर टेंभुर्णे यांचे घर/ जैतवन बुद्ध विहार 
दक्षिण — कालीदास दुमाने यांचे घर/ दंपत ठाकरे यांचे घर 
पश्चिम — पटेल चौक / नंदा कोहाडे यांचे घर . 


१२ 


१२ 


अनुसूचित जाती स्त्री . 


स्थळ : - उत्तर - आरमोरी- ब्रम्हपूरी रोड 

पूर्व - अंताराम सहारे यांचे घर/ आझाद चौक 
दक्षिण - पटेल चौक / कोर्टाकडे जाणारा रस्ता/ सुरेश हेडावू यांचे घर 
पश्चिम — आनंदराव दुमाने यांचे घर /शिक्षक कॉलनी . 


___ १३ 


१३ 


ना . मा . प्र . स्त्री . 


स्थळ : - उत्तर – पांडूरंग सोरते यांचे घर/म. गां. विद्यालय 

पूर्व – आरमोरी - वडसा रोड 
दक्षिण - आरमोरी -ब्रम्हपूरी रोड 
पश्चिम — जि . प . शाळा वघाळा बर्डी/ वघाळा ग्रामपंचायत क्षेत्र . 


१४ 


१४ 


सर्वसाधारण 


स्थळ : - उत्तर - नामदेव गराडे यांचे घर 

पूर्व - गजानन भोयर यांचे घर / पटेल चौकाकडे जाणारा रस्ता 
दक्षिण — मनोहर शेंडे यांचे घर / माता मंदिर 
पश्चिम – इटियाडोह कालवा/ आसाराम दुमाने यांचे घर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


२५ 


अनुसूची - चालू 


( 


४ 


( १) 
१५ 


(२ ) 
१५ 


ना . मा . प्र . 


( ३ ) 
स्थळ : - उत्तर - आरमोरी -ब्रम्हपूरी रोड 
पूर्व - अशोक टिचकुले यांचे घर/ पटेल चौक / डोंगरीकडे जाणारा 

रस्ता 


दक्षिण - शिवाजी चौक / रमेश बिडवाईकर यांचे घर 
पश्चिम दिवाणी न्यायालय/ काशीराम बोरकर व संदिप बोरकर यांचे 


घर . 


१६ 


१६ 


सर्वसाधारण 


स्थळ : - उत्तर - जानबा शेरकुरे यांचे घर/ आशिक भोयर यांचे घर 

पूर्व - राम मंदिर /विठोबा तोरणकर यांचे घर 
दक्षिण – कोंडवाडा/ अब्दुल अलीयानी यांचे घर 
पश्चिम – पटेल चौक ते डोंगरीकडे जाणारा रस्ता . 


१७ 


१७ 


अनुसूचित जमाती 


स्थळ: - उत्तर - गजानन महा . मंदिर/ घनश्याम तिजारे यांचे घर 

पूर्व - शिवाजी चौक ते विठ्ठल मंदिर ते शिवणी रस्ता 
दक्षिण - संतोष कांबळे यांचे घर / शेत जमीन 
पश्चिम बंडू जुवारे यांचे घर/ शेतजमीन. 


टीप : - (१ ) अनुसूचिमध्ये नागरीकांचा मागासवर्ग त्याचप्रमाणे अनु. जाती , अनु. जमाती आणि नागरीकांच्या मागास वर्गाच्या स्त्रियांसह राखुन 

ठेवलेले प्रभाग हे दिनांक २० -८ - २०१५ रोजी सोडतीद्वारे काढलेल्या (चिठ्या ) लॉटस प्रमाणेनिर्दीष्ट करण्यात आलेले आहेत . 
( २ ) नगर पंचायत क्षेत्राच्या प्रभागांची सिमा दर्शविणारे नकाशे कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी नगर पंचायत कार्यालयात उपलब्ध 

राहतील . 


गडचिरोली : 
दिनांक ८ सप्टेंबर २०१५ . 


रणजीत कुमार , 
जिल्हाधिकारी , गडचिरोली . 


भाग १- अ ( असा.) ( ना. वि .पु.) म. शा . रा ., अ.क्र . १४१ 


BY COLLECTOR 


In exercise of the power conferred on him by Order No. MNC - 1101-CR -23 - D - XI, Dated 17th August 2001 of the State 
Election Commissioner,Maharashtra the Collector ofGadchiroli District proposes to make the following order under the 
sub - section ( 1) of the Section 10 of the Maharashtra MunicipalCouncils , Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act, 1965 (Mah . XL of 1965) (hereinafter referred to as “ the said Act ") to fix for the Armori Nagar Panchayat, the number 
and the extent of the wards into which the said Municipal area shall be divided and to specify the wards reserve for 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women (Including Women belonging to the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens) as the case may be as shown in the Schedule to 
this order. 

After carefully considering the objections received by me in respect of the said Draft Order. I, the Collector of 
Gadchiroli District in exercise of the powers conferred on me by sub -section ( 1) of Section 10 of the said Act, hereby 
makes the following Order namely . 


ना .-एक - अ-५ ( १६६४ ). 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


ORDER 
No. DES- 10 - AK -MPP -CR - 33 -704 - 2015 . 

Whereas , the Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner, Nagpur Division 
Nagpur, by his Order No. MUN - 19 ( 3 )-CR -52 - 2015 , Dated 8 -9 - 2015 issued under sub -section ( 2) of the Section 9 of the 
Maharashtra MunicipalCouncils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for 
the Armori Nagar Panchayat, the number of Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women ( Including the number of seats 
reserved for Women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) as 
shown below : 

(1) The number of Councillors to be elected 
(2 ) The number of seats to be reserved - 

(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 

(c) For the Backward Class of Citizens 
( 3) The total number of seats to be reserved for Women 

(including the number of seats to be reserved for Women 
and belonging to Scheduled Castes , Scheduled Tribes , 
and Backward Class of Citizens ). 
Out of seats at serial number ( 3) the number of seats reserved 
for Women belonging to Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the 
seats reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens as shown in item at serial number 
(2)(a ), (b ) and (c ) respectively, are as under : 

(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 

(c ) For the Backward Class of Citizens 
(5 ) Number of seats reserved for Women as General category 

[number of seats as Serial (3 ) minus number of seats as 
SerialNumber (4)]. 

2. Now , therefore , in exercise of the power conferred on me by Order No. MNC - 1101 - CR - 23 - D - XI,dated 17 -- 08 
2001 of the State Election Commissioner,Maharashtra read with sub -section ( 1) of Section 10 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar panchayats & Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) I, Ranjeet Kumar the 
Collector ofGadchiroli District, hereby fix the number and extentof the wards into which the said Municipalarea shall 
be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheuduled Castes, Scheduled Tribes , 
Backward Class of Citizens and Women (Including the Women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes 
and the Backward Class of Citizens) as the case may be , as shown in the Schedule . 


88 


88 


SCHEDULE 


Extend of the Prabhag 


Prabhag Name of 
No. of Prabhag, 

if any 


If seat is reserved for 
whom i. e . — Whether for 

ST, SC , BCC , or for 
Women (Including SC 
Women , ST Women and 

BCC Women ) 


(4) 


BCC 


( 3 ) 
Location North Etiyadoh Canal 

East , House of Rakesh Bais 
South — M . G . College to Post Office 
West - Shankarpat and Datta Mandir to Tahsil Office . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


२७ 


SCHEDULE — Contd . 


( 3 ) 


(4 ) 


(1) 
2 


(2) 
2 


BCC Women 


3 


3 


Open 


BCC Women 


5 


5 


Open 


6 


6 


Open Women 


Location North — Etiyadoh Canal/Subhash Jagan Bhoyar 

House 
East , House of Sindhu Meshram /Gadgebabachowk 
SouthArmori to Bramhapuri Road /Vivekanand 

Vidyalaya 
West , House ofGhanshyam Nimbekar/Nirmla 

Urkude House . 
Location North House of Raghunath Mongarkar 
East - Bhagatsingh Chowk to Palora Road / 

Hanuman Mandir 
SouthArmori- Bramhapuri Road 

West - Govt. Hospital/Z .P . School Tadurwarnagar. 
Location North House of Ambardas Fulzele/House of Rushi 

Dhodare 
East - Priti Ashram School/House of Sitaram Gedam 
South House of Latif Derdiwala / Police Station 
West - Ambedkar Vidyalaya /Akrushi Dhongade 

house . 
Location North — House ofRaju Ghaturkar/House of Shamrao 

Kharwade 
East, House ofNirmalDampalliwar 
South - House of Sitaram Meshram /House of 

Shrirang Alone 
West - Weekly Bazar/Rest house. 
Location North — House of Eknath Kumre 
East, Z . P. School, Ramala/Ramala - Thanegaon 

Road 
South — House of Sadashiv Channe 

West - Bhaiyaji Dhandare house . 
Location North House of Shankar Ghaturkar /Nehru Chowk 

East - Z .P . School Shegaon 
South — House of Salim Sheikh 

West - Ramsagar lake . 
Location North Bhagatsing Chowk/ Armori- Bramhapuri Road 

East - House of Sandesh Hemke 
South — Paradise Convent English School 

West - House of Anil Kunghadkar. 
Location North Armori -Bramhapuri road 

East, M . Fule Chowk to Nehru Chowk/House of 

Nagorao Hemke 
South — House of Girmaji Sonkusare /Z .P . Central 

School 
West - Juare Aata Miles /House of Bijagare . 
Location North , House of Vimal Shedamake /Vainganga 

Gramin Bigar Sheti Bank 
East , House ofHarihar Kapkar/House of Bhaurao 

Inkne 
South Ramsagar Lake /House of Dilip Kamble 
West , House ofNilkanth Bhoyar/House ofKeshao 

Bambode . 


7 


7 


S. C . 


8 


S . T. Women 


S . T. Women 


10 


10 


Open Women 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


(2) 
11 


(4) 
S . C . Women 


S . C . Women 


BCC Women 


14 


14 


Open 


(3 ) 
Location North — House of Abhimanyu Wanjari /Gaikwad 

Chowk 
East , House of Damodhar Tembhurne/ Jaitwan 

Buddh Vihar 
South — House of Kalidas Dumane/Dampat Thakre 

House 

West - Patel Chowk/House of Nanda Kohade. 
Location North Armori- Bramhapuri Road 

East House ofAntaram Sahare / Azad Chowk 
South — Patel Chowk to way of Civil Court /House of 

Suresh Hedau 
West House ofAnandrao Dumane /Teacher Colony . 
Location North House of Pandurang (Sorte ) Bavne /M .G . 

Vidyalaya 
East - Armori-Wadsa Road 
SouthArmori-Bramhapuri Road 
West - Z .P . School Waghala Bardi/Waghala G .P. 

Area . 
Location North — Namdev Garade House 

East House of Gajanan Bhoyar/Way of Patel 

Chowk 
South House ofManohar Shende/Mata Mandir 

West - Etiyadoh Canal/House ofAsaram Dumane . 
Location North Armori-Bramhapuri Road 

East , Ashok Tichkule House /Patel Chowk/Way of 

Donghri 
South Shivaji Chowk/house of Ramesh Bidwaikar 
West - Civil Court /House ofKashiram Borkar and 

Sandip Borkar. 
Location North House of Janba Sherkure/Ashik Bhoyar 

house 
East , Patel Chowk to Dongari road 
South - Kondwada to /AbdulRazzak Aliyani house 

West - Ram Mandir /House of Vithobaji Torankar. 
Location North Gajanan Maharaja Mandir /House of 

Ghanshyam Tijare 
East , Shivaji Chowk to way of Shivani road 
South — House of Santosh Pandurang Kamble / Agri . 

land 
West, House of Bandu Juare / Agri. land . 


U 


15 


15 


ВСС 


16 


16 


Open 


17 


17 


S . T. 


Note : - ( 1) The reservation indicated in the schedule for the Backward Class of Citizens and Women including seats 

reserved for Women belonging to SC ,ST, or BCC is as per the lots drawn on 20 -08 - 2015 . 
(2 ) Amap of the Nagarpanchayat at showing the limit ofwards is available during office time of inspection in the 
office ofthe Nagar panchayat. 


Gadchiroli : 
Dated the gth September, 2015 . 


RANJEET KUMAR , 
Collector, Gadchiroli . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


२९ 


रागड 


भाग १-( असा .) ( ना . वि . पु.) म. शा . रा ., अ. क्र . १४२ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्रमांक एमएनसी ११०१ /सीआर -२३/ डी -११ , दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन १९६५ चा महा. अधि . ४० ) ( यापुढे “ सदर 

धीत केलेला) चे कलम १० ( १) नुसार गडचिरोली जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे भामरागड 
नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागणी येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक कार्या- १० / अका/ नपाप्र /सीआर -३३/ २०१५ , 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१५ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १० , पोट 
कलम ( १ ) च्या परंतूकामध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त नगर परिषद क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता. त्यास 
अनुसरून आलेल्या हरकतीचा सर्वंकष विचार करून मी , गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कार्या- १० / अका/ नपाप्र / सीआर- ३३ / ७०५/ २०१५. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ९ , पोट - कलम ( २) अन्वये मा . आयुक्त तथा प्रादेशिक 
संचालक , नगरपालिका प्रशासन , नागपूर यांनी केलेल्या पत्र क्रमांक एमयुएन १९ ( ३)/ सीआर / ६० - २०१५ , दिनांक ८ -९ - २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांनी 
भामरागड नगर पंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग 
यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग स्त्रियांसाठी ) राखून ठेवावयाच्या 
जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 
( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या 

. . . . . . . . १७ 
(२) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 

मागासवर्गीयांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अ ) अनुसूचित जाती 

. . . . . . . . . . ०१ 
( ब ) अनुसूचित जमाती 
( क) नागरिकांचा मागासवर्ग 


( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या . . 


मागासप्रवर्गाच्या यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) 


( ४ ) उपरोक्त क्रमांक येथील जागांमध्ये ( क ) व (ब ), ( अ )२ पैकी वरील क्रमांक ३ 

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग स्त्रियांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
( ५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या संख्या . . 

( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ( ४) समोरील नमूद केलेल्या जागा .) 
( अ ) अनु . जातीकरिता १ जागा राखीव असल्याने ही जागा महिलाकरिता आरक्षीत होईल किंवा 

नाही याकरिता सोडत टाकण्यात यावी . 


( ब ) महिला आरक्षण आल्यास ना . मा . प्र . महिला मधील एक महिला आरक्षण कमी होऊन 

ना . मा . प्र . महिला आरक्षण २ होतील. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६ - २२ , शके १९३७ 


२ . त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र , यांचेकडील आदेश क्र . एमएनसी ११०१/ सीआर - २३ / डी - ११, दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन १९६५ चा अधि . ४० ) 
( यापुढे “ सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केलेला) चे कलम १० ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी ,रणजीतकुमार , गडचिरोली 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या, व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या 
अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गीयांच्या 
स्त्रियांसह जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 


३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
नगर पंचायत भामरागड 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभाग क्र . प्रभागाचे नाव 

असल्यास 


आरक्षणाची स्थिती, किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे अनु 
सूचित जाती/ अनुसूचित जमाती / 
नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी वा 
स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती/ नागरिकांच्या 
मागासवर्ग स्त्रियांसाठी धरून 

( ४) 
अनुसूचित जमाती. 


(१) 


(२) 


स्थळ . - हेमलकसा जि . प . प्राथ . शाळा परिसर वार्ड . 
उत्तरेस . - भामरागड- कारमपल्ली रोड ते बाजीराव सडमेक यांचे घर ते सिताराम 

मडावी यांचे घर . 


पूर्वेस . - सिताराम मडावी यांचे घर ते भामरागड - आलापल्ली रोड . 


दक्षिणेस .- भामरागड - आलापल्ली रोड . 
पश्चिमेस. - लक्ष्मण मडावी यांचे घर ते बुकलु मडावी यांचे घर ते कारमपल्ली रोड . 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 


स्थळ . हेमलकसा गोटुल परिसर . 
उत्तरेस . - लालसु आत्राम यांचे घर ते पर्लकोटा नदी ते भामरागड - आलापल्ली रोड . 
पूर्वेस . - भामरागड- आलापल्ली रोड ते अगरबत्ती प्रकल्प . 
दक्षिणेस .- अगरबत्ती प्रकल्प ते जगन पोरतेट यांचे घर , लता मडावी यांचे घर ते 

मोतीराम मडावी यांचे घर ते कारमपल्ली रोड . 
पश्चिमेस . - कारमपल्ली रोड ते मोतीराम मडावी यांचे घर ते लालसु आत्राम यांचे 

घरापर्यंत . 


ना . मा . प्र. ( स्त्री ). 


स्थळ .- भगवंतराव माध्य . तथा कनिष्ठ महाविद्यालय परिसर वार्ड . 
उत्तरेस . - जुना आरेवाडा रोड . 
पूर्वेस . - जुना आरेवाडा रोड ते मंगला आलाम यांचे घर ते मोहनदास यांचे घर ते 

तहसील क्वॉर्टर . 


दक्षिणेस . - तहसील क्वॉर्टर ते पत्रु कन्नाके यांचे घर ते भगवंतराव शाळेपर्यंत . 


पश्चिमेस . - भगवंतराव शाळा ते विश्वनाथ यांचे घर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


३१ 


अनुसूची - चालू 


G 


(२) 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री ). 


स्थळ .- नवीन कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय परिसर , भागरागड 
उत्तरेस . - जुना आरेवाडा रोड ते हरिया यांचे घर ते सिमा कुडयामी यांचे घर ते सोमा 

कुडयामी यांचे घर . 
पूर्वेस . - सोमा कुडयामी यांचे घर ते मुडमा यांचे घर ते अशोक चपटे यांचे क्वॉर्टर 

ते मीरा मडावी यांचे घर ते जोगा उसेंडी यांचे घर ते देवु गावडे यांचे घर ते 

आदिवासी मु . वसतीगृह . 
दक्षिणेस. - आदिवासी मुलांचे वसतीगृह ते मधुकर शेंडे यांचे घर . 
पश्चिमेस . - मधुकर शेंडे यांचे घर ते मानक्या मेडलवार यांचे घर ते जुना आरेवाडा 

रोड. 


ना . मा . प्र . ( स्त्री ) . 


स्थळ . - कालीमाता मंदिर परिसर , भामरागड . 
उत्तरेस . - श्रीनिवास धानोरकर यांचे घर ते सुनिता महाका घर व हॉटेल . 
पूर्वेस . - सुनिता महाका यांचे घर व हॉटेल ते गोपाल मंडल यांचे हॉटेल ते सुनिल 

बिश्वास यांचे घर . 
दक्षिणेस . - सुनिल बिश्वास यांचे घर ते फॉरेस्ट कॉलनी ते कानु शर्मा यांचा पानठेला . 
पश्चिमेस . - कानु शर्मा यांचा पानठेला ते सेवंता आलाम यांचे घर ते श्रीनिवास धानोरकर 

यांचे घर . 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) . 


स्थळ .- तहसील कार्यालय परिसर 
उत्तरेस . - शेतकरी भवन ते लक्ष्मण मडावी यांचे घर ते शंकर बिश्वास यांचे घर . 
पूर्वेस . - शंकर बिश्वास यांचे घर ते तहसील परिसर . 
दक्षिणेस . - तहसील परिसर ते टुगे मडावी यांचे घर ते भाऊराव मेश्राम यांचे घर ते 

सोमा पोदाळी ते मंगरु गुम्मा यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिमेस. - मंगरू गुम्मा यांचे घर ते शेतकरी भवन . 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री) . 


स्थळ .- भामरागड पाण्याची टाकी , पंचायत समिती व पोलिस स्टेशन परिसर . 
उत्तरेस . - मलिक सपन यांचे घर ते दुब्बागुडा रोड ते लाहेरी रोड . 
पूर्वेस . - लाहरी रोड ते पोलिस स्टेशन भामरागड . 
दक्षिणेस .- पोलिस स्टेशन भामरागड ते नगर पंचायत भामरागड ते किशोर भांडेकर 

यांचे दुकान ते सुर्यलाल कोडापे यांचे घर . 
पश्चिमेस . - सुर्यलाल कोडापे यांचे घर ते उंबरकर ( क्वॉर्टर ) ते शंकर बंदुकवार यांचे 

घर ते मल्लीक सपन यांचे घर . 


अनुसूचित जमाती . 


स्थळ .- मेडपल्ली/हिंदभट्टी, दुब्बागुडा वार्ड . 
उत्तरेस . - कुम्मा पुंगाटी यांचे घर ते रामशहा मडावी यांचे घर . 
पूर्वेस . - रामशहा मडावी यांचे घर ते चुक्कु वंगा मज्जी यांचे घर . 
दक्षिणेस .- चुक्कु वंगा मज्जी यांचे घर ते मुन्ना किरंगा यांचे घर . 
पश्चिमेस . - मुन्ना किरंगा यांचे घर ते कुम्मा पुंगाटी यांचे घर . 


अनुसूचित जाती. 


स्थळ .- आंबेडकर वार्ड , भामरागड . 
उत्तरेस . - सरजीत भद्र यांचे घर ते बोगामी यांचे घर ते विजय कुडयामी यांचे घर 
पूर्वेस . - विजय कुडयामी यांचे घर ते चर्च. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


( ३ ) 


दक्षिणेस .- चर्च ते लिंगोबाबा मंदिर ते विनय हलदर यांचे घर ते समुह निवासी मुलांचे 

वसतीगृह ते शंकर व्यापारी यांचे घर . 
पश्चिमेस . - शंकर व्यापारी यांचे घर ते सरजीत भद्र यांचे घर . 


ना . मा . प्र . 


स्थळ. - भामरागड बाजारवाडी परिसर . 
उत्तरेस . - धर्मराव शाळा ते सचिब्रत सिंह यांचे घर ते सुकनाथ बाकडा यांचे घर ते 

महेश गोमासे यांचे घरापर्यंत . 
पूर्वेस . - महेश गोमासे यांचे घर ते कानु शर्मा यांचे घर बाबुल शिल यांचे घर . 
दक्षिणेस .- बाबुल शिल यांचे घर ते रहेमान शेख यांचे कापड दुकान ते सुशिल मंडल 

यांचे घर . 
पश्चिमेस . - सुशिल मंडल यांचे घर ते धर्मराव शाळेपर्यंत . 


ना . मा . प्र . ( स्त्री ). 


स्थळ . - भामरागड मुस्लीम वार्ड . 
उत्तरेस . - हनुमान मंदिर ते बहादुर आलाम यांचे दुकान . 
पूर्वेस . - बहादुर आलम यांचे दुकान ते शेख करीम शेख गफार यांचे घर ते माता 

मंदिर ते पामुलगौतम नदीपर्यंत . 
दक्षिणेस .- पामुलगौतम नदी ते त्रिवेणी संगम पर्यंत . 


पश्चिमेस . - त्रिवेणी संगम ते हनुमान मंदिर पर्यंत . 


अनुसूचित जमाती . 


स्थळ .- हेमलकसा लोक बिरादरी प्रकल्प व हेमलकसा टोला . 
उत्तरेस . - कारमपल्ली रोड ते कन्ना मडावी यांचे घर , महारू परसा यांचे घर ते बंडु 

हबका यांचे घर ते भामरागड आलापल्ली रोड . 
पूर्वेस . - भामरागड आलापल्ली रोड ते लोक बिरादरी शाळापर्यंत . 
दक्षिणेस .- लोक बिरादरी शाळा ते दिगंत आमटे यांचे घर ते संस्थेची शेती. 


पश्चिमेस . - संस्थेची शेती ते विद्युत मंडळ ते कन्ना मडावी यांचे घरापर्यंत . 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) . 


स्थळ .- कोयगुंडा व लोक बिरादरी प्रकल्प . 
उत्तरेस . - लोक बिरादरी रूग्णालय ते अशोक चापले यांचे क्वॉर्टर . 
पूर्वेस . - अशोक चापले यांचे क्वॉर्टर ते विनोद मडावी यांचे घर ते रावजी मडावी 

यांचे घरापर्यंत . 


दक्षिणेस. - रामजी मडावी यांचे घर चैतु वेडदा यांचे घरापर्यंत . 


पश्चिमेस. - चैतु वेडदा यांचे घर ते सैनु हबका यांचे घर ते लोकबिरादरी रूग्णालयापर्यंत . 


अनुसूचित जमाती . 


स्थळ .- बेजुर व ताडगाव . 
उत्तरेस . - ताडगाव चे बंडु वाले मुहंदा यांचे घर चे बेजुर चे दवु दुर्वा चे घर . 
पूर्वेस . - देवु दुर्वा यांचे घर ते रैनु मुडमा यांचे घर . 
दक्षिणेस .- रैनु मुडमा यांचे घर ते बंडु आत्राम यांचा गुरांचा गोठा . 


पश्चिमेस. - बंडु आत्राम यांचा गुरांचा गोठा ते बंडु वानी मुहंदा यांचे घरापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


३३ 


अनुसूची - चालू 


(१) 


(२) 


( ३) 


( ४ ) 


अनुसूचित जमाती . 


स्थळ .- ताडगाव समाज मंदिर परिसर. 
उत्तरेस . - समाज मंदिर ते निर्मला लालसाय दुर्गे यांचे घर . 
पूर्वेस . - निर्मला लालसाय दुर्गे यांचे घर ते कोरके दामा आत्राम यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिणेस .- कोरके दामा आत्राम यांचे घर ते दशरथ आत्राम यांच्या घर ते साधु 

आत्रामचे घरापर्यंत . 
पश्चिमेस .- साधु मासा आत्राम यांचे घर ते दानु जंगली मडावी यांचे घर ते समाज 

मंदिर . 


ना . मा . प्र . 


स्थळ. - ताडगाव शासकीय आश्रम शाळा व दवाखाना परिसर . 
उत्तरेस . - कुशीनाथ सुकुमार मिरधा यांचे घर ते काशिनाथ वानी मुहंदा यांचे घरापर्यंत . 
पूर्वेस . - काशीनाथ वानी मुहंदा यांचे घर ते देवु सोमा तलांडी यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिणेस . - देव सोमा तलांडी यांचे घर ते पूनम येतमवार यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिमेस .- पुनम येतमवार यांचे घर ते कुशीनाथ मिरधा यांचे घरापर्यंत . 


१७ 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री ). 


स्थळ .- ताडगाव कालीमाता मंदिर परिसर . 
उत्तरेस . - पोलिस स्टेशन ताडगाव ते संजय मुता वाचामी यांचे घरापर्यंत . 
पूर्वेस . - संजय मुता वाचामी यांचे घर ते कालीमाता मंदिर ते मधुकर मुद्रकुलवार 

यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिणेस .- मधुकर मुद्रकुलवार यांचे घर ते खुशाब संगमवार यांचे घर ते देवु दोगे 

कुडयामी यांचे घर ते रूपसाय उईके यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिमेस . - रूपसाय रामु उईके यांचे घरापासून ते पोलिस स्टेशन ताडगाव पर्यंत . 


टिप :- (१ ) अनुसूचीमध्ये नागरिकांचा मागासवर्ग त्याचप्रमाणे अनु . जाती, अनु . जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह राखून ठेवलेले हे प्रभाग 

हे दिनांक २१ -०८ - २०१५ रोजी सोडतीद्वारे काढलेल्या चिठ्या ( लॉटस् ) प्रमाणे निर्दिष्ट करण्यात आलेले आहेत . 
( २) नगर पंचायत क्षेत्राच्या प्रभागांची सीमा दर्शविणारे नकाशे कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी नगरपंचायत कार्यालयात उपलब्ध राहील . 


गडचिरोली : 
दिनांक ८ सप्टेंबर , २०१५. 


रणजीत कुमार , 
जिल्हाधिकारी , गडचिरोली . 


भाग १-( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४३ . 


BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on him by Order No . MNC - 1101 / CR - 23 / D - XI, Dated 17th Au 
gust, 2001 of the State Election Commissioner, Maharashtra , the Collector of Gadchiroli district pro 
poses to make the following order under the Sub - section ( 1) of section 10 of the Maharashtra Municipal 
Councils Nagar Panchayat and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) (hereinafter referred to 
as “ the said Act” ) to fix for the Bhamragad Nagar panchayat the number and the extent of thewards into 
which the said municipal area shall be divided and to specify the wards reserve for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women ( including women belonging to the Sched 
uled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens) as the case may be, as shown in the 
Schedule to this order . 


ना - एक - अ-५ (१६६४). 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


17 


After the carefully considering the objections received by me in respect of the said draf order , I, the 
Collector of Gadchiroli district in exercise of the powers conferred on me by sub - section ( 1) of Section 10 
of the said Act, hereby makes the following order namely : 

ORDER 
No. DES- 10 / AK /MPP /CR - 33 / 705 / 2015 . 

Whereas , the Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner , Nagpur 
Division , Nagpur, by his Order No . MUN - 19 (3 ) / CR -60 / 2015 , dated 8 / 9 / 2015 issued under sub - section 
( 2) of Section 9 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act , 1965 (Mah .XL of 1965 ) has fixed for the Bhamragad Nagar Panchayat, the number of Councilors to 
be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens and Women (including the number of seats reserved for women belonging to 
the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) as shown below : 

( 1 ) The number of Councilors to be elected : 
( 2) The number of seats to be reserved . 

(a ) For the Scheduled Castes : 
(b ) For the Scheduled Tribes : 

(c ) For the Backward Class of Citizens : 
(3) The total number of seats to be reserved for Women . . 

(including the number of seats reserved for women belonging to 

the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) 
(4 ) Out of seats at serial number 3 , the number of seats reserved for Women belonging to the 

Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the 
seats reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens as 
shown in item at serial number 2 ( a ), (b ) and (c ) respectively . are as under : 

(a ) For the Scheduled Castes : 
(b ) For the Scheduled Tribes : 

06 
(c) For the Backward Class of Citizens : 
(5 ) Number of seats reserved for women as General Category :- . 

(number of seats at serial number 3 minus number of seats at Serial No . 4 ) 
2 . Now therefore , in exercise of the powers conferred on meby Order No. MNC - 11-01-CR -23- D - XI, 
dated 17 - 8 - 2001 of the State Election Commissioner, Maharashtra read with sub - section ( 1) of Section 
10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965) I, 
Ranjeet Kumar , Collector of Gadchiroli District, hereby fix the number and extent of the wards into 
which the said municiple area shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved 
for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women (including the 
women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens), as the 
case may be, as shown in the Schedule . 


00 


SCHEDULE 


Extent of the Prabhag 


Prabhag Name of 
No . the 

Prabhag 
if any 


If the seat is 
Reserved for whom i. e . 
whether for ST , SC , BCC 
or for Women (including 
SC Women , ST women 

and BCC Women ) 


(1) 


(2) 


S . T. 


Location : Z . P . School, Hemalkasa Area . 
North - Bhamragad -Karampalli Road to Bajirao Sadmek 

house to Sitaram Madavi house . 
East Sitaram Madavi house to Bhamragad - Allapalli 

Road . 
South - Bhamragad - Allapalli Road . 
West Laxman Madavi house to Buklu Madavi house to 

Karampalli Road . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


३५ 


SCHEDULE -- Contd . 


(1) 


(2) 


(3 ) 


(4 ) 
S . T. (Women ) 


Location : Hemalkasa Gotul Area . 
North - Lalsu Atram house to Parlakota river to 

Bhamragad - Allapalli road . 
East Bhamragad - Allapalli road to Agarbatti Project. 
South - Agarbatti project to Jagan Portet house to Lata 

Madavi house to Motiram Madavi house to 

Karampalli Road . 
West Karampalli road to Motiram Madavi house to Lalsu 

Atram house . 


B . C . C . (Women ) 


Location : Bhagwantrao Madhyamaik & Junior College , 

Bhamragad Area . 
North - Old Arewada Road . 
East Old Arewada Road to Mangla Alam house to 

Mohandas house to Tahsil quarter. 
South - Tahsil quarter to Patru Kannake house to 

Bhagwantrao College . 
West- Bhagwantrao College to Vishwnath s house . 


S . T . (Women ) 


Location : New building K .G . B . V . Area Bhamragad . 
North - Old Arewada road to Hariya house to Sima 

Kudyamihouse to Soma Kudyami house . 
East Soma Kudyamihouse to Mudma house to Ashok 

Chaple quarter to Mira Madavi house to Joga 
Usendi house to Devu Gawade house to Tribal 

Boy s Hostel. 
South - Tribal boys hostel to Madhukar Shende house. 
West Madhukar Shende house to Mankayya Medalwar 

house to old Arewada road . 


B . C . C . (Women ) 


Location : Kalimata Temple Area , Bhamragad . 
North - Shriniwas Dhanorkar house to Sunita Mahaka 

house and Hotel. 
East Sunita Mahaka house & hotel to Gopal Mandal 

hotel to Sunil Bishwas house . 
South Sunil Bishwas house to Forest colony to Kanu 

Sharma Pan Center . 
West Kanu Sharma Pan Center to Shewanta Alam 

house to Shriniwas Dhanorkar house . 


S . T. (Women ) 


Location : Tahsil Office Area . 
North Shetkari Bhavan to Laxman Madavi house to 

Shankar Bishwas house. 
East Shankar Bishwas house to Tahsil area . 
South Tahsil area to Tugge Madavi house to Bhaurao 

Meshram house to Soma Podali house to Mangru 

Gumma house . 
West- Mangru Gumma house to Shetkari Bhavan . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


SCHEDULE -- Contd . 


(1) 


(2) 


( 3) 


(4 ) 
S . T . (Women ) 


Location : Panchayat Samiti, Water Tank and Police Station 

Area , Bhamragad . 


North 


Malik Sapan house to Dubbaguda road to Laheri 
road . 


East- 


Laheri Road to Police Station , Bhamragad . 


Police Station , Bhamragad to Nagar Panchayat 
Office , Bhamragad to Kishore Bhandekar Shop to 
Suryalal Kodape hosue. 
Suryalal Kodape house to Umbarkar quarter to 
Shankar Bandukwar house to Malik Sapan house . 


West 


Location : Medapalli-Hinbhatti-Dubbaguda Area . 


S . T. 


North - Kumma Pungati house to Ramshaha Madavi 

house . 


East- 


Ramshaha Madavi house to Chukku Wanga Majji 
house . 


South - Chukku Wanga Majji house to Munna Kiranga 

house. 


West- 


Munna Kiranga house to Kumma Pungati house . 


Location : Ambedkar Ward , Bhamragad . 


S. C . 


Sarjit Bhandra house to Bogami house to Vijay 
Kudyamihouse . 


East- 


South - 


Vijay Kudyami house to Church . 
Church to Lingobaba Temple to Vinay Haldar 
house to Samuh Niwasi Hostel to Shankar Vyapari 
house . 


West- 


Shankar Vyapari house to Sharjit Bhadra house . 


B . C . C . 


Location : Bajarwadi Area , Bhamragad . 
North - Dharmarao School to Sachibrat Singh house to 

Suknath Bakda house to Mahesh Gomase house. 
East Mahesh Gomase house to Kanu Sharma house 

to Babul Shil house . 


South - 


Babul Shil house to Raheman Sheikh Redyment 
Shop to Sushil Mandal house . 


West 


Sushil Mandal house to Dharmarao School. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


३७ 


SCHEDULE -- Contd . 


(2) 


( 3 ) 


(1) 
11 


( 4 ) 
B . C . C . (Women ) 


Location : Muslim Area , Bhamragad . 
North - Hanuman Temple to Bahadur Alam Shop 
East Bahadur Alam shop to Sheikh Karim Sheikh 

Gaphar house to Mata Temple to Pamulgoutam 
River . 


South - 
West- 


Pamulgoutam River to Triveni Sangam . 
Triveni Sangam to Hanuman Temple. 


12 


S . T. 


Location : Lokbiradari Project , Hemalkasa and Hemalkasa 

Tola . 


North 


East 
South - 


Karampalli road to Kanna Madavi house to Maharu 
Parsa house to Bandu Habka house to Bhamragad 
Allapali Road . 
Bhamragad - Allapali road to Lok Biradari School. 
Lok Biradari School to Digant Amte house to 
Society s Farm . 
Society s Farm to M . S . E . B . office to Kanna Madavi 
house . 


West 


S . T. (Women ) 


Location : Koyanguda & Lokbiradari Project. 
North - Lokbiradari Hospital to Ashok Chaple quarter 
East Ashok Chapale quarter to Vinod Madavi house to 

Ravji Madavi house . 
South - RavjiMadavi house to Cheitu Velda house . 
West Chaitu Velda house to Seinu Habka house to 

Lokbiradari Hospital. 


14 


S . T. 


Location : Bejur & Tadgaon Area 
North - Bandu Wale Muhanda house Tadgaon to Devu 

Durwa house , Bejur. 
East Devu Durwa house to Raine Mudma house . 
South - Rainu Mudma house to Bandu Atram Animal 

Shed . 


West 


Bandu Atram Animal Shed to Bandu Wani 
Muhanda house. 


15 


S . T. 


Location : Community Hall ( Samaj Mandir) Area , Tadgaon . 
North - Community Hall (Samaj Mandir) to Nirmala Lalsay 

Durge house . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


SCHEDULE -- Contd . 


(1) 


(2) 


(3 ) 


(4 ) 


East Nirmala Lalsay Durge house to Korke Dama Atram 

house . 
South - Korke Dama Atram house to Dashrath Atram 

house to Sadhu Atram house . 
West Sadhu Masa Atram house to Danu Jangli Madavi 

house to Community Hall (Samaj Mandir). 


16 


B . C . C . 


Location : Government Ashram School & Hospital Area , 

Tadgaon . 
North Kashinath Sukumar Mirdha house to Kashinath 

WaniMuhanda house . 


East , 


Kashinath Wani Muhanda house to Devu Soma 
Talandi house . 


South - Devu Soma Talandi house to Punam Yetamwar 

house . 
West Punam Yetamwar house to Kushinath Mirdha 

house. 


17 


S . T. (Women ) 


Location : Kalimata Temple Area, Tadgaon . 
North - Police Station , Tadgaon to Sanjay Mutta Wachami 

house . 


East 


South 


Sanjay Mutta Wachamihouse to Kalimata Temple 
to Madhukar Mudrakulwar house . 
Madhukar Mudrakulwar house to Kushab 
Sangamwar house to Devu Doge Kudyami house 
to Rupsay Uikay house . 
Rupsay Ramu Uikey house to Police Station , 
Tadgaon . 


West- 


Note : - 


(1) 


The reservation indicated in the Schedule for the Backward Class of Citizens and Women 
including seats reserved for Women belonging to SC , ST or BCC is as per the lots drawn 
on 21- 08 -2015 . 
A map of the Nagar Panchayat showing the limit of ward s is available during office time 
for inspection in the office of the Nagar panchayat. 


( 2 ) 


Gadchiroli : 
Dated the 8th September 2015 . 


RANJEET KUMAR , 

Collector , 
Gadchiroli. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


३९ 


भाग १- अ ( असा.) ( ना . वि . पु), म . शा . रा ., अ , क्र . १४४ 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक एमएनसी -११०१- सीआर- २३- डी -११ , दिनांक १७ ऑगस्ट , २००१ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन १९६५ चा महा. ४० वा ) ( यापुढे सदर 
“ उक्त अधिनियम ” म्हणून संबोधित केला) चे कलम १०, पोट-कलम ( १) खाली गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीत 
दर्शविल्याप्रमाणे धानोरा नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणेस्त्रियांसाठी ( अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती व नागरीकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक कार्या- १० - अका -नपाप्र 
सि . आर.- ३३ -२०१५, दिनांक २४ ऑगस्ट , २०१५ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ 
च्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात 
आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतीचा सर्वंकष विचार करून मी , गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , 
पोट- कलम (१ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कार्या- १० - अका-नपाप्र- सि . आर.- ३३ - ७०६- २०१५ . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ९ , पोट - कलम ( २ ) अन्वये मा . आयुक्त तथा 
प्रादेशिक संचालक , नगरपालीका प्रशासन , नागपूर यांनी केलेल्या पत्र क्रमांक एम. यु . एन- १९( ३ )-सीआर ५५- २०१५, दिनांक ८ सप्टेंबर , २०१५ च्या आदेशान्वये 
त्यांनी धानोरा नगर पंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांच्या 
मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरीकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी ) राखून 
ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 


( २ ) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा संख्या . 


( अ ) अनुसूचित जाती 


( ब ) अनुसूचित जमाती 


( क ) नागरिकांचा मागसवर्ग 


( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागा धरून ) 


( ४ ) 


उपरोक्त क्रमांक येथील ( क ) व ( ब ), ( अ ) २ पैकी वरील क्रमांक ३ मधील अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे 
राहिल. 


( अ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
( ५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

[ अनुक्रमांक ( ३) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ( ४ ) समोरील नमूद केलेल्या जागा .] 
२ . त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक एमएनसी ११०१- सीआर - २३- डी - ११, दिनांक १७ ऑगस्ट , २००१ , 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५( सन १९६५ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र . ४० ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबंधित केला) चे कलम १० ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , रणजीतकुमार , 
गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व व्याप्ती या आदेशाच्या 
अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह 
जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६ -२२ , शके १९३७ 


३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


अनुसूची 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभाग प्रभागाचे नाव 
क्रमांक असल्यास 


जागा राखीव असल्यास कोणत्या 

प्रवर्गासाठी जसे अनु. जाती / 
अनु . जमाती/नागरिकांचा मागास वर्ग 

साठी वा स्त्रियांसाठी ( अनु . जाती 
स्त्रियांसाठी/ अनु . जमाती स्त्रियांसाठी / 

नागरिकांचा मागासवर्ग 
स्त्रियांसाठी धरून ) 


( १) 


(२) 


१ 


प्रभाग क्र . १ 


. . सर्वसाधारण 


स्थळ - धानोरा . 
उत्तर - श्रीमती पुष्पा शेंडे यांचे घर विद्यानगर . 
पूर्व - श्री . हिरालाल शेंडे यांचे घर विद्यानगर , धानोरा . 
दक्षिण - श्री . यशवंत सहारे यांचे घर . 
पश्चिम - श्री . मेहमुदखॉ पठाण यांचे घर . 


२ प्रभाग क्र . २ 


स्थळ - धानोरा. 


. . अनुसूचित जमाती स्त्री 


उत्तर - 
पूर्व - 


आदिवासी मुलांचे वसतीगृहे . 
श्री . वाहाब शेख यांचे घर . 


दक्षिण - श्री . दयाराम मडावी यांचे घर . 


पश्चिम - श्रीमती कुसुमबाई लोणबले यांचे घर . 


३ प्रभाग क्र . ३ 


स्थळ - धानोरा . 


. . सर्वसाधारण 


उत्तर - तहसिल कार्यालय जुनी . 
पूर्व - श्री . रघुनाथ मेश्राम यांचे घर . 
दक्षिण - श्री . उध्दव गेडाम यांचे घर . 
पश्चिम - श्रीमती लक्ष्मीबाई शेंडे यांचे घर . 


४ प्रभाग क्र . ४ 


स्थळ - धानोरा . 


. . नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


उत्तर - श्री . विजय कुमरे यांचे घर . 
पूर्व - श्री . आनंद देविकर यांचे घर. 
दक्षिण - श्री . दिपक वढई यांचे घर . 
पश्चिम - श्री . संपतराव वरवाडे यांचे घर . 


५ प्रभाग क्र . ५ 


. . अनुसूचित जमाती स्त्री 


स्थळ - धानोरा . 
उत्तर - श्री . गोपालसिंग परिहार यांचे घर . 
पूर्व - श्री . यशवंत कुंभारे यांचे घर. 
दक्षिण - श्री . प्रशांत हेमके यांचे घर चव्हेला रस्ता . 
पश्चिम - श्री . सिताराम दहलकर यांचे घर. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


४१ 


अनुसूची - चालू 


( ३ ) 


( १) (२) 

६ प्रभाग क्र . ६ 


. . नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री 


स्थळ - धानोरा . 
उत्तर - श्री . लाला राउत यांचे घर . 
पूर्व - श्री . रामसिंग सेंगर यांचे घर . 


दक्षिण - श्री . साईनाथ सावळे यांचे घर चव्हेला रस्ता . 


पश्चिम - श्री . प्रशांत नेरकर यांचे घर . 


. . सर्वसाधारण स्त्री 


७ 


प्रभाग क्र . ७ 


स्थळ - धानोरा. 


उत्तर - 


श्री . अनिल मोहुर्ले यांचे घर . 


पूर्व - श्री . गणेश बोडगेवार यांचे घर . 
दक्षिण - श्रीमती सायराबाई पंजेवाणी यांचे घर सोडे रस्ता . 


पश्चिम - श्री . निरंजना ठाकरे यांचे घर . 


८ 


प्रभाग क्र . ८ 


स्थळ - धानोरा . 


. . सर्वसाधारण 


उत्तर - 


श्री . मारोती चौधरी यांचे घर . 


पूर्व - 


श्री . तुकाराम गडपायले यांचे घर . 


दक्षिण - हनुमान मंदिर सोडे रस्ता . 


पश्चिम - श्री . जिवन मेश्राम यांचे घर . 


९ प्रभाग क्र . ९ 


स्थळ - धानोरा . 


. . अनुसूचित जमाती स्त्री 


उत्तर - कोतलु आतला , कोतलु टोला . 


पूर्व - 


जांगी टोला . 


दक्षिण - उसेंडी टोला . 


पश्चिम - गोमा टोला . 


१० प्रभाग क्र . १० स्थळ - 


धानोरा . 


. . सर्वसाधारण स्त्री 


उत्तर - 


श्री . राजू मोहुर्ले यांचे घर . 


पूर्व - 


श्रीमती सुनिता चिलबुले यांचे घर . 


दक्षिण - श्री . सदानंद पारधी यांचे घर . 


पश्चिम - श्री . गोमा तिमा राउत यांचे घर . 


११ प्रभाग क्र . ११ स्थळ - धानोरा . 


. . नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री 


उत्तर - 


श्री . जगमोहन चंदेल यांचे घर . 


पूर्व - 


श्रीमती सविता विश्वास यांचे घर . 


दक्षिण - MSEB कॉलनी , धानोरा . 


पश्चिम - श्री . नागो उसेंडी यांचे घर . 


ना -एक - अ-६ ( १६६४ ). 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५ / आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


( ३ ) 


(१) (२) 
१२ प्रभाग क्र . १२ स्थळ - धानोरा . 


( ४ ) 
. . नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


उत्तर - 
पूर्व - 


श्री . पुंडलिक गुरनुले यांचे घर . 
श्री . मलीक बुधवानी यांचे घर . 


दक्षिण - श्री . महादेव जुमनाके यांचे घर . 
पश्चिम - संक्रमन कॉलनी , धानोरा . 


१३ प्रभाग क्र . १३ स्थळ - धानोरा. 


. . अनुसूचित जमाती 


उत्तर - श्रीमती जरिना बुधवानी यांचे घर . 
पूर्व - श्री . देवराव नरोटे यांचे घर . 


दक्षिण - PWD पोलीस स्टेशन , धानोरा . 


पश्चिम - D . Ed. कॉलेज, धानोरा. 


१४ प्रभाग क्र . १४ स्थळ - धानोरा . 


. . अनुसूचित जाती 


उत्तर - 


श्री . जनार्धन उंदिरवाडे यांचे घर . 


पूर्व - श्री . वासुदेव मडावी यांचे घर . 
दक्षिण - श्री . मनोहर चन्नेवार यांचे घर . 
पश्चिम - श्री . हमीद शेख यांचे घर . 


१५ प्रभाग क्र . १५ स्थळ - धानोरा . 


. . अनुसूचित जाती स्त्री 


उत्तर - बौध्द विहार धानोरा चव्हेला रस्ता. 
पूर्व - सहकारी राईस मिल , धानोरा . 
दक्षिण - श्री . टिकेश मेश्राम यांचे घर . 
पश्चिम - श्री . रामदास नंदेश्वर यांचे घर . 


१६ प्रभाग क्र . १६ स्थळ - धानोरा . 


. . नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री 


उत्तर - श्री . खुशाल सोमा मडावी यांचे घर . 
पूर्व - लांग टोला . 
दक्षिण - श्री . सोपानदेवजी मशाखेत्री यांचे घर . 
पश्चिम - नगर पंचायत कार्यालय, धानोरा . 


१७ प्रभाग क्र . १७ स्थळ - धानोरा . 


. . अनुसूचित जमाती 


उत्तर - 


श्री . जमिल शेख यांचे घर . 


पूर्व - 


श्री . जयेंद्र मडावी यांचे घर . 


दक्षिण - श्री . सिताराम शेडमाके यांचे घर . 


पश्चिम - श्री . बब्बुखाँ पठाण यांचे घर . 


गडचिरोली : 
दिनांक ८ सप्टेंबर , २०१५ . 


रणजीत कुमार , 
जिल्हाधिकारी , गडचिरोली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


४३ 


HTI 9-31 (37841.) (71. fà . 9). . TIL. 21 ., 37 , 55 . 984 

BY COLLECTOR 
In exercise of the powers conferred on meby Order No . MNC -1101/CR - 23/ D -XI, dated 17th August, 2001 of the 
State Election Commissioner, Maharashtra , the Collector ofGadchiroli District proposes to make the following order 
under the sub - section ( 1) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayat and Industrial Town 
ship Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) (hereinafter referred to as the said Act ) to fix for the Dhanora Nagar Panchayat, the 
number and the extent ofwards into which the said Municipal area shall be divided and to specify the wards reserve for 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women ( including women belonging to the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens) as the case may be as shown in the Schedule to 
this order. 

After carefully considering the objections are received byme in respect of the said draft order, I, the Collector of 
Gadchiroli District in exercise of the powers conferred on meby sub -section ( 1) of the Section 10 of the said Act, hereby 
make the following order namely :-- 


ORDER 


No. DES- 10 - AK -MPP -CR - 33- 706 - 2015 . 

Whereas , the Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner, Nagpur Division , 
Nagpurby his Order No .MUN - 19( 3)-CR -55 -2015 , dated 8th September, 2015 issued under sub - section ( 2) of Section 9 
of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) has 
fixed for the Dhanora Nagar Panchayat the number of Councillors to be elected and the number ofseats to be reserved 
for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women ( including the number of 
seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) 
as shown below : 

(1) The number of Councillors to be elected 
( 2 ) The number of seats to be reserved - 

(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 

(c ) For the Backward Class of Citizens 
(3) The total number of seats to be reserved for Women 

( including the number of seats reserved for women 
andbelonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes 

and Backward Class of Citizens ). 
(4) Outof seats at Serial Number ( 3 ), the number of seats reserved 

forWomen belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the 
seats reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens as shown in item at Serial Number 
(2)(a),(b ) and (c ) respectively are as under : 

(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 

(c) For the Backward Class of Citizens 
(5 ) Number of seats reserved for Women as General category 

[number of seats at Serial Number ( 3) minus number of seats at 
Serial Number ( 4 )]. 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


2. Now , therefore, in exercise of the powers conferred on me by Order No . MNC -11-01 -CR - 23- D - XI, dated 
17th August, 2001 of the State Election Commissioner,Maharashtra read with sub - section ( 1) of Section 10 oftheMaharashtra 
MunicipalCouncils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 , (Mah . XL of 1965 ). I,RanjeetKumar the 
Collector ofGadchiroli District hereby fix the number and extent of the wards into which the said Municipal area shall 
be divided and specify the wards in which seats shallbe reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes the 
Backward Class of Citizens and Women ( including women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens) as the case may be, as shown in the Schedule . 

SCHEDULE 
Prabhag Name of Extend ofthe Prabhag 

If seat is reserved 
No. the Prabhag 

for whom i. e . Whether 
if any 

for SC /ST/BCC or for 
Women (including SC 
Women /STWomen and 

BCC Women ) 
(1) (2) 
1 Prabhag North . , House of Smt. Pushpa Shende Vidyanagar. 

General 
No. 1 East. - House of HiralalShende Vidyanagar . 

South . - House of Yashwant Sahare . 
West. - House ofMehmudkha Pathan . 


(3 ) 


(4 ) 


2 


Prabhag 
No. 2 


Scheduled Tribes 
Women . 


North . — 
East. - 
South . - 
West. - 


ST Boys Hostel, Dhanora . 
House ofWahab Sheikh . 
House of Dayaram Madavi. 
House of Smt. Kusumbai Lonbale . 


3 


General 


Prabhag 
No. 3 


North. – 
East. - 
South .- 
West. - 


Old Tahsil Office , Dhanora. 
House of Raghunath Meshram . 
House of Uddhav Gedam . 
House of Smt. Laxmibai Shende . 


4 


Prabhag 
No. 4 


Backward Class of 
Citizens. 


North. - 
East.- 
South . - 
West. - 


House of Vijay Kumare . 
House of Anand Devikar. 
House of Dipak Badhai. 
House of Sampatrao Warwade . 


Prabhag 
No . 5 


Scheduled Tribe 
Women . 


North . - 
East. - 
South . — 
West. - 


House ofGopalsing Parihar. 
House of Yashwant Kumbhare . 
House of Prashant Hemake Chavhela road . 
House of Sitaram Dahalkar. 


6 


Prabhag 
No. 6 


Backward Class of 
Citizen Women . 


North . — 
East. - 
South . - 
West. - 


House of Lala Raut. 
House of Ramsing Sengar. 
House of Sainath Salve Chavhela road . 
House of Prashant Nerkar. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


४५ 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


(2) 


(3 ) 


(4 ) 


7 


General Women . 


Prabhag 
No. 7 


North . - 
East. - 
South . — 
West 


House of AnilMohurle . 
House ofGanesh Bodgewar. 
House of Smt. SayarabaiPanjewani. 
House ofNiranjana Thakare. 


8 


General. 


Prabhag 
No . 8 


North . - 
East. - 
South . - 
West. - 


House of Maroti Chaudhari. 
House of Tukaram Gadpayle . 
Temple of Hanuman , Sode road . 
House of Jivan Meshram . 


9 


Prabhag 
No. 9 


Scheduled Tribes 
Women . 


North - 
East. — 
South . - 
West. - 


House of Kotlu Atala , Kotlu Tola . 
Jangi Tola . 
Usendi Tola . 
Goma Tola . 


10 


GeneralWomen 


Prabhag 
No . 10 


North . — 
East. - 
South . - 
West. - 


House of Raju Mohurle. 
House of Smt. Sunita Chilbule . 
House of Sadanand Pardhi. 
House of Goma Tima Raut. 


11 


Prabhag 
No. 11 


Backward Class of 
Citizens Women . 


North . , House of Jagmohan Chandel. 
East. - House of Smt. Sabita Bishwas . 
South . — MSEB Colony, Dhanora . 
West. - House ofNago Usendi. 


12 


Prabhag 
No . 12 


Backward Class of 
Citizens. 


North . — 
East. - 
South . — 
West. — 


House ofPundlik Gurnule . 
House ofMalik Budhwani. 
House of Mahadeo Jumnake . 
Sankraman Colony, Dhanora . 


13 


Scheduled Tribes . 


Prabhag 
No. 13 


North .— 
East. - 
South . - 
West. - 


House of Smt. Jarina Budhwani. 
House ofDevrao Narote . 
PWD Offce , Police Station , Dhanora . 
D . Ed . College, Dhanora . 


14 


Scheduled Castes . 


Prabhag 
No. 14 


North . - 
East. - 
South . - 
West. - 


House of Janardhan Undirwade . 
House of Wasudeo Madavi. 
House ofManohar Channewar. 
House of Hamid Sheikh . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


( 3 ) 


(4) 


15 


(2) 
Prabhag 
No . 15 


Scheduled Castes 
Women . 


North . — 
East. — 
South . - 
West. - 


Boudha Vihar, Dhanora , Chavhela road . 
Co . Operative Rice Mill ,Dhanora . 
House of Tikesh Meshram . 
House of Ramdas Nandeshwar. 


16 


Prabhag 
No . 16 


Backward Class of 
Citizen Women . 


North. - 
East. - 
South . - 
West. — 


House ofKhushalMadavi. 
Long Tola . 
House of SopandeojiMashakhetri. 
Nagar Panchayat Office , Dhanora . 


17 


Scheduled Tribes . 


Prabhag 
No. 17 


North . - 
East. - 
South . - 
West. - 


House of Jamil Sheikh . 
House of Jayendra Madavi. 
House of Sitaram Shedmake. 
House of Babbukha Pathan . 


Note : - (1) 


The reservation Indicated in the Schedule for the Backward Class of Citizens and Women including Seats 
reserved forwomen belonging to SC , ST or BCC is as per the lots drawn on 20 -8 -2015 . 


(2 ) 


A Map of the Nagar Panchayat showing the limit ofwards is available during office time of inspection in 
the office of the Nagar Panchayat. 


Gadchiroli : 
Dated the gth September 2015 . 


RANJEET KUMAR , 
Collector,Gadchiroli. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


४७ 


भाग १ - अ ( असा.) ( ना . वि .पु.) म. शा . रा ., अ .क्र . १४६ 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक एमएनसी ११०१ -सीआर- २३ - डी - ११ , दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० वा ) 
( यापुढे “ सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केलेला ) चे कलम १० ( १ ) खाली गडचिरोलीजिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित 
दर्शविल्याप्रमाणे एटापल्ली नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या 
प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा 
क्रमांक कार्या- १०- अका-नपाप्र-सीआर- ३३-२०१५, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१५ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर परिषद क्षेत्रातील 
रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरुन आलेल्या हरकतींचा सर्वकष विचार करून मी , गडचिरोली जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कार्या- १० - अका - नपाप्र-सिआर - ३३ - ७०७- २०१५. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ९ , पोट - कलम ( २ ) अन्वये मा . आयुक्त 
तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांनी केलेल्या पत्र क्रमांक एम. यु.एन- १९(३)-सिआर ६१-२०१५ , दिनांक 
८ -९ - २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांनी एटापल्ली नगर पंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ) ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकाच्या 
मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १) निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अ ) अनुसूचित जाती 
(ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 

राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
( ४) उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक ( २) ( अ),( ब) व ( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, 

अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची 
संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
( ५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या [ अनुक्रमांक (३) . .. 

समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा ( ४) समोरील नमूद केलेल्या जागा .] 


२. त्याअर्थी, आता, मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . एमएनसी-११०१- सीआर-२३- डी -११, दिनांक 
१७ - ८ - २००१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा 
महा. ४० वा ) ( यापुढे “ सदर अधिनियम ”म्हणून संबोधित केला) चे कलम १० ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , रणजीत कुमार, 
गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , याद्वारे उक्त नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या 
आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 
मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६- २२, शके १९३७ 


३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


अनुसूची 
प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभाग प्रभागाचे नाव , 
क्रमांक असल्यास 


जागा राखीव असल्यास, कोणत्या 
प्रवर्गासाठी जसे अनु . जाती/ 

अनु . जमाती/ नागरिकांच्या 
मागासवर्गासाठी वा स्त्रियांसाठी 
( अनु . जाती / अनु . जमाती / 
नागरिकांचा मागासवर्ग 
स्त्रियांसाठी धरुन ) 


(१) 


(२) 


( ३ ) 


( ४ ) 


स्थळ 


उत्तर : श्री . रामय्या अतकमवार यांची शेती 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 


जिवनगट्टा पूर्व : जिवनगट्टा-एटापल्ली मुख्य रस्ता 


दक्षिण : श्री . भालचंद्र टिकले यांची बोडी 


पश्चिम : श्री . भालचंद्र टिकले यांची शेती 


२ 


स्थळ 


उत्तर : श्री . कटिया आलामी यांची शेती 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 


जिवनगट्टा पूर्व : जि . प. शाळा 


दक्षिण : श्री . किसन हिचामी यांचे घर 


पश्चिम : श्रीमती ताहेराबाई पठाण यांचे घर 


३ 


स्थळ 


उत्तर : श्री . फकरी हिचामी यांचे घर 


अनुसूचित जमाती 


जिवनगट्टा पूर्व : श्री . मुकुंदा कुंभारे यांची शेती 

दक्षिण : श्री . रैनु पदा यांची शेती 


पश्चिम : श्री . गिरमा हिचामी यांचे घर 


स्थळ 


उत्तर : श्री . राजन्ना गुरालवार यांची शेती 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


एटापल्ली पूर्व : सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालय 


दक्षिण : श्री . शब्बीर शेख यांचे घर 


पश्चिम : दुर्गा माता मंदिर 


५ 


स्थळ 


उत्तर : श्री . लालु कंगाली यांची शेती 


अनुसूचित जमाती 


एटापल्ली पूर्व : मित्र बायफ संस्था 


दक्षिणः श्री . तुला रापंजी यांची शेती व घर 


पश्चिम : फॉरेस्ट गार्डन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


४९ 


अनुसूची - चालू 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


स्थळ 


उत्तर : स्व . कार्तीक देवनाथ यांचे घर 


अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 


एटापल्ली पूर्व : श्री . शैलेंद्र बिश्वास यांचे घर 

दक्षिण : श्री . प्रफुल नाडमवार यांचे घर 
पश्चिम : श्री . विठुजी कावळे यांची शेती 


स्थळ 


उत्तर : पंचायत समिती कार्यालय 


सर्वसाधारण 


एटापल्ली पूर्व : श्री . प्रमोद कपाटे यांचे घर 

दक्षिण : श्री . मारोती गुरनुले यांचे घर 
पश्चिम : प्रशांत हॉटेल 


स्थळ 


उत्तर : श्री . रसिक बनिक यांचे घर 


अनुसूचित जमाती 


एटापल्ली पूर्व : श्री . रामजी झोरे यांचे घर 

दक्षिण : श्री . नारायण घोष यांचे घर 


पश्चिम : पवन गॅस एजन्सी 


स्थळ 


उत्तर : श्री . शामराव अतकमवार यांचे घर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


( स्त्री ) 


एटापल्ली पूर्व : श्री . निताई पाल यांचे घर 

दक्षिण : स्व . केवल अतकमवार यांची शेती 


पश्चिम : श्री . तुषार सरकार यांचे दुकान 


१० 


स्थळ उत्तर : श्रीमती पुजा कुट्टावार यांचे घर 
एटापल्ली पूर्व : श्री . राजु येन्नमवार यांचे घर 

दक्षिण : श्री . बब्बु शेख यांचे घर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( स्त्री ) 


पश्चिम : श्री . मौला शेख यांचे घर 


११ 


स्थळ 


उत्तर : श्री . गणपत धानोरकर यांचे घर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


एटापल्ली पूर्व : श्री . शंकर बल्लब यांचे घर 


दक्षिण : श्री . कांडे रापंजी यांचे घर व शेती 
पश्चिम : श्री . राजेश कोल्लुरवार यांचे घर 


१२ 


स्थळ 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


स्थळ उत्तर : श्री. राजु येनगंटीवार यांचे घर 
एटापल्ली पूर्व : श्री . सुरज दोंतुलवार यांचे घर 


दक्षिण : कन्यका मंदिर 


पश्चिम : बी . एस . एन . एल . टॉवर 


ना -एक - अ- ७ (१६६४ ) 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


( १) 


(२) 


(३ ) 


( ४ ) 


१३ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


( स्त्री ) 


स्थळ उत्तर : श्री . संतोष संतोषवार यांचे घर 
एटापल्ली पूर्व : श्री . राजन्ना तालापल्लीवार यांचे घर 

दक्षिण : श्री . सैनु गोटा यांचे घर 

पश्चिम : श्री . मदन पेटकर यांचे घर 
स्थळ उत्तर : श्री .बंडु वड्डे यांचे घर व शेती 
एटापल्ली पूर्व : श्री . रमेश उल्लीवार यांची शेती 


१४ 


अनुसूचित जाती 


दक्षिण : श्री . मुकुंदा कुंभारे यांची शेती 
पश्चिम : श्री . सोनु मडावी यांचे घर 


१५ 


स्थळ 


उत्तर : श्री . मंगरु हिचामी यांची शेती 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 


कृष्णार 


पूर्व : श्री . अन्वरशहा मेश्राम यांची शेती 


दक्षिण : श्री . संभा हिचामी यांचे घर 


पश्चिम : श्री . मास्तरी हिचामी यांची शेती 


१६ 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 


स्थळ 
मरपल्ली 


उत्तर : श्री . लालु लेकामी यांची शेती 
पूर्व : श्री . वळु चिन्ना मुहुंदा यांची शेती 
दक्षिण : श्री . कोमटी गावडे यांचे घर 


पश्चिम : श्री . कोको लेकामी यांची शेती 


१७ 


स्थळ 


उत्तर : श्री . दशरथ गावडे यांचे घर 


अनुसूचित जमाती 


वासामुंडी पूर्व : श्री . गिल्लु लेबडु पुंगाटी यांचे घर 

दक्षिण : श्री . मालु मडावी यांची शेती 
पश्चिम : श्री . सुकरु गावडे यांची शेती 


टीप : - ( १) अनुसूचीमध्ये नागरिकांचा मागासवर्ग त्याचप्रमाणे अनु . जाती, अनु . जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह राखून ठेवलेले 

प्रभाग हे दिनांक २१ - ८ - २०१५ रोजी सोडतीद्वारे काढलेल्या चिठठ्या ( लॉटस ) प्रमाणे निर्दिष्ट करण्यात आलेले आहेत . 


( २ ) नगरपंचायत क्षेत्राच्या प्रभागांची सीमा दर्शविणारे नकाशे कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी नगर पंचायत कार्यालयात उपलब्ध राहतील . 


गडचिरोली : 
दिनांक ८ सप्टेंबर २०१५. 


रणजीत कुमार , 
जिल्हाधिकारी , गडचिरोली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


५१ 


PTT 9 -37 (37871.) (71.8 .9 .) H . STI. FI., 37.55 . 986 

BY COLLECTOR 
In exercise of the powers conferred on him by Order No .MNC - 1101 -CR - 23 -D -XI, dated 17th August , 2001 of the 
State Election Commissioner ,Maharashtra, the Collector of theGadchiroli District proposes to make the following order 
under the sub -section ( 1) of Section 10 of Maharashtra Municipal Councils Nagar Panchayats and Industrial Town 
ships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) (hereinafter referred to as the " said Act") to fix for the Etapalli Nagar Panchayat, the 
number and the extent ofthe wards into which the said Municipal Area shallbe divided and to specify the 

wards 
reserve for Scheduled Castes , Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens and Women (Including women belonging 
to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) as the case may be as shown in the 
Schedule to this order. 

After carefully considering the objections received byme in respect of the said draft order, I, the Collector of 
Gadchiroli District in exercise of the powers conferred on me by sub - section ( 1) of Section 10 of the said Act, hereby 
make the following order namely - 


ORDER 


No. Des - 10 -AK -MPP -CR - 33 -707 - 2015 . 


Whereas , the Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner, Nagpur Division , 
Nagpur by his Order No. MUN - 19 (3 ) -CR -61- 2015 , dated 8 - 9 - 2015 issued under sub - section ( 2 ) of Section 9 of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed 
for the Etapalli Nagar Panchayat the number of Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for 
the Scheduled Castes , Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens and Women (including the number of seats 
reserved forwomen belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) as 
shown below : 

( 1) The number of Councillors to be elected 
(2 ) The number of seats to be reserved - 

(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 

(c ) For the Backward Class of Citizens 
(3 ) The total number of seats to be Reserved for Women 

( including the number of seats to be reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes 

and Backward Class of Citizens ). 
(4 ) Out of seats at serialnumber ( 3), the number of seats reserved 

for Women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the 
seats reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens as shown in item at serial number 
(2 )(a ), (b ) and (c) respectively are as under - 

(a) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 

(c) For the Backward Class of Citizens 
(5 ) Number of seats reserved for Women as General Category 

[number of seats at SerialNumber (3 ) minus number of seats at 
SerialNumber (4 )]. 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


2 . Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me by Order No. MNC - 11 -01 -CR - 23 -D -XI, dated 
17th August, 2001 of the State Election Commissioner,Maharashtra read with sub - section ( 1) of Section 10 oftheMaharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965, (Mah . XL of 1965). 1, Ranjeet Kumar, the 
Collector ofGadchiroli District hereby fix the number and extent of the wards into which the said Municipal area shall 
be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward 
Class of Citizens and Women (including women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward 
Class of Citizens ) as the case may be , as shown in the Schedule . 


SCHEDULE 


Extent of the Prabhag 


Prabhag Name of 
Number the Prabhag , 

if any 


Whether seat is reserved 
and if so , for whom SC / 

ST /B . C .C & Women 
( including SC /ST/ B .C .C . 

women ) 


(1) 


(2) 


( 3) 


Location 


North . - AgriculturalLand of Mr. Ramayya Atkamwar 


Scheduled Tribes (Women ) 


Jiwangatta . East. — 


Jiwangatta - EtapalliMain Road 


South . - Agricultural Lake of Mr. Bhalchandra Tikale 


West. - 


Agricultural Land of Mr. Bhalchandra Tikale 


2 


Location 


North . - Agricultural Land of Mr.Katiya Alami 


Scheduled Tribes (Women ) 


Jiwangatta. East. - Zilla Parishad School 

South . - House ofMr. Kisan Hichami 


West. - 


House ofMrs . Taherabai Pathan 


3 


Scheduled Tribes 


Location North . — House of Mr. FakariHichami 
Jiwangatta. East. - Agricultural Land of Mr. Mukunda Kumbhare 


South . - Agricultural Land of Mr. Rainu Pada 


West. - House ofMr. GiramaHichami 


4 


Backward Class of Citizens 


Location 
Etapalli. 


North .— Agriculturalland of Mr. Rajanna Guralwar 
East. - Office of Public Works Department 
South . - House of Shabbir Shaikh 
West. — Durga Mata Temple 


Scheduled Tribes 


Location 
Etapalli. 


North . - Agricultural Land of Lalu Kangali 
East. - Mitra Bayaf Sanstha 
South . - AgriculturalLand and House of Mr. Tula Rapanji 
West. — Forest Garden 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


५३ 


SCHEDULE — contd . 


(1) 


(2) 


(3 ) 


(4 ) 


6 


Location 
Etapalli. 


Scheduled Castes 

(Women ) 


North . - House ofLate Kartik Devnath 
East. - House of Mr. Shailendra Bishwas 
South . - House of Mr. Prafulla Nadamwar 
West. - AgriculturalLand ofMr. Vithuji Kawale 


7 


Location 


North . - 


Office of Panchayat Samiti 


General 


Etapalli 


East. - House of Mr. Pramod Kapate 
South . - House ofMr.MarotiGurnule 


West. - 


Prashant Hotel 


8 


Location 


North. - House of Mr. Rasik Banik 


Scheduled Tribes 


Etapalli 


East. - 


House of Mr. Ramji Zore 


South . - House of Mr.Narayan Ghosh . 


West . — Pawan Gas Agency 


9 


Location 


North . - House ofMr. Shamrao Atkamwar 


Backward Class of 
Citizens (Women ) 


Etapalli 


East. - House of Mr.Nitai Pal 
South . — Agricultural Land ofLate Kewal Atkamwar 


West. - 


Shop of Mr. Tushar Sarkar 


10 


Location 


North . - 


House of Mrs . Puja Kuttawar 


Backward Class of 
Citizens (Women ) 


Etapalli 


East. - 


House of Mr. Raju Ynnamwar 


South . - House ofMr. Babbu Shaikh 


West. - House of Mr. Moula Shaikh 


11 


Location 


North . - House ofMr. Ganpat Dhanorkar 


Backward Class of 

Citizens 


Etapalli 


East. - 


House of Mr. Sankar Ballab 


South . - Agricultural Land and House ofMr.Kande Rapanji 


West. - House of Mr. Rajesh Kollurwar 


12 


General (Women ) 


Location 
Etapalli 


North . - House of Mr. Raju Yengantiwar 
East. - House of Mr. Suraj Dontulwar 
South . — Kanyaka Temple 


West. - 


B . S . N . L . Tower 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


(1) 


(2) 


SCHEDULE - contd . 

(3) 


(4) 


13 


Location 


North . - House ofMr. Santosh Santoshwar 


Backward Class of 
Citizens (Women ) 


Etapalli 


East. - 


House of Mr. Rajanna Talpalliwar 


South . - House of Mr. Sainu Gota 


West. - House ofMr. Madan Petkar 


14. 


Location 


North . - AgriculturalLand and House ofMr. Bandu Wadde 


Scheduled Castes 


Etapalli 


East. - Agricultural Land ofMr. Ramesh Ulliwar 
South . — Agricultural Land ofMr. Mukunda Kumbhare 
West. - House of Mr. Sonu Madavi 


15 


Location 
Krushnar 


Scheduled Tribes 

(Women ) 


North . - Agricultural Land ofMr.Mangaru Hichami 
East. - Agricultural Land of Mr. Anwarsha Meshram 
South .— House of Mr. Sambha Hichami 


West.- 


AgriculturalLand of Mr. MastariHichami 


16 


Location 


North .- Agricultural Land of Mr. Lalu Lekami 


Scheduled Tribes 

(Women ) 


Marpalli 


East. - 


AgriculturalLand of Mr.Walu Chinna Muhunda 


South . - House of Mr. Komati Govade 
West. - Agricultural Land of Mr.Koko Lekami 


17 


Location 


North . - House of Mr. Dashrath Gawade 


Scheduled Tribes 


Wasa 


East. - 


House ofMr. Gillu Lebadu Pongati 


mundi 


South . - AgriculturalLand of Mr. Malu Madavi 


West. - Agricultural Land of Mr. Sukaru Gavade 


Note : - 1. 


The reservation indicated in the Schedule for the Backward Class of Citizens and Women including seats 
reserved for Women belonging to SC , ST or BCC is as per the lots drawn on 21-8 - 2015 . 


2 . A map of the Nagar Panchayat showing the limit ofwards is available during office time ofinspection in the 

office of the Nagar Panchayat. 


Gadchiroli : 
Dated the 8th September 2015 . 


RANJEET KUMAR , 
Collector ,Gadchiroli. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६-२२, शके १९३७ 


५५ 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना .वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १४८ 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
माननीय , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचे कडील आदेश क्रमांक एमएनसी- ११०१ - सीआर- २३ - डी - ११ , दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० वा ) 
( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केलेला) चे कलम १० ( १ ) खाली गडचिरोली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीत 
दर्शविल्याप्रमाणे कोरची नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या 
प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी 
( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक -कार्या-१० 
अका -नपाप्र- सि . आर.- ३३, दिनांक २४- ८ - २०१५ च्या आदेशाच्या प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ च्या कलम १० पोट कलम ( १) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध 
करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतीचा सर्वंकष विचार करुन मी , गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्रमांक - अका- नपाप्र –सिआर- ३३- ७०८ - २०१५. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ९ , पोट- कलम ( २ ) अन्वये मा . आयुक्त तथा 
प्रादेशिक संचालक , नगर पालिका प्रशासन , नागपूर यांनी केलेल्या पत्र क्र . एमयुएन -१९ (३)-सिआर-५४-२०१५, दिनांक ८-९ -२०१५ च्या आदेशान्वये 
त्यांनी कोरची नगर पंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्याची संख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा 
मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी ) राखून 
ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 
( १) निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या 

१७ 


( २) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या. 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरीकांचा मागासवर्ग 
( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून . . 

ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
( ४) उपरोक्त क्रमांक ( ३) पैकी वरील क्रमांक २( अ), (ब) व ( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , 

अनुसूचित जमाती व नागरीकांच्या मागासवर्गीयांच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील . 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरीकांचा मागासवर्ग 
( ५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

___ ( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक (४) समोरील नमूद केलेल्या जागा) 

२ . त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . एमएनसी- ११०१-सीआर- २३ - डी -११, दिनांक १७ ऑगस्ट 
२००१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन १९६५ चा 
महा. ४० वा ) ( यापुढे सदर · अधिनियम म्हणून संबोधित केलेला) चे कलम १० ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , 
रणजीतकुमार, गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, याद्वारे उक्त नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची 
व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निश्चित करीत आहे . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६ - २२ , शके १९३७ 


३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीचे प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


अनुसूची 
नगर पंचायत , कोरची 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाचे 

नाव , 
असल्यास 


आरक्षणाची स्थिती, किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे , 
अनुसूचित जाती / अनुसूचित 

जमाती/नागरीकांच्या 
मागासवर्गासाठी व 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित 
जाती / अनुसूचित जमाती / 
नागरीकांचा मागासवर्गासाठी 

स्त्रियांसाठी धरून ) 


( १) 


(२ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


लोकसंख्या 
एकूण – २२७ 
अनु. जाती - ५ 
अनु. जमाती - २१८ 


उत्तर - शेती सर्व्हे नं . ४९ बेलास दूरदेशी फुलकंवर व सर्वे नं . ९४ मन्साराम अनु . जमाती 

रजई तोफा यांचे शेत . 
पर्व - शेती सर्व्हे नं . ९२ कुमारसाय मनिराम तोफा यांचे शेत व सर्व्हे नं . ९४ 

मन्साराम रजई तोफा यांचे शेत . 
दक्षिण - स . नं . १ मोठ्या झाडाचेजंगल व स . नं . २ झुडपी जंगल . 
पश्चिम - शेती स . नं . ४७ प्रमिलाबाई नारायण बिलोने यांचे शेत व कच्चा रस्ता . 


अनु . जाती स्त्रियांसाठी 


लोकसंख्या 
एकूण – १९९ 
अनु .जाती - ११२ 
अनु . जमाती - ३६ 


उत्तर - जुनी आय . टी . आय . पासून ते सुभाष भैसा यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व- सुभाष भैसा यांचे घरापासून ते राकेश अग्रवाल यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण - राकेश अग्रवाल यांचे घरापासून ते रामदेव सोनार यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम - रामदेव सोनार यांचे घरापासून ते जुनी आय . टी . आय. पर्यंत . 


सर्वसाधारण 


३ 
लोकसंख्या 
एकूण – २०२ 
अनु.जाती -४६ 
अनु.जमाती - ४३ 


उत्तर - प्रितराम सोनकुकरा यांचे घरापासून ते सेनकपाट यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व - जाबीर शेख यांचे घरापासून ते झुमुक पुराम यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण - झुमुक पुराम यांचे घरापासून ते महादेव जुळा यांचे घरापर्यंत 
पश्चिम - महादेव जुळा यांचे घरापासून ते प्रितराम सोनकुकरा यांचे घरापर्यंत . 


लोकसंख्या 
एकूण – २२० 
अनु.जाती - १८ 
अनु. जमाती - १४ 


उत्तर - कलीराम सांगसुरवार यांचे घरापासून ते चंदकुमारी मानीकपूरी यांचे ना . मा . प्र. 

घरापर्यंत . 
पूर्व- चंद्रहास शर्मा यांचे घरापासून ते जि . प. क्वॉर्टर पर्यंत . 
दक्षिण - जि . प. क्वॉर्टर पासून ते दिलीप फोटो स्टुडीओ पर्यंत . 
पश्चिम - चंद्रकुमारी मानीकपूरी यांचे घरापसुन ते कलीराम सांगसुरवार यांचे 

घरापर्यंत . 


अनु. जमाती स्त्रियांसाठी 


लोकसंख्या 
एकूण – २१६ 
अनु .जाती 
अनु. जमाती - १९२ 


उत्तर - एम . एस. ई. बी . ऑफिस पासून ते कोरची-नवरगांव जाणारा रस्ता . 
पूर्व - कोमलकुमार अंबादे यांचे घरापासुन ते चंद्रहास शर्मा यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण - मदन बघवा यांचे नविन घरापासून ते कोमलकुमार अंबादे यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम - राजकुमार डोमाजी पिलारे यांचे घरापासून ते एम . एस . ई. बी . ऑफिसपर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


५७ 


अनुसूची - चालू 


__ (१) 


(२ ) 


( ३ ) 


लोकसंख्या 
एकूण – २०९ 
अनु . जाती - २८ 
अनु . जमाती - ८४ 


उत्तर- बाबुलाल कुंभारे यांचेबुटहाऊस पासून ते दामोधर कुंभारे यांचे घरापर्यंत . ना . मा . प्र . 
पूर्व- दामोधर कुंभारे यांचे घरापसून ते अरुण नायक यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण - अरुण नायक यांचे घरापसून ते बाबुलाल धुवारिया यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम - बाबुलाल धुवारिया यांचे घरापसून ते बाबुलाल कुंभारे यांचे बुटहाऊसपर्यंत . 


लोकसंख्या 
एकूण – १९० 
अनु. जाती - १० 
अनु . जमाती - ११८ 


उत्तर- खोरबाहारीन सोनकुकरा व प्यारेलाल मलघाटी यांचे घरापासून ते सितला अनु . जमाती 

माता मंदिरापर्यंत . 
पूर्व- सितला माता मंदिरापासून ते सुशिला सांडील व मुकेश टेंभुर्णे यांचे 

घरापर्यंत . 
दक्षिण- सुशिला सांडील व मुकेश टेंभुर्णे यांचे घरापासून ते रामचंद्र गोटा व 

समुनबाई कुंजाम यांचेघरापर्यंत . 
पश्चिम - रामचंद्र गोटा व समुनबाई कुंजाम यांचे घरापासुन ते खोरबाहारीन सोनकुकरा 

व प्यारेलाल मलधारी यांचे घरापर्यंत . 


अनु . जाती 


लोकसंख्या 
एकूण – १९० 
अनु.जाती - ४६ 
अनु.जमाती - ६८ 


उत्तर- कल्पना मेडीकल स्टोर्स ते शदरुद्यीन भामानी यांचे घर . 
पूर्व- शदरुद्यीन भामानी यांचे घरापासून ते दानसाय हिळामी व तानुराम हिळामी 

यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण - दानसाय हिळामी व तानुराम हिळामी यांचे घरापासून ते रहेजा मोबाईल 

दुकान व कोरची - कोचिनारा मेन रोडपर्यंत . 
पश्चिम - रहेजा यांचे मोबाईल दुकान व कोरची कोचिनारा मेन रोड कल्पना 

मेडीकल स्टोर्स . 


अनु . जाती स्त्रियासाठी 


लोकसंख्या 
एकूण - २१० 
अनु .जाती - ६३ 
अनु. जमाती - ४८ 


उत्तर - जैलाल सोनार यांचे घरापासन ते भारत कलेहारी यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व- भारत कलेहारी यांचे घरापासून ते येनुबाई आसाराम मडावी यांचे 

घरापर्यंत . 
दक्षिण - येनुबाई आसाराम मडावी यांचे घरापासून ते वनीता सहारे यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम - वनीता सहारे यांचे घरापासून ते जैलाल सोनार यांचे घरापर्यंत . 


१० 


अनु . जमाती स्त्रियांसाठी 


लोकसंख्या 
एकूण – १८८ 
अनु. जाती- ४१ 
अनु. जमाती – १०७ 


उत्तर- मेघश्याम जमकातन यांचे घरापासून ते ईश्वर सोनार यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व- ईश्वर सोनार यांचे घरापासून ते जि . प . शाळा व निबेंकर यांचे घर . 
दक्षिण - जि . प . शाळा व निबेंकर यांचे घर ते विजय कावळे यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम - विजय कावळे यांचे घरापासून ते मेघश्याम जमकातन यांचे घरापर्यंत . 


११ 
लोकसंख्या 
एकूण – १८६ 
अनु. जाती- ४२ 
अनु. जमाती -९४ 


उत्तर - लतीका नंदेश्वर यांचे घरापासून ते ‘ आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी चे अनु . जमाती 

कार्यालय पर्यंत . 
पूर्व- आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी चे कार्यालय पासुन ते गुरुदेव मेश्राम 

यांची चाळ व सरजुराम जमकातन यांचे घर . 
दक्षिण - गुरुदेव मेश्राम यांची चाळ व सरजुराम जमकातन यांचे घर ते मुख्य रोड 

व धाबा . 
पश्चिम - मुख्य रोड व धाबा ते लतीका नंदेश्वर यांचे घरापर्यंत . 


ना .- एक- अ-८ ( १६६४ ) 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५ / आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


(१) 


(२) 


( ४ ) 


१२ 


अनु. जमाती स्त्रियांसाठी 


लोकसंख्या 
एकूण – २२१ 
अनु .जाती - ७८ 
अनु. जमाती – १३२ 


उत्तर - बुद्ध बिहार पासून ते जावेद जाडीया यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व- जावेद जाडीया यांचे घरापासुन ते झुनीबाई हिरवानी यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण - झुनीबाई हिरवानी यांचे घरापासून ते अन्नाजी पाकलवार यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम - अन्नाजी पाकलवार यांचे घरापासुन ते बुद्ध विहार पर्यंत . 


१३ 


ना . मा . प्र . स्त्रियांसाठी 


लोकसंख्या 
एकूण – २०० 
अनु. जाती- ३२ 
अनु. जमाती - ४४ 


उत्तर - खिश्चन मिशनरी पासून ते रामचंद्र रोटके यांचे घरापर्यंत 
पूर्व - रामचंद्र रोटके यांचे घरापासून ते विजयाबाई सहारे यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण - विजयाबाई सहारे यांचे घरापासून ते वामन मोहुर्ले यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम - वामन मोहुर्ले यांचे घरापासून ते खिश्चन मिशनरी पर्यंत . 


अनु . जमाती स्त्रियांसाठी 


१४ 
लोकसंख्या 
एकूण – १९५ 
अनु .जाती - २८ 
अनु. जमाती - ११२ 


उत्तर - दिलीप शिंदे यांचे घरापासून ते इंद्रलाल सहारे यांचे घर . 
पूर्व- इंद्रलाल सहारे यांचे घरापासून ते गजरु मडावी यांचे घर . 
दक्षिण - गजरु मडावी यांचे घरापासून ते पुळो सर यांचे घर . 
पश्चिम - पुळो सर यांचे घरापासून ते दिलीप शिंदे यांचे घरापर्यंत . 


१५ 
लोकसंख्या 
एकूण – २२० 
अनु .जाती - १३ 
अनु . जमाती - ३५ 


उत्तर - केवळराम मोहुर्ले यांचे घरापासून ते अंगणवाडी क्र . ३ व कोरची- कोचिनारा ना . मा . प्र. स्त्रियांसाठी 

जाणारा रोड . 
पूर्व- अंगणवाडी क्र . ३ व कोरची- कोचिनारा जाणारा रोड ते तुकडोजी महाराज 

यांचा पुतळा . 
दक्षिण- तुकडोजी महाराज यांचा पुतळा ते श्रीराम गुरनुले यांचेघरापर्यंत . 
पश्चिम - श्रीराम गुरनुले यांचे घरापासुन ते केवळराम मोहुर्लेयांचे घरापर्यंत . 


१६ 
लोकसंख्या 
एकूण – २०५ 
अनु. जाती 
अनु. जमाती -३२ 


उत्तर- नाबार्ड कार्यालयापासुन डोमाजी गुरनुले व हीरचंद्र गुरनुले यांचे घरापर्यंत . सर्वसाधारण . 
पूर्व- डोमाजी गुरनुले व हीरचंद्र गुरनुले यांचे घरापासून ते गोपाल मोहुर्ले यांचे 

घरापर्यंत . 
दक्षिण - गोपाल मोहुर्ले यांचे घर ते मंदा शेन्डे यांचे घर . 
पश्चिम- मंदा शेन्डे यांचे घर ते नाबार्ड कार्यालय . 


ना . मा . प्र. स्त्रियांसाठी 


१७ 
लोकसंख्या 
एकूण – २०५ 
अनु . जाती - १४ 
अनु. जमाती- ३७ 


उत्तर - विजय जेंगठे यांचे घरापासुन ते भजनराव मोहुर्ले यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व- भजनराव मोहुर्लेयांचे घरापासून ते वसंता मोहुर्ले यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण - वसंता मोहुर्ले यांचे घर व शेती पासुन ते लालाजी मोहुर्ले यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम - लालाजी मोहुर्ले यांचे घर व कोचिनारा रोड ते विजय जेंगठे यांचे 

घरापर्यंत . 


टिप : ( १) अनुसूचीमध्ये नागरीकांचा मागासवर्ग त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती आणि नागरीकांच्या मागास वर्गाच्या स्त्रियांसह राखुन 

ठेवलेले प्रभाग हे दिनांक २०-०८ - २०१५ रोजी सोडतीद्वारे काढलेल्या चिठ्या ( लॉट्स ) प्रमाणे निर्दिष्ट करण्यात आलेले आहे . 
( २ ) नगरपंचायत क्षेत्राच्या प्रभागाची सिमा दर्शविणारे नकाशे कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी नगरपंचायत कार्यालयात उपलब्ध राहतील . 


गडचिरोली : 
दिनांक ८ सप्टेंबर २०१५ . 


रणजीत कुमार , 
जिल्हाधिकारी , गडचिरोली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


५९ 


HTT 9 - 31 (37841.) (71.f .q .) A .GİL. FT ., 37 . 55 . 989 


BY COLLECTOR 


In exercise of the power conferred on him by Order No.MNC - 1101-CR - 23 - D - XI, dated 17th August 
2001, of the State Election Commissioner , Maharashtra , the Collector of Gadchiroli District proposes to 
make the following Order under sub - section ( 1) of Section 10 of the Maharashtra Municipal 
Councils Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) to fix for the Korchi Nagar Panchayat, the Number and the extent of the ward into which 
the said Municipal area shall be divided and to specify the wards reserved for Scheduled Castes , Sched 
uled Tribes, Backward Class of Citizens and Women (including Women belonging to the Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens) as the case may be, as shown in the Schedule to this 
Order . 


After carefully considering the objections received by me in respect of the said draft order . I, the 
Collector of Gadchiroli District in exercise of the powers conferred on me by sub - section ( 1) of Section 10 
of the said Act, hereby makes the following order namely . 


ORDER 


No .DES- 10 -AK -MPP - CR -33 -708 - 2015 . 


Whereas , the Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner , Nagpur 
Division , Nagpur by his Order No. MUN - 19 ( 3 ) -CR -54 - 2015 , dated 8 - 9 - 2015 issued under sub - section ( 2 ) 
of Section 9 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 
1965 (Mah . XL of 1965) has fixed for the KorchiNagar Panchayat, the Number of Councillors to be elected 
and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes, Backward Class of 
Citizens and Women (including the number of seats reserved for Women belonging to the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) as shown below : 


( 1) 


The number of Councillors to be elected . 


(2) 


The number of seats to be reserved . 


(a ) for the Scheduled Castes . 


(b ) for the Scheduled Tribes . 


(3) 


(c) for the Backward Class of Citizens. 
The total number of seats to be reserved for Women ( including . . . 
the number of seats reserved for Women belonging to 
the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Backward 
Class of Citizens). 


( 4 ) 


Out of seats at Serial Number ( 3 ) , the number of seats reserved 
for Women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the seats 
reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward 
Class of Citizens as shown in item at Serial Number 2 (a ), (b ) 
and ( c) respectively , are as under : 


( a ) for the Scheduled Castes 


(b ) for the Scheduled Tribes 


(c) for the Backward Class of Citizens 


(5 ) Number of seats reserved for Women as General Category 

[Number of seats at Serial Number (3 ) minus number of seats 
at Serial No. (4 ) 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


2 . Now , therefore, in exercise of the powers conferred on meby Order No. MNC - 11 -01-CR - 23 - D - XI, 
dated 17th August 2015 of the State Election Commissioner, Maharashtra , read with sub - section ( 1) of 
Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) I, Ranjeet Kumar the Collector of Gadchiroli District hereby fix the number 
and extent of the wards into which the said Municipal area shall be divided and specify the wards in 
which seats shall be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and 
Women ( including the Women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward 
Class of Citizens), as the case may be , as shown in the Schedule . 


SCHEDULE 
Nagar Panchayat , KorchiGeneral Election - 2015 


Ward No . 


Description of Ward 


Reservation Status 


Name of 
Ward 
if any 

(2 ) 


( 1) 


( 3) 


(4 ) 


S . T . 


Population 
Total- 227 
S . C . -05 
S . T . - 218 


North Survey No . 49 Belas Durdeshi Fulkawar to Sur - 

vey No . 94 Mansaram Rajai Tofa s Agri filed . 
East , Survey No. 92 Kumarsay Maniram Tofa to 

Survey No. 94 Mansaram Rajai Tofa s Agri filed . 
South — S . No. 1 Forest Land to S . No . 2 Jhudpi Jungle . 
West - Survey No. 47 Pramilabai Narayan Bilone to 

Kaccha Road . 


S . C . (Women ) 


Population 
Total- 199 
S . C . - 112 
S . T . - 36 


North — Old ITI to Subhash Bhaisa s House . 
East , Subhash Bhaisa s House to Rakesh Agrawal s 

House . 
South Rakesh Agrawal s House to Ramdev Sonar s 

House . 
West , Ramdev Sonar s House to Old ITI. 


3 


Population 
Total - 202 
S . C . - 46 
S . T . - 43 


North Pritram Sonkukra s House to Sainkapat s General . 

House . 
East Jabir Shaikh s House to Jhumuk Puram s 

House . 
South — Jhumuk Puram s House to Mahadeo Jula s 

House . 
West- Mahadeo Jula s House to Pritram Sonkukra s 

House . 


Population 
Total-220 
S . C .- 18 
S . T .- 14 


North — Kaliram Sangsurwar s House to Backward Class 
Chandrakumari Manikpuri s House . 

of Citizens. 
East , Chandrahas Sharma s House to Z . P . Quarter. 
South Z . P . Quarter to Dilip Photo Studio . 
West , ChandrakumariManikpuri s House to Kaliram 

Sangsurwar s House . 


S . T . (Women ) 


Population 
Total-216 
S . C . - 00 
S . T . - 192 


North — MSEB Office to Korchi-Navargaon Road . 
East , Komalkumar Ambade s House to Chandrahas 

Sharma s House. 
South - Madan Baghwa s new house to Komalkumar 

Ambade s House . 
West - Rajkumar Domaji Pilare s House to MSEB 


Office . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


६१ 


(1) 


(2) 


(3 ) 


Population 
Total - 209 
S . C . - 28 
S . T .-84 


SCHEDULE --- Contd . 

(4 ) 
North — Babulal Kumbhare s Shoe House s to Damodhar Backward Class 
Kumbhare s House . 

of Citizens. 
East - Damodhar Kumbhare s House to Arun Naik s 

House . 
South — Arun Naik s House to Babulal Dhuwariya s 

House . 
West, Babulal Dhuwariya s House to Babulal 

Kumbhare s Shoe House . 


7 . 


Population 
Total- 190 
S . C .- 10 
S . T . - 118 


North — Home of Khorbaharin Sonkukra and Pyarelal S . T . 

Malghati to Sitala Mata Temple . 
East , Sitala Mata Temple to Home of Sushila Sandil 

and Mukesh Tembhurne. 
South - Home of Sushila Sandil and Mukesh 

Tembhurne to House of Ramchandra Gota and 

Samunbai Kunjam . 
West , House of Ramchandra Gota and Samunbai 

Kunjam to Home ofKhorbaharin Sonkukra and 
Pyarelal Malghati . 


S . C . 


Population 
Total- 190 
S . C . - 46 
S . T .-68 


North — KalpnaMedical Stores to Sadruddin Bhamani s 

House . 
East , Sadruddin Bhamani s House to Home of Dansay 

Hilami and Tanuram Hilami. 
South — Home of Dansay Hilami and Tanuram Hilami 

to Raheja Mobile Shop and Korchi-Kochinara 

Main Road . 
West - Raheja Mobile Shop and Korchi-Kochinara Main 

Road to Kalpna Medical Stores . 


Population 
Total- 210 
S . C . -63 
S . T . -48 


North — Jailal Sonar s House to Bharat Kalehari s House . S . C . (Women ) 
East , Bharat Kalehari s House to Yenubai Asaram 

Madavi s House . 
South — Yenubai Asaram Madavi s House to Vanita 

Sahare s House . 
West - Vanita Sahare s House to Jailal Sonar ’s House . 


10 
Population 
Total- 188 
S . C . - 41 
S . T . - 107 


North — Meghshyam Jamkatan s House to Ishwar S . T . (Women ) 

Sonar s House . 
East , Ishwar Sonar s House to Z . P . School and 

Nimbekar s House . 
South – Z . P . School and Nimbekar s House to Vijay 

Kawale s House . 
West— Vijay Kawale s House to Meghshyam 

Jamkatan s House . 


11 


Population 
Total- 186 
S . C . - 42 
S . T . - 94 


North — Latika Nandeshwar s House to Office of “ Amhi S . T . 

Amchya Arogyasathi ” . 
East , Office of “ Amhi Amchya Arogyasathi “ to Chal 

ofGuredeo Meshram and Sarjuram Jamkatan s 

House . 
South - Chal of Guredeo Meshram and Sarjuram 

Jamkatan s House to Main Road and Dhaba . 
West- Main Road and Dhaba to Latika Nandeshwar s 

House . 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६ - २२ , शके १९३७ 


(2 ) 


(1) 
12 
Population 
Total- 221 
S . C . -78 
S . T .- 132 


13 
Population 
Total-200 
S . C .- 32 
S . T . -44 


SCHEDULE --- Contd . 
(3 ) 

(4 ) 
North — Buddha Vihar to Javed Jadiya s House . 

S . T . (Women ) 
East - Javed Jadiya s House to Jhunnibai Hirwani s 

House. 
South - Jhunnibai Hirwani s House to Annaji 

Pakalwar s House . 
West - Annaji Pakalwar s House to Buddha Vihar. 
North Christian Missionary to Ramchandra Rodake s Backward Class of 
House. 

Citizens (Women ). 
East - Ramchandra Rodake s House to Vijayabai 

Sahare s House . 
South — Vijayabai Sahare s House to Waman Mohurle s 

House . 
West , Waman Mohurle s House to Christian Mission 

ary . 
North — Dilip Shinde s House to Indralal Sahare s House . S . T . (Women ) 
East, Indralal Sahare s House to Gajaru Madavi s 

House. 
South Gajaru Madavi s House to Pulo Sir s House . 
West - Pulo Sir s House to Dilip Shinde s House . 


14 


Population 
Total- 195 
S . C . - 28 
S . T . - 112 


15 
Population 
Total- 220 
S . C .- 13 
S . T . - 35 


North — Kevalram Mohurle s House to Anganwadi No . 3 Backward Class of 
and Kochinara Road . 

Citizens (Women ). 
East , Anganwadi No . 3 and Kochinara Road to Statue 

of Tukdoji Maharaj. 
South — Statue of Tukdoji Maharaj to Shriram Gurnule s 

House . 
West - Shriram Gurnule s House to Kevalram 

Mohurle s House . 


16 
Population 
Total- 205 
S . C . -00 
S . T .- 32 


North — Nabard Office to Home of Domaji Gurnule and General. 

Hirachandra Gurnule . 
East - Home of Domaji Gurnule and Hirachandra 

Gurnule to Gopal Mohurle s House . 
South Gopal Mohurle s House to Manda Shende s 

House . 
West - Manda Shende s House to Nabard Office . 


17 
Population 
Total- 205 
S . C . - 14 
S . T . - 37 


North — Vijay Jengathe s House to Bhajanrao Mohurle ’s Backward Class of 
House. 

Citizens (Women ). 
East - Bhajanrao Mohurle s House to Vasanta 

Mohurle s House . 
South — House and Agri. Field of Vasanta Mohurle s to 

Lalaji Mohurle s House and Kochinara Road . 
West - Lalaji Mohurle s House and Kochinara Road to 

Vijay Jengathe s House . 


Note : ( 1 ) The reservation indicated in the Schedule for the Backward Class of Citizens and 

Women including seats reserved for Women belonging to SC , ST or BCC is per the lots drawn 
on 20 - 08 - 2015 . 
A Map of the Nagar Panchayat showing the limit of wards is available during office time for 
inspection in the office of the Nagar Panchayat. 


Gadchiroli : 
Dated the gth September 2015 . 


RANJEET KUMAR , 
Collector , Gadchiroli. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४, २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


६३ 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना .वि . पु .) म . शा . रा ., अ .क्र . १५० . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक एमएनसी-११०१- सीआर- २३ - डी - ११ , दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० वा ) ( यापुढे 
“ सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केलेला) चे कलम १० पोट - कलम ( १) खाली गडचिरोली जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित 
दर्शविल्याप्रमाणे मुलचेरा नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या 
प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा 
क्रमांक कार्या- १० - अका- नपाप्र - सि . आर.- ३३ - २०१५, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१५ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० वा ) च्या कलम १० पोट - कलम ( १ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त 
नगर परिषद क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरुन आलेल्या हरकतींचा सर्वकष विचार करून 
मी , गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त 
आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कार्या- १० - अका- नपाप्र - सि . आर .- ३३ - ७०९ - २०१५. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ९ , पोट -कलम ( २) अन्वये मा . आयुक्त तथा 
प्रादेशिक संचालक , नगर पालिका प्रशासन , नागपूर यांचे पत्र क्रमांक एम . यु. एन - १९ ( ३ )-सिआर ५७ - २०१५, दिनांक ८ -९ - २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांनी 
मुलचेरा नगर पंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या , अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 
मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकाच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी ) राखून 
ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 
( २) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या - 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 

राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) 


( ४ ) उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक ( २)( अ), (ब) व ( क) येथील जागामध्ये अनुसूचित जाती, 

अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 


( ५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या [ अनुक्रमांक (३ ) 

समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ( ४) समोरील नमूद केलेल्या जागा .] 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६ - २२ , शके १९३७ 


२. त्याअर्थी, आता, मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . एमएनसी- ११०१ -सीआर- २३ - डी - ११, दिनांक १७ ऑगस्ट 
२००१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . 
४० वा ) ( यापुढे “ सदर अधिनियम ” म्हणुन संबोधित केलेला) चे कलम १० ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , रणजीतकुमार , 
गडचिरोली जिल्ह्याचाजिल्हाधिकारी, याद्वारे उक्त नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती या 
आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 


३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


अनुसूची 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभाग प्रभागाचे नाव 
क्रमांक असल्यास 


जागा राखीव असल्यास, 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
अनु . जाती / अनु . जमाती/ 

नागरीकांच्या 
मागासवर्गासाठी/ वा स्त्रियांसाठी 
( अनु . जाती स्त्रियांसाठी/ 
अनु. जमाती स्त्रियांसाठी/ 
नामाप्र स्त्रियांसाठी धरुन ) 


( १) 


(२) 


( ३ ) 


१ 


अंबेला 


नामाप्र स्त्री 


अंबेला 


अनुसूचित जमाती स्त्री 


स्थळ : - शंकर कुळमेथे घरापासून ते सत्यवान मडावी यांचे घरापर्यंत 
उत्तर :- विश्वनाथ मादगु शेडमाके यांचे घर 
पूर्व : - गोविंदा सोमा कुळसंगे यांचे घर 
दक्षिण :- तुलाबाई दौलत नैताम यांचे घर 
पश्चिम : - सुरेश रामा गुटेवार यांचे घर . 
स्थळ : - रुषी आत्राम यांचे घरापासुन ते गोविंदा कुळसंगे यांचे घरापर्यंत 

: - रामचंद्र गंगाराम मडावी यांचे घर 
पूर्व : - नामदेव बुधा वेलादी यांचे घर 
दक्षिण : - रामलु वारलु चौधरी यांचे घर 
पश्चिम : - समाज मंदीर. 
स्थळ : - राधाबाई गेडाम यांचे घरापासून ते कमलाबाई दशरथ बट्टलावार यांचे घरापर्यंत 
उत्तर : - बाजीराव सुका परचाके यांचे घर 
पूर्व : - राधाबाई माधव गेडाम यांचे घर 
दक्षिण : - पुंडलिक जैराम गोंगले यांचे घर 
पश्चिम : - कमलाबाई दशरथ बटलवार यांचे घर . 
स्थळ : - गणपत नैताम यांचे घरापासून ते अर्जुन बाकमवार यांचे घरापर्यंत 
उत्तर : - संतोष सदाशिव आत्राम यांचे घर 
पूर्व : - अर्जुन पुलय्या बाकमवार यांचे घर 


मुलचेरा 


अनुसूचित जमाती स्त्री 


मुलचेरा 


अनुसूचित जमाती स्त्री 


दक्षिण : - तलाव 


पश्चिम : - गणपत सोमा नैताम यांचे घर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४, २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


६५ 


अनुसूची - चालू 


( ३ ) 


(१) 
५ 


( २) 
मुलचेरा 


अनुसूचित जमाती 


स्थळ :- चंदनसिंग आत्राम यांचे घरापासून शंकर बुरमवार यांचे घरापर्यंत 
उत्तर :- बुधा दोहे पल्लो यांचे घर 
पूर्व :- दशरथ बाबुराव गारघाटे यांचे घर 
दक्षिण : - उध्दव धर्मा डोनारकर यांचे घर 
पश्चिम :- चंदनसिंग बाबुराव आत्राम यांचे घर . 
स्थळ :- रविंद्र कोंडावार यांचे घरापासून ते राजेश कन्नाके यांचे घरापर्यंत 
उत्तर : - बिचेगा लक्ष्मण कोडापे यांचे घर 
पूर्व : - रविंद्र शामराव कोंडावार यांचे घर 
दक्षिण : - सदाशिव डोबी मडावी यांचे घर 


मुलचेरा 


स्था 


अनुसूचित जमाती 


पश्चिम : - राजेश केशव कन्नाके यांचे घर . 


मुलचेरा 


स्थळ : - दिवाकर पेंदाम यांचे घरापासून ते नामदेव करमे यांचे घरापर्यंत 


नामाप्र स्त्री 


उत्तर : - नानाजी गोपाळा कुळमेथेयांचे घर 
पूर्व :- दिवाकर गंभिराजी पेंदाम यांचे घर 
दक्षिण :- जि .प.प्रा . शाळा मुलचेरा 


पश्चिम : - तलाव. 


बारसवाडा स्थळ : - मनाबाई आरके यांचे घरापासून ते शशिकला तुमरेटी यांचे घरापर्यंत 


अनुसूचित जमाती 


उत्तर : - जि . प . शाळा बारसवाडा 


पूर्व :- मनाबाई सोमा आरके यांचे घर 
दक्षिण :- तुळशिराम बेंडू हिवरकर यांचे घर 


पश्चिम : - रामदास नानाजी चौधरी यांचे घर . 


९ 


मुलचेरा 


अनुसूचित जाती 


स्थळ : - उकाजी डोर्लीकर यांचे घरापासून ते बाबुराव आत्राम यांचे घरापर्यंत 
उत्तर : - जि .प. शाळा मुलचेरा 
पूर्व : - उका सुका डोर्लीकर यांचे घर 
दक्षिण : - वनिता संतोष उराडे यांचे घर 
पश्चिम : - बाबुराव विठ्ठल आत्राम यांचे घर . 
स्थळ : - शंकर बंकावार यांचे घरापासून ते सोमा शेडमाके यांचे घरापर्यंत 


१० 


मुलचेरा 


अनुसूचित जमाती स्त्री 


उत्तर : - तलाव 
पूर्व : - बाबुराव विठ्ठल आत्राम 
दक्षिण : - रघुनाथ परचाके यांचे घर 


पश्चिम : - सोमा गंगा शेडमाके यांचे घर . 


ना -एक - अ- ९ (१६६४ ) 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६ - २२ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


( १) 


(२) 


( ३ ) 


( ४ ) 


११ 


मुलचेरा 


अनुसूचित जमाती 


स्थळ : - परदेशी आत्राम यांचे घरापासून ते प्रकाश आरके यांचे घरापर्यंत 
उत्तर :- दौलत पेसा परचाके यांचे घर 
पूर्व :- बाबुराव विठ्ठल आत्राम यांचे घर 
दक्षिण : - पांडूरंग तुकाराम तलांडे 


पश्चिम : - प्रकाश भाऊजी आरके यांचे घर . 


१२ 


मुलचेरा 


अनुसूचित जमाती स्त्री 


स्थळ : - पांडुरंग तलांडे यांचे घरापासून ते नामदेव शेडमाके यांचे घरापर्यंत 
उत्तर :- सिताराम बोडका आरके यांचे घर 
पूर्व :- दुर्गालिंगा शेडमाके यांचे घर 
दक्षिण : - बाबुराव वानु मेश्राम यांचे घर 


पश्चिम : - नामदेव भिवा शेडमाके यांचे घर 


१३ 


मुलचेरा 


स्थळ : - पुंडलिक गोंगले यांचे घरापासुन ते बंडू शंकर गोरडवार यांचे घरापर्यंत 


___ नामाप्र 


नामाप्र 


उत्तर : - सदाशप 

: - सदाशिव बोंदी नैताम यांचे घर 


पूर्व : - पुंडलिक जैराम गोंगले यांचे घर 


दक्षिण : - नामदेव लाला बंडावार यांचे घर 


पश्चिम : - बंडू शंकर गोरडवार यांचे घर . 


१४ 


अनुसूचित जाती स्त्री 


म 


१५ 


नामाप्र स्त्री 


माल 


मुलचेरा स्थळ : - तुळशिराम रामटेके यांचे घरापासून ते श्रीहरी मेश्राम यांचे घरापर्यंत 

उत्तर : - दादाजी विस्तारी सिडाम यांची शेती 
पूर्व :- कमलाबाई बटलवार यांचे घर 
दक्षिण : - तुळशिराम रामटेके यांचे घर 

पश्चिम :- तुळशिराम रामटेके यांचे घर . 
कोपरअल्ली स्थळ : - सुंदराबाई मर्तुकवार यांचे घरापासून ते वकटू सुका गोंगले यांचे घरापर्यंत 

उत्तर :- अर्जुन सुकरु बर्लावार यांचेघर 
पूर्व :- दादाजी सुकरु बर्लावार यांचे घर 
दक्षिण :- सखाराम नागा दिवटीवार यांचे घर 

पश्चिम : - सुंदराबाई गंगा गरतुलवार यांचे घर . 
कोपरअल्ली स्थळ : - शंकर भलावी ते सुरेश डुबुलवार यांचे घरापर्यंत 

उत्तर : - वारलु धर्मा पालकवार यांचे घर 
पूर्व : - दशरथ सुकरु बर्लावार यांचेघर 
दक्षिण : - सुधाकर मादगु आत्राम यांचे घर 


१६ 


नामाप 


माल 


पश्चिम : - लखम् भविद चौधरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


६७ 


अनुसूची - चालू 


( ४) 


सर्वसाधारण 


(१) ( २) 

( ३ ) 
१७ कोपरअल्ली स्थळ : - रमेश बुरमवार यांचे घरापासून ते पोच्या ओडेंगवार यांचे घरापर्यंत 
___ माल उत्तर : - अर्जुन दशरथ बर्लावार यांचे घर 

पूर्व :- विश्वनाथ हनमंतु कलगंटीवार यांचे घर 
दक्षिण : - रमेश रामय्या बुरमवार यांचे घर 
पश्चिम :- बयनाबाई रामलु मंटकवार यांचे घर. 


टीप. - १. अनुसूचिमध्ये नागरीकांचा मागासवर्ग त्याप्रमाणे अनु. जाती., अनु . जमाती आणि नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या स्त्रियांसह राखुन 
ठेवलेले प्रभाग हे दिनांक २१-८ - २०१५ रोजी सोडतीद्वारे काढलेल्या चिठ्या ( लॉट्स ) प्रमाणे निर्दीष्ट करण्यात आलेले आहेत . 


२. नगर पंचायत क्षेत्राच्या प्रभागांची सिमा दर्शविणारे नकाशे कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी नगर पंचायत कार्यालयात उपलब्ध राहतील . 


गडचिरोली : 
दिनांक ८ सप्टेंबर २०१५ . 


रणजीत कुमार , 
जिल्हाधिकारी, गडचिरोली . 


भाग १- अ ( असा .) ( ना .वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १५१ . 


BY COLLECTOR 


In exercise of the power conferred on him by Order No. MNC - 1101 /CR - 23 /D - XI, dated 17th August, 2001 of the 
State Election Commissioner, Maharashtra , the Collector ofGadchiroli District, proposes to make the following order 
under the sub -section ( 1) of the Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965) (hereinafter referred to as the said Act) to fix for the Mulchera Nagar Panchayat, 
the number and the extent of the wards into which the said Municipal area shallbe divided and to specify the wards 
reserve for Scheduled Castes, Scheduled Tribes , Backward Class ofCitizens and Women (including women belonging 
to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens) as the case may be as shown in the 
Schedule to this Order. 

After carefully considering the objections received by me in respect of the said Draft Order, I, the Collector of 
Gadchiroli District, in exercise of the powers conferred on me by sub - section ( 1) of the Section 10 of the said Act, 
hereby makes the following Order namely - 


ORDER 


No . DES - 10 - AK- MPP-CR- 33 -709- 2015 . 


Whereas , the Regional Director of MunicipalAdministration and DivisionalCommissioner,Nagpur Division Nagpur, 
by his Order No. MUN - 19 (3 )-CR -57 - 2015 , dated 8 -9 - 2015 issued under sub -section ( 2) of Section 9 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for theMulchera 
Nagar Panchayat the number of Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women (including the number of seats reserved for 
women belonging to the Scheduled Caste ,the Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) as shown below : 
( 1) The number of Councillors to be elected 

17 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


(2 ) The number of seats to be reserved . 

(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 
(c) For the Backward Class of Citizens 


. . 


. . 


09 


( 3) The total number of seats to be reserved for Women 

(Including the number of seats to be reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens). 


(4 ) Out of seats at serial number ( 3), the number of seats reserved 

forWomen belonging to Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the 
seats reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens as shown in item at serialnumber ( 2 ) (a ), (b ) and (c ) 
respectively are as under : 

(a) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 
(c) For the Backward Class of Citizens 


(5 ) Number of seats reserved for Women as General category 

[number of seats at Serial Number (3 ) minus number of seats at 

SerialNumber (4 )]. 
2 . Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me by Order No. MNC - 1101 -CR - 23 - D - XI, dated 
17 -08 - 2001 of the State Election Commissioner,Maharashtra read with sub section ( 1) of Section 10 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 , (Mah . XL of 1965 ). 1, RanjeetKumar, the 
Collector ofGadchiroli District, hereby fix the number and extent of the wards into which the said Municipal area shall 
be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens and Women (Including the women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens ) as the case may be , as shown in the Schedule to this Order. 

3. This Order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately following the date of 
this Order. 


SCHEDULE 


Extend of the Prabhag 


Prabhag Nameof 
Number the 

Prabhag , 
if any 


If seat is reserved , for whom 
i. e.whether for SC /ST/ 

B . C .C or for Women 
( including SC Women , ST 
Women or BCC Women ) 


(1) 


(2) 


1 


Ambela 


Location . — Shankar Kulsange House to Satyam Madavis House Backward Class of Citizens 

( Reserved forwomen ) 
North . - Vishwanath Madgu Sedmake House 


East. — 


Govinda Soma Kulasange House 


South . — 


Tulabai DaulatNaitam House 


West. - 


Suresh RamaGutewar House . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


६९ 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


(2) 


( 3) 


2 


Ambela 


Location . — RushiAtram House to Govinda Kulsange House 


Scheduled Tribes 
(Reserved for Women ) 


North . - 


Ramchandra Gangaram Madavi House 


East. - 


Namdev Budha Veladi House 


South . - 


Ramlu Varlu Chaudhari House 


West. - 


SamajMandir. 


3 


Mulchera Location . — RadhabaiGedam House to Kamlabai Dashrath Battlwar 

House 


Scheduled Tribes 
(Reserved for Women ) 


North . - 


Bajirao Suka Parchake House 


East. - 


RadhabaiMaro Gedam House 


South . - 


Pundalik Jayram Gongale House 


West.- 


Kamalabai Dasharath Batalwar House . 


4 


Mulchera Location . — Ganpat Naitam House to Arjun Bankawar House 


Scheduled Tribes 
(Reserved forWomen ) 


North . - 


Santosh Sadashiv Atram House 


East.- 


Arjun Pulayya Bakamwar House 


South . - 


Lake 


West. - 


Ganpat Soma Naitam House . 


5 


Mulchera Location . — Chandansing Atram House to Shankar Buramwar House 


Scheduled Tribes 


North . - 


Budha Dohe Pallo House 


East. - 


Dashrath Baburao Garghate House 


South . — Uddhav Dharama Donarkar House 


West. - 


Chandansing Baburao Atram House. 


6 


Mulchera Location . — Ravindra Kondawar House to Rajesh Kannake House 


Scheduled Tribes 


North . - 


Bichenga Laxman Kodape House 


East. 


Ravindra Shamrao Kondawar House 


South . — 


Sadashiv Dobi Madavi House 


West.- 


Rajesh Keshav Kannake House . 


7 


Mulchera Location . — Diwakar Pendam House to Namdev Karmade House 


Backward Class of Citizens 

(Reserved forWomen ) 


North . - 


NanajiGopala Kulamethe House 


East. – 


Diwakar Gambhiraji Pendam House 


South . — 


Z . P . Pri. School 


West. - 


Lake. 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


SCHEDULE — Contd . 

( 3 ) 


(1) 


(2) 


8 


Bharas 


Location . — ManabaiArke House to Shashikala Tumreti House 


Scheduled Tribes 


wada 


North . — 


Z . P . Pri. School 


East. - 


Manabai Soma Arke House 


South . — 


Tulashiram Bendu Hivarkar House 


West. - 


Ramdas Nanaji ChaudhariHouse . 


9 


Scheduled Castes 


Mulchera Location . — Ukaji Dorlikar House to Baburao Atram House 

North. — Z .P. SchoolMulchera 


East. — 


Uka Suka Dorlikar House 


South . - 


Vanita Shankar Urade House 


West. — 


Baburao Vitthal Atram House . 


10 


Mulchera Location . — Shankar Bankawar House to Soma Sedmake House 


Scheduled Tribes 
(Reserved for Women ) 


North . — 


Lake 


East. - 


Baburao Vitthal Atram House 


South . — 


Raghunath Parchake House 


West. - 


Soma Ganga Sedmake House . 


11 


Mulchera Location . — Pardeshi Atram House to Prakash Arke House 


Scheduled Tribes 


North . — 


Daulat Pesa Parchake House 


East. - 
South . — 
West. - 


Baburao Vitthal Atram House 
Pandurang Tukaram Talande House 
Prakash Bhauji Arke House . 


12 


Mulchera Location . — Pandurang Talande House to Namdev Sedmake House 

North. — Sitaram Bodka Arke House 


Scheduled Tribes 
(Reserved for Women ) 


East. — 


Durga Linga Sedmake House 


South . — Baburao Vanu Meshram House 

West. - Namdev Bhima Sedmake House . 
Mulchera Location . — Pundalik Gongale House to Bandu Shankar Goradwar 

House 


13 


Backward Class of 

Citizens 


North . — 


Sadashiv BondiNaitam House 


East. - Pundalik Jayaram Gongale House 
South . — Namdev Lala Bandawar House 
West. — Bandu Shankar Goradwar House . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


७१ 


(1) 


(2) 


SCHEDULE — Contd . 

(3) 


(4 ) 


14 


Mulchera Location . — Tulshiram Ramteke House to ShrihariMeshram House 


Scheduled Castes 
(Reserved for Women ) 


North . - 


Dadaji Vistari Sidam House 


East. - 


Kamalabai BatalwarHouse 


South . — 


Tulashiram Ramteke House 


15 


West. - Tulashiram Ramteke House . 
Koparalli Location . — SundarabaiMartukwar House to Waktu Suka Gongale 
Mall 

House 


Backward Class of 

Citizens 
(Reserved forWomen ) 


North . - 


Arjun Sukaru Barlawar House 


East. — 


Dadaji Sukaru BarlawarHouse 


South . - 


Sakharam Naga Divatiwar House 


West. — 


SundarabaiGanga Gartulwar House 


16 


Koparalli Location . — Shankar Bhalavi House to Suresh Dubulawar House 


Backward Class of 

Citizens 


Mall 


North . - 


Varlu Dharama Palakwar House 


East. - 


Dasharath Sukaru Barlawar House 


17 


South . — Sudhakar Madgu Atram House 

West. - Lakhamu Bhavid Chaudhari House 
Koparalli Location .— Ramesh Buramwar House to Pochya Odengwar House 
Mall North. - Arjun Dasharath Barlawar House 

East. - Vishwanath Hanmantu Kalgantiwar House 


General 


South . - Ramesh Ramayya BuramwarHouse 


West. - 


BayanabaiRamalu Mantakwar House . 


Note : — The Reservation indicated in the Schedule for the Backward Class of Citizens and Women including 
seats reserved for women belonging to SC , ST or BCC is as per the lots drawn on 21 -8 - 2015 . 


2 . A map of the Nagar Panchayat showing the limit of wards is available during office time for inspection in the 
office of the Panchayat. 


Gadchiroli : 


RANJEET KUMAR , 
Collector, Gadchiroli. 


Dated the gth September, 2015 . 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . १५२ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक एमएनसी ११०१- सीआर - २३- डी - ११ , दिनांक १७ ऑगष्ट २००१ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० वा ) ( यापुढे 
“ सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केला) चे कलम १० (१) खाली गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे 
सिरोंचा नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी 
( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक कार्या-१० 
अका- नपाप्र- सि . आर.- ३३- २०१५, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१५ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १९६५ च्या कलम १० , पोट - कलम ( १) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या 
माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतीचा सर्वंकष विचार करून मी , गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


१७ 


क्रमांक कार्या- १० - अका- नपाप्र- सि . आर .- ३३- ७१०- २०१५ . 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ९, पोट -कलम ( २) अन्वये मा . आयुक्त तथा 
प्रादेशिक संचालक , नगर पालिका प्रशासन , नागपूर यांनी केलेल्या पत्र क्रमांक एमयुएन १९ ( ३)-सिआर - ५९ - २०१५, दिनांक ८ - ९- २०१५ च्या 
आदेशान्वये त्यांनी सिरोंचा नगर पंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या 
स्त्रियांसाठी ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 
( २ ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या. 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
(३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासप्रवर्ग स्त्रियांसाठी राखून . . 

ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
( ४) उपरोक्त क्रमांक येथिल जागांमध्ये (क ) व ( ब), ( अ) २ पैकी वरील क्रमांक ३ अनुसूचित जाती , 

अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील. 


( अ ) अनुसूचित जाती 


( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
( ५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

- [ अनु. क्र . ( ३) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ( ४) समोरील नमूद केलेल्या जागा ] 

२. त्याअर्थी, आता, मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . एमएनसी ११०१-सीआर-२३- डी -११, दिनांक 
१७ ऑगस्ट २००१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ 
( १९६५ चा महा. ४० वा ) ( यापुढे “ सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केला) चे कलम १० (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , 
रणजीतकुमार , गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची 
व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


७३ 


३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीचे प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


अनुसूची 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभाग प्रभागाचेनाव 
क्रमांक असल्यास 


जागा राखिव असल्यास कोणत्या 
प्रवर्गासाठी जसे अनुसूचित जाती / अनुसूचित 

जमाती /नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी वा 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती स्त्रियांसाठी , 

___ अनुसूचित जमाती स्त्रियांसाठी , 
नागरिकांच्या मागासवर्ग स्त्रियांसाठी धरून ) 

( ४ ) 


( ३ ) 


( १) 
१ 


(२ ) 
. . 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


स्थळ : 
उत्तर : - पेंड्याला बानय्याचे घरापासून पेड्याला वेंकटय्या याचे घरापर्यंत . 
पूर्व : - गंजी रमेश नारायण ते कलकोटा याचे घरापर्यंत . 


दक्षिण : - नविन पोस्ट कार्यालय . 
पश्चिम : - चल्ला वेंकटरमण यांचे घरासमोरील लोड . 


२ 


. . 


स्थळ : 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


उत्तर : - छोटा बाजार . 
पूर्व : - जुना कारसपल्ली रोड . 
दक्षिण : - नविन पोस्ट कार्यालय . 
पश्चिम : - चल्ला वेंकटरमण यांचे घर . 


स्थळ : 


अनुसूचित जमाती 


म 


४ 


. . 


उत्तर : - डिस्नी लॅन्ड शाळा . 
पूर्व : - श्याम ओडेवार यांचे घरापासून ते पोलीस स्टेशन . 
दक्षिण : - अजीज सय्यद हुसेन यांचे घरापासून ते पोलीस स्टेशन पर्यंत . 
पश्चिम : - शंकर बुद्धाबार यांचे घरापासून ते सय्यद अजीज हुसेन यांचे घरापर्यंत . 
स्थळ : 
उत्तर : - अशोक तोकला दुर्गेश यांचे घरापासून ते परसा अशोक यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व : - अशोक परसा यांचे घरापासून शासकीय होस्टेल पर्यंत . 
दक्षिण : - सिरोंचा- आलापल्ली रोड . 
पश्चिम : - बस स्टॅन्ड ते नदिघाट रोड . 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 


स्थळ : 


ना . मा .प्र. ( स्त्री ) 


उत्तर : - कंदोटी बासुदेव यांचे घर . 
पूर्व : - डॉ . पडिशालवार यांचे राहते घरापासून ते अनकरी सुरेशच्या घरापर्यंत . 


दक्षिण : - बस स्टॅन्ड ते पंचायत समिती रोड . 


पश्चिम : - बस स्टॅन्ड ते नदिघाट रोड . 


ना - एक - अ - १० ( १६६४ ) . 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


( ४ ) 


( १) 
६ 


(२) 
. . 


रस 


ना . मा . प्र . ( स्त्री ) 


स्थळ : 
उत्तर : - विठ्ठलेश्वर मंदिर. 
पूर्व : - नदी घाट रोड. 
दक्षिण : - अमलवार यांचे घरा समोरील रोड . 
पश्चिम : - दरगाह रोड . 
स्थळ : 
उत्तर : - दरगाह रोड . 
पूर्व : - बस स्टॅन्ड . 


७ 


. . 


सर्वसाधारण 


दक्षिण : - नगरम रोड . 


पश्चिम : - प्राणहिता नदी . 


८ 


. . 


स्थळ : 


सर्वसाधारण 


उत्तर : - खिश्चन दवाखाना . 


पूर्व : - 


मंदा शंकर यांचे घर . 


दक्षिण : - रच्चावार रामय्या यांचे घर . 


पश्चिम : - कोंड्रा विश्वेश्वरराव यांचे घर . 


स्थळ : 


ना . मा . प्र . 


उत्तर : - तहसिलदार यांचा बंगला . 
पूर्व : - श्री . पि . आर. तलांडी यांचे घर. 
दक्षिण : - बोधनवार यांचे घर . 
पश्चिम : - ओल्लाला राजेश यांचे घर . 


१० 


. . 


स्थळ : 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


उत्तर : - आलापल्ली -सिरोंचा रोड . 


पाश्चम 


पूर्व : - पठाण दस्तगीर खान यांचे घरापासून ते सय्यद मिरु यांचे घरापर्यंत व 

पटवारी भवन . 
दक्षिण : - ओल्ला वामन यांचे घरापासून ते सय्यद मिरु यांचे घरापर्यंत व पुल्लुरी 

कोडय्या ते पटवारी भवन पर्यंत . 
पश्चिम : - ओल्ला वामन यांचे घरापासून ते मोह इरशान यांचे घरापर्यंत व आरीफ 

खान यांचे घरापासून ते पुल्लुरी कोडय्या यांचे घरापर्यंत . 
स्थळ : 
उत्तर : - जुना कारसपल्ली रोड . 
पूर्व : - परिवर्तन भवन . 
दक्षिण : - कोत्तागुडम मुख्य रोड . 
पश्चिम : - एमएससीबी कार्यालय . 


११ 


. . 


अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


७५ 


__ अनुसूची – चालू 


( ४ ) 


( १ ) (२ ) 
स्थळ : 

अनुसूचित जाती 
उत्तर : - चांभार समाज क्षेत्र . 
पूर्व : - बल्ला अंकुबाई लच्चुमल्लु यांचे आंब्याचेबगीचा रोड . 
दक्षिण : - कोत्तागुडम मुख्य रोड . 

पश्चिम : - अमृतकर काळके यांचे घर . 
१३ . . स्थळ : 

अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 
उत्तर : - मेडाराम नाला. 
पूर्व : - चिन्ना मलय्या यांचे घर . 
दक्षिण : - सर्वे नंबर ७१ चे जंगल . 

पश्चिम : - परिवर्तन भवन . 
१४ . . स्थळ : 

ना . मा .प्र . ( स्त्री ) 
उत्तर : - कब्ररिस्तान रोड . 
पूर्व : - मौजा ब्राम्हणपल्ली येथील पेट्रोल पम्प . 
दक्षिण : - आसरअली रोड . 

पश्चिम : - कोत्तागुडम मुख्य रोड . 
१५ . . स्थळ : 

ना . मा . प्र . 
उत्तर : - चर्च. 
पूर्व : - पेद्दाबोईना वेंकटी यांचे घरासमोरील रोड . 
दक्षिण : - कृषी उत्पन्न बाजार समिती . 

पश्चिम : - तोकला नारायण यांचे घर . 
१६ . . स्थळ : 

सर्वसाधारण. 
उत्तर : - एफसीडी मैदान . 
पूर्व : - आसरअली सिरोंचा रोड . 
दक्षिण : - चिलकामारी सत्यम यांचे घरापासून रोड . 

पश्चिम : - रामंजापूर रोड. 
१७ . . स्थळ : 

सर्वसाधारण . 
उत्तर : - ओल्लाला वामन यांचे घर . 
पूर्व : - असारअली रोड . 
दक्षिण : - रंगु सत्यनारायण यांचे घरापासून ते धर्मपूरी गाव . 

पश्चिम : - प्राणहिता नदी . 
टीप : (१) अनुसूचिमध्ये नागरीकांचा मागासवर्ग त्याचप्रमाणे अनु . जाती , अनु . जमाती आणि नागरीकांच्या मागास वर्गाच्या स्त्रियांसह राखुन ठेवलेले 

प्रभाग हे दिनांक २१ - ८ - २०१५ रोजी सोडतीद्वारे काढलेल्या चिठ्या ( लॉटस) प्रमाणेनिर्दीष्ट करण्यात आलेले आहेत . 
( २ ) नगर पंचायत क्षेत्राच्या प्रभागांची सिमा दर्शविणारे नकाशे कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी नगर पंचायत कार्यालयात उपलब्ध राहतील. 


गडचिरोली : 
दिनांक ८ सप्टेंबर २०१५ . 


रणजीतकुमार , 
जिल्हाधिकारी , 
गडचिरोली. 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६ -२२ , शके १९३७ 


PTT 9-31 (37841 .) (77 .8 . .) . 211.27 ., 37.55 . 943 . 

BY COLLECTOR 
In exercise of the powers conferred on him by Order No.MNC - 1101-CR - 23 - D - XI, dated 17th August, 2001 of the 
State Election Commission ,Maharashtra the Collector ofGadchiroli District proposes to make the following order under 
the sub -section ( 1) of the Section 10 of the Maharashtra Municipal Council, Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) (hereinafter referred to as the said Act) to fix for the Sironcha Nagar Panchayatthe number 
and the extent of the wards into which the said Municipal Area shall be divided and to specify the wards reserved 
for Scheduled Castes , Scheduled Tribe , Backward Class of Citizens and Women ( Including women belonging to the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribe, Backward Class of Citizens) as the case may be as shown in the Schedule to this 
order. 

After carefully considering the objections received by me in respect of the said draft order. I, the Collector of 
Gadchiroli Districtin exercise ofthe powers conferred on me by sub -section ( 1) of the Section 10 ofthe said Act, hereby 
make the following order namely : 


ORDER 
No .Desk - 10 -AK -MPP - CR - 33-710- 2015 . 

Whereas , the Regional Director ofMunicipal Administration and DivisionalCommissioner,Nagpur Division , Nagpur 
by his Order No .MUN - 19 ( 3 )-CR -59- 2015 , dated 8th September, 2015 issued under sub - section (2 ) of Section 9 of the 
Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for 
the Sironcha Nagar Panchayatthe number of Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women (including the number of seats 
reserved for women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) as 
shown below : 

(1) The number of Councillors to be elected 
(2 ) The number of seats to be reserved - 

(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 

(c) For the Backward Class of Citizens 
(3 ) The total number of seats to be reserved for Women . . 

( including the number of seats to be Reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes 

and Backward Class of Citizens ). 
(4) Out of seats at serialnumber ( 3 ), the number of seats reserved 

for women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the 
seats reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens as shown in item at serial number 
( 2)(a ), (b ) and (c) respectively are as under : 

(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 

(C) For the Backward Class of Citizens 
(5 ) Number of seats reserved for Women as General category 

[number of seats at Serial Number ( 3) minus number of seats at 
Serial Number (4 )]. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


७७ 


2 . Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me By Order No. MNC - 11 - 01 -CR - 23 - D - XI, 
dated 17th August, 2001 of the State Election Commissioner,Maharashtra read with sub - section ( 1 ) of Section 10 of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 , (Mah . XI of 1965). 1, Ranjit 
Kumar, the Collector ofGadchiroli District hereby fix the number and extent of the wards into which the said Municipal 
area shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens and Women ( including women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens) as the case may be, as shown in the Schedule . 

SCHEDULE 
Prabhag Name of 

Extend of the Prabhag 

If seat is reserved forWhom i. e . 
No. the Prabhag 

Whether for ST, SC , BCC . 
if any 

or for Women 
( including SC Women , 

ST Women , and BCC Women ) 
(1) (2 ) 
Location . 

General (Female ) 
North . – From the house of Pendyala bannyya to Pendyala 

Venkatayya . 
East.- From the house of Gangi Ramesh Narayan to 

Kalkota . 


(4 ) 


South . – 


New Post Office . 


General (Female ) 


3 


. . 


ST 


West. — Road infront of the house of Challa Venkat Raman . 
Location . 
North . - Chota Bazar. 
East . - Old Karaspalli Road . 
South . – New Post Office . 
West. — Road infrontof the house of Challa Venkat Raman . 
Location . 
North . - Disney land school. 
East. - From the house of Shyam Odewar to Police 

Station . 
South . - From the house of Ajij Sayyad Husain to Police 

Station . 
West. - From the house of Shankar Buddhawar to Sayyad 

Ajij Husain . 
Location . 
North . - From the house of Ashok Tokla Durgesh to Parsa 

Ashok . 
East.– From the house of Ashok Parsa to . 
South . - Sironcha- Allapalli Road . 
West. — Bus Stand to River Basin Road . 
Location . 
North. - House ofKandotiWasudev. 
East. - From thehouse of Dr. Padishalwar to Ankari Suresh . 
South . — Road from the Bus Stop to Panchayat Sametti . 
West. — Bus Stand to River Basin Road . 


ST (Female ) 


OBC (Female ) 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


SCHEDULE - contd . 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


Location . 


OBC (Female) 


North . - 


Vitthaleshwar Mandir . 


East. - 


River Basin Raod . 


7 


. . 


General 


General 


South . — Road from the house of Anmatwar. 
West. — Durgah Road . 
Location . 
North. — Durgah Road . 
East.— Bus Stand . 
South . - Nagram Road . 
West. - Pranhita River Road . 
Location . 
North . - Christian Hospital. 
East. - House of Manda Shankar. 
South . — House ofRammayya Racchawar. 
West. - House ofKondra Vishweshwar. 
Location . 
North . - Bunglow of Tahsildar Sironcha . 
East.- House of Shri P. R . Talandi. 
South . - House of Bodhanwar . 
West. - House of Ollala Shankar. 


OBC 


10 


Location . 


General (Female ) 


North . - Allapalli- Sironcha Road . 
East. - From the house of Pathan Dastgir to Sayyad Miru 

and Patwari Bhawan . 
South . - House of Ollala Waman to Sayyad Miru and Pulluri 

Kondaya to Patwari Bhawan . 
West. - House of Ollala Waman to Mohd . Irshan and house 

of Arif Khan to PulluriKondayya . 
Location . 
North .– Old Karaspalli Road . 
East.— Parivartan Bhawan . 
South . - Kottagudam Main Road . 
West. - MSEDCL Office . 


11 


. . 


SC (Female) 


12 


Location . — 


North. — Chambhar Samaj Shetra . 
East. - Balla Ankubais Mango Forest. 
South. - House of Amrutkar Walke. 
West. - Kottagudam Main Road . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


७९ 


SCHEDULE — contd . 

( 3) 


E 


(2) 
. . 


13 


Location . 


SC (Female ) 


North . - 
East 


Medaram Nala . 
House of Chinna Mallayya . 


South . — 
West. — 


Survey No . 71 Forest. 
Parivartan Bhawan . 


14 


. . 


Location . - 


OBC (Female ) 


North . — 
East. - 


Kabristan Road . 
Mouza Bramhanpalli Petrol Pump . 


South . — 


Asarali Road . 


West. - 


Kottagudam Main Road . 


15 


Location . 


OBC 


North . — 


Church . 


East. — 
South . — 
West. - 


Road from the house of Peddaboina Venkati. 
Krushi Utpanna Bazar Sameeti. 
House of Tokla Narayan . 


16 


16 


.. 


Location . 


General 


North - 


FCD Ground . 


East.— 


Asarali-Sironcha Road . 


South . — 


Road from the house of Satyam Chilkamari. 


Ramanjapur Road. 


West. — 
Location . 


17 


. 


General 


North . - 


House of Ollala Waman . 


East. — 


AsaraliRoad . 


South . - 


House of Rangu Satyanarayan and Darmapuri 
Village. 


West. - 


Pranhita River. 


Note : ( 1 ) The reservation indicated in the Schedule for the Backward Class of Citizens and Women including seats 

reserved for women belonging to SC , ST or BCC is as per the lots drawn on 21- 8 - 2015 . 
(2 ) A map of the Nagar Panchayatshowing the limit ofwards is available during office time for inspection in the 

Office of Nagar Panchayat. 


Gadchiroli : 
Dated the 8th September, 2015 . 


RANJEETKUMAR , 

Collector, 
Gadchiroli. 


८० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु), म . शा . रा ., अ . क्र . १५४ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक एमएनसी - ११०१/ सीआर - २३ / डी - ११, दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० वा ) ( यापुढे 
“ सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केला) चे कलम १० पोट- कलम ( १ ) खाली गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित 
दर्शविल्याप्रमाणे चामोर्शी नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल , त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या 
प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील . ते प्रभाग दर्शविणारा 
क्रमांक कार्या- १० / अका/ नपाप्र/सिआर-३३- २०१५, दिनांक २४ ऑगस्ट , २०१५ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त नगर परिषद क्षेत्रातील 
रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी , गडचिरोली जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 

आदेश 
क्रमांक कार्या- १० / अका / नपाप्र/ सि . आर .- ३३/ ७१४ / २०१५ . 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ९ , पोट - कलम ( २) अन्वये मा . आयुक्त तथा 
प्रादेशिक संचालक, नगर पालिका प्रशासन नागपर विभाग नागपर यांनी केलेल्या आदेश क्रमांक एम . य. एन . ( 3 ) १९ - सीआर ५६- २०१५, दिनांक ८ 

चामोर्शी नगर पंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या, अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 
मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 
( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या - 

. १७ 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 

यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 

मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 
उपरोक्त क्रमांक येथील जागांमध्ये ( क ) व ( ब ),( अ ) २ पैकी वरील क्रमांक ३ 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गस्त्रियांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची 

संख्या ( अनुक्रमांक ( ३) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा 

अनुक्रमांक ( ४) समोरील नमूद केलेल्या जागा .) 
२ . त्याअर्थी, आता, मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील आदेश क्र . एम . एन . सी . ११०१ / सीआर/ २३/ डी ११ , दिनांक 
१७- ८ - २००१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ 
चा महा . ४० वा ) ( यापुढे “ सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केला ) चे कलम १० ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , रणजीत 
कुमार , गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , याद्वारे उक्त नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती 
या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागांमध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


८१ 


३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभाग प्रभागाचे नाव , 
क्रमांक असल्यास 


जागा राखीव असल्यास, 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे , अनु. जाती/ 

अनु . जमाती/ नागरिकांच्या मागास 
वर्गीयसाठी वा स्त्रियांसाठी ( अनु . जाती 
स्त्रियांसाठी / अनु . जमाती स्त्रियांसाठी / 

नागरिकांच्या मागासवर्ग 
स्त्रियांसाठी धरून ) 


( १) 


(२) 


( ३) 


( ४ ) 


अनुसूचित जमाती 


उत्तर - खोवाजी भोयरचे घर तुळशिराम व्याहाडकर यांचे घर ते सुखीराम कुळमेथ यांचे 

घर . 


सुखीराम कुळमेथ यांचे घर ते वसंत कुमरे यांचे घर ते नेमाजी म्हशाखेत्री यांचे 


घर . 


दक्षिण – नेमाजी म्हशाखेत्री यांचे घर ते सुदाम चौधरी यांचे घर ते सोमाजी राउत यांचे घर . 


पश्चिम – सोमाजी राउत यांचे घर ते नेमाजी चौधरी यांचे घर ते खोवाजी भोयर यांचे घर . 


२ 


. . 


उत्तर - आदिवासी मुलांचे वस्तीगृह ते राजेश नैताम यांचे घर ते मुर्लीधर कोठारे यांचे घर. 
पूर्व - मुर्लीधर कोठारे यांचे घर ते दिवाकर ठाकुर यांचे घर ते पुंडलिक कपाड यांचे 

घर . 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

स्त्री 


दक्षिण - पुंडलिक कपाड यांचे घर ते सुकदेव वैद्य यांचे घर ते देवाजी कुनघाडकर यांचे 

घर . 


पश्चिम – देवाजी कुनघाडकर यांचे घर ते अंबादास पिपरे यांचे घर ते आदिवासी मुलांचे 


वस्तीगृह . 


३ 


. . 


सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण स्त्री 


उत्तर - यादव लटारे यांचे घर ते वसंत धोडरे यांचे घर ते बाबुराव शेट्ये यांचे घर . 
पूर्व - यादव लटारे यांचे घर ते वासुदेव किरमे यांचे घर ते प्रकाश भांडेकर यांचे घर . 
दक्षिण - प्रकाश भांडेकर यांचे घर ते सुखदेव पिपरे ते मारोती धोडरे यांचे घर . 
पश्चिम – बाबुराव शेट्ये यांचे घर ते गुलगान पठाण यांचे घर ते मारोती धोडरे यांचे घर . 
उत्तर - सुधाकर वासेकर यांचे घर ते आशा सदन वस्तीगृह ते नानाजी वासेकर यांचे घर . 
पूर्व - नानाजी वासेकर यांचे घर ते देवराव सोमनकर यांचे घर ते बाबुराव चलाख यांचे 

घर . 
दक्षिण - प्रकाश वासेकर यांचे घर ते एकनाथ वासेकर यांचे घर . 
पश्चिम – एकनाथ वासेकर यांचे घर ते उष्टुजी पिपरे यांचे घर ते सुधाकर वासेकर यांचे 

घर . 


सर्वसाधारण 


उत्तर - दिप पेट्रोल पंप ते रामदास वासेकर यांचे घर ते नानाजी बंडावार यांचे घर . 
पूर्व - नानाजी बंडावार यांचे घर ते सुधिर खोब्रागडे यांचे घर . 


दक्षिण — सुरेश पेददीवार यांचे घर ते करया यांचे घर ते नरसय्या कुंभारे यांचे घर . 


पश्चिम नरसय्या कुंभारे यांचे घर ते फकराबाई पुडुकर यांचे घर ते दिप पेट्रोल पंप . 


ना .- एक - अ -११ (१६६४ ) 


८२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४, २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


( ४ ) 


सर्वसाधारण 


७ 


. . 


अनुसूचित जाती स्त्री 


अनुसूची - चालू 

( ३) 
उत्तर - कृष्णा चिचघरे यांचे घर ते शाम बन्सोड यांचे घर ते कृषी उत्पन्न बाजार समिती. 
पूर्व - कृषी उत्पन्न बाजार समिती ते गिता गोयल यांचे घर ते रमेश अधिकारी यांचे घर. 
दक्षिण – रमेश अधिकारी यांचे घर ते केशव सोमनकर यांचे घर ते सुधिर उराडे यांचे घर. 
पश्चिम – सोमाजी साखरे यांचे घर ते प्रदिप साखरे यांचे घर ते कृष्णा चिचघरे यांचे घर . 
उत्तर - गंगाधर गण्यारपवार यांचे घर ते पांडुरंग साखरे यांचे घर ढिवरु अंबाडे यांचे 

घर . 
पूर्व - ढिवरु अंबाडे यांचे घर ते बाबुराव वाडके यांचे घर ते स्वप्नील वरघंटे यांचे घर . 
दक्षिण — स्वप्नील वरघंटे यांचे घर ते लक्ष्मण नैताम यांचे घर ते विमलबाई बाळराजे यांचे 

घर ते गांधी चौक . 
पश्चिम – गांधी चौक ते बबन माधमशेट्टीवार यांचे घर ते गंगाधर गण्यारपवार यांचे घर . 
उत्तर - राम अवताडे यांचे घर ते विठ्ठल बोदलकार यांचे घर ते दसरु शेट्ये यांचे घर 

तुलाराम नंदेश्वर यांचे घर . 
पूर्व - विठोबा बुरांडे यांचे घर ते तुलाराम नंदेश्वर यांचे घर ते मानिकचंद कोहळे यांचे 

घर ते रावजी साखरे ते उद्धव सहारे यांचे घर . 
दक्षिण - उद्धव सहारे यांचे घर ते निलकंठ मेश्राम ते सुरेश साखरे यांचे घर . 
पश्चिम – सुरेश साखरे यांचे घर ते धनलाल बिसेन ते राम अवताडे यांचे घर . 


अनुसूचित जाती 


उत्तर - गोविंदा पिपरे यांचे घर ते वातुजी पिपरे यांचे घर ते आनंदराव कुनधाडकर यांचे 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

स्त्री 


घर . 


पूर्व – आनंदराव कुनधाडकर यांचे घर ते विमलबाई सहारे यांचे घर ते बाबुराव बुरांडे 

यांचे घर . 
दक्षिण — बाबुराव बुरांडे यांचे घर ते द्रौपदाबाई नवले यांचे घर ते दिवाकर मुळे यांचे घर . 
पश्चिम — दिवाकर मुळे यांचे घर ते कल्पना सातारे यांचे घर ते देवानंद पिपरे यांचे घर . 


१० 


. . 


उत्तर - प्रविण तिवारी यांचे घर ते रमेश नैताम यांचे घर ते श्रावण वासेकर यांचे घर . 


सर्वसाधारण स्त्री 


११ 


. . 


सर्वसाधारण 


पूर्व - श्रावण वासेकर यांचे घर ते विलास दुधबळे यांचे घर. 
दक्षिण — विलास दुधबळे यांचे घर ते श्रावण सोनटक्के यांचे घर ते दिपक येनुकवार यांचे 

घर ते सुनिल श्रिरामे यांचे घर . 
पश्चिम – सुनिल श्रिरामे यांचे घर ते तामदेव दुधबळे यांचे घर ते प्रविण तिवारी यांचे घर . 
उत्तर - शशीबाई नैताम यांचे घर ते प्रमाद दुधबळे यांचे घर ते देवराव नैताम यांचे घर . 
पूर्व - देवराव नैताम यांचे घर ते सेल परचेस सोसायटी ते अजय बंडावार यांचे घर . 
दक्षिण - अजय बंडावार यांचे घर ते सुशील बंडावार यांचे घर. 
पश्चिम – सुशील बंडावार यांचे घर ते सुमिया कार्लेवार यांचे घर ते देवराव चलाख ते 

शशीकला नैताम यांचे घर . 
उत्तर कृष्णा बोक्कावार यांचे घर ते रमेश सदुलवार यांचे घर ते गंगाधर कोंडुकवार 

यांचे घर ते कमलबाई चिलमवार यांचे घर ते सुधीर जेट्टीवार यांचे घर ते विजय 
गण्यारपवार यांचे घर . 
विजय गण्यारपवार यांचे घर ते बाबुराव कोल्हटवार यांचे घर ते वच्छलाबाई 
बोडगेवार यांचे घर . 


१२ 


. . 


सर्वसाधारण स्त्री 


पर्व 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


सन 


८३ 


अनुसूची - चालू 


दक्षिण – वच्छलाबाई बोडगेवार यांचे घर ते कमलबाई राजापुरे यांचे घर ते रफिक शेख 

यांचे घर . 
पश्चिम — रफिक शेख यांचे घर ते सुनिल टिचकुले यांचे घर ते कृष्णाजी बोक्कावार यांचे 


या 


घर . 


१३ 


. . 


उत्तर - दादाजी नैताम यांचे घर ते डि . एड . कॉलेज ते मोहन पितुलवार यांचे घर . 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


स्त्री 


१४ 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


१५ 


. . 


सर्वसाधारण स्त्री 


पूर्व - मोहन पितुलवार यांचे घर ते प्रभाकर श्रीरामे यांचे घर ते दुखीराम कर्मरकर यांचे 

घर ते हनुमान मंदीर ते फॉरेस्ट ऑफिस . 
दक्षिण — फॉरेस्ट ऑफिस ते कल्पना मंडल यांचे घर ते प्रभाती बागची यांचे घर ते मधुकर 

गव्हारे यांचे घर . 
पश्चिम - मधुकर गव्हारे यांचे घर ते सुनिल जेट्टीवार यांचे घर ते अलंकार पेट्रोल पंप ते 

नथ्थुजी सईनसोनकर यांचे घर ते दादाजी नैताम यांचे घर . 
उत्तर - कृष्णकुमार पोवरे यांचे घर ते उषा हाडगे यांचे घर ते विठ्ठल चलकलवार यांचे 

घर ते सुरेश गडमवार यांचे घर . 
पूर्व – सुनिल गडमवार यांचे घर ते सुनिल जुवारे यांचे घर ते शासकीय गोडावून . 
दक्षिण — शासकीय गोडावून ते माधुरी अतरडे यांचे घर ते राजु मुस्तीलवार यांचे घर . 
पश्चिम – राजु मुस्तीलवार यांचे घर ते दामोधर पेशट्टीवार यांचे घर ते उमेश तुरे यांचे घर 

ते शंकर रॉय यांचे घर ते कृष्णकुमार पोवरे यांचे घर . 
उत्तर - अशोक तिवारी यांचे घर ते रविकांत दुरबुळे यांचे घर ते उमाकांत कावळे यांचे 

घर ते रामकृष्ण खरवडे यांचे घर ते राजु राऊलवार यांचे घर . 
पूर्व - राजु राऊलवार यांचे घर ते एकनाथ दुधबळे यांचे घर . 
दक्षिण — एकनाथ दुधबळे यांचे घर ते माता मंदिर ते शक्ती मंडल यांचे घर ते मोहनसिंग 

पडवाल यांचे घर . 
पश्चिम — मोहनसिंग पडवाल यांचे घर ते दिलीप बंडावार यांचे घर ते अशोक तिवारी यांचे 

घर . 
उत्तर - जिल्हा परिषद केंद्र शाळा ते विठोबा लटारे यांचे घर ते दिप पेट्रोल पंप . 
पूर्व - दिप पेट्रोल पंप ते जामा मस्जिद ते दादाजी काटकर ते श्रीहरी राईस मिल . 
दक्षिण — श्रीहरी राईस मिल ते कमलाबाई यनगंटीपार यांचे घर . 
पश्चिम – कमलाबाई यनगंटीवार यांचे घर ते इंदिरा नागदेवते यांचे घर ते महावीर राईस 

मिल ते तुकाराम लोकडे ते रघुनाथ सदुलवार ते सुशिला गेडाम ते लालाजी 

उरकुडे ते शारदा राईस मिल ते जिल्हा परिषद केंद्र शाळा . 
उत्तर - प्रमोद येडलावार यांचे घर ते सुधाकर कत्राजवार ते रविंद्र वासेकर ते राजु 

तपाडकर यांचे घर . 
पूर्व - राजु तपोडकर यांचे घर ते तुळशिराम निकोडे यांचे घर ते तहसिल ऑफीस. 
दक्षिण — तहसिल ऑफीस ते निमाय रॉय यांचे घर ते आदित्य सरकार यांचे घर . 


१६ 


. . 


सर्वसाधारण स्त्री 


१७ 


. . 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


पश्चिम — आदित्य सरकार यांचे घर ते सुनिता वासेकर यांचे घर ते रॉय शष्टी रॉय यांचे 

घर ते एम . ए.सि . बी . ऑफीस ते प्रमोद येडलावार यांचे घर . 
गडचिरोली : 

रणजीत कुमार , 
दिनांक ८ सप्टेंबर , २०१५ . 

जिल्हाधिकारी , गडचिरोली . 


८४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


HTT 9 - 31 ( 37941 .) ( . f . 9 ), 4 . II . PI ., 37. $ . 944 . 

BY COLLECTOR 
In exercise of the power conferred on him by Order No . MNC - 1101 -CR - 23 - D -XI, dated 17th August 
2001, of the State Election Commissioner , Maharashtra , the Collector ofGadchiroli District proposes to 
make the following order under sub - section ( 1) of the Section 10 of the Maharashtra Municipal Council, 
Nagar Panchayat and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ) (hereinafter referred to as the 
said Act) to fix for the Chamorshi Nagar Panchayat , the number and the extent of the wards into which 
the said Municipal area shall be divided and to specify the wards reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women (including women belonging to the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) as the case may be, as shown in the Schedule 
to this Order . 

After carefully considering the objection received by me in respect of the said draft order, I, the 
Collector of Gadchiroli District in exercise of the powers conferred on me by sub - section ( 1) of Section 
10 of the said Act, hereby makes the following order namely : 

ORDER 
No . DES - 10 / AK /MPP / CR -33 / 714 - 2015 . 

Whereas , the Regional Director of Municipal Administration , and Divisional Commissioner, Nagpur 
Division , Nagpur by his Order No. MUN - 19 ( 3 ) -CR - 56 - 2015 , dated 8 - 9 - 2015 issued under sub - sec 
tion (2 ) of Section 9 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for the Chamorshi Nagar Panchayat the number of 
Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes , Backward Class of Citizens and Women (including the number of seats reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens), as shown 
below : 

(1) The number of Councillors to be elected . 
(2 ) The number of seats to be reserved . 

(a ) for the Scheduled Castes. 
(b ) for the Scheduled Tribes . 
(c ) for the Backward Class of Citizens. 
The total number of seats to be reserved for Women (including . . 
the number of seats reserved for Women and belonging to 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of 
Citizens). 
Out of seats at Serial Number (3 ), the number of seats reserved 
for Women belonging to Scheduled Castes , Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens from amongst the seats reserved 
for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class 
of Citizens as shown in item at Serial Number 2 (a ), (b ) and (c ) 
respectively , are as under : 
(a ) for the Scheduled Castes 
(b ) for the Scheduled Tribes 

(c) for the Backward Class of Citizens 
(5 ) Number of seats reserved for Women as General Category 

[number of seats at Serial No. (3 )minus number of seats at 

Serial No. (4 )]. 
2 . Now , therefore, in exercise of the power conferred on me, by Order No . MNC - 11 -01 /CR -23 / D - XI, 
Dated 17th August 2001 of the State Election Commissioner, Maharashtra, read with sub - section ( 1 ) of 
Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act, 1965 , (Mah . XL of 1965) I, Ranjeet Kumar the Collector ofGadchiroli District, hereby fix the number 
and extent of the wards into which the said Municipal area shall be divided and specify the wards in 
which seats shall be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens 
and Women (including the women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and the Back 
ward Class of Citizens), as the case may be , as shown in the Schedule to this Order . 


( 3 ) 


(4 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


८५ 


3 . This Order shall take effect for the purpose of the next General Elections held immediately 
following the date of this Order. 


SCHEDULE 


Extend of the Prabhag 


Pra - Name of 
bhag the Prabhag 
No . If any 


If seat is reserved , for 
whom i. e . Whether for 
ST, SC , B . C . C . & Women 
(including SC Women , ST 

Women , and B . C . C . 
Women ) as case may be 


(1) 


(2) 


(3 ) 


( 4 ) 


1 


. . 


Scheduled Tribe 


2 


. . 


Backward Class of 
Citizens (Women ) 


3 


.. . 


Open 


North , Khovaji Bhoyar s House , Tulshiram Vyahalkar s 

house to Sukhiram Kulmethe s House. 
East , Sukhiram Kulmethe s House to Vasant Kumare s 

House to Nemaji Mhashakhetri s House . 
South – Nemaji Mhashakhetri s House to Sudam 

Choudhari s House to Somaji Raut s House . 
West , Somaji Raut s House to Nemaji Choudhari s House 

to Khovaji Bhoyar s House . 
North — Schedule Tribe Boy s Hostel to Rajesh Naitam s 

House to Murlidhar Kothare s House 
East , Murlidhar Kothare s House to Diwakar Thakur s 

House to Pundlik Kapad s House . 
South - Pundlik Kapad s House to Sukhdev Vaidya s House 

to Dewaji Kunghadkar s House . 
West , Dewaji Kunghadkar s House to Ambadas Pipare s 

House to Schedul Tribe Boy s Hostel. 
North — Yadav Latare s House to Vasant Dhodare s House 

to Baburav Shetye s House . 
East — Yadav Latare s House to Wasudev Kirme s House 

to Prakash Bhandekar s House . 
South , Prakash Bhandekar s House to Sukhdev Pipare s 

House to Maroti Dhodare s House . 
West Baburav Shetye s House to Gulgan Pathan s House 

to Maroti Dhodare s House . 
North , Sudhakar Wasekar s House to Asha Sadan Hostel 

to Nanaji Wasekar s House . 
East , Nanaji Wasekar s House to Devrao Somankar s 

House to Baburao Chalakh s House . 
South , Prakash Wasekar s House to Eknath Wasekar s 

House. 
West , Eknath Wasekar s House to Ushtuji Pipare s House 

to Sudhakar Wasekar s House . 
North — Dip Petrol Pump to Ramdas Wasekar s House to 

Nanaji Bandawar s House . 
East , Nanaji Bandawar s House to Sudhir Khobragades 

House. 
South Suresh Peddiwar s House to Karaya s House to 

Narsayya Kumbhare s House. 
West - Narsayya Kumbhare s House to Fakarabai 

Pudukar s House to Dip Petrol Pump. 


4 


. . 


Open (Women ) 


5 


. . . 


Open 


८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


SCHEDULE - contd . 


(3 ) 


(4 ) 


(1) 
6 


(2) 
. . . 


Open 


7 


. . 


Scheduled Caste 

(Women ) 


Scheduled Caste 


North — Krushna Chichghare s House to Sham Bansod s 

House to Krushi Utpann Bajar Samiti. 
East , KrushiUtpann Bajar Samiti to Gita Goyal s House 

to Ramesh Adhikaris House . 
South — Ramesh Adhikaris House to Keshav Somankar s 

House Sudhir Urade s House . 
West, Somaji Sakhare s House to Pradip Sakhare s 

House to Krushna Chichghare s House . 
North — Gangadhar Ganyarapwar s House to Pandurang 

Sakhare s House to Dhivaru Ambade s House . 
East , Dhivaru Ambade s House to Baburao Vadke s 

House to Swapnil Varghante s House. 
South — Swapnil Varghante s House to Laxman Naitam s 

House to Vimalbai Balraje s House to Gandhi 

Chowk . 
West, Gandhi Chowk to Baban Madhamshettiwar s 

House to GangadharGanyarapwar s House . 
North - Ram Avtade s House to Viththal Bodalkar s House 

to Dasaru Shetye s House to Tularam 

Nandeshwar s House . 
East , Vithoba Burande s House to Tularam 

Nandeshwar s House to Manikchand Kohle s 
House to Ravji Sakhare s House to Udhdhav 

Sahare s House . 
South — Udhdhav Sahare s House to Nilkanth Meshram 

House to Suresh Sakhare s House . 
West - Suresh Sakhare s House to Dhanlal Bisen s 

House to Ram Avtade s House . 
North — Govinda Pipare s House to Watuji Pipare s House 

to Anandrao Kunghadkar s House . 
East - Anandrao Kunghadkar s House to Vimabai 

Sahare s House to Baburao Burande s House . 
South — Baburao Burande s House to Dropadabai Navale s 

House to Diwakar Mule s House . 
West , Diwakar Mule s House to Kalpana Satare s House 

to Dewanand Pipare s House . 
North - Pravin Tiwari s House to Ramesh Naitam s House 

to Shrawan Wasekar s House . 
East , Shrawan Wasekar s House to Vilas Dudhbale s 

House. 
South — Vilas Dudhbale s House to Shravan Sontakk ’s 

House to Dipak Yenukwar s House to Sunil 

Shrirame s House . 
West - Sunil Shrirame s House to Tamdev Dudhbale s 

House Pravin Tiwari s House . 


9 


. . 


Backward Class of 
Citizens (Women ) 


10 


. . 


Open (Women ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


८७ 


SCHEDULE - contd . 


(2) 


( 3 ) 


(4 ) 


(1) 
11 .. . 


Open 


North — Shashibai Naitam ’s House to Pramod Dudhbale s 

House to Devrao Naitam ’s House.. 


East , 


Devrao Naitam s House to Cell Parchase Society 
to Ajay Bandawar s House. 


South — Ajay Bandawar s House to Sushil Bandawar s 

House. 


West 


Sushil Bandawar s House to Sumiya Karlewar s 
House to Devrao Chalakh to Shashikala Naitam s 
House . 


12 


. . 


Open (Women ) 


North — Krushna Bokkawar s House Ramesh Sadukwar s 

House to Gangadhar Kondukwar s House Kamalbai 
Chilamwar s House to Sudhir Jettiwar s House 
Vijay Ganyarpwar s House. 


East , 


Vijay Ganyarpwar s House to Baburao Kolhatwar s 
House to Vachchalabai Bodgewar s House 


South 


Vachchalabai Bodgewar s House to Kamalbai 
Rajapure s House to Rafiq Sheikh s House. 


West , 


Rafiq Sheikh s House to Sunil Tichkule s House 
to Krushnaji Bokkawar s House . 


13 


. . 


North — Dadaji Naitam s House to D - ed College to Mohan 

Pittulwar s House 


Backward Class of 
Citizens (Women ) 


East , 


Mohan Pittulwar s House to Prabhakar Shrirame s 
House Dukhiram Karmarkar s House to Hanuman 
Tempele to Forest Office. 


South — Forest Office to Kalpana Mandal s House Prabhati 

Bagchi’s House , Madhukar Gavhare s House. 


West - 


Madhukar Gavhare s House to Sunil Jettiwar s 
Alankar Petrol Pump to Naththuji Sainsonkar s 
House to Dadaji Naitam House . 


14 


. . 


North — Krushnakumar Poware s House to Usha Hadge s 

House Viththal Chalkalwar s House Suresh 
Gaddamwar s House . 


Backward Class of 

Citizens 


East , 


Sunil Gaddamwar s House to Sunil Juware s 
House to GovernmentGodown . 


South — Government Godown to Madhuri Atarade s House 

to Raju Mustilwar s House. 


West - Raju Mustilwar s House to Damodhar 

Peshattiwar s House to Umesh Ture s House to 
Shankar Roy s House to Krushnakumar Powre s 
House . 


८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


SCHEDULE - contd . 


(2) 


( 3 ) 


(4 ) 


(1) 
15 


.. 


Open (Women ) 


North — Ashok Tiwari s House Ravikant Durbule s House 

to Umakant Kavle s House to Ramkrushna 
Kharvade s House to Raju Raulwar s House . 


East , 


Raju Raulwar s House to Eknath Dudhbale s to Raju 
Raulwar s House . 


South 


Eknath Dudhbale s House to Mata Mandir to Shakti 
Mandal s House to Mohansing Padwal s House . 


West , Mohansing Padwal s House to Dilip Bandawar s 

House to Ashok Tiwari s House . 


16 


. . 


North — Zilla Parishad Centre School to Vithba Latare s 

House to Dip Petrol Pump. 


Open (Women ) 


East , Dip Petrol Pump to Jama Masjid to Dadaji Katkar 

to Shrihari Rice Mill. 


South — Shrihari Rice Mill to Kamlabai Yengantiwar s 

House. 


West , 


Kamlabai Yengantiwar s House to Indira Nagdevte 
to Mahavir Rice Mill to Tukaram Lokde to 
Raghunath Sadulwar to Sushil Geam to lalaji 
Urkude to Sharda Rice Mill to Zilla Parishad 
Centre School. 


17 


. . 


North , Pramod Yedlawar s House to Sudhakar Katrojwar 

to Ravindra Wasekar to Raju Tapadkar s House . 


Backward Class of 

Citizens 


East - 


Raju Tapadkar s House to Tulshiram Kikode s 
House to Tahsil Office . 


South — Tahsil Office to Nimoy Roy s House to Aditya 

Sarkar s House . 


West - 


Aditya Sarkar s House to Sunita Wasekar s House 
to Roy Shashti Roy s House to M . S . E . B . Office to 
Pramod Yedlawar s House . 


Gadchiroli : 
Dated the gth September , 2015 . 


RANJEET KUMAR , 
Collector , Gadchiroli . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


८९ 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ .क्र . १५६ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


१. मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . एमएनसी ११०१- सीआर- २३ - डी - ११ दि . १७ ऑगस्ट २००१ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन १९६५ चा महा . ४० वा ) ( यापुढे 
“ सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केला) चे कलम १० ( १ ) खाली गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविलेल्याप्रमाणे 
कुरखेडा नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागणी येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक कार्या- १०- अका- नपाप्र- सि . आर- ३३ 
२०१५ , दिनांक २४ ऑगस्ट २०१५ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या 
कलम १० पोट- कलम ( १) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर परीषद क्षेत्रातील रहीवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात 
आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वकष विचार करून मी , गरचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १० 
पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्मोक्त आदेश देत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कार्या- १० - अका- नपाप्र- सि . आर - ३३- ७१५- २०१५ . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ९ पोट - कलम ( २) अन्वये मा . आयुक्त तथा 
प्रादेशिक संचालक नगर पालिका प्रशासन, नागपूर यांनी केलेल्या पत्र क्र . एमयुएन १९(३ )-सीआर- ५३ - २०१५, दिनांक ८-९- २०१५ च्या आदेशान्वये 
त्यांनी कुरखेडा नगर पंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी ) राखून 
ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


मागा 


वा 


( १ ) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागाची संख्या 

( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क) नागरिकांचा मागासवर्ग 
( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 

राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
उपरोक्त क्रमांक येथिल जागांमध्ये ( क ) व ( ब ), ( अ ) २ पैकी वरील क्रमांक ३ अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग स्त्रिायांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहिल....... 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
( ५) स्त्रियासाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अनुक्रमांक (३) समोरील नमुद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ( ४) समोरील नमुद केलेल्या जागा ) 


पाप 


२ . त्याअर्थी, आता मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक एमएनसी -११०१ -सीआर- २३ - डी - ११ , दिनांक १७ 
ऑगस्ट २००१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परीषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन 
१९६५ चा महा . अधि . ४० ) ( यापुढे “सदर अधिनियम " म्हणून संबोधित केला ) चे कलम १० ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , 
रणजीत कुमार , गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , याद्वारे उक्त नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची 
व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 
मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 
ना .- एक - अ- १२ ( १६६४). 


९० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६- २२, शके १९३७ 


सन राजप 


( ३ ) या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


अनुसूची 
प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाचे 
नाव 


असल्यास 


जागा राखिव असल्यास 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
अनु. जाती/ अनु. जमाती/ 
नागरीकांचा मागासवर्गासाठी 
वा स्त्रियांसाठी ( अनु. जाती 
| अनु . जमाती स्त्रियांसाठी / 
नागरीकांचा मागासप्रवर्ग 

स्त्रियांसाठी धरून) 


( १ ) 


(२ ) 


( ३ ) 


स्थळ : - उत्तर - सर्व्हे नं . १४९ ची शेती 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


पूर्व - नगरपंचायत मुस्लीम कब्रस्तान 
दक्षिण — कुरखेडा ते वडसा मेन रोड 
पश्चिम — धमटीटोला सरहद्द नाला 


स्थळ : - उत्तर - सर्वे नं . १४९ ची शेती 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


पूर्व - सर्व्हे नं . १५२, १५४ ची शेती 
दक्षिण — कुरखेडा ते कोरची व कुरखेडा ते तळेगाव रस्ता 


पश्चिम — दिवाणी व फौजदारी न्यायालय , पाण्याची टाकी 


स्थळ : - उत्तर — सर्वे नं . १४९ / १ ची जागा , पटाची दान 


अनुसूचित जमाती ( महिला ) 


पूर्व - 


सर्वेनं . १६३ ची वनजमीन 


दक्षिण — सती नदी 


अनुसूचित जमाती 


पश्चिम – बीएसएनएल टॉवर 
स्थळ : - उत्तर - कुरखेडा - कोरची मेन रोड 

पूर्व - सर्वेनं . १६४ ची वनजमीन 
दक्षिण — डॉ . खान ते मधुकर सहारे यांचे मकान 
पश्चिम — लालचंद धाबेकर ते आंबेडकर भवन 


अनुसूचित जाती ( महिला ) 


स्थळ : - उत्तर — सुमनताई घोडाम यांचे मकान 

पूर्व - कुरखेडा कोरची मेन रोड 
दक्षिण - सुंदर सहारे ते खुशाल सांगोळे यांचेमकान 

पश्चिम – गुरुदेव हॉस्टेल 
स्थळ : - उत्तर – बिसन खोब्रागडे ते नरेश दहीकर यांचे घर 

पूर्व - तुमेश्वर मने यांचे घर 


अनुसूचित जाती (महिला ) 


दक्षिण - दौलत ढोमणे यांचे घर ते अंताराम उंदिरवाडे यांचे मकान 


पश्चिम - आंबेडकर भवन ते पुंडलीक आकरे यांचे मकान 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६-२२, शके १९३७ 


९१ 


अनुसूची - चालू 


( ३ ) 


( ४ ) 


(१) 
७ 


(२) 
. . 


अनुसूचित जाती 


स्थळ : - उत्तर – कुरखेडा कोर्ची मेन रोड 

पूर्व - आंबेडकर चौकातून जाणारा रस्ता 


दक्षिण - शिवाजी हायस्कुल 


सर्वसाधारण 


पश्चिम – कुंभीटोला रोड 
स्थळ : - उत्तर – कुरखेडा वडसा मेन रोड 

पूर्व – कुंभीटोला रोड 
दक्षिण — विलास गावंडे यांचे मकान ते समाज मंदीर शास्त्री चौक 
पश्चिम - डहाळे ऑईल मिल ते नत्थुजी देशमुख यांचे मकान 


स्थळ : - उत्तर - कुरखेडा वडसा मेन रोड 


सर्वसाधारण 


पूर्व - 


हनुमान मंदीर मेन रोड 


दक्षिण — सर्वेनं . ५८ व देऊळबोडी 


पश्चिम – बस स्थानक व सर्वे नं . ७३ ची शेती 


सर्वसाधारण 


स्थळ : - उत्तर - नंदनवार व तिरणकर यांचे मकान 

पूर्व - कुंभीटोला रोड 
दक्षिण — सर्वे नं . ३ ची शेती 
पश्चिम – चांभारबोडी 


स्थळ : - उत्तर - वामन ठाकरे, जामा मज्जीद 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


पूर्व - 


अमित मोरांडे ते नक्टूजी नाकतोडे यांचे मकान 


दक्षिण - परसराम नागीलवार व दादाजी लांजेवार यांचे मकान 

पश्चिम – कुंभीटोला रोड 
स्थळ : - उत्तर - प्रकाश खोबरे व श्रावण देशमुख यांचे मकान 

पूर्व - कुंभीटोला रोडला जोडणारा रस्ता 


१२ 


. . 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
( महिला ) 


दक्षिण — सार्वजनिक विहीर व विमलताई देविकर यांचे मकान 


१३ 


. . 


पश्चिम – कुंभीटोला रोड 
स्थळ : - उत्तर - मानेबाई ते आझाद चौक 

पूर्व - जनाबाई तरवटकर यांचे मकान 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
( महिला ) 


दक्षिण - निनावे ते संतोष चांदेवार यांचे मकान 


पश्चिम - आंबेडकर चौकात जाणारा मेन रोड 


१४ 


. . 


स्थळ : - उत्तर – प्रकाश खोबरे व श्रावण देशमुख यांचे मकान 

पूर्व - कुंभीटोला रोडला जोडणारा रस्ता 
दक्षिण — सार्वजनिक विहीर व विमलताई देविकर यांचे मकान 


अनुसूचित जमाती 
( महिला) 


पश्चिम — कुंभीटोला रोड 


९२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६- २२, शके १९३७ 


सन राजपा 


अनुसूची - चालू 


१५ 


. . 


स्थळ 


(३ ) 
स्थळ : - उत्तर – गुरुदेव हॉस्टेल । 

पूर्व - जयमाला शेलारे ते विनाद लाडे 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
( महिला ) 


दक्षिण — दिनकर देशमुख ते पोपट चांदेवार यांचे मकान 


पश्चिम - प्रकाश चोंदवार यांचे मकान 


१६ 


. . 


सर्वसाधारण 


स्थळ : - उत्तर - भिमराव शेंडे ते जयमाला शेलारे यांचे घर 

पूर्व - संदिप देशमुख व उषा बैस यांचेमकान 


दक्षिण — पाणी मापक केंद्र 


पश्चिम – कुंभीटोला रोडला जोडणारा रस्ता 


१७ 


. . 


स्थळ : - उत्तर - शिंगनाथ ते ताराबाई नाकाडे यांचे मकान 


सर्वसाधारण महिला 


पूर्व - 


कुरखेडा ते कोरची मेन रोड 


दक्षिण — सती नदी 


पश्चिम – कुंभीटोला रोडला जोडणारा रस्ता 


टिप : - (१) अनुसूचीमध्ये नागरिकांचा मागासवर्ग त्याचप्रमाणे अनु. जाती , अनु . जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गीयांच्या स्त्रियांसह राखून 

ठेवलेले प्रभाग हे दिनांक २१ - ०८ - २०१५ रोजी सोडतीद्वारे काढलेल्या चिठ्या ( लॉटस ) प्रमाणे निर्दिष्ट करण्यात आलेले आहेत . 


( २) नगर पंचायत क्षेत्राच्या प्रभागांची सीमा दर्शविणारे नकाशे कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी नगरपंचायत कार्यालय येथे उपलब्ध राहील . 


गडचिरोली : 
दिनांक ८ सप्टेंबर २०१५ . 


रणजीत कुमार , 
जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 


भाग १- अ ( असा.) ( ना .वि.पु.) म. शा .रा ., अ .क्र . १५७. 


BY COLLECTOR 


In exercise ofthe powers conferred on him by order No .MNC - 1101 -CR - 23 -D -XI,Dated 17 August 2001 ofthe State 
Election Commissioner,Maharashtra the Collector of Gadchiroli Districtproposes to make the following order under the 
Sub - section ( 1 ) of the section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial townships 
Act, 1965 (Mah . XL of 1965 (hereinafter referred to as “ the said Act ") to fix for the Kurkheda Nagar Panchayat, the 
number and the extent of the wards into which the said municipalarea shallbe divided and to specify the wards reserved 
for Scheduled Casts , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women ( Including women belonging to the 
Scheduled Casts, Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens ) as the case may be as shown in the Schedule to this 
order. 


After carefully considering the objections received by me in respect of the said draft order. I, the Collector of 
Gadhiroli District in exercise of the powers conferred on me by Sub -section ( 1) of Section 10 of the said Act , hereby 
makes the following order namely . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४, २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


९३ 


ORDER 
No. DES- 10 - AK -MPP -CR - 33 -715 - 2015 . 

Whereas, the Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner, Nagpur Division 
Nagpur,by his Order No.MUN - 19 ( 3 )-CR -53 -2015 Dated 8 - 9 - 2015 issued under Sub - section ( 2 ) of the section 9 of the 
Maharashtra MunicipalCouncils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for 
theKurkheda Nagar Panchayat, the number of Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the 
Scheduled Casts , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women (Including the number of seats 
reserved for women belonging to the Scheduled Casts , the Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) as 
shown below : 

( 1) The number of Councillors to be elected 
(2 ) The number of seats to be reserved - 

(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 

(c ) For the Backward Class of Citizens 
(3 ) The total number of seats to be reserved for Women . . 

(including the number of seats to be Reserved for women 
and belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes , 

and Backward Class of Citizens ). 
(4 ) Out of seats at serialnumber 3 the number of seats reserved 

for women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the 
seats reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens as shown in item at serialnumber 
( 2 ) (a ), (b ) and (c ) respectively , are as under : 

(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 

(c ) For the Backward Class of Citizens 
(5) Number of seats reserved for Women as General category 

(number of seats as Serial ( 3) minus number of seats as 
Serial Number (4)). 

2 . Now , Therefore , in exercise of the powers conferred on me By Order No. MNC - 11 -01 -CR -23 -D -XIdated 17 --08 
2001 of the State Election Commissioner, Maharashtra read with sub - section ( 1) of section 10 of the Maharashtra 
MunicipalCouncils , Nagar panchayats & Industrial Townships Act, 1965 (Mah .XL of 1965 ) I, Ranjeetkumar the Collector 
ofGadchiroli District, hereby fix the number and extent of the wards into which the said Municipal area shall be divided 
and specify the wards in which seats shallbe reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward 
Class of Citizens and Women ( Including the women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and the 
Backward Class of Citizens ) as the case may be, as shown in the Schedule . 


8888 


SCHEDULE 


Extend of the Prabhag 


Prabhag Name of 
No. of Prabhag 

if any 


If seat is reserved for 
Whom i. e . Whether for 

ST, SC , BCC , or for 
Women (Including SC 
Women , ST Women and 
BCC Women ) 

(4 ) 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


Backward Class of 
Citizens 


Location North Farm of survey No. 149 

East Nagarpanchayat s Muslim cemetery 
South — Kurkheda to Wadsa main road . 
West- Damditaola border serve lane 


९४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


SCHEDULE — contd . 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


(4 ) 


2 


General (Woman ) 


Scheduled Tribe 
(Woman ) 


4 


. . 


Scheduled Tribes 


Scheduled Castes 
(Woman ) 


Location North Farm of survery No. 149 

East - Farm of survey No. 152, 154 
South - Kurkheda to Korachi & Kurkheda to Talegaon 

road 
West- Civil and Criminal Court of Kurkheda water 

tank 
Location North Land of survey No 149 / 1 Space for bull 

racing 
East, Forestland of survey No. 163 
South Satiriver 

West , BSNL Tower 
Location North Kurkheda to korachimain road 

East - Forestland survey No. 164 
SouthFrom Dr. Khan s house to Madhukar Sahare s 

house 

West - Lalchand Dhabekar to Ambedkar house 
Location North House of Sumantai Ghodam 

East Kurkheda to korachimain road 
South - From Sundar Sahare s house to Khushal 

Sangole s house 
West - Gurudev Hostel 
Location North — From Bisen Khobragade s house to Naresh 

Dahikar s house 
East Thumeshwar Mane s house 
South — From Daulat Dhodane s house to Antaram 

Undirwade s house 

West - Ambedkar Bhavan to Pundlik Aakare s house 
Location North — Kurkheda to Korachimain road 

East , Way from Ambedkar square 
South — Shivaji High School 

West - Way to Kumbhitola Village 
Location North Kurkheda to Wadsa main road 

East - Way to Kumbhitola Village 
South - Vilas Gavande s house to Samaj Mandir 

Shastri square 
West - From Dahale s Oil Mill to Natthuji 

Deshmukh s house 
Location North Kurkheda to Wadsa main road 

East - Hanuman temple road 
South — Land of Survey No 58 , Temple Lake 

West - Bus Stand and Farm of survey No. 73 
Location North From Nandanwar to Tirankar s house 

East, Kumbhitola Village Road 
South — Farm ofSurvey No. 3 
West - Chambhar Lake 


Scheduled Caste 
(Woman ) 


Scheduled Caste 


8 


. . 


General 


General 


10 


. . 


General 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६-२२, शके १९३७ 


९५ 


SCHEDULE - contd. 


- 


(2) 


(3 ) 


(4 ) 


Backward Class of 
Citizens 


Backward class of 
Citizens (Woman ) 


13 


. . 


Backward class of 
Citizens (Woman ) 


14 


. . 


Scheduled Tribes 
(Woman ) 


Location North Waman Thakare , Jama Masjid 

East From Amit Morande s house of Chandu 

Nakhode s house 
SouthParasram Nagilwar and Dadaji Lanjewar s 

house 

West - Kumbhitola village road 
Location North Prakash Khobare and Shrawan Deshmukh s 

house 
East Way to attach Kumbhitola village 
South Public well and Vimaltai Devikar s house 

West- Kumbhitola village road 
Location North Manebai to Azad square 

East Janabai Tarvatkar s house 
SouthFrom Ninave to Santosh Chandewar s house 

West - Main way to Ambedkar square 
Location North — Prakash Khobare and Shrawan Deshmukh s 

house 
East Way to attach Kumbhitola village 
SouthPublic well and Vimaltai Devikar s house 

West Kumbhitola Village road 
Location North Gurudev hostel 

East - From Jaymala Shelare to Vinod Lade 
SouthFrom Dinkar Deshmukh to Popat 

Chandewar s house 
West , House of Prakash Deshmukh 
Location North From Bhimrao Bhende to Jaymala Shelare s 

house 
East Sandip Deshmukh & Usha Bais s house 
SouthWatermeasurement center 

West- Way to attach Kumbhitola village 
Location North From Shingnath to Tarabai Nikade s house 

East , Kurkheda to Korachimain road 
South - Sati river 
West- Way to attach Kumbhitola village 


15 


. . 


Backward class of 
Citizens (Woman ) 


General 


17 


.. 


General (Woman ) 


Note : - ( 1) The reservation indicated in the schedule for the Backward Class ofCitizens and Women including seats 

reserved for women belonging to SC , ST, or BCC is as per the lots drawn on 21- 08 - 2015 . 
(2 ) A map of the Nagarpanchayat showing the limit of wards is available during office timeof inspection in the 
office of the Nagar panchayat. 


Gadchiroli : 
Dated the gth September, 2015 . 


RANJEET KUMAR , 
Collector, Gadchiroli. 


९६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६ - २२ , शके १९३७ 


२८ ( ५ ) 


बुधवार , सप्टेंबर ९ , २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( असा.), ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . १५८ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी- १९९४ - १६४- १९९४ व रानिआ - नप - २०१५ -प्र . क्र . ०९ - का . ०९ 
का . ६ , नवीन प्रशासकीय भवन मंत्रालयासमोर मादाम कामा रोड हुतात्मा राजगुरू चौक मुंबई दिनांक ०३ ऑगस्ट , २०१५ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० वा) (यात यापुढे “ सदर 
अधिनियम ” म्हणून संबोधित केलेला) चे कलम १० (१) खाली चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे चिमूर 
नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल , त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील . ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक कार्या-१०- नविशा 
अका - कावि.- २०१५, - १११८ दिनांक १२ ऑगस्ट , २०१५ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १९६५ कलम १० व ३४१ ब( ३ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त नगर परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांना माहितीसाठी 
प्रसिध्द करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून चिमूर नगर परिषदेच्या प्रभाग रचनेबाबत . आक्षेप व हरकतीचा सर्वंकष विचार करुन मी , दिपक 
म्हैसेकर, चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त 
आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कार्या- १० - नविशा- अका - कावि .- १३७८ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ९ , पोट - कलम ( २ ) अन्वये प्रादेशिक 
संचालक , नगरपरिषद प्रशासन , नागपूर यांनी केलेल्या क्रमांक एम. यु. एन . १९ (३)-सीआर ३४- २०१५, दिनांक २ जुलै, २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांनी 
चिमूर नगर परिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदस्यांची संख्या , अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी ) राखून 
ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


९७ 


( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या - 
( २ ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 

यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्गीय प्रवर्ग 
( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 

मागासवर्गीय यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 
( ४ ) उपरोक्त (३) पैकी वरील क्रमांक २( अ),( ब) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 
मागासवर्गीय स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्गीय प्रवर्ग 
( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची ०३ 

संख्या अ . क्र . ( ३ ) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अ . क्र . ( ४ ) 

समोरील नमूद केलेल्या जागा . 
२. त्याअर्थी, आता , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ - मनपा - २०१५- पत्र क्र . १७ का - ५ दिनांक २७ 
जुलै , २०१५ नवीन प्रशासन भवन , मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई दिनांक २१ ऑक्टोंबर , २०१४ अन्वये महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर 
पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १० , पोट - कलम( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , दिपक म्हैसेकर , 
चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , याद्वारे उक्त चिमूर नगर परिषद क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या 
आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागांमध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 
यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग 
निर्दिष्ट करीत आहे . 

३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


अनुसूची 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभाग प्रभागाचे नाव , 
क्रमांक असल्यास 


आरक्षणाची स्थिती, किती जागा 
प्रवर्गासाठी जसे , अनु . जाती/ अनु . 
जमाती/ नागरिकांच्या मागास 

वर्गासाठी व स्त्रियांसाठी 
( अनु . जाती/ अनु . जमाती/ 
नागरिकांच्यामागासवर्गीय 
स्त्रियांसाठी धरून ) 


( ४ ) 


१ 


वार्ड क्र . १ 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


(३ ) 
स्थळ :- वडाळा ( पैकू ) . 
उत्तर - तिरखुरा रोड ते संघप्रिया गेडाम ते पचारे. 
पूर्व - हनुमान मंदिर ते बिपीएड कॉलेज ते विलास 

डांगे ते पचारे . 
दक्षिण - हजारे पेट्रोल पंप ते जुनि . ग्राम पंचायत 

हनुमान मंदिर . 
पश्चिम – हजारे पेट्रोल पंप ते भय्यु महाराज शाळा 

ते तिरखुरा रोड 
स्थळ : - पिंपळनेरी नवीन वस्ती व जुनी वस्ती पुर्ण 

व वडाळा( पैकु ) येथीन काही भाग 
उत्तर - विनोद चौधरी ते बडगे यांचे घर 
पूर्व - बळगे ते मुकबधीर विद्यालय 


२ वार्ड क्र . २ 


अनु . जमातीसाठी राखीव 


ना .- एक - अ - १३ (१६६४ ) 


९८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


( १) 


(२) 


(३ ) 


दक्षिण - सुभाष पेटकर ते मुकबधिर विद्यालय 
पश्चिम – विनोद चौधरी ते सुभाष पेटकर 


३ वार्ड क्र . ३ 


सर्वसाधारण 


स्थळ: - खरकाडा, गडपिपरी पुर्ण व वडाळा( पैकू ) रा. तु. महाविद्यालय 
उत्तर - श्रावण जांभुळे ते संगीता डोंगरे 
पूर्व - श्रावण जांभुळे ते देवराव शिंदे/ मूक बधिर विद्यालय ते संगीता डोंगरे 
दक्षिण - देवराव शिंदे ते सेंट कॉन्वेट ते रा . तु . महाविद्यालय ते वडाचे झाड 
पश्चिम – नारायण कामळे ते वर्मा बार ते बि . पी . ए . ड . कॉलेज ते सुनिल शेळके 


४ वार्ड क्र . ४ 


नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी 

राखीव ( स्त्री ) 


स्थळ : - वडाळा( पैकू ) सरकारी राईसमिल कडील भाग 
उत्तर - सात नाला ते कांपा रोड मार्गे :- एम . एस . ई. बी . ऑफिस 
पूर्व - एम . एस . ई. बी . ते वि . आय . पी . गेष्ट हॉऊस 
दक्षिण — वि . आय . पी . गेष्ट हॉऊस ते शंभरकर यांचे घर 
पश्चिम – सात नाला पुलिया ते शंभरकर यांचे घर 


५ 


वार्ड क्र . ५ 


सर्वसाधारण 


स्थळ : - वडाळा(पैकू ) मानिक नगर पाण्याची टाकी अपना मंगल कार्यालय 
उत्तर रायबान भैसारे ते तिरखुरा रोड 
पूर्व तिरखुरा रोड ते भिसी पिंपळनेरी रोड ( पोलीस ग्राऊंड) ते हजारे पेट्रोल पंप 

चौक ( सर्कस ग्राऊंड) 
दक्षिण — हजारे पेट्रोल पंप चौक ( सर्कस ग्राऊंड) ते इंदिरानगर 
पश्चिम — इंदिरानगर अंगणवाडी ते रायबान भैसारे यांचे घर अंगणवाडी 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


६ वार्ड क्र .. ६ स्थळ : -चिमूर टिळक वार्डातील भाग नेहरु चौक , डोंगरवार चौक 

उत्तर - स्टेडियम 
पूर्व - बिरजे घर ते शिवाजी चौक 
दक्षिण — गोडे टायपिंग ते बिरजे यांचे घर 
पश्चिम — डोंगरवार चौक ते गोडे टायपिंग 


अनु . जमातीसाठी राखीव 

( स्त्री ) 


७ वार्ड क्र . ७ स्थळ : - सोनेगांव बेगडे पुर्ण शेडेगांव येथील काही भाग 

उत्तर - रमेश धारणे ते कोंडवाडा ते जि . प. शाळा ते बुधे ते राजू वाघमारे यांचे घर 
पूर्व - राजू वाघमारे ते चंद्रभागा वाघमारे 
दक्षिण — चंद्रभागा वाघमारे ते जि . प . शाळा 
पश्चिम – रमेश धारणे ते सिमेंट कॉक्रीट रोड . 


८ 


वार्ड क्र . ८ 


अनु . जमातीसाठी राखीव 

( स्त्री ) 


स्थळ : - शेडेगांव , कवडशी ( रोडी ) 
उत्तर - सि .एम. पी . आय.कँप ते बंडू नन्नावरे यांचे घर 
पूर्व - बंडू नन्नावरे ते विठ्ठल नन्नावरे ते प्रभा घरत 
दक्षिण — नानीबाई श्रीरामे ते नन्नावरे कोटा ते रेखा शंभरकर 
पश्चिम – सि . एम.पी . आय. कँप ते वरोरा रोड ते नानी श्रीरामे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


९९ 


अनुसूची - चालू 


९ 


वार्ड क्र . ९ 


सर्वसाधारण 


(३ ) 
स्थळ : - चिमूर राम मंदिर केसलापूर , कवडशी ( रोडी ) 
उत्तर - राऊत ते वरखडे यांचे घर 
पूर्व - दानव ते नंदरधने यांची वाडी 
दक्षिण — लभाने यांचा कोठा ( केसलापूर ) 
पश्चिम – जुनि जि . प. शाळा कवडशी 


सर्वसाधारण 


१० वार्ड क्र . १० स्थळ : - चिमूर नेताजी वार्ड , नेहरू शाळा , मानी मोहल्ला 

उत्तर - चिमूर कांपारोड 
पूर्व - डोंगरवार चौक ते कठाणे यांचे घर 
दक्षिण - सुभाषचंद्र बोस पुतळा ते कन्नमवार यांचे घर 
पश्चिम – कब्रस्थान 


नागरिकांच्या मागास परीयादी 

राखीव ( स्त्री ) 


११ वार्ड क्र . ११ स्थळ : - एस . बी . आय. बँक ,किल्ला परिसर , संताजी सभागृह , नगर पालीका इमारत , 

पोलीस स्टेशन 
उत्तर - कोरेकार ते किल्ला परिसर 
पूर्व - मासळ चौक ते नदी 
दक्षिण — नंदरधने यांची वाडी 
पश्चिम – कोरेकार घर ते नंदरधने यांची वाडी 


अनु . जातीसाठी राखीव ( स्त्री ) 


१२ वार्ड क्र . १२ स्थळ : - चिमूर हॉटेल सफारी, विविध कार्यकारी सोसायटी , बौद्ध विहार , जामा मजिद 

उत्तर - जामा मजिद ते पटवारी कार्यालय 
पूर्व - हॉटेल सफारी ते सुन्नीमजिद चौक ते बाहुरे ते गणोरकर बिल्डींग 
दक्षिण — विविध कार्यकारी सोसायटी ते पंचशील चौक ते गणोरकर घर 
पश्चिम – जामा मजिद मागून जाणारी गल्ली ते विविध कार्यकारी सोसायटी 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


१३ वार्ड क्र . १३ स्थळ : - चिमूर ( गुरूदेव वार्ड ) राष्ट्रीय विद्यालय 

उत्तर - बिंगेवर ते पंचशिल चौक ते यावले चौक 
पूर्व - हरणे राईस मिल ते बिंगेवार यांचे घर 
दक्षिण - हरणे राईस मिल ते भरत कावरे 
पश्चिम – यावले चौक ते भरत कावरे 


नागरिकांच्या मागास प्रवर्गसाठी 

राखीव 


१४ वार्ड क्र . १४ स्थळ : - चिमूर नवीन आबादी , आझाद वार्ड , बौद्ध विहार , सदानंद कॉलनी , वेलकम 

कॉलनी 
उत्तर - चिमूर कांपारोड 
पूर्व - शेती 
दक्षिण — मेहरकुरे ते सातपुते यांचे घर ते दडमल ते मोहिनकर यांचे घर 
पश्चिम – पटवारी कार्यालय ते जि . प . शाळा ते पंचशिल चौक 


१०० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


अनु . जातीसाठी राखीव 


१५ वार्ड क्र . १५ स्थळ : - चिमूर कोष्टी मोहल्ला , मांग मोहल्ला, आदिवासी मोहल्ला, चांभार मोहल्ला , 

महार मोहल्ला 
उत्तर - काशिनाथ जांभुळकर ते राजू नगराळे 
पूर्व – किलनाके यांचे घर 
दक्षिण – सोनेगांवरोड ते (मासळरोड मंदिर ) 
पश्चिम — मासळरोड 


नागरिकांच्या मागास प्रवर्गसाठी 

राखीव ( स्त्री ) 


१६ वार्ड क्र . १६ स्थळ : - काग , बाम्हणी 

उत्तर - सोनेगांवरोड 
पूर्व - जंगल 
दक्षिण — मासळरोड ते नदीपर्यंत 
पश्चिम – उमा नदी 


१७ वार्ड क्र . १७ स्थळ : - लुकुडगिरी देवस्थान कडील भाग , तेली समाज मंदिर कडील भाग , तनिस 

कॉलनी, सोनेगांव (सिरास ) 


नागरिकांच्या मागास प्रवर्गसाठी 

राखीव 


उत्तर - उमा नदी 
पूर्व - सरडपाररोड 
दक्षिण — बाम्हणी येथिल भिमराव ठावरी यांचे घर 


पश्चिम — मासळरोड 


चंद्रपूर : 
दिनांक ९ सप्टेंबर , २०१५. 


दिपक म्हैसेकर , 
जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर . 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . १५९ . 


BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on me by the Order No. SEC - 1094 - 16 4 - 1994 , dated 31st October 
1994 , and Order No . MNC - 2015 - CR-09- D - 06, Dt. 3- 08-2015 of the State Election Commissioner , 
Maharashtra , the Collector of Chandrapur District proposes to make the following draft order under 
Sub - section ( 1) of the section 10 of the Maharashtra Municipal Council , Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965) (hereinafter referred to as “ the said Act”) to fix for the Chimur 
Municipal Council the number and the extent of the wards into which the said Municipal Area shall be 
divided and to specify the wards reserved for Scheduled Casts , Scheduled Tribe, Backward Class of 
Citizens and Women ( including women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Back 
wards Class of Citizens) as the case may be, as shown in the Schedule to the Draft Order, Bearing No . 
Desk 10 -UDB - AK -WS - 1118 - 2015 , dated 12th August 2015 was published as required by the proviso the 
sub section ( 1) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act, 1965 for the information of the residents of the Chimur Municipal Council considering 
the objection received by me in respect of the said draft order. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


१०१ 


I, Deepak Mhaisekar , the Collector of Chandrapur District in exercise of the powers conferred on 
me by Sub - section ( 1) of Section 10 of the said Act hereby make the following order namely : 


ORDER 


No. Desk - 10 -UDB -AK -WS - 1379 - 2015 . 


Whereas , the Regional Director of Municipal Administration , Nagpur by his Order No . MUN -Desk 
19 (3 )- CR - 34 - 2015 , dated 2nd July 2015 issued under Sub -section (2 ) of Section 9 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for 
the Chimur Municipal Council the number of Councillors to be elected and the number of seats to be 
reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women (including 
Women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens), as shown 
below : 


( 1) 


The number of Councillors to be elected . 


( 2) 


The number of seats to be reserved . 


(a ) for the Scheduled Castes . 


(b ) for the Scheduled Tribes . 


(c) for the Backward Class of Citizens. 


(3 ) 


The total number of seats to be reserved for Women (including . . 
women belonging to the Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens). 


(4 ) Out of seats at Serial Number ( 3 ), the number of seats reserved 

for Women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the seats 
reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward 
Class of the Citizens as shown in item at Serial Number 2 ( a ), (b ) 
and (c), respectively , are as under : 


(a ) for the Scheduled Castes 


(b ) for the Scheduled Tribes 


(c ) for the Backward Class of Citizens 


(5 ) Number of seats reserved for Women as General Category 

(number of seats at Serial Number ( 3 ) minus number of seats 
at Serial No. (4 )) 


2 . Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me, by Order No . SEC - 10931- 4 - 164 - 1994 , 
dated 31st October 1994 of State Election Commissioner , Maharashtra , read with sub - section ( 1) of 
Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act, 1965 , (Mah . XL of 1965 ) I, Dr. Deepak Mhaisekar , the Collector of Chandrapur District hereby fix 
the number and extent of the wards into which the said Municipal Council Area shall be divided and 
specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and 
Backward Class of Citizens and Women ( including Women belonging to the Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens), as the case may be, as shown in the Schedule to this 
Order . 


3. This order shall take effect for the purpose of the next General Election held immediately 
following the date of this order. 


१०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


SCHEDULE 


Details of Area 


Ward 
No. 


No . of Seats reserved 

for SC , ST & OBC 


Name 
of the 
Ward , 
if any 

(2) 
Ward 1 


(1) 


( 3 ) 


(4 ) 


Place — Wadala Paiku 


General Ladies 


North — Tirkhura road to Sangpriya Gedam to Pachare 


East , Hanuman Mandir to BPEd College to Vilas 

Dange to Pachare 


South — Hajare Petrol Pump to old Grampanchayat 

Hanuman Mandir 


West , Hajare Petrol Pump to Bhayyu Maharaj School 

to Tirkhura road 


2. 


Ward 2 


Place – 


Reserved For ST 


Pimpalneri new village & old village all & some 
area Wadala Paiku 


North — Vinod Choudhari to Badge 


East - 


Badge to Mukbadhir Vidyalaya 


South — Subhash Petkar to Mukbadhir Vidyalaya 


West , 


Vinod Choudhari to Subhash Petkar 


3 


Ward 3 


General 


Place — Kharkala , Gadpipri all & Wadala Paiku R . T . 

Mahavidyalaya 


North — Shrawan Jambhule to Sangita Dongre 


East , Shrawan Jambhule to Deorao Shinde / 

Mukbadhir Vidyalaya to Sangita Dongre 


South — Deorao Shinde to Saint Convent to R . T . 

Mahavidyalaya to Wadache Zad 


West - Naraya Kamle to Varma Bar to BPEd College to 

Sunil Shelke 


4 


Ward 4 


Place 


Wadala Paiku Govt . Rice Mill area 


Reserved for Ladies 
OBC 


North — Satnallah to Kanpa by Road MSEB office 


East , MSEB to VIP Guest house 


South — VIP guest house to Shambharkar 


West - 


Satnallah bridge to Shambharakar 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


१०३ 


SCHEDULE - contd . 


(1) 


(2) 


(3 ) 


(4 ) 


5 


Ward 5 


Place 


General 


Wadala Paiku , Manik Nagar, water tank , Apna 
Mangal Karyalaya 


North - Raiban Bhaisare to Tirkhura road 


East , 


Tirkhura road to Bhisi Pimpalnery road (police 
ground) to Hajare petrol pump Chowk (Circus 
Ground ) 


South – Hajare Petrol Pump Chowk ( Circus Ground) to 

Indira Nagar 


West - Indira Nagar Anganwadi to Raibhan Bhaisare , 

Anganwadi 


Ward 6 


Place - Chimur area Tilak ward , Nehru Chowk , 

Dongarwar chowk 
North — Stadium 


Reserved For Ladies 
General 


East — Birje to Shivaji Chowk 
South — Gode Typing to Birje 


West - Dongarwar chowk to Gode typing 


7 


Ward 7 


Reserved for Ladies S . T . 


Place - Sonegaon Begade all , Shedegaon some area 
North , Ramesh Dharne to Kondwada to Z . P . School to 

Budhe to Raju Waghmare 
East - Raju Waghmare to Chandrabhaga Waghmare 
South — Chandrabhaga Waghmare to ZP School 
West , Ramesh Dharne to Cement Concrete road 


8 


Ward 8 


Place - Shedegaon , Kawadsi (Rodi) 


Reserved for Ladies ST 


North — CMPI Camp to Bandu Nannaware 


East , 


Bandu Nannaware to Vitthal Nannaware to 
Prabha Gharat 


South — Nanibai Shrirame to Nannaware Kota to Rekha 

Shambharkar 
West - CMPI Camp to Warora road to Nani Shrirame 


9 


Ward 9 


General 


Place - Chimur Ram Mandir, Kesalapur,Kawadshi (Rodi) 
North — Raut to Warkhade 


East , Danav to Nandardhane Wadi 


१०४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


SCHEDULE - contd . 


(1) 


(2) 


(3 ) 


(4 ) 


South — Labhane’s Kota (Keslapur ) 
West , Old ZP School Kawadshi 


10 


Ward 10 


General 


Place - Chimur Netaji Ward , Nehru School, Mani 

Mohalla 
North - Chimur Kampa road 
East , Dongarwar Chowk to Kathane 
South — Statue of Subhash Chandra Bose to Kannamwar 
West - Kabrashtan 


11 


Ward 11 


Resereved for Ladies 
OBC 


Place — SBI Bank , Killa area , Santaji Sabhagrih , Nagar 

Palika, Police Station 
North — Korekar to Killa area 
East , Masal Chowk to river 
South — Nandardhanewadi 
West , Korekar to Nandardhane wadi 


12 


Ward 12 


Resereved for Ladies 
S . C . 


Place - Chimur Hotel Safari, Vividh Karyakari Society , 

Bouddha Vihar , Jama Masjid 
North — Jama Masjid to Talathi Office 
East , Hotel Safari to Sunni Masjid to Bahure to 

Ganorkar Building 


South — Vividh Karyakari Society to Panchshil Chowk 

to Ganorkar 
West Back Lane to Jama Masjid to Vividh Karyakari 

Society 


13 


Ward 13 


Resereved for Ladies 
General 


Place - Chimur (Gurudeo Ward ) Rashriya Vidyalaya 
North — Bingewar to panchashil Chowk to Yawale Chowk 
East - Harane Rice Mill to Bingewar 
South — Harane Rice Mill to Bharat Kaware 
West — Yawale Chowk to Bharat Kaware 


14 


Ward 14 


Resereved for OBC 


Place 
Place Chimur new Abadi, Azad Ward , Bouddha Vihar , 

Chimur new Abadi Azad Word 

Sadanand Colony , Welcome Colony 
North — Chimur Kampa Road 
East , Field 


South — Meherkure to Satpute to Dadmal to Mohinkar 


West, 


Talathi Office to ZP School to Panchshil Chowk 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


१०५ 


SCHEDULE - contd . 


(3 ) 


(4 ) 


(1) 
15 


(2) 
Ward 15 


Resereved For S . C . 


Place Chimur Kosti Mohalla , 

Mang Mohalla , Adiwasi 
Mohalla , Chhambhar 

Mohalla , Mahar Mohalla 
North — Kashinath Jambhulkar 

to Raju Nagrale 
East , Kilnake 
South — Sonegaon Road to (Masal 

Road Mandir ) 
West - Masal Road 


Resereved For OBC 


16 


Ward 16 


Place — Kag, Bamhani 


North — Sonegaon Road 


East - Jungle 
South - Masal Road to River 


West - Uma Nadi 


17 


Ward 17 


Resereved For OBC 


Place – Some area of Lukudgiri 

Devsthan , Teli Samaj 
Mandir some area , Tanis 

Colony Sonegaon (Siras) 
North — Uma Nadi 


East , 


Sardpar Road 


Bhimrao 


South — Bamhani 

Thaori 
West — Masal Road 


Chandrapur : 
Dated the 9th September , 2015 . 


DEEPAK MHAISEKAR , 
Collector, Chandrapur. 


77.-95- 31-98 ( 9&& 8 ). 


१०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु), म . शा . रा., अ , क्र . १६० . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


राज्य निवडणूक आयोग , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी- १९९४-१६४- १९९४ व रानिआ - नप - २०१५- प्र . क्र . ०९- कार्या- ०६ , नवीन प्रशासन 
भवन , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मुंबई , दिनांक ३ ऑगस्ट , २०१५ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , 
नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० वा ) ( यात यापुढे “ सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केलेला ) चे कलम १० ( १ ) 
खाली चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे नगर पंचायत पोंभुर्णा क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या 
प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा 
राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून 
ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक कार्या-१०- नविशा- अका- कावि -२०१५-१११८ , दिनांक १२ ऑगस्ट , २०१५ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र 
नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० वा ) च्या कलम १० , पोट -कलम (१ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित 
केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर पंचायत क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून नगर पंचायत , पोंभुर्णा प्रभाग 
रचनेबाबत आक्षेप वा हरकतीच्या सर्वंकष विचार करून मी , दिपक म्हैसेकर , चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १०, पोट -कलम ( १ ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कार्या- १० -नविशा- अका - कावि -१३७३ -२०१५ ,. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० वा ) च्या कलम ९ , पोट -कलम ( २) अन्वये 
प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन , नागपूर यांनी केलेल्या क्रमांक एम . यु.एन- १९( ३ )- सीआर ३४- २०१५, दिनांक २ जुलै, २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांनी 
पोंभुर्णा नगर पंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 
यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी ) राखून ठेवावयाच्या 
जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


(१ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 


( २ ) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा संख्या . 


( अ ) अनुसूचित जाती 


( ब ) अनुसूचित जमाती 


( क ) नागरिकांचा मागसवर्ग 


( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून . . 

ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
उपरोक्त ( ३) पैकी वरील क्रमांक २ ( अ), ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क) नागरिकांचा मागासवर्ग 
( ५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अनुक्रमांक ( ३ ) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ( ४ ) समोरील नमूद केलेल्या जागा . ) 
२. त्याअर्थी, आता , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी १०९३१ - ०४ -१६४- १९९४ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर , १९९४ 
व रानिआ- न. प.- २०१५-प्र . क्र . ०९- का - ०६, नवीन प्रशासन भवन , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मुंबई , दिनांक ३ ऑगस्ट , २०१५ अन्वये महाराष्ट्र नगर 
परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १० ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , दिपक म्हैसेकर , चंद्रपूर 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त नगर पंचायत , पोंभुर्णा क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या 
अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


१०७ 


३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


अनुसूची 


प्रभाग 


प्रभागाचे 


प्रभागाच्या सीमा व स्थळ 


क्रमांक 


नाव, 


असल्यास 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे अनु. जाती / 
अनु. जमाती/ नागरिकांच्या मागासवर्गा 
साठी व स्त्रियांसाठी ( अनु . जाती / 

अनु . जमाती/ नागरिकांच्या 
मागासवर्ग स्त्रियांसाठी धरून ) 


( १) 


(२) 


( ४ ) 


प्रभाग क्र . १ 


. . नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री 


उत्तर - हनुमान मंदिर 
पूर्व - अरविंद मोगरकर 
दक्षिण - कपीलदास बांबोळे 
पश्चिम - बुध्द विहार 


प्रभाग क्र . २ 


. . नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


उत्तर - मसराम कस्तुरे 
पूर्व - अशरर्फ कुरेशी 
दक्षिण - कानपल्लीवार राईस मिल 
पश्चिम - शंकर बुरांडे 


प्रभाग क्र . ३ 


. . अनुसूचित जाती स्त्री 


उत्तर - बुध्द विहार 
पूर्व - अशोक गेडाम 
दक्षिण - भास्कर उराडे 


पश्चिम – विहीर 


प्रभाग क्र . ४ 


उत्तर - 


वंदेश वनकर 


. . अनुसूचित जाती स्त्री 


पूर्व - 


प्रशांत खोब्रागडे 


दक्षिण - पुरुषोत्तम भगत 


पश्चिम - प्रफुल गोरंतवार 


प्रभाग क्र . ५ 


. . अनुसूचित जाती 


उत्तर - वसंत उराडे 
पूर्व - नामदेव उराडे 
दक्षिण - भोलनाथ मानकर 
पश्चिम - तेजराज मानकर 


प्रभाग क्र . ६ 


उत्तर - रावण भासारकर 


. . अनुसूचित जमाती स्त्री 


पूर्व - 


प्रेमदास पेंदोर 


दक्षिण - राहुल संतोषवार 


पश्चिम - राजेश्वर महाजनवार 


१०८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६ -२२, शके १९३७ 


अनुसूची – चालू 


( १) 


(२) 


( ३ ) 


( ४) 
. . सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . ७ 


उत्तर - रामाजी ठाकरे 


पूर्व - चंद्रराज महाजनवार 
दक्षिण - काशीनाथ वरगंटीवार 


पश्चिम - महेश रणदिवे 


प्रभाग क्र . ८ 


. . नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री 


उत्तर - डोमाजी गुरूनले 
पूर्व - रवि बुक्कावार 


दक्षिण - ताताजी भुरूगवार 
पश्चिम - सारलावार मैनाबाई 


प्रभाग क्र . ९ 


. . नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


उत्तर - पराग मुलकलवार 
पूर्व - अर्जुन सोयाम 
दक्षिण - रूषीजी गव्हारे 
पश्चिम - दिपक मोगरकर 


प्रभाग क्र . १० 


. . सर्वसाधारण 


उत्तर प्रकाश बुक्कावार 
पूर्व - देवीदास गव्हारे 
दक्षिण - देवाराज धोंडरे 


पश्चिम - आमेश्वर पदमगीरीवार 


प्रभाग क्र . ११ 


उत्तर - 


गजानन मडपुरवार 


. . सर्वसाधारण स्त्री 


पूर्व - 


अरूण बुक्कावार 


दक्षिण - मिसार कुरेशी 


पश्चिम - विलास पानावार 


प्रभाग क्र . १२ 


उत्तर - नारायण कानमपल्लीवार 


. . सर्वसाधारण स्त्री 


पूर्व - 


कुरेशी हार्डवेअर 


दक्षिण - सुनिल पंदीलवार 


पश्चिम - जुना बाजार चौक 


प्रभाग क्र . १३ 


. . सर्वसाधारण 


उत्तर - महेंद्र नैताम 
पूर्व - बबन गुरूनुले 
दक्षिण - आदिवासी सोसायटी 
पश्चिम - रामकिशोर चौधरी 


पश्चिम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


१०९ 


अनुसूची - चालू 


( १) 


(२) 


( ३ ) 


( ४) 
. . सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र . १४ 


उत्तर - रमाबाई केंद्रीय शाळा 


पूर्व - 


दिलीप हस्से 


दक्षिण - सिरभैय्या दुकान 


पश्चिम - अरुन कोतपल्लीवार 


प्रभाग क्र . १५ 


उत्तर - 


सुधाकर जुनघरे 


. . नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री 


पूर्व 


प्रभाकर मानकर 


दक्षिण - बबन गोरंतवार 


पश्चिम - रूपेश मानकर 


प्रभाग क्र . १६ 


उत्तर - बाबुराव कुभारे 


. . सर्वसाधारण स्त्री 


पूर्व - 


कोंडना मेंकीवार 


दक्षिण - माराती कावडे 


पश्चिम - किसान भवन 


प्रभाग क्र . १७ 


उत्तर - व्यकटेश चलाक 


. . सर्वसाधारण 


पूर्व - 


गजानन आगरकर 


दक्षिण - लाखन मेडीकल 


पश्चिम - भंडारवार फोटो दुकान 


चंद्रपूर : 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०१५ . 


दिपक म्हैसेकर , 
जिल्हाधिकारी, 

चंद्रपूर . 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु), म . शा . रा., अ , क्र . १६१ . 


BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on meby Order No . SEC -1094 - 164 - 1994 , dated 31st October, 1994 and Order 
No. MNC - 2015 -CR - 09 -D -06 , dated 3rd August, 2015 of the State Election Commissioner,Maharashtra , the Collector of 
Chandrapur District proposes to make the following draft order under the sub -section ( 1) ofSection 10 of theMaharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965) (hereinafter referred to as 
the said Act) to fix for the Pombhurna Nagar Panchayat, the number and the extentofwards into which the said Nagar 
Panchayat area shallbe divided and to specify the wards reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward 


११० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६-२२, शके १९३७ 


Class of Citizens and Women (including women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the 
Backward Class of Citizens ) as the case may be as shown in the Schedule to the Draft Order, bearing No . Desk 10 
UDB - AK -WS - 1118 - 2015 , dated 12th August, 2015 was published as required by the proviso the sub -section (1) of 
Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 
1965 ) for the information of the residents of the Pombhurn Nagar Panchayat considering the objection received byme 
in respect of the said Draft Order. 


1, Deepak Mhaisekar, the Collector of Chandrapur District in exercise of the powers conferred on me by 
sub - section ( 1) of the Section 10 of the said Act, herebymake the following order namely :-- 


ORDER 


No. Desk - 10 -UDB - AK -WS- 1374 - 2015 . 


Whereas, the Regional Director of MunicipalAdministration , Nagpurby his Order No. MUN - 19 ( 3 )-CR - 34 - 2015 , 
dated 2nd July, 2015 issued under sub -section ( 2) of Section 9 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965) has fixed for the Pombhurna Nagar Panchayat the number of 
Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes , 
Backward Class of Citizens and Women (including women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens) as shown below : 


( 1) The number ofCouncillors to be elected 


(2) The number of seats to be reserved - 


(a ) For the Scheduled Castes 


(b ) 
(c ) 


For the Scheduled Tribes 
For the Backward Class of Citizens 


( 3 ) The total number of seats to be reserved for Women 


( including the number of seats to be reserved for women 


belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes 


and Backward Class of Citizens ) . 


(4 ) Out of seats at SerialNumber ( 3), the number of seats reserved 


forWomen belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 


Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the 
seats reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 


Backward Class of Citizens as shown in item at Serial Number 


( 2 )(a ), (b ) and (c ) respectively are as under - 


(a ) 


For the Scheduled Castes 


(b ) For the Scheduled Tribes 


(c ) For the Backward Class of Citizens 
(5) Number of seats reserved for Women as General Category 

[number of seats at Serial Number (3 ) minus number of seats at 
Serial Number (4)]. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


१११ 


2 . Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me, by Order No. SEC - 1093 , 4 - 164 - 1994 , dated 
31st October the State Election Commissioner, Maharashtra read with sub -section ( 1) of Section 10 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 , (Mah . XL of 1965 ). 1, Dr. Deepak Mhaisekar, 
the Collector of Chandrapur Districthereby fix the number and extent of the wards into which the said Municipal Council 
area shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes , Backward Class of Citizens and Women ( including women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens and women ) as the case may be, as shown in the Schedule to this order. 

3. This order shall take effected for the purpose of the nextGeneral Elections held immediately, following the 
date of this order. 

SCHEDULE 


Ward 


Details of Area 


No . 


Name of 
Ward , 
if any 


If seatis reserved 
for whom i. e . Whether 
for SC /ST /BCC or for 
Women ( including SC 
Women /ST Women and 

BCC Women ) 


(1) 


(2) 


(3 ) 


Ward No . 1 


Backward Class of 
Citizens Female 


North . - 
East. - 
South . — 
West. - 


Hanuman Nagar 
Arvind Mogarkar 
Kapildas Bambole 
Budha Vihar 


Ward No . 2 


Backward Class of 
Citizens 


North . - 
East. — 
South . - 
West. — 


Mansaram Kasture 
Ashraf Kureshi 
Kanampalliwar raise meal 
Shankar Burande 


Ward No . 3 


Scheduled Caste Female 


North. — 
East. - 
South . - 
West. - 


Budha Vihar 
Ashok Gedam 
Bhaskar Urade 
Vihir 


Ward No . 4 


Scheduled Caste female 


North . - 
East. - 
South . — 
West. 


Vandesh Wankar 
PrashantKhobragade 
Purushotam Bhagat 
Praful Gorantwar. 


Ward No . 5 


Scheduled Caste 


North . — 
East. - 
South . — 
West. — 


VasantUrade 
Namdev Urade 
Bholanath Mankar 
TejrajMankar 


Ward No . 6 


Scheduled Tribe female 


North . — 
East.- 
South . - 
West. — 


Ravan Bhasarkar 
Premdas Pendor 
Rahul Santoshwar 
Rajeshwar Mahajanwar 


Ward No . 7 


General 


North . - 
East. - 
South . — 
West. — 


Ramaji Thakre 
ChandrarajMahajanwar 
Kashinath Wargantiwar 
Mahesh Randive 


११२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६-२२, शके १९३७ 


SCHEDULE — contd . 


(1) 
Ward No . 8 


(2) 


(3) 


(4 ) 
Backward Class of 
Citizens Female 


North . - 
East. — 
South . — 
West. - 


Domaji Gurnule 
Ravi Bukawar 
Tataji Bharugwar 
SarlawarMainabai 


Ward No. 9 


Backward Class of 
Citizens 


North . - 
East. - 
South . — 
West. - 
North . - 
East. - 
South . — 
West. - 


Parag Mulkulwar 
Arjun Soyam 
RushijiGavare 
Dipak Mogarkar 
Prakash Bukawar 
Devidas Gavare 
Devraj Dhodre 
Omeshwar Padmigiriwar 


Ward No. 10 


General 


Ward No . 11 


General Female 


North . — Gajanan Madpurvar 
East. - Arun Bukawar 
South . — Misar Kureshi 
West. - Vilas Panavar 


Ward No . 12 


General Female 


North . — 
East. - 
South . - 
West. - 


Narayan Kanampalliwar 
Kureshi Hardware 
Sunil Pandilwar 
Juna Bazar Chowk 


Ward No . 13 


General 


North . - 
East. - 
South . - 
West. - 


Mahendra Naitam 
Baban Gurnule 
Adhivashi Society 
Ramkishor Choudhari 


Ward No. 14 


General 


North . — 
East. - 
South . — 
West. - 


Ramabai Kendriy School 
Dilip Hasse 
Sirbhaiya Shop 
Arun Kotpalliwar 


Ward No . 15 


Backward Class of 
Citizens Female 


North . - 
East. — 
South . - 
West. — 


Sudhakar Junghare 
PrabhakarMankar 
Baban Gorantwar 
Rupesh Mankar 


Ward No. 16 


General Female 


North . — 
East. - 
South . - 
West. - 


Baburao Kumbhare 
Kondana Mekiwar 
Maroti Kavade 
Kisan Bhavan 


Ward No. 17 


General 


North . - 
East. — 
South . - 
West.- 


Vyanktesh Chalakh 
Gajanan Aagarkar 
Lakhan Medical 
Bhandravar Photo Shop 


Chandrapur : 
Dated the 9th September 2015 . 


DEEPAK MHAISEKAR , 
Collector, Chandrapur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


११३ 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु), म . शा . रा ., अ , क्र . १६२ . 

___ जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी - १९९४- १६४- १९९४ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर , १९९४ , रानिआ- नप- २०१५-प्र . 
क्र . ०९- कार्या-०६ नविन प्रशासन भवन , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मुंबई , दिनांक ३ ऑगस्ट , २०१५ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन १९६५ चा महा . ४० वा ) ( यात यापुढे “ सदर अधिनियम ” म्हणून 
संबोधित केलेला ) चे कलम १० ( १ ) खाली चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे सावली नगर पंचायत क्षेत्र 
जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि 
नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या 
मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक कार्या- १० -नविशा - अका - कावि- २०१५- १११८ , दिनांक १२ ऑगस्ट , २०१५ 
च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० वा ) च्या कलम १० , पोट 
कलम ( १ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर पंचायत क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास 
अनुसरून सावली नगर पंचायतीच्या प्रभाग रचनेबाबत आक्षेप वा हरकतीच्या सर्वंकष विचार करून मी , दिपक म्हैसेकर , चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १० , पोट- कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कार्या-१०- नविशा- अका- कावि- १३७७-२०१५ ,. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० वा ) च्या कलम ९, पोट-कलम ( २) अन्वये 
प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन, नागपूर यांनी केलेल्या क्रमांक एम. यु. एन -१९(३ )-सीआर ३४ -२०१५ , दिनांक २ जुलै , २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांनी 
सावली नगर पंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग 
यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी) राखून ठेवावयाच्या 
जागा निश्चित केलेल्या आहेत . – 


( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 


( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


( अ ) अनुसूचित जाती 


( ब ) अनुसूचित जमाती 


( क ) नागरिकांचा मागसप्रवर्ग 


( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गीय यांच्यासाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
( ४) उपरोक्त ( ३) पैकी वरील क्रमांक २ ( अ), (ब) व ( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित 

जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गीय स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहिल. 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
( ५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

अनुक्रमांक ( ३ ) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ( ४ ) समोरील नमूद केलेल्या जागा . 
२ . त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ- न .प.- २०१५-प्र . क्र . ०९ - का - ०६ , नविन प्रशासन भवन , 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मुंबई, दिनांक ३ ऑगस्ट , २०१५ अन्वये महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे 
कलम १० ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , दिपक म्हैसेकर , चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त सावली नगर पंचायत , क्षेत्र 
जितक्या भागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये 
यथास्थिती अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 
मागासवर्गातील स्त्रियांसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
ना -एक- अ- १५ ( १६६४). 


११४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६ -२२, शके १९३७ 


३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणूकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


अनुसूची 


प्रभाग 


प्रभागाचे 


प्रभागाची व्याप्ती 


क्रमांक 


नाव 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे अनु . जाती/ 
अनु. जमाती/नागरिकांच्या मागासवर्गा 
साठी व स्त्रियांसाठी ( अनु . जाती / 

अनु . जमाती/ नागरिकांच्या 
मागासवर्गीय स्त्रियांसाठी धरून ) 


(१) 
१ 


(२) 


प्रभाग क्र . १ 


स्थळ - मायावती नगर 


अनुसूचित जाती स्त्री 


उत्तर - 


नरेंद्र गेडाम 


पूर्व - अशोक गडडमवार 
दक्षिण - समाज मंदिर 


पश्चिम - प्रकाश सुरमवार 


प्रभाग क्र . २ 


स्थळ - सम्यक नगर 


अनुसूचित जाती 


उत्तर - सुभाष गेडाम 
पूर्व - बोरकर सर 
दक्षिण - अशोक दुधे 
पश्चिम - जितेंद्र बोरकर 


प्रभाग क्र . ३ 


स्थळ - नागसेन कॉलनी 


अनुसूचित जमाती 


उत्तर - भारत वाळके 


पूर्व - गणपत सोपनकार 
दक्षिण - मुकराम कस्तुरे 
पश्चिम - गोविंदा मुत्तेलवार 


प्रभाग क्र . ४ 


स्थळ - सिध्दार्थ नगर 


अराखिव सर्वसाधारण 


उत्तर - विश्वास मानकर 
पूर्व - भाऊराव गोवर्धन 


दक्षिण - मिथून गणविर 


पश्चिम - सुरेश मोटघरे 


प्रभाग क्र . ५ 


अनुसूचित जाती स्त्री 


उत्तर - राईस मिल 
पूर्व - बाबुराव घोनमोडे 
दक्षिण - वच्छला कोसणकार 
पश्चिम - शालिक गोंगले 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


११५ 


अनुसूची - चालू 


( ४ ) 


प्रभाग क्र . ६ 


उत्तर - वासुदेव राऊत 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


पूर्व - 


मिलींद बोरकर 


दक्षिण - नगर पंचायत कार्यालय 


पश्चिम – मस्जिद 


७ 


प्रभाग क्र . ७ 


उत्तर - 


एम . एस . ई . बी . कार्यालय 


अनुसूचित जाती 


पूर्व - 


अतुल घडसे 


दक्षिण - अरविंद गेडाम 


पश्चिम – केशव लाटेलवार 


प्रभाग क्र . ८ 


उत्तर - 


रामदास दहेलकार 


सर्वसाधारण स्त्री 


पूर्व - 


अविनाश शिंदे 


दक्षिण - राऊत गुरुजी 


पश्चिम - रिंगदेव राऊत 


प्रभाग क्र . ९ 


उत्तर - नंदकिशोर निकुरे 


सर्वसाधारण स्त्री 


पूर्व - 


दिपक कोडकावार 


दक्षिण - यशवंत बोकावार 


पश्चिम - सारडा 


प्रभाग क्र . १० 


उत्तर - वासुदेव राऊत 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री 


पूर्व - 


आटा चक्की 


दक्षिण - अंगरवार 


पश्चिम - पारस किराणा 


__ ११ 


प्रभाग क्र . ११ 


उत्तर - 


गेंद्रनाथ मोहुर्ले 


सर्वसाधारण स्त्री 


पूर्व - 


बँक ऑफ महाराष्ट्र 


दक्षिण - सुमन चल्लावार 
पश्चिम - देविदास प्रधाने 


१२ 


प्रभाग क्र . १२ 


उत्तर - 


अरविंद टेकाम 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


पूर्व धनराज कुरेकार 
दक्षिण - गुरनुले 
पश्चिम - प्रकाश राईंचवार 


११६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६ -२२, शके १९३७ 


अनुसूची – चालू 


( २ ) 


प्रभाग क्र . १३ 


उत्तर - 


प्रधाने 


अराखिव सर्वसाधारण 


पूर्व - 


आवळे 


दक्षिण - वसंत राईंचवार 


पश्चिम - फुकटु सोनुले 


प्रभाग क्र . १४ 


उत्तर - 


पेट्रोल पंप 


सर्वसाधारण स्त्री 


पूर्व - 


नारायण सोनुले 


दक्षिण - मोहूर्ले 


पश्चिम - कोहळे सर 


१५ 


प्रभाग क्र . १५ 


उत्तर - सतिश कोतपल्लीवार 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री 


पूर्व - 


प्रविण बोकडे 


दक्षिण - विठ्ठल मंदिर 


पश्चिम - शोभा बोगावार 


प्रभाग क्र . १६ 


उत्तर - 


मनोहर ताटकोंडावार 


अराखिव सर्वसाधारण 


पूर्व - 


गुडेवार ताई 


दक्षिण - महेंद्र मेकलवार 


पश्चिम - विलास यासलवार 


प्रभाग क्र . १७ 


उत्तर - गिरीश तुम्मे 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री 


पूर्व - 


चरनदास बोम्मेवार 


दक्षिण - येनगंधेवार सर 


पश्चिम - जिवन कोसरे 


दिपक म्हैसेकर , 
जिल्हाधिकारी , 


चंद्रपूर : 
दिनांक : ९ सप्टेंबर २०१५ . 


चंद्रपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६- २२ , शके १९३७ ११७ 


HTT 9-31 ( 37841.) ( 71. fà . ), H . FIL. 97 ., 37, 55 . 9& 3 . 

BY COLLECTOR 
In exercise of the powers conferred on meby Order No. SEC - 1094 - 164- 1994 , dated 31st October, 1994 and Order 
No . MNC -2015 -CR -09- D -06 , dated 3rd August, 2015 of the State Election Commissioner, Maharashtra , the Collector of 
Chandrapur District proposes to make the following draft order under Sub - section ( 1) of Section 10 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) (hereinafter referred to as 
" the said Act " ) to fix for the Saoli Nagar Panchayat, the number and extent of the wards into which the said Nagar 
Panchayat area shall be divided and to specify the wards reserve for Scheduled Castes , Scheduled Tribes, Backward 
Class of Citizens and Women ( including women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes, Backward 
Class of Citizens) as the case may be as shown in the Schedule to the Draft Order, Bearing No. Desk 10 -UDB - AK -WS 
1118 - 2015 , dated 12th August, 2015 was published as required by the proviso the sub -section ( 1) of Section 10 of 
the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 for the information of 
the residents of the Saoli Nagar Panchayats considering the objection received by me in respect of the said Draft 
Order. 


I, Deepak Mhaisekar, the Collector of Chandrapur District in exercise of the powers conferred on me by 
sub -section ( 1) of the Section 10 of the said Act, hereby make the following order namely :-- 

ORDER 
No. Desk - 10 -UDB - AK -WS- 1377 - 2015 . 


Whereas , the Regional Director ofMunicipalAdministration , Nagpurby his Order No. MUN - 19 ( 3 )-CR - 34 - 2015 , 
dated 2nd July , 2015 issued under sub -section (2 ) of Section 9 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for the Saoli Nagar Panchayats the number of 
Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes 
Backward Class of Citizens and Women ( including women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens), as shown below - 


( 1) The number of Councillors to be elected 
(2 ) The number of seats to be reserved - 

(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 

(c ) For the Backward Class of Citizens 
( 3 ) The total number of seats to be reserved for Women 

( including women belonging to the Scheduled Castes, 

Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens). 
(4) Out of seats at SerialNumber ( 3), the number of seats reserved 

for Women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the 
seats reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens as shown in item at Serial Number 
(2 ) (a ), (b ) and (c ) respectively , are as under : 

(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 

(c ) For the Backward Class of Citizens 
(5 ) Number of seats reserved for Women as General Category 

[number of seats at Serial Number (3 ) minus number of seats at 
SerialNumber (4) ]. 


११८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६-२२, शके १९३७ 


2 . Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me by Order No. SEC - 10931 -4 - 164 - 1994 , dated 
31st October. 1994 of State Election Commissioner,Maharashtra read with sub - section ( 1) of Section 10 of theMaharashtra 
Municipal Councils , NagarPanchayats and Industrial Townships Act, 1965 , (Mah . XL of 1965 ). I, Dr. Deepak Mhaisekar, 
the Collector ofChandrapur District hereby fix the number and extent of the wards into which the said Nagar Panchayat 
area shallbe divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes, Backward Class of Citizens and Women ( including women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens ) as the case may be, as shown in the Schedule to this order. 

3 . This order shall take effect for the purpose of the next General Elections held immediately following the date 
of this order. 


SCHEDULE 


Details of Area 


Ward 
No. 


Name of 
Ward , 
if any 


No. of seat reserved 
for S .C ., S . T. & O . B . C . 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


Ward No. 1 


Reserved for ladies S . C . 


Place . — MayawatiNagar 
North . — Narendra Gedam 
East. — Ashok Gaddamwar 
South . — SamajMandir 
West. - Prakash Surmwar 


Ward No . 2 


Reserved for S . C . 


Place . — Samyak Nagar 
North . — Subhash Gedam 


East. — 


Borkar Sir 


South . — Ashok Dudhe 
West. — Jitendra Borkar 


3 


Ward No. 3 


Reserved for S . T. 


Place . — Nagsen Colony 
North . — BharatWalke 
East. — Ganpat Sopankar 
South . — Mukram Kasture 


West. — Govinda Muttemwar 


4 


Ward No. 4 


General 


Place . — Siddharth Nagar 
North .— VishwasManakar 
East. - Bhaurao Gowardhan 
South . — Mithun Ganvir 
West. — Suresh Motghare 


Ward No . 5 


Reserved for ladies S . C . 


Place . — Rice Mill 
North . — Rice Mill 


East. — Baburao Ghonmode 
South . — Wacchala Kosankar 
West. — Shalik Gongle 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


११९ 


SCHEDULE - contd . 


(3 ) 


(1) 
6 


(2) 
Ward No . 6 


Reserved for OBC 


Place . - Wasudeo Raut 
North . — Wasudeo Raut 
East . — Milind Borkar 
South . — Nagar Panchayat Office 
West. — Masjid 


7 


Ward No . 7 


Place . — MSEB Office 


Reserved for S . C . 


North . - MSEB Office 


East . — AtulGhadse 
South . — ArvindGedam 


West. - Keshao Latelwar 


8 


Ward No. 8 


Place . — Ramdas Dahelkar 


Reserved for ladies 
General 


North . - Ramdas Dahelkar 


East . — 


Avinash Shinde 


South . — Raut Guruji 


West. — Ringdeo Raut 


9 


Ward No. 9 


Place. — Nandkishor Nikure 


Reserved for ladies 
General 


North . — Nandkishor Nikure 


East. — Dipak Kondakawar 
South . — Yashwant Bokawar 
West. — Sarda 


10 


Ward No. 10 


Reserved forladies OBC 


Place . — Wasudeo Raut 
North . - Wasudeo Raut 


East. - 


Ata Chakki 


South . — Angarwar 
West .- Paras Kirana 


11 


Ward No. 11 


Place. — Gendranath Mohurle 


Reserved forladies 
General 


North . — Gendranath Mohurle 


East. - Bank ofMaharashtra 
South . — Suman Challawar 
West.— Devidas Pradhane 


१२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६ -२२, शके १९३७ 


SCHEDULE — contd . 


(3) 


(1) 
12 


(2) 
Ward No. 12 


(4) 
Reserved for OBC 


Place. — Arvind Tekam 
North . — Arvind Tekam 


East. — DhanrajKurekar 
South . — Gurnule 


West. - Prakash Rainchawar 


Ward No. 13 


General 


Place . — Pradhane 
North . - Pradhane 


East. - 


Awale 


South . — Vasant Rainchawar 


West. — Fuktu Sonule 


14 


Ward No . 14 


Reserved for ladies 
General 


Place . — Petrol Pump 
North .— Petrol Pump 
East. — Narayan Sonule 
South . — Mohurle 
West. — Kohale Sir 


15 


Ward No . 15 


Reserved for ladies OBC 


Place. — Satish Kotpalliwar 
North .— Satish Kotpalliwar 
East. - Prawin Bokade 
South . - VitthalMandir 
West. — Shobha Bogawar 


Ward No. 16 


General 


Place . — Manohar Tatkondawar 
North. - Manohar Tatkondawar 
East. - Gudewar Tai 
South . — Mahendra Mekalwar 


West. - Vilas Yasalwar 


17. 


Ward No . 17 


Reserved for ladies OBC 


Place. - Girish Tumme 
North . — Girish Tumme 
East. — Charandas Bommewar 
South . — Yengandhewar Sir 
West. — Jiwan Kosare 


Chandrapur : 
Dated the 9th September 2015 . 


DEEPAK MHAISEKAR , 
Collector, Chandrapur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


१२१ 


२८ ( ६ ) 


बुधवार , सप्टेंबर ९ , २०१५ / भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( असा.)( ना . वि . पु.) म . शा . रा . अ .क्र . १६४ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ - नप - २०१५ - प्र .क्र .०९ - का . ०६, दिनांक ०३ - ०८ - २०१५ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . अधि . ४०वा ) 
च्या कलम १० पोट- कलम ( १ ) खाली भंडारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे मोहाडी नगर पंचायत 
जितक्या प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती व मागासवर्गीयांच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागासवर्ग स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक कार्या-१२- अका -२- नपाप्र.- कावि -८७० -२०१५ , 
दिनांक २१- ०८ - २०१५ च्या पत्राच्या अनुषंगाने प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र अधिनियम ( ४० ) च्या कलम १० पोट- कलम ( १) च्या परंतुकामध्ये निश्चित 
केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर पंचायत क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा 
सर्वंकष विचार करून मी , धीरजकुमार, जिल्हाधिकारी , भंडारा उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट -कलम ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


चा 


आदेश 


क्र .कार्या-१२- अका - २- नपाप्र .- कावि-९३१ -२०१५. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. अधि . ४०वा ) च्या कलम ९ 
पोट -कलम ( २ ) अन्वये प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांनी केलेल्या क्रमांक एमयुएन १९ ( ३)-सिआर 
४२- २०१५, दिनांक १२ ऑगस्ट २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांनी मोहाडी नगर पंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची 
संख्या अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग स्त्रियांसह ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


( १ ) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या . . 


. . 


१७ 


ना .-एक- अ- १६ ( १६६४) . 


१२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६ - २२ , शके १९३७ 


( २) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागाची संख्या ... 

( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
( ३) सर्वसाधारण 

[ अनुक्रमांक (१) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक (२) समोरील नमूद केलेल्या जागा ] 
( ४ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
उपरोक्त क्रमांक ( ४) पैकी वरील क्रमांक (२ ) ( अ), (ब ) आणि ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गीयांच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहिल . 


( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
( ६) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . . 

_ [ अनुक्रमांक ( ४) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक (५) समोरील नमुद केलेल्या जागा ] 

२. त्याअर्थी, आता, मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ - नप - २०१५-प्र . क्र .०९- का .०६ , 
दिनांक ०३ ऑगस्ट २०१५ व महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १० , पोट - कलम ( १ ) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , धीरजकुमार , जिल्हाधिकारी, भंडारा याद्वारे उक्त नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रमाणात 
विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्याची व्याप्ती या आदेशाच्या अनसचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असन ज्या प्रभागामध्ये 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 
मागासवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 
३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
नगर पंचायत मोहाडी सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ 


लोकसंख्या 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाचे 

नाव 
असल्यास 


प्रभागाची व्याप्ती 


आरक्षणाची स्थिती किती 

जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 
प्रभागाच्या सीमा ___ जसे — अनु . जाती/ अनु . 

जमाती/ नागरिकांच्या मागास 
वर्गासाठी वा स्त्रियांसाठी 
( अनु . जाती/ अनु. जमाती / 
नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी 
व स्त्रियांसाठी धरून ) 


( १) 


(६ ) 


(२ ) 
एकूण- ५९४ 
अ . जा .- ७० 
अ . ज .- ५७ 


सर्वसाधारण 


(३) 
प्रभाग क्र . १ उत्तर – शिवपाल भाजीपाले यांचे घर ते भूमापन नगर पंचायत 

क्र .३८ ते पेट्रोल पंप ते तुमसर रस्ता मोहाडीची उत्तर 
ओलांडून आय.टी . आय. ते माविम ते सीमा 
भूमापन क्र . १५४ पर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


१२३ 


( १) 


(२) 


(३) 


( ४ ) 


( ६ ) 


२ 


प्रभाग क्र .२ 


सर्वसाधारण 


एकूण- ६३६ 
अ. जा .- ४० 
अ . ज .- १५१ 


अनुसूची - चालू 

( ५ ) 
पूर्व – भूमापन क्र . १५४ ते पाटील ते कोर्ट नगर पंचायत 

यांचे मागून ते भूमापन क्र . ते १५७ ते मोहाडीची पूर्व 

चंदुबाबा देवस्थानाच्या उत्तरेपर्यंत . सीमा 
दक्षिण – चंदुबाबा देवस्थानाच्या उत्तरेपासून बस प्रभाग क्रमांक २ 

स्टॉपच्या उत्तरेकडून शेत मार्गाने 
कलंदर दर्गा ते पराते यांची जागा ते 
रामू पाटील यांचे घर डोंगरगाव 

रस्त्यालगत . 
पश्चिम - रामू पाटील ते रमेश समरीत ते डोंगरगाव प्रभाग क्रमांक २ 

रस्त्याच्या उजव्या बाजूने परमात्मा एक 
भवन ते गेडाम ते भाजीपाले ते भूमापन 

क्र . ३८ पर्यंत . 
उत्तर – भूमापन क्र . ३६ ते डोंगरगाव रस्त्याच्या नगर पंचायत 

बाजूने रस्ता ओलांडून रुख्मा बांडेबुचे मोहाडीची उत्तर 
ते प्रभाकर बोकडे ते तेजराम डेकाटे सीमा 
ते योगेश पुडके ते शेतमार्गाने बस 
स्टॉप ते तुमसर -भंडारा राज्य मार्ग 
ओलांडून चंदुबाबा देवस्थान ते भूमापन 

क्र . १५८ पर्यंत . 
पूर्व - चंदुबाबा देवस्थान चे पुर्वेकडील भूमापन नगर पंचायत 
क्र . १५८ . 

मोहाडीची पूर्व सीमा 
दक्षिण – चंदुबाबा देवस्थानचे पूर्वेकडील भूमापन प्रभाग क्रमांक ३ व 

क्र . १५८ ते तुमसर- भंडारा राज्य मार्ग प्रभाग क्रमांक ९ 
ओलांडून गाढवे यांचे दुकानाची चाळ 
ते गोमासे ते होमगार्ड कार्यालय ते 
लल्लू पराते ते लता हेडावू ते डोंगरगाव 
रस्ता ओलांडून खरेदी-विक्री ते जगन 
पराते ते केशोराव हेडावू यांचे घराजवळून 
वळून शालिक निखारे ते भूमापन क्र . ३ 

पर्यंत . 
पश्चिम - शालिक निखारे चे पश्चिमेकडील नगर पंचायत 

भूमापन क्र . ३ पासून भूमापन क्र . ३६ मोहाडीची पश्चिम 
पर्यंत . 

सीमा 


सर्वसाधारण स्त्री राखीव 


एकूण- ६६२ प्रभाग क्र . ३ उत्तर - लताबाई हेडाऊ ते बाळकिसन समरीत प्रभाग क्रमांक २ 
अ . जा .- २९ 

ते रागिणी सेलोकर ते हन्फी ते रमेश 
अ . ज .- ११६ 

डेकाटे डिस्ट्रीक्ट को - ऑपरेटीव्ह बँक 

ते नाग मंदिर ते भूमापन क्र . १५८ . 
पूर्व – भूमापन क्र . १५८ ते नाग मंदिर ते नगर पंचायत 

तहसील कार्यालयाच्या उत्तर सीमेवरील मोहाडीची पूर्व सीमा 
कंपाऊंड पर्यंत . 


१२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


( १) 


( ५ ) 


अनुसूचित जमाती स्त्री 
राखीव 


अनुसूची – चालू 
(२) (३) 

दक्षिण – तहसील कार्यालयाच्या उत्तर सीमेवरील प्रभाग क्रमांक ४ 

संपूर्ण कंपाउंड ते मदरसा च्या 
उत्तरेकडील रस्त्यापर्यंत व श्रीराम डेकाटे 
यांचे घर ते सरळ मोहन निमजे यांचे 

घरापर्यंत . 
पश्चिम - मोहन निमजे यांचे घरापासून तलाठी प्रभाग क्रमांक २ 

कार्यालय ते लताबाई हेडाऊ यांचे 

घरापर्यंत . 
एकूण- ६७५ प्रभाग क्र . ४ उत्तर - दिलीप पराते ते नारायण बोकडे यांचे प्रभाग क्रमांक ३ 
अ . जा .- ५५ 

घरापासून मदरसा ते तहसील 
अ . ज .- २८३ 

कार्यालयाच्या उत्तर सीमेवरील कंपाऊंड 
( तहसील कार्यालय परिसर समाविष्ट 
करून ) ते तहसील कार्यालय ते पूर्वेस 

भूमापन क्र . १५८ पर्यंत . 
पूर्व – तहसील कार्यालय चे पूर्वेकडील भूमापन नगर पंचायत 

क्र . १५८ पासून शहराच्या पूर्व सिमेने मोहाडीची पुर्व सीमा 
बांते इंजिनियर वर्क्स च्या पूर्वेकडील 

भूमापन क्र . १९८ पर्यंत . 
दक्षिण – बांते इंजिनियर वर्क्स च्या पूर्वेकडील प्रभाग क्रमांक ५ व 

भूमापन क्र . १९८ ते सुदामा च्या उत्तरेने प्रभाग क्रमांक ८ 
गुजराथी दुकान , मस्जीद ते आंधळगाव 
रोड च्या उत्तरेने बाजाराच्या सिमेने 
सुखदेवे यांचे घर ते नारायण बोकडे 

ते दिलीप पराते . 
पश्चिम - दिलीप पराते यांचे घर . 

प्रभाग क्रमांक ८ व ९ 


५ 


प्रभाग क्र . ५ 


ना . मा .प्र . सर्वसाधारण 


एकूण- ६८० 
अ . जा .- ९३ 
अ . ज .- ०१ 


उत्तर – भागवत निखारे ते जयराम गायधने ते प्रभाग क्रमांक ४ 

अशोक बडवाईक ते वामनराव ठवकर 
ते रस्ता ओलांडून बांते इंजिनियरिंग ते 
बाळू बारई राईस मिल मंदिर ते भूमापन 

क्र . १९८ . 
पूर्व – भूमापन क्र . १९८ ते सुरेश बारई ले नगर पंचायत 

आऊट ते भूमापन क्र . २०० ते कुशारी मोहाडीची पुर्व सीमा 

रोड . 
दक्षिण – कुशारी रोड ते नरेंद्र गायधने ते तुमसर - प्रभाग क्रमांक १३ 

भंडारा रस्ता ओलांडून सुदामा दुग्ध 
डेअरी ते रविवार बाजार ते अशोक 

कारंजेकर यांचे दुकान . 
पश्चिम - अशोक कारंजेकर यांचेकिराणा दुकान, प्रभाग क्रमांक ६ 

पौनीकर कपडा दुकान ते यश थोटे 
दवाखाना, शेषराव थोटे किराणा दुकान , 
भागवत निखारे यांचे घर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


१२५ 


( १) 


( ६ ) 


(२) 
एकूण- ६३० 
अ. जा .-०३ 
अ . ज .- ३२ 


(३) । 
प्रभाग क्र .६ 


ना . मा .प्र . स्त्री राखीव 


अनुसूची - चालू 

( ४ ) 
उत्तर - वासुदेव नंदनवार ते गणेश पराते ते प्रभाग क्रमांक ४ 

रस्ता ओलांडून शकुंतला निखारे ते 
परसराम पाटील ते कारू बारई ते 
कवडू बारई ते बाळू बारई यांचे जुने 
घर ते तेली समाज ते रस्ता ओलांडून 
ते निशा सायकल स्टोर्स ते सुदामा 
शाळेच्या उत्तरेने तुमसर- भंडारा मेन 

रोडपर्यंत . 
पूर्व - सुदामा शाळा 

प्रभाग क्रमांक ५ 
दक्षिण – सुदामा शाळा ते गणेश मेहर ते रमेश प्रभाग क्रमांक १२ 

बारई ते बाबू मेहर ते रस्ता ओलांडून 
संजय आकरे दुकान ते टिकाराम मोटघरे 
ते वसंता कोटांगले ते अंबिका सलून 

पर्यंत . 
पश्चिम - अंबिका सलून ते आशिष पशीने यांचे प्रभाग क्रमांक ७ 

दुकान ते दम्मानी ते किसन निमजे ते 
वासुदेव नंदनवार यांचे घरापर्यंत . 


प्रभाग क्र . ७ 


सर्वसाधारण 


एकूण- ६६० 
अ. जा .-३५ 
अ . ज .- ३० 


उत्तर – इमामवाडा ते गजभिये गुरुजी ते रामराव प्रभाग क्रमांक ८ 

पात्रे यांचे आरामशीन ते शंकर कुकवासे 
ते भावराव बारई ते रेवती बारई यांचे 

मेडिकल दुकानापर्यंत . 
पूर्व - रेवती बारई यांचे मेडिकल दुकान ते प्रभाग क्रमांक ६ 

मिताराम पाटील ते संतोष बारई ते 

परसराम कुंभारे ते मनोहर कुंभारे पर्यंत . 
दक्षिण – मनोहर कुंभारे ते ग्यानिराम तीबुडे ते प्रभाग क्रमांक ११ 

शालिक निकुडे यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम - शालिक निकुडे ते मनोहर पोहा मिल प्रभाग क्रमांक १० 

ते इमामवाडा चौक . 


ना . मा . प्र . स्त्री राखीव 


एकूण- ५९५ प्रभाग क्र .८ 
अ . जा .- ३३ 
अ . ज .- २४१ 


उत्तर - हरिश्चंद्र पराते , रमेश पाटील ते पेंटर प्रभाग क्रमांक ४ 

गोन्नाडे, विजय डेकाटे यांचे दुकानापर्यंत 
पूर्व - विजय डेकाटे यांचे दुकानापासून ते प्रभाग क्रमांक ४ 

शिवाजी चौक , उमा बारई यांचे घरापर्यंत 
दक्षिण – उमा बारई ते विनोद धान्य भंडार ते प्रभाग क्रमांक ७ व १० 

रस्ता ओलांडून आशा पात्रे ( शीतला 
व्हिडीओ) ते नझीर शेख ते सुनील 

भानारकर ( गुड्डू ) पर्यंत . 
पश्चिम - सुनील भानारकर ( गुड्डू ) ते अशोक प्रभाग क्रमांक ९ 

पराते ते सव्वालाखे मेडिकल ते रंभाड 
मिरची कांडप ते हरिश्चंद्र पराते यांचे 
घरापर्यंत . 


१२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


( १ ) 


(२) 
एकूण-५६७ 
अ. जा .- ०० 
अ . ज .- २४२ 


( ३ ) 
प्रभाग क्र .९ 


अनुसूचित जमाती सर्वसाधारण 


अनुसूची - चालू 

( ४ ) 
उत्तर – भूमापन क्र . ३७ ते सार्व. संडास ते प्रभाग क्र . २ व ३ 

नरेश बारापात्रे प्लॉट ते निखारे कंट्रोल 
दुकान ते मनोहर हेडावू यांचे घर ते 
डोंगरगाव रस्ता ओलांडून नत्थू सोनकुसरे 
यांचे घर ते कृष्णा मारबते ते मत मंदिर 
ते त्र्यंबक डेकाटे ते मालन बोकडे ते 

समरगडे ते दिलीप पराते यांचे घरापर्यंत . 
- त्र्यंबक डेकाटे ते मालन बोकडे ते प्रभाग क्र . ८ व ४ 
समरगडे ते दिलीप पराते ते रस्ता 
ओलांडून रामराव पात्रे ते महालगाव 
रोडवरील शरद नागपूरकर यांचे 

घरापर्यंत . 
दक्षिण – शरद नागपूरकर ते दलालवाडा ते मंदिर प्रभाग क्रमांक १० 

ते कोसा कंपनी ते भूमापन क्र . ३६ . 
पश्चिम - भूमापन क्र . ३६ ते भूमापन क्र . ३७ नगर पंचायत मोहाडीची 
पर्यंत . 

पश्चिम सीमा . 


१० 


अनुसूचित जाती स्त्री राखीव 


एकूण- ५५९ प्रभाग क्र . १० उत्तर – भूमापन क्र . १६६ ते शंकर कुंभले ते प्रभाग क्रमांक ९ 
अ . जा .- १०५ 

शंकर मारबते ते चक्रधर शेंडे ते दामू 
अ . ज .- १८२ 

निखारे पर्यंत . 
पूर्व - दामू निखारे यांचे घरापासून ते जनार्धन प्रभाग क्र . ८ व ७ 

निमजे ते रफिक शेख ते यादोराव 
पाठक ते महादेव श्रीपाद यांचे दुकाना 

पर्यंत . 
दक्षिण – महादेव श्रीपाद यांचे दुकानापासून प्रभाग क्रमांक ११ 

महिपाल बावणे ते जयनाबाई श्रीपाद ते 
किसनुजी निमजे ते बाबूलाल बन्सोड ते 
दशरथ पराते ते जगदीश निमजे ते 

अंगणवाडी केंद्र २ ते भूमापन क्र . २६ . 
पश्चिम - भूमापन क्र . २६ ते भूमापन क्र . १६६ , नगर पंचायत मोहाडीची 

शंकर कुंभले ते शंकर मारबते पर्यंत . पश्चिम सीमा . 


११ 


एकूण- ६४७ 
अ . जा .- ५३ 
अ . ज .- २०१ 


प्रभाग क्र . ११ उत्तर - भूमापन क्र . २६ ते दिनकर बोकडे ते प्रभाग क्र . १० सर्वसाधारण स्त्री राखीव 

रेवनाथ निमजे ते काशीराम निमजे ते 

अशोक सोनवाने पर्यंत 
पूर्व - अशोक सोनवणे ते प्रमोद बागडे ते प्रभाग क्र . १० व ६ 

यशवंत श्रीपाद ते डॉ . डेकाटे यांचे घर 
( गुरव ज्वेलर्स) ते कोलबा श्रीपाद यांचे 

घरापर्यंत . 
दक्षिण – कोलबा श्रीपाद ते बंडू सोनकुसरे ते प्रभाग क्र . १६ व १२ 

विठ्ठल श्रीपाद ते दलालवाडा ते काशीराम 
रायकवाड यांचे घरापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ १२७ 


अनुसूची – चालू 


(१ ) 


(२) 


( ३) 


( ४) 


( ५ ) 


पश्चिम - काशीराम रायकवाड यांचे घरापासून ते नगर पंचायत मोहाडीची 

केशोराव ते मस्जीद ते भूमापन क्र . २४ पश्चिम सीमा . 
ते दिनकर बोकडे पर्यंत . 


१२ 


एकूण- ६८५ 
अ . जा .- ११ 
अ . ज .- २९८ 


प्रभाग क्र . १२ उत्तर – भूमापन क्र . २४ ते पंढरी बरबट ते प्रभाग क्र . ११ अनुसूचित जमाती स्त्री राखीव 

नंदनवार पोलीस खुली जागा ते जनार्धन 

श्रीपाद यांचे घरापर्यत . 
पर्व – जनार्धन श्रीपाद , इंदिरा पुतळा , बाळा प्रभाग क्र . ६ , १३ व 

कारंजेकर ते जगन महालगावे यांचे १४ 

घरापर्यंत . 
दक्षिण – जगन महालगावे ते चौंडेश्वरी रस्ता प्रभाग क्र . १५ 

ओलांडून गजानन निमजे ते जे . टी . 
निमजे ते गोपाल निमजे ते काशीबाई 
निमजे ते काशीनाथ नंदनवार ते 
काशिनाथ निपाने ते आनंदराव बारापात्रे 
ते पंढरी कुंभारे ते नत्थू निमजे ते 
अंगणवाडी केंद्र (विठ्ठल गायधने यांचे 

घराजवळ ). 
पश्चिम - अंगणवाडी केंद्र (विठ्ठल गायधने यांचे प्रभाग क्र . १६ व ११ 

घराजवळ ) ते नदीच्या तीराने पंढरी 
बरबट यांचे घरापर्यंत ते भूमापन क्र . 
२२ ते भूमापन क्र . २४ 


१३ 


एकूण- ५४८ 
अ . जा .- २८ 
अ . ज .- १० 


प्रभाग क्र .१३ उत्तर - श्री . निमजे यांचे पान दुकान, SBI प्रभाग क्र . ५ सर्वसाधारण 

Bank , कुशारी कडे जाणारा रस्ता 
तुमसर-भंडारा रस्ता ओलांडून वेल्डींग 

दुकान ते भूमापन क्र . २०४ पर्यंत . 
पूर्व - वेल्डींग दुकानाचे पूर्वेकडील भूमापन नगर पंचायत 

क्र . २०४ ते श्री . हटवार यांचे घर , मोहाडीची पूर्व सीमा . 
बार ते तुमसर- भंडारा रस्ता ओलांडून 
हिरामण शेंदरे यांचे घरापर्यंत ते 

भू.क्र . २०६ 
दक्षिण – भ . क्र . २०६ हिरामण शेंदरे यांचे प्रभाग क्र . १७ 

घरापासून रुस्तम शेख ते शालिक 
हटवार ते कमलेश हटवार ( झेरॉक्स ) 

यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम - भोजराम हटवार यांचे घरापासून हारगुडे प्रभाग क्र . १४ व १२ 

ते सुनील गी -हेपुंजे ते भगत ते ग्रामपंचायत 
कॉम्प्लेक्स ते श्री . चौधरी यांचे घर ते 
श्री . निमजे यांचे पान दुकानापर्यंत . 


१२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


( १) 


ना . मा . प्र . सर्वसाधारण 


अनुसूची – चालू 
(२) (३) 
एकूण- ५८३ प्रभाग क्र . १४ उत्तर - श्री . बंडू जोशी यांचे घर ते काशीनाथ प्रभाग क्र . १३ 
अ . जा .- ५४ 

बुरबादे यांचे घर ते प्यारेलाल पशिने 
अ . ज .- १० 

यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व – प्यारेलाल पशिने यांचे घर ते नामदेव प्रभाग क्र .१७ 

हटवार ते गराडे ते कळंबे गुरुजी ते 

शरद थोटे ते जिभकाटे यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण – जिभकाटे ते झिबलाबाई मेहर ते दिलीप प्रभाग क्र . १७ 

उमरकर , रमेश बावणे यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम - रमेश बावणे यांचे घर ते वाडीभस्मे प्रभाग क्र . १५ व १२ 

यांचे दुकान ते अतकरी यांचे घर ते 
वाडीभस्मे पेपर ते बाबू दिपटे ते श्री . 
बंडू जोशी यांचे घरापर्यंत . 


१५ 


सर्वसाधारण 


एकूण- ६८५ प्रभाग क्र . १५ उत्तर – काशिनाथ निनावे ते कोसा केंद्र ते प्रभाग क्र . १२ 
अ . जा .- २१ 

नरेश मारबते ते लहू सोनकुसरे ते 
अ . ज .- २१८ 

कौसल्या निमजे ते बळवंत निमजे ते 

रामचंद्र झोडे यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व - रामचंद्र झोडे यांचे घरापासून ते नत्थू प्रभाग क्र . १४ 

बावणे ते शैलेश ऑटो वर्क्स, रमेश 
मारबते ते तातोबा साठवणे , रामरतन 

( पोतन ) बावणे यांचे घरापर्यंत 
दक्षिण – पोतन बावणे ते बाळू गायधने ते दामोदर प्रभाग क्र . १६ 

गायधने ते लहानू साठवणे ते पंचशील 
साठवणे ते उपासराव मारबते ते दशरथ 

कुंभारे ते काशिनाथ निनावे यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम - काशिनाथ निनावे यांचे घर . 

प्रभाग क्र . १६ 


१६ 


एकूण-५५३ 
अ . जा .- २५ 
अ . ज .- ४८ 


प्रभाग क्र .१६ उत्तर – भूमापन क्र . १७४ ते विद्युत वितरण , प्रभाग क्र . १५ ना . मा .प्र. स्त्री राखीव 

चौंडेश्वरी मंदिर , परिश्रम सभागृह ते 
प्रेमू हेडाऊ ते हरिचंद कुंभारे यांचे 

घरापर्यंत . 
पूर्व - हरिचंद कुंभारे यांचे घरापासून भोजाराम प्रभाग क्र . १७ 

डेकाटे ते शंकर कुंभारे ते गौराबाई 
महालगावे ते सुभाष वैरागडे ते बाळू 
गायधने ते बिसराम बावणे ते भैय्या 
गभने ते वरठे ते पोलीस स्टेशन , चर्च 

ते भूमापन क्र . १२० पर्यंत . 
दक्षिण – मोहाडी शहराच्या दक्षिण सीमेला असलेले नगर पंचायत 

तुमसर -भंडारा रोड वरिल भूमापन क्र . मोहाडीची दक्षिण सीमा . 
१२० पासून पश्चिमेला भूमापन क्र . ५५ 
पर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


१२९ 


अनुसूची - चालू 


(१) 


(२) 


(३) 


( ४ ) 


( ६ ) 


पश्चिम - भूमापन क्र . ५५ पासून विद्युत वितरण 

चे पलीकडे भूमापन क्र . १७४ पर्यंत . 


( ५ ) 
नगर पंचायत 
मोहाडीची पश्चिम 
सीमा . 


१७ 


सर्वसाधारण स्त्री राखीव 


एकूण- ६२१ प्रभाग क्र .१७ उत्तर – महागु गायधने यांचे घरापासून रामा प्रभाग क्र . १३ 
अ . जा .- ५५ 

निखारे ते पांडुरंग समरीत ते प्रमोद 
अ . ज .-०० 

गभने ते रस्ता ओलांडून प्रकाश वाघमारे 
ते तुकाराम मारबते ते देशभ्रतार यांचे 
घर ते उजवीकडे वळून दवाखाना 
क्वार्टर ते भोजराम हटवार यांचे घर 
ते शेबे यांचे घरापासून तुमसर-भंडारा 
राज्य मार्ग ओलांडून भूमापन क्र . ५३ 

पर्यंत . 
पूर्व – भूमापन क्र . ५३ पासून दत्तमंदिर , हनुमान । नगर पंचायत 

मंदिर, हुतात्मा स्मारक चे मागून विश्राम मोहाडीची पुर्व 
गृह व कालवा ओलांडून श्री . ढोमणे सीमा . 
यांचे गोदाम ते दक्षिणेस भूमापन क्र . 

६२ पर्यंत . 
दक्षिण – मोहाडी शहराच्या दक्षिण सीमेला असलेले नगर पंचायत 

श्री . ढोमणे यांचे भंडारा रोड वरील मोहाडीची दक्षिण 

गोदाम चे दक्षिणेस भूमापन क्र . १९७. सीमा . 
पश्चिम - मोहाडी शहराच्या दक्षिण सीमेला असलेले प्रभाग क्र . १६ 

श्री . ढोमणे यांचे भंडारा रोड वरील 
गोदाम चे दक्षिणेस भूमापन क्र . १९७ 
ते गावातील तुमसर-भंडारा मुख्यमार्गाने 
गायमुख नदीवरील पुल ओलांडून 
गावातील रस्त्याने भीमराव मनगटे ते 
महागु गायधने यांचे घरापर्यंत . 


भाग १ - अ ( असा .)( ना .वि . पु .) म . शा . रा . अ . क्र . १६५ . 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ -नप- २०१५ -प्र. क्र .०९- का .०६, दिनांक ०३-०८- २०१५ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . अधि . ४०वा ) 
च्या कलम १०, पोट -कलम ( १ ) खाली भंडारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे लाखनी नगर पंचायत 
जितक्या प्रभागांमध्ये विभागण्यात येईल त्यांची प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती व मागासवर्गीयांच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती 
व नागरिकांच्या मागासवर्ग स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक कार्या-१२ - अका- २- नपाप्र .- कावि -८७० -२०१५, 


ना .- एक - अ-१७ (१६६४ ). 


१३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६ - २२ , शके १९३७ 


दिनांक २१ -०८- २०१५ च्या पत्राच्या अनुषंगाने प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र अधिनियम ( ४०) च्या कलम १० पोट- कलम (१) च्या परंतुकामध्ये निश्चित 
केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर पंचायत क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा 
सर्वंकष विचार करून मी , धीरजकुमार, जिल्हाधिकारी , भंडारा उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट- कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


आदेश 


क्र .कार्या- १२ - अका- २- नपाप्र .- कावि -९३२- २०१५. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४०वा ) च्या कलम ९ 
पोट -कलम (२ ) अन्वये मा . प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांनी केलेल्या क्रमांक एमयुएन १९ ( ३)-सिआर 
४२- २०१५ , दिनांक १२ ऑगस्ट २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांनी लाखनी नगर पंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची 
संख्या अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग स्त्रियांसह ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


१७ 


( १ ) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या . . 

__ . . 
(२) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागाची संख्या - 

( अ) अनुसूचित जाती 


( ब ) अनुसूचित जमाती 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 


( ३ ) सर्वसाधारण 


- [ अनुक्रमांक (१) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक (२) समोरील नमूद केलेल्या जागा] 
( ४) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
( ५ ) उपरोक्त क्रमांक (४ ) पैकी वरील क्रमांक २ ( अ), ( ब) आणि ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, 

अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गीयांच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहिल . 


___ ०९ 


( अ ) अनुसूचित जाती 


( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
( ६) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


ज 


वावयाच 


[ अनुक्रमांक ( ४ ) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ( ५) समोरील नमुद केलेल्या जागा ] 


त्याअर्थी, आता , मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ -नप- २०१५ - प्र .क्र .०९ - का .०६ , 
दिनांक ०३ ऑगस्ट २०१५ व महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १० पोट - कलम ( १ ) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , धीरजकुमार , जिल्हाधिकारी भंडारा याद्वारे उक्त नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रमाणात 
विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्याची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 
मागासवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४, २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


१३१ 


या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश . 

अनुसूची 
नगर पंचायत मोहाडी सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ 


प्रभाग 


लोकसंख्या 


प्रभागाचे 


क्रमांक 


नाव 


नाव 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभागाच्या सीमा 


असल्यास 


आरक्षणाची स्थिती किती 
जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 

जसे अनु . जाती / अनु . 
जमाती/नागरिकांचा मागास 
वर्गासाठी वा स्त्रियांसाठी 
( अनु . जाती / अनु . जमाती / 
नागरिकांचा मागासवर्गासाठी 
व स्त्रियांसाठी धरून ) 


( १) 


( २) 


( ३) 


( ६ ) 


एकूण- ७४५ 
अ . जा .- १४८ 
अ . ज .- ११ 


उत्तर – सोमलवाडा रोडवरील श्री . श्रीराम मडावी उत्तर- मौजा सावरी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

यांचे घरामागील नगर पंचायत हद्दीने पूर्व- प्रभाग क्र . २ ( महिला ) 
पर्वेकडे नानाजी पुडके यांचे घर ते दक्षिण- प्रभाग कह 
शेतशिवार होत श्री . सुधीर झलके ते जमा की 
श्री . अनिल गभणे यांचे घरापर्यंत . 
- श्री . अनिल गभणे यांचे घर ते दक्षिणेस 

श्री भाऊराव झलके ते गोपीचंद गायधनी 
ते धनराज झिंगरे यांचे घर ते पायवाटेने 
श्री . राम वाघमारे ते श्री . मधुकर मोहनकर 

यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण – श्री . मधुकर मोहनकर ते श्री . संजय 

भदाडे गणेश मंदिर ते मुस्लीम कब्रस्थान 
होत सिंधी लाईन सोमलवाडा रोडवरील 

मच्ची मार्केट चे कार्नर पर्यंत . 
पश्चिम - सिंधी लाईन सोमलवाडा रोडवरील मच्ची 

मार्केट ते उत्तरेस इलेक्ट्रीक डी . पी . 
नगर पंचायत कार्यालय होत सरळ 
रोडने श्री . श्रीराम मडावी यांचे 
घरापर्यंत . 


२ 


एकूण- ७५० 
अ . जा .- ४४ 
अ . ज .- ०८ 


उत्तर - श्री . अनिल गभणे यांचे घरालगतची उत्तर- मौजा लाखोरी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

खुली जागा ते पूर्वेकडे न.प. हद्दीने दत्त पूर्व- प्रभाग क्र . ३ 
राईस मिल ते नगर पंचायत सीमा होत दक्षिण- प्रभाग क ५ 
लाखोरी रोडवरील श्री . प्रकाश मुंघाटे वह 
यांचे घरापर्यंत . 

पश्चिम - प्रभाग क्र . १ 
पूर्व - लाखोरी रोडवरील श्री . प्रकाश मुंघाटे 

ते लाखोरी रोडने दक्षिणेकडे श्री . गायधने, 
श्री . तुळशिराम गिर्हेपुंजे यांचे घरापर्यंत . 


१३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


( १) 


(२) 


(३) 


दक्षिण – श्री . तुळशिराम गिर्हेपुंजे यांचे घर ते 

रस्ता ओलांडून श्री . मांढरे ते इंदुबाई 
दुरुगकर श्री . दयाराम झिंगरे यांचे 

घरालगतची बोरवेलपर्यंत . 
पश्चिम - श्री . दयाराम झिंगरे यांचे घरालगतची 

बोरवेल पासून उत्तरेकडे पायवाटेने 
श्री . मनराज गायधने ते श्री . केशव 
गायधने ते श्री . सुरेश नाजूक गायधने 
ते सरळ रोडने श्री . अनिल गभणे यांचे 
घरालगतची खुली जागेपर्यंत . 


३ 


एकूण - ७४५ 
अ. जा .- १२२ 
अ . ज .- ५३ 


उत्तर - लाखोरी रोडवरील नगर पंचायत हद्दीने उत्तर -मौजा लाखोरी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

पूर्वेकडे संजय नगर बेघर वसाहत होत पूर्व- प्रभाग क्र . ४ ( महिला ) 
श्री . बिसेन याचे घरापर्यंत . 

दक्षिण- प्रभाग क्र . ४ 
पूर्व - श्री . बिसेन यांचे घर ते दक्षिणेकडे शेत व ५ 

शिवारातून कच्च्या रस्त्याने श्री . झलके पश्चिम - प्रभाग क्र . २ 
यांचे नवीन घर ते टावर जवळील 

श्री . विलास गायधने यांचे घर . 
दक्षिण – श्री . विलास गायधने यांचे घरापासून 

पश्चिमेकडे श्री . प्रभाकर देशमुख , 

श्री . रामटेके यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम - श्री . रामटेके यांचे घर ते विलास ठवरे 

ते रस्ता ओलांडून बाळकृष्ण पालांदूरकर 
ते लाखोरी रोडने संताजी मंगल कार्यालय 
होत नगर पंचायत सिमेपर्यंत . 


एकूण- ७६९ 
अ . जा .- १३२ 


अ . ज .- २९ 


व ३ . 


उत्तर - नंदकुमार निंबाळकर यांचे घर ते उत्तर - मानेगाव सर्वसाधारण ( महिला ) 

पुरुषोत्तम कानतोडे ते पोलीस क्वार्टर पर्व- मानेगाव 
मागील टावर ते शेत -शिवारातून आदर्श दक्षिण - नागपर- रायपर 
नगरवरील नगर पंचायत हद्दीपर्यंत . 

नॅशनल हायवे . 
पर्व - नगर पंचायत हद्दीने दक्षिणेकडे जमा क . 

श्री . भाजीपाले ग्रामसेवक यांचे घर ते । 
हायवेवरील श्री . हरीभाऊ मोहरकर 

यांचे वेल्डिंग वर्क्सपर्यंत . . 
दक्षिण – हायवेवरील श्री . हरीभाऊ मोहरकर 

यांचे वेल्डिंग ते हायवेने पश्चिमेकडे 
राजेश गायधनी यांचे बर्तन भांडार ते 

इस्माईल शेख यांची गादी दुकानापर्यंत . 
पश्चिम - इस्माईल शेख यांची गादी दुकान व 

मकानपासून उत्तरेकडे नंदकुमार 
निंबाळकर यांचे घरापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


१३३ 


( ६ ) 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


एकूण- ७३४ 
अ. जा .- ५५ 
अ . ज .- २३ 


अनुसूची - चालू 

( ५ ) 
उत्तर - श्री . श्रीराम क्षिरसागर यांचे घर ते उत्तर - प्रभाग क्र . २ 

श्री . मुळे, रस्ता ओलांडून श्री . गायधने पूर्व- प्रभाग क्र . ४ 
ते श्री . धोटे महाराज , रस्ता ओलांडून दक्षिण -नागपुर - रायपुर 
श्री . केशव रामटेके ते श्री . देवाजी गाना 

नॅशनल हायवे. 
बघेले यांचे घरापर्यंत . 

पश्चिम - प्रभाग क्र . ६ 
पूर्व - श्री . देवाजी बघेले यांचे घर ते दक्षिणेकडे 

हायवेवरील श्री . रविशंकर पंचबुधे यांची 

आटो. मोबाईल दुकानपर्यंत . 
दक्षिण – श्री . रविशंकर पंचबुधे याची आटो 

मोबाईल दुकान ते हायवेने पश्चिमेकडे 
श्री . सलीम आकबानी , रस्ता ओलांडून 
बोधनकर ते श्री . विनोद खेडीकर यांचे 

घरापर्यंत . 
पश्चिम - श्री . विनोद खेडीकर यांचे घर ते 

उत्तरेकडे हनुमान मंदिर ते श्री . श्रीराम 
क्षिरसागर यांचे घरापर्यंत . 


सर्वसाधारण 


एकूण- ७८३ 
अ . जा .- १७३ 
अ . ज .- ०९ 


उत्तर - नगर पंचायत व्यापारी संकुल ते उत्तर- प्रभाग क्र . १ 

श्री . लीलाधर थोटे श्री . झिंगरे यांचे पूर्व- प्रभाग क्र . ५ 
घरापर्यंत . 

दक्षिण- नागपूर - रायपूर 
पूर्व - श्री . झिंगरे ते श्री . प्रमोद मस्के ते नॅशनल हायवे . 

मधकर निंबेकर ते हायवेवरील मुरलीधर पश्चिम - प्रभाग क्र . ८ 

गिर्हेपुंजे यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण – हायवेवरील मुरलीधर गिर्हेपुंजे ते 

पश्चिमेकडे हायवेरोडने श्री . झलके यांचे 

राजस्थान मिष्टानपर्यंत . 
पश्चिम - श्री . झलके यांचे राजस्थान मिष्टान ते 

लागून असलेले मयुर गिफ्ट सेंटर ते 
उत्तरेकडे सिंधी लाईन रोड ने नगर 
पंचायत व्यापारी संकुलपर्यंत . 


७ 


एकूण- ७९९ 
अ. जा .- २०२ 
अ . ज .- २८ 


उत्तर - श्री . बागडे यांचे घर ते सोमलवाडा उत्तर- मौजा सावरी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

रोडवरील श्री . अनिल निर्वाण यांचे पूर्व- प्रभाग क्र . १ 
घरापर्यंत . 

दक्षिण- प्रभाग क्र . ८ 
पूर्व - श्री . अनिल निर्वाण ते सिधी लाईन रोड पश्चिम मौजा मरमाडी 

ने दक्षिणेकडे श्री . मोहन पडोळे ते श्री . 

शालीकराम गिर्हेपुंजे यांचे मकानपर्यंत . 
दक्षिण – श्री . शालीकराम गिर्हेपुंजे यांचे मकान 

ते श्री . देवचंद गायधनी ते श्री . सुभाष 
कावळे यांचे नवीन मकान . 


१३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


अनुसूची – चालू 


( १) 


(२) 


(३) 


पश्चिम - श्री . सुभाष कावळे यांचे नविन मकान ते 

उत्तरेकडे प्रविण किराणा ते श्री . थुलकर 
यांचे घर ते श्री . बागडे यांचे घरापर्यंत . 


८ 


एकूण -८१४ 
अ . जा .- १०४ 


अ . ज .- १४ 


उत्तर – सचदेव आटा चक्की ते पूर्वेकडे उत्तर - प्रभाग क्र . ७ सर्वसाधारण 

श्री . धनराज गिर्हपुजे ते सिंधीलाईन पर्व - प्रभाग क्र . ६ 

रोडवर श्री . नत्थू गिहेपुजे यांचे घरापर्यंत . दक्षिण- नागपर - रायपर 
पूर्व - सिंधीलाईन रोडवर श्री . नत्थू गिर्हेपुंजे नॅशनल हायवे 
यांचे घर ते दक्षिणेकडे खरीदी-विक्री 

पश्चिम - मौजा मुरमाडी 

र 
कार्यालय होत हायवेवरील श्री . भांडारकर 

यांचे कॉम्प्लेक्सपर्यंत . 
दक्षिण – श्री . भांडारकर यांचे कॉम्प्लेक्स ते 

पश्चिमेकडे हायवेने श्री . शामकांत 

झलके ( महालक्ष्मी इंटर प्राईजेश ) . 
पश्चिम - श्री . शामकांत झलके ( महालक्ष्मी इंटर 

प्राईजेश ) ते यांचे घरामागील श्री . निंबार्ते 
ते श्री . गिर्हेपुंजे ते श्री . धांडे, चोरे ते 
लद्धानी ते ज्ञानदेव चोले ते श्री . नागदेवे 
ते सचदेव आटा चक्कीपर्यंत . 


एकूण- ६७३ 
अ. जा .- १३ 
अ . ज .- ५१ 


उत्तर – हायवेवरील पंचायत समिती कार्यालय उत्तर- नागपूर - रायपूर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
ते पूर्वेकडे रोकडे कॉम्प्लेक्स . नॅशनल हायवे. 

( महिला ) 
पूर्व – रोकडे कॉम्प्लेक्स ते दक्षिणेकडे तलावाच्या पूर्व- प्रभाग क्र . १० 

कच्च्या रोडने तलावाच्या पारीवरील व १५ 
श्री . रघुवीर बादशहा ते फरीदा आकबानी दक्षिण- प्रभाग क्र . १६ 
ते तलाव पारीवरील श्री . लक्ष्मण भुरे पश्चिम मौजा मरमाडी 

यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण – तलाव पारीवरील श्री . लक्ष्मण भुरे यांचे 

घरापासून तलावाच्या पारीने आतील 

बाजुने ऑक्सिजन पार्कपर्यंत . 
पश्चिम - ऑक्सिजन पार्क ते उत्तरेकडे श्री . 

भोजराज बावनकुळे ते कच्छवय 
आरामशीन ते हायवेवरील पंचायत समिती 
कार्यालय लाखनीपर्यंत . 


१० 


एकूण -८५१ 
अ. जा .- १६ 
अ . ज .-८२ 


उत्तर – हायवेवरील दि अर्बन को . ऑ. बँक ते उत्तर-नागपूर - रायपूर अनुसूचित जमाती 

हायवेने पूर्वेकडे भदाडे कॉम्प्लेक्स नॅशनल हायवे. ( सर्वसाधारण ) 
( मोबाईल शॉप ) पर्यंत . 

पूर्व- प्रभाग क्र . ११ 
पूर्व – भदाडे कॉम्प्लेक्स ते आतील रोडने दक्षिण -प्रभाग क्र . ९ 

दक्षिणेकडे मिठापानी , पुराम ते वरवाडे पचम - पभाग क . 
चे घरापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


१३५ 


अनुसूची - चालू 


___ (१) 


(२) 


(३) 


( ४ ) 


दक्षिण – वरवाडे, प्रभु ते खाली जागेतील कच्च्या 

रोडने उत्तरेस श्री . सुरेश गायधनी 

यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम - श्री . सुरेश गायधनी ते उत्तरेकडे 

हायवेवरील अर्बन बँकपर्यंत . 


११ 


सर्वसाधारण 


एकूण- ८०३ 
अ . जा .- ३९ 
अ . ज .- ३८ 


उत्तर - हायवेवरील श्री . मुरलीधर भांडारकर उत्तर- नागपूर- रायपूर 

यांचा रिकामा प्लॉट ते पूर्वेकडे मालाधारे नॅशनल हायवे 
कॉम्प्लेक्स ते श्री . अनिल खेडीकर ते पूर्व-प्रभाग क्र . १२ 

श्री . धनराज गायधनी यांचे घरापर्यंत . दक्षिण- प्रभाग कर 
पूर्व - श्री . धनराज गायधनी यांचे घर ते , 

पश्चिम- प्रभाग क्र . १० 
दक्षिणेकडे श्री . माधवराव भोयर यांचे 

घरापर्यंत . 
दक्षिण – श्री . माधवराव भोयर यांचे घर ते 

पश्चिमेकडे श्री . नरेश ईलमकर ते 
बोळीची पार ओलांडून श्री . नेमिचंद 
देशमुख ते रस्ता ओलांडून गुजरी 
चौकातील श्री . विलास लांजेवार यांचे 

किराणा दुकान व मकानपर्यंत . 
पश्चिम - श्री . विलास लांजेवार यांचेकिराणा 

दुकान व मकान ते श्री . नागपुरे ते 
सैय्यद , मोहनकर ते श्री . धनु व्यास ते 
श्री . मुरलीधर भांडारकर यांचे रिकामे प्लॉट . 


१२ 


एकूण- ६९४ 
अ . जा .- ११८ 
अ . ज .- २६ 


उत्तर – हायवेवरील श्री . अरविंद भिवगडे यांचे उत्तर- नागपूर- रायपूर सर्वसाधारण ( महिला ) 

घर ते पूर्वेकडे लिलाबाई साखरे ते नॅशनल हायवे . 
नाल्यापर्यंत . 

पूर्व- मौजा मानेगाव 
पूर्व - नाला. 

दक्षिण- प्रभाग क्र . १३ 
दक्षिण – नाला ते पश्चिमेकडे श्री . नरेंद्र भदाडे, पश्चिम प्रभाग क ११ 

श्री . राजेश देशमुख ते कोप - यावरील 

रिकामा प्लॉट पर्यंत . 
पश्चिम - कोप -यावरील रिकामा प्लॉट ते 

श्री . दादाराम बेलकोडे यांचे घर ते 
समोरील रस्ता ओलांडून श्री . दत्त मंदिर 
सेजारी पांदन रस्त्यावरील श्री . सुनिल 
बडगे यांचे घर ते गल्लीने गौराबाई 
बेलखोडे ते गुजरी चौकातील श्री . राजेश 
भानारकर यांचे घर ते विमल पचारे, 
प्रार्थना घर ते बोळीतील पार ओलांडून 
श्री . गणेश घुमळे ते श्री . नेवारे यांचे 
नविन घर ते रस्ता ओलांडून श्री . देवगडे 
ते श्री . अरविंद भिवगडे यांचे घरापर्यंत . 


१३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


(१) 


(३) 


(२) 
एकूण- ६७७ 
अ . जा .- ९५ 
अ . ज .- ० 


सर्वसाधारण 


उत्तर - सेलोटी रोडवरील श्री . लाखनीकर टेलर्स उत्तर- प्रभाग क्र . १२ 

ते मधल्या गल्लीने दत्तमंदिर ते दक्षिणेस पूर्व- मौजा मानेगाव 
कोप - यावरील श्री . निर्वाण यांचा रिकामा 

दक्षिण- प्रभाग क्र . १४ 
प्लॉट ते रस्ता ओलांडून दक्षिणेस 

पश्चिम -प्रभाग क्र . १५ 
श्री . पतिराम क्षीरसागर ते नालापर्यंत . 
पूर्व - नाला . 
दक्षिण – नाला ते जुना सानगडी रोडने पश्चिमेस 

श्री . रामचंद पंधरे ते सेलोटी रोडवर 

श्री . लक्ष्मण सोनटक्के . 
पश्चिम - श्री . लक्षमण सोनटक्के ते लाखनीकर 

टेलर्स पर्यंत . 


१४ 


एकूण- ७०४ 
अ. जा .- २९२ 
अ . ज .- ० 


उत्तर - श्री लिहीनदास भैसारे ते सेलोटी रोडवर उत्तर- प्रभाग क्र . १३ अनुसूचित जाती 
श्री विठ्ठल मंदिर ते रस्ता ओलांडून व १५ 

( महिला ) 
सेलोटी रोडवरील श्री . रामचंद्र गिरेपुंजे पूर्व-मौजा मानेगाव 
ते जुना सानगडी रोडने बिसराम पचारे 

दक्षिण- प्रभाग क्र . १७ 
ते नालापर्यंत . 

पश्चिम -प्रभाग क्र . १६ 
पूर्व - नाला 
दक्षिण – नाला ते शेतशिवार होत परत सेलोटी 

रोडवरील श्री . खोब्रागडे ते रस्ता ओलांडून 
श्री . दिगंबर निर्वाण ते सायत्रा बोदेले 
यांचे घर व धरमसारे यांचे रिकामे 

प्लॉट पर्यंत . 
पश्चिम - धरमसारे यांचे रिकामे प्लॉट ते 

श्री लिहीनदास भैसारे . 


१५ 


एकूण- ७४५ 
अ . जा .- ० 
अ. ज .- ६७ 


उत्तर – गुजरी चौकातील श्री . गणपतराव जुनघरे उत्तर- प्रभाग क्र . १२ सर्वसाधारण ( महिला ) 

ते हनुमान मंदिर होत जिल्हा परिषद पर्व- प्रभाग क्र . १3 
प्राथमिक शाळापर्यंत . 

दक्षिण- प्रभाग क्र . १४ 
पर्व - जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ते 

। 
श्री . जगदीश क्षिरसागर , श्री . वसंत 
पडोळे ते श्री . अर्जुन धरमसारे यांचे 

घरापर्यंत . 
दक्षिण – श्री . अर्जुन धरमसारे यांचे घर ते सिपेवाडा 

रोडवर श्री . नरेश पडोळे ते रस्ता 
ओलांडून श्री . पचारे ते तलावाच्या 

पारीवरील पाण्याची टाकीपर्यंत . 
पश्चिम - पाण्याची टाकी ते तलावाच्या पारीने 

श्री . राधेशाम मेघराज यांचे घर ते रस्ता 
ओलांडून श्री . सोनवाने ते गणपत जुनघरे 
यांचे घरापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


१३७ 


अनुसूची - चालू 


( १) 


(२) 
एकूण- ६७३ 
अ . जा .- २०८ 
अ . ज .- ६ 


(३) 
. . 


अनुसूचित जाती ( महिला ) 


पर्व _ बोट 


उत्तर - तलावाच्या पारीवरील मातामंदिर ते उत्तर-प्रभाग क्र . ९ 

पारीपारीने श्री . वंजारी यांचे घर ते पूर्व- प्रभाग क्र . १७ 
बौद्धविहार पर्यंत . 

दक्षिण - मौजा सिपेवाडा 
- बौद्धविहार ते रस्ता ओलांडून श्रीमती पश्चिम मौजा मुरमाडी 
इंदिरा गांधी यांच्या पुतळ्याला लागून 
आरीफ शेख ते वनिता निनावे ते 
श्री . रमेश जांभुळकर ते रस्ता ओलांडून 
मरियम सैय्यद , श्री . शामराव पचारे ते 
खाली जागेतून श्री दुर्योधन काळे . 
श्री उकनकर , श्री . विनायक भैसारे 

यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण – श्री . विनायक भैसारे यांचे घर ते 

लक्ष्मीनारायण मंदिर होत श्री . जिवतोडे, 
सिपेवाडा रोडवरील श्री . भुरे , रस्ता 
ओलांडून श्री . बावनकुळे, श्री चांदेवार 
ते श्री . भोला भैसारे यांचे घरापर्यंत . 


पश्चिम - श्री . भैसारे यांचे घर ते शेत -शिवारातून 

उत्तरेश तलावाची पार ( माता मंदिर ) 
पर्यंत . 


१७ 


एकूण- ६७७ 
अ . जा .- ३५० 
अ . ज .- १८ 


उत्तर – सिपेवाडा रोडवरील देवांगना जांभुळकर उत्तर- प्रभाग क्र . १४ अनुसूचित जाती 

यांचे घर ते ताराबाई साखरे ते पूर्व- मौजा मानेगाव 
श्री . मन्साराम गायधनी, रस्ता ओलांडून दक्षिण- प्रभाग क्र . १६ 
श्री . ज्ञानेश्वर गायधनी ते श्री . देशमुख , 

पश्चिम - प्रभाग क्र . १६ 
ते नगर पंचायत सीमेपर्यंत . 
पूर्व - नगर पंचायत सीमा ते सेलोटी रोडवरील 

श्री . चुन्नीलाल देशमुख यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण - श्री . चुन्नीलाल देशमुख यांचे घर ते 

रस्ता ओलांडून श्री . बाळकृष्ण आगलावे, 
मागच्या भागाने श्री . नेमिचंद निखाडे ते 
खुली जागा ओलांडून श्री . मनीराम 

पचारे , फारुख शेख यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम - फारुख मिर्झ यांचे घर ते शोभा बनारसे 

यांचे घर ते रस्ता ओलांडून श्री . योगेश्वर 
भांडारकर , श्री . तुकाराम शेंद्रे ते 
श्री . जनिराम पचारे ते देवांगना जांभुळकर 
यांचे घरापर्यंत . 


ना .- एक - अ- १८ ( १६६४). 


१३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६ -२२, शके १९३७ 


भाग १ - अ ( असा . ) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ .क्र . १६६ . 


मा 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडून आदेश क्रमांक रानिआ- नप- २०१५-प्र .क्र .०९ - का - ०६ , दिनांक ०३ ऑगस्ट २०१५ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. अधि . ४० वा ) च्या कलम 
१० , पोट - कलम ( १ ) खाली भंडारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे साकोली नगर पंचायत जितक्या प्रभागामध्ये 
विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या 
मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांच्या मागासवर्गीय 
स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक कार्य - १२- अका - २- नपाप्र - कावि- ८७० - २०१५, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१५ च्या पत्राच्या 
अनुषगांने प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र अधिनियम , ४० च्या कलम १० , पोट- कलम ( १) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त नगर पंचायत 
क्षेत्रातील रहिवाशांना माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करुन मी , धीरजकुमार , जिल्हाधिकारी 
भंडारा उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट -कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कार्य-१२- अका- २-नपाप्र - कावि- ९३३ -२०१५. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ (१९६५ चा महा . अधि. ४० वा ) च्या कलम ९, पोट -कलम ( २ ) 
अन्वये मा . प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , नागपूर विभाग नागपूर यांनी केलेल्या क्र . एमयुएन १९ (३)-सिआर- ४२ - २०१५, दिनांक १२ आगस्ट 
२०१५ च्या आदेशान्वये त्यांनी साकोली नगर पंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या, अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 
स्त्रियांसह ) राखून ठेवावयाच्या जागा ठेवावयाच्या निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 


( २) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या. 


( अ) अनुसूचित जाती 
(ब) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


( ३) सर्वसाधारण ( अनुक्रमांक- १ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक - २ समोरील नमूद केलेल्या जागा ) 

ठेवावयाच्या जागा धरून ) 


( ४ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या ०९ 

जागा धरुन ) 
( ५) उपरोक्त क्रमांक ४ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ), ( ब) आणि ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 

व नागरिकांच्या मागासवर्गीयांच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 


( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


( ६ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ( अनुक्रमांक ( ४ ) 

समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ( ५ ) समोरील नमूद केलेल्या जागा . ) 


त्याअर्थी, आता, मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचे कडील आदेश क्र . रानिआ - नप- २०१५ -प्र .क्र . ०९ - का -०६,दिनांक ०३ ऑगस्ट 
२०१५ व महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १० पोट -कलम १ अन्वये प्राप्त झालेल्या प्राधिकारांचा वापर 
करून मी , धीरजकुमार , जिल्हाधिकारी भंडारा याद्वारे उक्त नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या त्यांची व्याप्ती या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


१३९ 


आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांच्या मागासवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


अनुसूची 
साकोली नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणुक , २०१५ 


प्रभाक प्रभागाचे लोकसंख्या 

प्रभागाची व्याप्ती 

प्रभागाची सीमा आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
क्र . नाव 

कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
असल्यास 

अनु. जाती/ अनु . जमाती/ 
नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी 
वा स्त्रियांसाठी ( अनु . जाती/ अनु . 
जमाती/ नागरिकांचा मागासवर्ग 

स्त्रियासांठी धरुन ) 
(१) (२) (३) 
१ . . एकूण - ८३६ उत्तर दिशा. - ऋषी लांजेवार यांच्या घरापासून ते उत्तर- साकोली शहराची अनु . जाती महिला 
अजा- ४०९ 

जनाबाई इंदुलकर ते सौ . ललिता उत्तर सीमा 
अ . ज . २६ निंबेकर ते पोर्णिमा गौतम चांदेवार ते पूर्व - प्रभाग क्र . ३ 

दक्षिण- प्रभाग क्र . २ 
उमरे ( गोडाऊन) ते लहु इलमकर 

पश्चिम - साकोली शहराची 
यांच्या घरापर्यंत . 

पश्चिम सीमा ( बोदराकडे) 
पूर्व दिशा . लहु इलमकर ते मनोज पशीने 

( आशीर्वाद लॉन ) ते सरसराम राऊत 

ते पुंडलीक नंदनवार यांच्या घरापर्यंत . 
दक्षिण दिशा . - सरसराम राऊत ते पुंडलिक नंदनवार 

ते अनुषया चोकोबा राऊत तेरंजीत 
रमतटेके ते वच्छलाबाई शेंडे यांच्या 

घरापर्यंत . 
पश्चिम दिशा . - वच्छलाबाई शेंडे ते तीमा कोटांगले 

ते ऋषि लांजेवार यांच्या घरापर्यंत . 


अनु . जमाती महिला. 


एकूण -८७६ उत्तर दिशा . - बाबुराव हुमणे ते आबिद शेख ते उत्तर- प्रभाग क्र . १ 
अ . जा .- २५१ जयबुनिशा पठाण ते उज्जैर आबिद पूर्व - प्रभाग क्र . ३ 

दक्षिण - राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ६ 
शेख यांच्या घरापर्यंत . 
अ . ज .- १३३ 

पश्चिम -प्रभाग क्र . १३ 
पूर्वदिशा. उज्जैर आबिद शेख ते चंद्रकला 

क्लाथ स्टोअर्स ते प्रवासी निवारा 

( एकोडी रोड ) पर्यंत . 
दक्षिण दिशा . - प्रवाशी निवारा ( एकोडी रोड ) ते 

आनंद बूट हाऊसपर्यंत . 
पश्चिम दिशा. - आनंद बूट हाऊस ते गणेश टाकिज 

( चौक ) ते पंचायत समिती क्वॉर्टर 
ते जागेश्वर घावले ते महादेव आगाशे 
ते ऋषि पुरामकर ते ईश्वर सोनवाने 
ते बाबुराव हुमणे यांच्या घरापर्यंत . 


१४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६-२२, शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


३ 


ना . मा . प्र . महिला 


. . एकूण - ९४६ उत्तर दिशा . - मनोहर राऊत ते नवतलाव ते ( गगन उत्तर- साकोली शहराची 
अ . जा .- १२७ 

ट्रेडर्स, भगवान पटले ते सुनीता सोनटक्के उत्तर सीमा 
अ . ज .- ५१ यांच्या घरापर्यंत . 

पूर्व - सेंदूरवाफा गावाची हद्द 
पूर्व दिशा. सनीता सोनटक्के ते मानकर ते आनंदराव दक्षिण - राष्ट्रीय महामार्ग क्र .६ 
चिंतनवार यांच्या घरापर्यंत . 

पश्चिम - प्रभाग क्र . २ 
दक्षिण दिशा . - आनंदराव चिंतनवार ते प्रवासी निवारा 

( नागझिरा रोड ) ते वर्मा ट्रॅक्टर्स ते गीता 

बेनिराम वरकडे यांच्या घरापर्यंत . 
पश्चिम दिशा. - गीता बेनिराम वरकडे ते उत्तम 

गोडशेलवार ते मनोहर राऊत यांच्या घरापर्यंत . 


* 


अनु . जाती 


अ . जा .- ३३८ 
अ . ज .- ४९ 


उत्तर दिशा . - सार्वजनिक विहीर ते बस स्थानक ( NH6 ) - 

N10 ) उत्तर- राष्ट्रीय महामार्ग क्र .६ 
ते सहायक वनसंरक्षक कार्यालय . पूर्व - सेंदरवाफा गावाची हद्द 
पूर्वदिशा. - सहायक वनसंरक्षक कार्यालय ते एस .टी . दक्षिण -साकोली शहराची पूर्व 

डेपो ते एम. बी . पटेल कॉलेज . सीमा ( टेकडी ) 
दक्षिण दिशा. - एम . बी . पटेल कॉलेज ते रंजीत सिंग बैस . पश्चिम- प्रभाग क्र . ५ 
पश्चिम दिशा . - रंजीत सिंग बैस ते सार्वजनिक विहीरी पर्यंत . 


५ 


सर्वसाधारण महिला 


. . 


एकूण- ७९८ उत्तर दिशा . - धर्मा राऊत ते ( NH6 ) ते कंजीलाल उत्तर- राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ६ 
अ . जा .- २२३ भागळकर (किराणा दुकान) . 

पूर्व - प्रभाग क्र . ४ 

दक्षिण -प्रभाग क्र . ६ व ७ 
अ . ज .- १६ पूर्वदिशा . कुंजीलाल भागळकर (किराणा दुकान) 

पश्चिम- प्रभाग क्र .९ . १० व ११ 
ते प्राथमिक आरोग्य केंद्र. 
दक्षिण दिशा. - प्राथमिक आरोग्य केंद्र ते गट साधन केंद्र 

ते बाबुराव ठेंगरी ते प्रभा सिडाम ते रशिद 

खाँ पठाण . 
पश्चिम दिशा. - रशिद खाँ पठाण ते सुंदराबाई नैताम ते हरिभाऊ 

नेवारे ते अजिज कुरेशी ते धर्मा राऊतपर्यंत . 


सर्वसाधारण 


अ . ज .- ३७ 


पूर्वदिशा. 


उत्तरदिशा. - रमेश लंजे ते रविचंद्र सुखदेवे ते इंदिरा उत्तर- प्रभाग क्र ५ व ५ 
एकूण-८१५ उत्तर दिशा . 
अ . जा .- २४९ राऊत यांच्या घरापर्यंत . 

पूर्व - साकोली शहराची पूर्व 
इंदिरा राऊत ते अशोक कोटांगले ते सीमा (टेकडी ) 
दीनदयाल वरकडे ते निर्मला वघारे ते 

दक्षिण-प्रभाग क्र . ७ 
देवीदास बोरकर यांच्या घरापर्यंत . 

पश्चिम - प्रभाग क्र . ७ 
दक्षिण दिशा. - देवीदास बोरकर ते गजानन नगरकर ते 

बाळकृष्ण राऊत . 
पश्चिम दिशा. - बाळकृष्ण राऊत ते प्रकाश शामकुवर 

( अजित बाबा चौक ) ते रमाबाई करिया 
ते शशिकला चेटुले ते अंकुश उजवणे ते 
शोभा फटिंग ते रमेश लंजे यांच्या 
घरापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


१४१ 


(१) 

७ 


सर्वसाधारण महिला 


अनुसूची - चालू 
(२) (३) 

( ५ ) 
. . एकूण-९०६ उत्तर दिशा . - शामराव कळपते ते भाऊराव पळसकर उत्तर- प्रभाग क्र . ५ 
अ . जा .- २७६ 

ते दयाराम मारोती उके ते उत्तमा पूर्व -प्रभाग क्र . ५ 
अ . ज .- २६ 

रायभान गडपायले ते चंदन भाऊगीर दक्षिण - साकोली शहराची 
गिरी ते सरेखा खेवराज उंदीरवाडे यांच्या दक्षिण सिमा ( गडकुंभली ) 

पश्चिम -प्रभाग क्र .८ 
घरापर्यंत . 
पूर्व दिशा . सुरेखा खेवराज उंदीरवाडे ते 

आशाबाई मेश्राम ते कमलाबाई ज्ञानेश्वर 
बोडणकर ते मुजफर इस्माईल , शेख 
ते ताराचंद राऊत ते मार्कंड नागपुरे 

यांच्या घरापर्यंत . 
दक्षिण दिशा. - मार्कंड नागपूरे ते रमेश गराडे ते मिरा 

बबन वलथरे ते छगन राऊत यांचे 

घरापर्यंत . 
पश्चिम दिशा. - छगन राऊत ते सिंधू भास्कर 

भेंडारकर ते श्रीपत हटवार ते भीमराव 
नंदागवळी ते दिलीप टेंभूर्णे ते बलराज 
नंदेश्वर ते शामराव कळपते यांच्या 
घरापर्यंत . 


८ 


ना . मा .प्र. महिला. 


. . एकूण -९९४ 

अ . जा .- १०२ 
अ . ज .- ३२ 


उत्तर दिशा. - गिताबाई वाडिभस्मे ते रामदास कोसरे उत्तर- प्रभाग क्र . ९ 

( शारदा चौक ) ते जगदीश सोनवाने पूर्व - प्रभाग क्र . ७ 
ते वहिद जबार खान यांच्या घरापर्यंत . 

दक्षिण - साकोली शहराची 

दक्षिण सिमा ( गडकुंभली) 
पूर्व दिशा. वहिद जबार खान ते शिवराम 

पश्चिम - प्रभाग क्र .१७, १२ . 
मोटघरे ते देवीदास लोणारे ते हरिदास 
साखरे ते गिताबाई खंडारे ते दादाजी 

गायकवाड यांच्या घरापर्यंत . 
दक्षिण दिशा . - दादाजी गायकवाड ते दयाराम आगाशे 

यांच्या घरापर्यंत . 
पश्चिम दिशा . - दयाराम आगासे ते विनायक सूर्यवंशी 

ते पांडुरंग साठवणे ते शिवशंकर 
बावनकुळे ते मुरलीधर जगिया 
(किराणा दुकान) ते गिताबाई वाडिभस्मे 
यांच्या घरापर्यंत . 


अनु . जाती महिला . 


एकूण- ७५६ उत्तर दिशा . - भारती रंगारी ते केशव राऊत ते मिरा उत्तर- प्र 
अ . जा .- २६१ 

बाई टेंभुरकर यांच्या घरापर्यंत . पूर्व -प्रभाग क्र . ५ 
अ . ज . १९ पूर्व दिशा. मिराबाई टेंभुरकर ते शालिकराम दक्षिण- प्रभाग क्र . ८ 
रामटेके यांच्या घरापर्यंत . 

पश्चिम- प्रभाग क्र . १२ . 
दक्षिण दिशा. - शालिकराम रामटेके ते दिपक टेंभूरकर 

ते संतोष शहारे ते ईश्वर वलथरे यांच्या 

घरापर्यंत . 
पश्चिम दिशा. - ईश्वर वलथरे ते भारती रंगारी यांच्या 

घरापर्यंत . 


१४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


(१) 
१० 


अनु . जाती महिला. 


अनुसूची - चालू 
(२) (३) 
. . एकूण- ७५६ उत्तर दिशा. - सत्यकला कोटांगले ते बापुसाहेब उत्तर- प्रभाग क्र . ११ 
अ . जा .- ३९२ 

अवचटे ते कुंदा फाले पर्यंत . पूर्व -प्रभाग क्र . ५ 
अ . ज . ७५ . पूर्व दिशा . - कुंदा फाले ते स्वर्णलता माकोडे ते दक्षिण - प्रभाग क्र . ९ 

विठ्ठल वलथरे यांच्या घरापर्यंत . पश्चिम -प्रभाग क्र . १२ . 
दक्षिण दिशा. - विठ्ठल वलथरे ते पुंडलिकराव माकोडे 

ते तारांचंद खोब्रागडे ते भोजराम 

निंबेकर यांच्या घरापर्यंत . 
पश्चिम दिशा. - भोजराम निंबेकर ( गडकुंभली रोड) ते 

सत्यकला कोटांगले यांच्या घरापर्यंत . 


सर्वसाधारण 


एकूण-७४० 
अ . जा .- २२३ 
अ . ज .- १६ 


उत्तर दिशा. - सुपर विझण कार्यालय ते भारतीय स्टेट उत्तर- राष्ट्रीय महामाग क्र . ६ 

बँक ते श्रीमती विद्याताई कटकवार पूर्व - प्रभाग क्र . ५ 
याच्या घरापर्यंत . 

दक्षिण- प्रभाग क्र . १० 
पूर्व दिशा . श्रीमती विद्याताई कटकवार ते ललित पश्चिम -प्रभाग क्र .१२. 

जांगळे यांच्या घरापर्यंत . 
दक्षिण दिशा . - ललित जांगळे ते शिवशंकर बावनकुळे 

( उषा इंडेन ) पर्यंत . 
पश्चिम दिशा. - शिवशंकर बावनकुळे ( उषा इंडेन ) 

गडकुंभली रोड ते सुपर विझण कार्यालय 
पर्यंत . 


१२ 


अनु . जाती . 


. . एकूण- ८३७ उत्तर दिशा. - 

अ . जा .-३२२ 
अ . ज .- ७३ 

पूर्वदिशा. 


तहसील निवडणूक कार्यालय ते ( NH6 ) उत्तर - राष्ट्रीय महामार्ग क्र .६ 
ते अभय पालांदुरकर ते गडकुंभली रोड पूर्व - प्रभाग क्र . ८ , ९ ,१ 
पर्यंत . 

दक्षिण- प्रभाग क्र . १७ 
गडकुंभली रोड ( गाव तलाव) ते रेवाराम पश्चिम - प्रभाग क्र . १४ ,१५, १६ , 
तिडके यांच्या घरापर्यंत . 


दक्षिण दिशा. - रेवाराम तिडके ते तलावाच्या पाळीने 

ते प्रकाश रोकडे ते ताराचंद निंबेकर 
ते शकुंतला मेश्राम याचे घरापर्यंत . 


पश्चिम दिशा . - शकुंतला मेश्राम ते कुळसमबी पठाण 

ते रामअधार गुप्ता ते श्याम गुप्ता ( प्रतीक 
मेडीकल) तहसील निवडणूक कार्यालय 
पर्यंत . 


सर्वसाधारण 


एकूण- ७८९ उत्तर दिशा . - 
अ . जा .- १७० 
अ . ज .- ४६ 


अमर सेलोकर ते बळीराम बडोले ते उत्तर- साकोली शहराची 
प्रेमकुमार गुप्ता ते अरविंद कापगते ते उत्तर सीमा (बोदरा ) 
सुदाम वाडिभस्मे बाजार समिती कार्य- पूर्व - प्रभाग क्र . २ , 
लय ते क्लासीक टेलर्स पर्यंत . दक्षिण - राष्ट्रीय महामार्ग 

क्र . ६ 
क्लीसीक टेलर्स पासून ते ( गणेश 
टाकाज चाक ) सुरश सुयवशा ( सलुन ) जोगी 

पश्चिम- साकोली शहराची 
पर्यंत . 


पूर्वदिशा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


१४३ 


अनुसूची - चालू 


(१) 


( २) 


( ३) 


दक्षिण दिशा. - सुरेश सूर्यवंशी ( सलुन ) पासून ( NH6 ) 

ते पोलीस स्टेशन ते पोस्ट ऑफीस 
ते जयश्री जनता सॉ मिल ते श्रीराम 
सहकारी भात गिरणीपर्यंत . 


पश्चिम दिशा. - श्रीराम सहकारी भात गिरणी ते अशोक 

बोरकर ते अमर सेलोकर यांच्या 
घरापर्यंत . 


१४ 


. . 


ना . मा . प्र . महिला 


एकूण-८७२ उत्तर दिशा. 
अ . जा .-१५६ 
अ . जा .- ५२ 


पूर्वदिशा. 


ऊस/साखर कारखाना ( मोनाटायर) उत्तर- राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ६ 
ते अग्रवाल पेट्रोल पंप ते वासुदेव पूर्व - प्रभाग क्र . १५ व १६ 
गुप्ता ( आदर्श कृषि केंद्र) पर्यंत . दक्षिण- साकोली शहराची 
वासुदेव गुप्ता ( आदर्श कृषि केंद्र ) 

दक्षिण सीमा ( धर्मापुरी ) 

पश्चिम- साकोली शहराची 
गणेश मंदीर ( हेमकृष्ण कापगते 
यांच्या दवाखान्यापासून ) ते हकीम 

र पश्चिम सीमा . 
अंसारी ते सुनील वलथरे ते 
पाण्याच्या टाकीपर्यंत . 


दक्षिण दिशा. - पाण्याची टाकी ते शिलाबाई खोटेले 

ते उमराव वरकडे ते साकोली 
शहराच्या पश्चिम सिमापर्यंत . 


पश्चिम दिशा . - साकोली शहराच्या पश्चिम सिमेने 

ते ऊस/ साखर कारखाना ( मोना 
टायर ) पर्यंत . 


१५ 


. . 


एकूण- ९०८ 


उत्तर दिशा. - 


ना . मा . प्र . 


अ . जा .- १४६ पूर्वदिशा. 
अ . ज .- ६१ 


संपत डोरले ते मोठी मस्जिदपर्यंत . उत्तर-प्रभाग क्र . २ 

पूर्व - प्रभाग क्र . १२ 
मोठी मस्जिद ते सुखदेव वलथरे 

। दक्षिण - प्रभाग क्र . १६ 
ते क्रिपालदास जगिया ते रवी पश्चिम - प्रभाग क १४ 
टेंभुरकर ( सार्वजनिक विहीर ) ते 
नारायण येळे ते गोविंदराव दृगकर 
यांच्या घरापर्यंत . 


दक्षिण दिशा . - गोविंदराव दृगकर ते प्रभावती गजापुरे 

ते भास्कर कापगते (विठ्ठल रुकमाई 
मंदीर चौक ) ते गजानन पुस्तोडे 
यांच्या घरापर्यंत . 


पश्चिम दिशा. - गजानन पुस्तोडे ते जमीला बेगम 

अहमद शेख ते संपत डोरले यांच्या 
घरापर्यंत . 


१४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


(६ ) 


( १) 
१६ 


ना . मा . प्र . 


(२) (३) 
. . एकूण -९३२ उत्तर दिशा . - 

अ . जा .- २५ 
अ . ज .-९८ 


कुथे(किराणा दुकान ) ते परसराम उत्तर -प्रभाग क्र .१५ 
कापगते ते पुंडलीक कवासे यांच्या पूर्व - प्रभाग क्र . १२ 
घरापर्यंत . 

दक्षिण- साकोली शहराची 

दक्षिण सीमा (धर्मापुरी ) 
पुंडलीक कवासे ते हनुमान मंदीर पश्चिम - प्रभाग क्र . १४ 
ते माता माँ मंदीर रोड ते हेमकृष्ण 
कापगते यांच्या घरापर्यंत . 


पूर्वदिशा. 


दक्षिण दिशा. - हेमकृष्ण कापगते ( लाखांदुर रोड ) 

ते मधुकर लांजेवार ते रामकृष्ण 
कापगते यांचे घरापर्यंत . 


पश्चिम दिशा. - रामकृष्ण कापगते ते कुथे(किराणा 

दुकान ) पर्यंत . 


१७ 


. . 


सर्वसाधारण 


एकूण -९४१ उत्तर दिशा. - 
अ . जा .-२३१ 


अ . ज .- ९८ 


सार्वजनिक संडास ( गाव तलाव ) उत्तर-प्रभाग क्र . १२ 
ते शालिनी दोनोडे ते अनुसया । 

पूर्व - प्रभाग क्र . ७, व ८ 

दक्षिण - साकोली शहराची 
बोरकर . 

दक्षिण सीमा ( गडकुंभली ) 

पश्चिम - प्रभाग क्र १६ व १७ 
अनुसया बोरकर ते सोनाबाई खुने 
( महात्मा फुले चौक ) ते सुमनबाई 
निपाने ते भरत येवले . 


पूर्वदिशा . 


दक्षिण दिशा . - भरत येवले ते अरविंद डोंगरवार 


( तीर्थ अँकवा ) ते अशोक मेंढे ते 


नीलकंठ मेश्राम . 


पश्चिम दिशा. - नीलकंठ मेश्राम ते गवारे ते 


सार्वजनिक संडास . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६-२२, शके १९३७ १४५ 


भाग १ - अ ( असा.)( ना .वि . पु .) म . शा . रा . अ .क्र . १६७ 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ- नप -२०१५-प्र .क्र .०९ - का .०६ , दिनांक ०३-०८ - २०१५ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० ) 
च्या कलम १० पोट- कलम ( १ ) खाली भंडारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे लाखांदूर नगर पंचायत 
जितक्या प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 
व नागरिकांच्या मागासवर्ग स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक कार्या- १२ - अका -२ - नपाप्र - कावि -८७० - २०१५ , 
दिनांक २१ ऑगस्ट , २०१५ च्या पत्राच्या अनुषंगाने प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र अधिनियम , ४० च्या कलम १० पोट- कलम ( १) च्या परंतुकामध्ये 
निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर पंचायत क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या 
हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी , धीरजकुमार , जिल्हाधिकारी भंडारा उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट-कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्रमांक - कार्या- १२- अका - २- नपाप्र- कावि- ९३४ - २०१५. 


१७ 


वयाया । 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० ) च्या कलम ९ 
पोट- कलम ( २ ) अन्वये मा . प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांनी केलेल्या क्रमांक एमयुएन १९ (३ )-सिआर 
४१- २०१५, दिनांक १२ ऑगस्ट, २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांनी लाखांदूर नगर पंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या 
सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या . . 
(२) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागाची संख्या - 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
(३ ) सर्वसाधारण 

[ अनुक्रमांक १ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक (२ ) समोरील नमूद केलेल्या जागा ] 
( ४) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गाच्या राखून ठेवावयाच्या 

जागा धरुन ) 


( ५ ) उपरोक्त क्रमांक ( ४ ) पैकी वरील क्रमांक ( २) ( अ) , ( ब) आणि ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , 

अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गीयांच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहिल . 


( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 


( ६) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . . 

[ अनुक्रमांक (४ ) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक (५ ) समोरील नमुद केलेल्या जागा ] 


ना .- एक - अ - १९ . ( १६६४ ). 


१४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६ - २२ , शके १९३७ 


२ . त्याअर्थी, आता , मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ - नप - २०१५- प्र .क्र .०९ - का .०६ , 
दिनांक ३ ऑगस्ट , २०१५ व महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १० पोट - कलम ( १ ) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , धीरजकुमार , जिल्हाधिकारी भंडारा याद्वारे उक्त नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात 
विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्याची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये 

सूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 
मागासवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 


3 . या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पढील सार्वत्रिक निवडणकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश 


गा 


अनुसूची 
नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभागाच्या सिमा 


प्रभाग लोकसंख्या प्रभागाचे 
क्रमांक 

नाव 


असल्यास 


आरक्षणाची स्थिती 
किती जागा कोणत्या 
प्रवर्गासाठी जसे 
अनु . जाती/ अनु. 
जमाती/ नागरिकांच्या 
मागास वर्गासाठी 

व स्त्रियांसाठी 
( अनु . जाती / अनु . जमाती/ 

नागरिकांचा 
मागासवर्गासाठी 
व स्त्रियांसाठी धरून ) 


( १) 
१ 


(३) 


(२) 
एकूण- ५२३ 
अ . जा .- १२९ 
अ . ज -१४ 


ना . मा . प्र . ( स्त्री .) 


उत्तर - गट क्र . २५७ चा पश्चिम - उत्तर कोपरा ते उत्तर- मौजा लाखांदुरची 

मौजा लाखांदुर सिमेने पूर्वेला लाखांदुर - साकोली उत्तर सिमा 
राज्य महामार्गावरील गट नंबर ३४५ चा पूर्व- लाखांदुर - साकोली 
उत्तर- पूर्व कोपरा . 

राज्यमहामार्ग 

दक्षिण - प्रभाग क्रमांक ११ 
पूर्व लाखांदुर - साकोली राज्य महामार्गावरील गट व १२ ची उत्तर सिमा 

नंबर ३४५ चा उत्तर - पूर्व कोपरा ते दक्षिणेला पश्चिम - चलबंद नदी . 
राज्यमहामार्गाने लाखान्दुर टिपॉईंट चौक ते 
दक्षिणेला प्रगणक गट क्र . १७४/ २ मधील घर 
क्रमांक १८७ श्री . विजय जाधव यांच्या घराचे 
प्लॉटचा पूर्व दक्षिण कोपरा . 


दक्षिण - प्रगणक गट क्र . १७४ / २ मधील घर क्रमांक 

१८७ श्री .विजय जाधव यांच्या घराचे प्लॉटचा 
पूर्व- दक्षिण कोपरा ते पश्चिमेला प्रगणक गट 
क्रमांक १७४/ २ मधील घर क्र . १८२ श्री . सुरेश 
लंजे यांचे घर ते दक्षिणेला गट क्रमांक ३२३ / 
२२३ चा दक्षिण भाग ते पश्चिमेला नदी किना 
-यावरील गट क्रमांक २०८ चा दक्षिण- पश्चिम 
कोपरा . 


पश्चिम - नदी किना- यावरील गट क्रमांक २०८ चा 

दक्षिण - पश्चिम कोपरा ते नदी किना- याने गट 
क्रमांक २५७ पश्चिम - उत्तर कोपरा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


१४७ 


अनुसूची -चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


उत्तर 


अनु. जाती स्त्री 


एकूण- ५९१ 
अ . जा .- १९९ 
अ. ज .- २१ 


पुर्व- 


गट क 


(५ ) 
राज्यमहामार्ग ते मौजा लाखांदूर उत्तर सिमेने उत्तर - मौजा लाखांदुरची 
पुर्वेला गट क्रमांक ४६४ चा उत्तर -पूर्व कोपरा. उत्तर सिमा 

... पूर्व- प्रभाग क्रमांक- ३ 
गट क्रमांक ४६४ चा उत्तर - पूर्व कोपरा ते 

। दक्षिण - प्रभाग क्रमांक - ७ 
दक्षिणेला शेतीकडे जाणा- या रस्त्याने प्रगणक परिचम लाखांटर साकोली 
गट क्रमांक १६५/ १ मधील श्री . यशवंत कुंभरे 

राज्यमहामार्ग 
यांचे घराची पुर्व सिमा ते दक्षिणेला पंचायत 
समिती कॉलनी रस्त्यावरील श्री . श्रीराम देव्हारे 
यांचे घराचा पुर्व- दक्षिण कोपरा . 


दक्षिण - श्री . श्रीराम देव्हारे यांचे घराचा पुर्व- दक्षिण 

कोपरा पंचायत समिती कॉलनी रस्त्याने राज्य 
महामार्गावरील पंचायत समिती आवाराचा दक्षिण 
पश्चिम कोपरा. 


पश्चिम - राज्य महामार्गावरील पंचायत समिती आवाराचा 

दक्षिण - पश्चिम कोपरा ते राज्य महामार्गाने 
उत्तरेला मौजा लाखांदूर उत्तर सिमेपर्यंत . 


३ 


सर्वसाधारण 


एकूण- ६३० 
अ. जा .- १२७ 
अ . ज .- ११ 


उत्तर - मौजा लाखांदूर उत्तर सिमेवरील गट क्रमांक उत्तर - मौजा लाखांदुरची 

३४८ चा पश्चिम - उत्तर कोपरा ते पुर्वेला मौजा उत्तर सिमा 
लाखांदूर सिमेने गट क्रमांक ३५८ चा उत्तर- पूर्व- प्रभाग क्रमांक - ४ 
पूर्व कोप- यापर्यंत . 

दक्षिण- प्रभाग क्रमांक -८ 

पश्चिम- प्रभाग क्रमांकर व ७ 
पुर्व - मौजा लाखांदूर सिमेने गट क्रमांक ३५८ चा 

उत्तर - पूर्व कोपरा ते दक्षिणेला गट क्रमांक 
३५५ च्या उत्तर सिमेने तसेच गट क्रमांक 
३५३ च्या पूर्व सिमेने गट क्रमांक ४५१ च्या 
दक्षिण सिमेने ते श्री . पुष्पदास मेश्राम चे 
घराची पूर्व बाजू ते श्री . दामोधर कुत्तरमारे 
यांचे घराचा उत्तर कोपरा ते पूर्वेला गल्लीने 
श्री . भैय्याजी कावळे यांचे घराचा उत्तर- पूर्व 
कोपरा ते दक्षिणेला हनुमान मंदीर परिसराच्या 
पूर्व- दक्षिण कोपरा . 


दक्षिण - हनुमान मंदीर परिसराच्या पूर्व- दक्षिण कोपरा 

ते पश्चिमेला रामकृष्ण शहारे यांचे घराजवळील 
हातपंपपर्यंत . 


पश्चिम - रामकृष्ण शहारे यांचे घराजवळील हातपंप ते 

उत्तरेला रस्त्याने श्री . मदन दहीवले यांचे 
घराचे उत्तर- पश्चिम कोपरा ते मौजा लाखांदूर 
उत्तर सिमेवरील गट क्रमांक ३४८ चा उत्तर 
पश्चिम कोपरा . 


१४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६-२२, शके १९३७ 


अनुसूची-चालू 


(१ ) 


(३ ) 


(२) 
एकूण- ५६८ 
अ . जा .- १०४ 
अ. ज .- ५७ 


सर्वसाधारण स्त्री 


उत्तर- मौजा लाखांदूर उत्तर सिमेवरील गट क्रमांक उत्तर - मौजा लाखांदुरची 

३६० चा उत्तर -पश्चिम कोपरा ते लाखांदूर उत्तर सिमा 
उत्तर सिमेने गट क्रमांक ३८८ चा उत्तर- पूर्व पूर्व- मौजा लाखांदुरची 
कोप - यापर्यंत . 

पूर्व सिमा 

दक्षिण - प्रभाग क्रमांक - ५ 
पुर्व- गट क्रमांक ३८८ चा उत्तर - पूर्व कोपरा ते 

पश्चिम - प्रभाग क्रमांक - ३ 

व 
लाखांदूर पूर्व सिमेने दक्षिणेना गट क्रमांक 
४२६ चा पूर्व- दक्षिण कोपरा . 


दक्षिण - गट क्रमांक ४२६ चा पूर्व- दक्षिण कोपरा ते 

पूर्वेला गट क्रमांक ४३० ची दक्षिण -सिमा ते 
पश्चिमेकडे श्री . प्रभू खरकाटे यांचे घर पश्चिमेला 
श्री . रामकुशन शहारे यांच्या घराच्या दक्षिण 
पश्चिम कोप - यापर्यंत . 


पश्चिम - श्री . रामकुशन शहारे यांच्या घराच्या दक्षिण 

पश्चिम कोपरा ते उत्तरेला शेतीकडे जाणा- या 
रस्त्याने श्री . कावळे यांचे घर ते श्रीमती 
मंगला कडीखाये ते पश्चिमेला गल्लिने 
श्री . शंकर चिंचूळकर यांचे घराचा पश्चिम 
उत्तर कोपरा ते शतीकडे जाणा- या रस्त्याने 
लाखांदूर उत्तर सिमेवरील गट नंबर ३६० चा 
उत्तर - पश्चिम कोपरा. 


ना . मा . प्र . 


एकूण- ५२५ 
अ. जा .- १२२ 
अ . ज . - ० 


उत्तर - श्री . देविदास शहारे यांचे घराचा उत्तर - उत्तर - प्रभाग क्रमांक - ४ 

पश्चिम कोपरा ते बिसन शहारे यांचे घराचा पूर्व- मौजा लाखांदुरची 
पूर्व कोपरा ते पूर्वेला गट क्रमांक ४३० च्या पूर्व सिमा 
दक्षिण सिमेने पूर्वेला गट क्रमांक ४७४ चा दक्षिण - प्रभाग क्रमांक - १० 
उत्तर- पूर्व कोपरा . 

पश्चिम- प्रभाग क्रमांक- ६ व ९ 


पुर्व- 


गट क्रमांक ४७४ चा उत्तर- पूर्व कोपरा ते 
लाखांदूर सिमेने प्रथम पूर्वेकडे नंतर दक्षिणेकडे 
गट क्रमांक ५३६ दक्षिण -पूर्व कोपरा . 


दक्षिण-- गट क्रमांक ५३६ चा दक्षिण- पूर्व कोपारा ते 

पश्चिमेला रस्त्याने गट क्रमांक ११८२ ची 
दक्षिण बाजू ते वसतीगृहाचा दक्षिण- पश्चिम 
कोपरा ते पश्चिमेला श्री . गोविंदा राऊत यांचे 
घराचे दक्षिणेकडील बाजूने श्रीमती माधुरी कवळ 
डोंगे यांचे घराजवळील रस्त्यापर्यंत ते पश्चिम 
दक्षिणरस्त्याने राज्य महामार्गावरील दिनेश 
रेडिमेड स्टोअर्स पर्यंत 


पश्चिम - राज्य महामार्गावरील दिनेश रेडिमेड स्टोअर्स 

ते राज्य महामार्गाने श्री . डोंगरवार कॉम्प्लेक्सचा 
उत्तर कोपरा ते वसंत मेडिकल जवळून जाणा- या 
रस्त्याने श्री . देविदास शहारे यांचे घरापर्यंत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२ , शके १९३७ 


१४९ 


अनुसूची- चालू 


( १) 


(२) 


( ३) 


अनुसूचीत जाती 


एकूण- ५४१ 
अ . जा .- १६९ 
अ . ज .- ३२ 


उत्तर - श्री . काशिनाथ बागळे यांच्या घराचा उत्तर- उत्तर - प्रभाग क्रमांक ४ 

पश्चिम कोपरा ते पूर्वेला जिरोबा कडे पूर्व- प्रभाग क्रमांक ५ 
जाणा- या रस्त्याने श्री . शिवदास मोटघरे यांच्या दक्षिण- प्रभाग क्रमांक ९ 
घराचा उत्तर - पूर्व कोपरा . 

पश्चिम - प्रभाग क्रमांक ८ 


श्री . शिवदास मोटघरे यांच्या घराचा उत्तर 
पूर्व कोपरा ते दक्षिणेला श्री . दादा दोनाडकर 
यांच्या घराच्या पूर्व सीमेने श्री . बकाराम खोब्रागडे 
यांच्या घराचा पूर्व- दक्षिण कोपरा . 


दक्षिण - श्री . बकाराम खोब्रागडे यांच्या घराचा पूर्व 

दक्षिण कोपरा ते पश्चिमेला राज्य महामार्गाकडे 
जाणा- या रस्त्याने आरीफ - खालीक शेख यांच्या 
घराचा दक्षिण-पश्चिम कोपरा . 


पश्चिम - आरीफ - खालीक शेख यांच्या घराचा दक्षिण 

पश्चिम कोपरा ते उत्तरेला जाणा- या रस्त्याने 
श्री . काशिनाथ बागळे यांच्या घराच्या उत्तर 
पश्चिम कोप - यापर्यंत . 


उत्तर 


सर्वसाधारण स्त्री 


एकूण- ५२५ 
अ . जा .- १३४ 
अ . ज - ०७ 


राज्य महामार्गावरील पंचायत समिती आवाराचा उत्तर- प्रभाग क्रमांक २ 
दक्षिण -पश्चिम कोपरा ते पूर्वेकडे जाणा - या पूर्व- प्रभाग क्रमांक ३ 
रस्त्याने श्री . श्रीराम देव्हारे यांचे घराचा पूर्व- दक्षिण - प्रभाग क्रमांक ८ 
दक्षिण कोपरा/ पशुवैद्यकीय दवाखाना ते पश्चिम -प्रभाग क्रमांक १ 
शेतीकडे जाणा - या रस्त्यापर्यंत . 


पूर्व 


पशुवैद्यकीय दवाखाना ते शेतीकडे जाणा- या 
रस्त्याने ते दक्षिणेला दहेगाव कडे जाणा - या 
रस्त्याचा कोपरा ते श्री . विठ्ठल नहाले यांच्या 
घराचा दक्षिण - पूर्व कोपरा ते अरुण देसाई चे 
घर ते दक्षिणेला रस्त्याने श्री . धरमदास 
बारसकर यांच्या घराचा पूर्व- दक्षिण कोपरा . 


दक्षिण - श्री . धरमदास बारसकर यांच्या घराचा पूर्व 

दक्षिण कोपरा ते रस्त्याने पश्चिमेला 
श्री . दादाजी हुमणे यांच्या घराचा दक्षिण 
पश्चिम कोपरा ते रस्त्याने उत्तरेला श्री . 
राजकुमार बोरकर चे घराचा पश्चिम कोपरा 
ते दहेगावकडे जाणा - या रस्त्याने पश्चिमेला 
राज्य महामार्गावरील सहाय्यक निबंधक 
कार्यालयाचा दक्षिण- पश्चिम कोपरा . 


पश्चिम - राज्य महामार्गावरील सहाय्यक निबंधक 

कार्यालयाचा दक्षिण- पश्चिम कोपरा ते राज्य 
महामार्गाने उत्तरेला पंचायत समिती आवाराच्या 
दक्षिण - पश्चिम कोप - याजवळील रस्त्यापर्यंत . 


१५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


अनुसूची- चालू 


( १) 


(२) 


(३) 


( ६ ) 


सर्वसाधारण 


एकूण- ५२२ 
अ . जा .- ६२ 
अ. ज .- २१ 


उत्तर- राज्यमहामार्गावरील सहाय्यक निबंधक कार्यालयाचा उत्तर- प्रभाग क्रमांक ७ 

दक्षिण - पश्चिम कोपरा ते दहेगावकडे जाणा- या पूर्व- प्रभाग क्र . ६ व ९ 
रस्त्याने राजकुमार बोरकर यांचे घराचा पश्चिम दक्षिण - प्रभाग क्रमांक ९ 
कोपरा ते दक्षिणेला श्री . दादाजी हुमणे यांचे पश्चिम - प्रभाग क्रमांक १ 
घराचा दक्षिण - पश्चिम कोपरा ते पूर्वेला सईबाई 
दरवरे ते पूर्वेला रस्त्याने बेगम शेख यांचे घराचा 
उत्तर - पूर्व कोपरा . 


पूर्व 


बेगम शेख यांच्या घराचे उत्तर -पूर्व कोपरा ते 
दक्षिण - पश्चिम दिशेला मारोती राऊत यांच्या घराची 
पूर्व बाजू ते दक्षिणेला रस्त्याने बुद्ध विहाराकडे 
जाणा- या रस्त्यावरील शेतुलाल दरवडे/ डॉ . नरेश 
शहारे यांच्या घराचे पूर्व- दक्षिण कोपरा . 


दक्षिण -- शेतुलाल दरवडे/ डॉ . नरेश शहारे यांच्या घराचे 

पूर्व-दक्षिण कोपरा ते पश्चिमेला राज्य महामार्गावरील 
जाणा- या मार्गाने लालाजी मिक्षार यांचे घराचा 
दक्षिण- पश्चिम कोपरा . 


पश्चिम - लालाजी मिक्षार यांच्या घराचा दक्षिण - पश्चिम 

कोपरा ते उत्तरेला राज्य महामार्गाने दुकान केंद्राचा 
उत्तर- पश्चिम कोपरा . 


उत्तर 


सर्वसाधारण स्त्री 


एकूण- ५२० 
अ . जा .- ११४ 
अ. ज .- १८ 


राज्य महामार्गावरील भिमराव सुखदेवे/ मंगला हुमणे उत्तर- प्रभाग क्रमांक ६ 
चे घर ते पूर्वेला रस्त्याने मारोती घोरमोडे यांच्या पूर्व- प्रभाग क्र . ५ 
घराचा उत्तर- पूर्व कोपरा . 

दक्षिण- प्रभाग क्रमांक ५ 

पश्चिम -प्रभाग क्रमांक १ 
मारोती घोरमोडे यांच्या घराचा उत्तर- पूर्व कोपरा 

व ८ 
ते रस्त्याने दक्षिण दिशेला बुद्ध विहाराचा पूर्व 
दक्षिण कोपरा. 


दक्षिण-- बुद्ध विहाराचा पूर्व- दक्षिण कोपरा ते पश्चिमेला 

रस्त्याने राज्य महामार्गावरील वसंत मेडिकल चा 
दक्षिण- पश्चिम कोपरा . 


पश्चिम - वसंत मेडिकल चा दक्षिण-पश्चिम कोपरा ते 

उत्तरेला राज्य महामार्गाने भिमराव सुखदेवे यांचे 
घराचा उत्तर- पश्चिम कोपरा . 


उत्तर 


एकूण- ५५३ 
अ . जा .- ९३ 
अ. ज .- ३७ 


राज्य महामार्गावरील दिनेश रेडिमेड स्टोर्स ते उत्तर- प्रभाग क्रमांक ५ नागरिकांचा मागास 
पूर्वेला रस्त्याने श्रीमती माधुरी कवळू डोंगे यांचे पूर्व- मौजा लाखांदूरची प्रवर्ग स्त्री 
घराजवळील रस्त्यापर्यंत ते उत्तरेला गोविंदा पूर्व सीमा . 
राऊत यांचे घराचे दक्षिणेकडील बाजूने वसतिगृहाचा दक्षिण - प्रभाग क्रमांक 
दक्षिण- पश्चिम कोपरा ते रस्त्याने गट क्रमांक सीमा. 
११८२ ची दक्षिण बाजू ते पूर्वेला गट क्र . ५३७ पश्चिम -प्रभाग क्रमांक ११ 
च्या उत्तर- पूर्व कोप- यापर्यंत . 

व १५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६-२२, शके १९३७ १५१ 


__ अनुसूची-चालू 


( १) 


(२) 


(३) 


( ४ ) 
पुर्व- ५३७ चा उत्तर -पूर्व कोपरा ते दक्षिणेला मौजा 

लाखांदुर पुर्व सिमेने गट क्रमांक ८५७ चा पुर्व 
दक्षिण कोपरा. 


दक्षिण - गट क्रमांक ८५७ चा पुर्व- दक्षिण कोपरा ते मौजा 

लाखांदुर दक्षिण सिमेने राज्यमहामार्गावरील गट 
नंबर ९०० चा दक्षिण- पश्चिम कोपरा . 


पश्चिम - राज्यमहामार्गावरील गट नंबर ९०० चा दक्षिण 

पश्चिम कोपरा ते राज्य महामार्गाने उत्तरेला 
राज्यमहामार्गावरील दिनेश रेडिमेड स्टोर्स. 


११ 


सर्वसाधारण 


एकूण- ६२५ 
अ. जा .- ९४ 
अ . ज .- ०९ 


उत्तर - लाखांदर गावात जाणा- या क्रिडा संकला समोरील उत्तर - प्रभाग क्रमांक १ 

मुख्य रस्ता ते भाष्कर राउत / सोपान रोकडे ते . पूर्व- प्रभाग क्र . १० 
पुर्वेला सुरेश लंजे ते चार गाड्याचे दुकान केंद्र दक्षिण - प्रभाग क्रमांक 
( फर्नीचर दुकान ) ते महामार्ग . 

१५ व १२ 

पश्चिम -प्रभाग क्रमांक १२ 
पुर्व- राज्य महामार्गावरील चार गाड्याचे दुकान केंद्र 

(फर्नीचर दुकान ) ते दक्षिणेला राज्य महामार्गाने 
रामचंद्र कुटे /कुंडलीक कुटे . 


दक्षिण - राज्य महामार्गावरील रामचंद्र कुटे/कुंडलीक कुटे 

ते पश्चिमेला आंबेडकर चौकाकडे जाणा- या रस्त्याने 
लिलाधर ढोरे ते पश्चिमेला रस्त्याने सुधाकर 
मेश्राम यांचे घराचे दक्षिण बाजु ते छोट्या रस्त्याने 
गावातील मुख्य रस्त्यावरील श्रीराम शहारे यांचा 
घराची दक्षिण पश्चिम बाजु . 


पश्चिम - गावातील मुख्य रस्त्यावरील श्रीराम शहारे यांचा 

घराची दक्षिण -पश्चिम बाजु ते उत्तरेला क्रिडा 
संकुलाकडे जाणा - या मुख्य रस्त्याने भाष्कर राउत / 
सोपान रोकडे. 


१२ 


उत्तर 


ना . मा . प्र . स्त्रि 


एकूण - ६१३ 
अ . जा .- ३० 
अ . ज .- ११ 


चुलबंध नदी किना- यावरील गट नंबर २०७ ते उत्तर- प्रभाग क्रमांक १ 
रस्त्याने पुर्वेला गट क्रमांक ३२६ चा पश्चिम भाग . पूर्व प्रभाग क्र . ११ 
ते उत्तरेला गट क्रमांक ३२४ चा पश्चिम - उत्तर दक्षिण - प्रभाग क्रमांक 
कोपरा ते गांधी चौकाकडे जाणा- या मुख्य १३ 
रस्त्यावरील विनोद खरकडे चा घराचा उत्तर पुर्व पश्चिम - चुलबंध नदि . 
कोपरा. 


पुर्व 


विनोद खरकडे चा घराचा उत्तर - पुर्व कोपरा ते 
दक्षिणेला गांधी चौकाकडे जाणा- या रस्त्याने गोडावुन / 
देशी दारु दुकान ते पुर्वेला नामदेव कुडेकर / 
विजय कुडेकर ते छोट्या रस्त्याने नंदकिशोर 
डोनाडकर ते पुर्वेला अरविंद रामटेके ते चिलिया 
दाणे ते दक्षिणेला देवराम / रविंद्र मेश्राम यांचे घराच्या 
पुर्व दक्षिण कोपरा . 


१५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


अनुसूची-चालू 


( १) 


(२) 


(३ ) 


) 


( 


दक्षिण-- देवराम / रविंद्र मेश्राम यांचे घराच्या पुर्व दक्षिण 

कोपरा ते छोट्या गल्लीने पश्चिमेला गावातील 
मुख्य रस्त्यावरील भिवा मेश्राम चे घर ते पश्चिमेला 
गट क्रमांक १८५ चा दक्षिण भाग ते नदीकडे 
जाणा- या रस्त्याने चुलबंध नदी किना-यावरील गट 
क्रमांक १४४ चा दक्षिण पश्चिम कोपरा . 


पश्चिम - चुलबंध नदी किना-यावरील गट क्रमांक १४४ चा 

दक्षिण - पश्चिम कोपरा ते चुलबंध नदी किना- याने 
उत्तरेला/ मौजा लाखांदुर सिमेने गट क्रमांक २०७ 
चा उत्तर - पश्चिम कोपरा . 


१३ 


उत्तर 


ना . मा . प्र . 


एकूण- ६३० 
अ. जा .- ० 
अ. ज .- ० 


चुलबंध नदी किना-यावरील गट क्रमांक १४२ चा उत्तर - प्रभाग क्रमांक १२ 
पश्चिम - उत्तर कोपरा पुर्वेला रस्त्याने गट क्रमांक . पूर्व प्रभाग क्र . १२ व 
१२१ चा उत्तर भाग ते गट क्रमांक १०२ चा १४ 
उत्तर भाग ते प्रकाश मेश्राम चा उत्तर भाग ते दक्षिण- प्रभाग क्रमांक 
रस्त्याने पुर्वेला गांधी चौकाकडे जाणा- या रस्त्यावरील 

१६ 
नामदेव कुडेगावे चे घराचा उत्तर - पूर्व कोपरा. 

पश्चिम- चुलबंध नदी . 


पुर्व 


गांधी चौकाकडे जाणा- या रस्त्यावरील नामदेव 
कुडेगावे चे घराच्या उत्तर- पुर्व कोपरा ते दक्षिणेला 
मुख्य रस्त्याने शुबद्रा कुडेगावे चे उत्तर दिशेकडील 
रस्त्याने पुर्वेला चन्द्रभागा साखरकर ते दक्षिणेला 
अरविंद सिंह चौहान यांच्या घराचा पूर्व- दक्षिण 
कोपरा ते पश्चिमेला रस्त्याने पोस्ट ऑफिस चा 
दक्षिण- पश्चिम कोपरा ते दक्षिणेला मुख्य रस्त्याने 
फागो कडीखाये यांच्या घराचा पुर्व- दक्षिण कोपरा . 


दक्षिण - गावातील मुख्य रस्त्यावरील फागो कडीखाये चे 

घराचा पुर्व- दक्षिण कोपरा ते नदीकडे जाणा- या 
रस्त्याने राजेश्र्वर तोंडरे यांचा घराचा दक्षिण भाग 
ते चुलबंध नदी किना-यावरील गट क्रमांक १११ 
चा दक्षिण- पश्चिम कोपरा. 


पश्चिम - चुलबंध नदी किना-यावरील गट क्रमांक १११ चा 

दक्षिण - पश्चिम कोपरा ते चुलबंध नदी किना- याने 
गट क्रमांक १४३ चा पश्चिम - उत्तर कोपरा . 


१४ 


सर्वसाधारण 


एकूण- ६२१ 
अ. जा .- ४९ 
अ . ज .- ३१ 


उत्तर - गांधी चौकाकडे जाणा- या मुख्य रस्त्यावरील शिवाजी उत्तर - प्रभाग क्रमांक १३ 

विद्यालय ते रस्त्याने पुर्वेला व्यंकट भुते यांचे पूर्व प्रभाग क्र . १५ 
घराचा उत्तर- पुर्व कोपरा . 

दक्षिण- प्रभाग क्रमांक 

१५ 
पर्व- व्यंकट भुते यांचे घराचा उत्तर- पूर्व कोपरा ते परम भाग क १२ 
दक्षिणेला रस्त्याने कृष्ण गोपाल वलके यांचे 

व १६ 
घराचा पुर्व- दक्षिण कोपरा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५/ आश्विन १६-२२, शके १९३७ १५३ 


अनुसूची -चालू 


( १) 


( २) 


( ३) 


दक्षिण - कृष्ण गोपाल वलके यांचे घराचा पूर्व- दक्षिण 

कोपरा ते पश्चिमेला रस्त्याने गांधी चौकाकडे 
जाणा- या रस्त्यावरील राजकुमार बावनकर / खोब्रागडे 
यांच्या घराचा दक्षिण- पश्चिम कोपरा . 


पश्चिम - गांधी चौकाकडे जाणा- या रस्त्यावरील राजकुमार 

बावनकर/ खोब्रागडे यांच्या घराचा दक्षिण - पश्चिम 
कोपरा ते उत्तरेला गांधी चौकाकडे जाणा- या 
रस्त्याने शिवाजी विद्यालय पर्यंत . 


१५ 


अनु . जाती 


एकूण- ६२० 
अ . जा .- २६२ 
अ . ज .- ० 


उत्तर - गाव रस्त्यावरील गंगाधर राउत यांच्या घराचा उत्तर- प्रभाग क्रमांक ११ 

उत्तर मार्ग ते छोट्या रस्त्याने पूर्वेला राज्य . पूर्व प्रभाग क्र . १० 
महामार्गवरील हिवराज भेंडारकर चे घराचा उत्तर- दक्षिण - प्रभाग क्रमांक 
पूर्व कोपरा . 

१७ 

पश्चिम - प्रभाग क्र . १४ 
पूर्व - राज्य महामार्गवरील हिवराज भेंडारकर चे घराचा 

व १६ 
उत्तर - पूर्व कोपरा ते दक्षिणेला राज्य महामार्गाने 
मौजा लाखांदुर सिमेवरील गट नंबर ३४ चा पूर्व 
दक्षिण कोपरा . 


दक्षिण - राज्य महामार्गावरील / मौजा लाखांदुर सिमेवरील 

गट नंबर ३४ चा पूर्व-दक्षिण कोपरा ते पश्चिमेला 
मौजा लाखांदुर सिमेने पश्चिमेला गांधी चौकाकडे 
जाणा- या रस्त्यावरील गट नंबर ३९ चा दक्षिण 
पश्चिम कोपरा . 


पश्चिम - गांधी चौकाकडे जाणा- या रस्त्यावरील गट 

नंबर ३९ चा दक्षिण - पश्चिम कोपरा ते उत्तरेला 
गांधी चौकाकडे जाणा- या रस्त्यावरील पोलीस 
स्टेशन चे उत्तरेकडील रस्त्याने पूर्वेकडे रामदास 
दिवटे ते सरस्वतीबाई प्रधान ते गांधी चौकाकडे 
जाणा- या रस्त्यावरील शेख चे घर ते उत्तरेला 
गांधी चौकाकडे जाणा- या रस्त्यावरील राजकुमार 
बावनकर/ खोब्रागडे यांच्या घराचा दक्षिण - पश्चिम 
कोपरा ते पूर्वेला रस्त्याने प्रधान चे घरासमोरील 
रस्ता ते नरेश सुखदेवे ते उत्तरेला रस्त्याने 
गंगाधर राउत चे घराचा पश्चिम - उत्तर कोपरा . 


उत्तर 


सर्वसाधारण स्त्री 


एकूण- ६२४ 
अ . जा .- ७८ 
अ . ज .- ०४ 


१५ 


चुलबंध नदीकिना-यावरील गट नंबर ४९ चा उत्तर - प्रभाग क्रमांक १३ 
पश्चिम- उत्तर कोपरा ते गावाकडे जाणा- या रस्त्याने . पूर्व- प्रभाग क्र . १४ व 
गट नंबर ५६ चा पश्चिम - उत्तर कोपरा ते गांधी 
चौकाकडे जाणा - या रस्त्यावरील राजकुमार राठी/ दक्षिण - प्रभाग क्रमांक 
दवाखाना चा उत्तर - पूर्व कोपरा . 

पश्चिम - चुलबंद नदी 


___ १७ 


ना .- एक - अ - २० . ( १६६४ ) . 


A 


१५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ ना 


UT 


पूर विभागाय ५ 

यि परवा 1 , ऑक्टोबर ८- १४ , २०१५/ आश्विन १६- २२ , शके १९३७ 


अनुसूची-चालू 


( १) 


(२) 


(३) 


- 


गांधी चौकाकडे जाणा- या रस्त्यावरील राजकुमार 
राठी/ दवाखाना चा उत्तर- पूर्व कोपरा ते मुख्य 
रस्त्याने दक्षिणेला दादाजी दिवटे ( शेख चे घराच्या 
पश्चिम - दक्षिण कोपरा ) ते सरस्वती प्रधान ते 
छोट्या गल्लीने रामदास दिवटे ते पोलीस स्टेशन 
चे उत्तरेकडील रस्त्याने गांधी चौकाकडे जाणा- या 
रस्त्यापर्यंत ते दक्षिणेला मुख्य रस्त्याने मौजा 
लाखांदुर च्या दक्षिण सिमेवरील गट क्रमांक ४० 
चा पूर्व- दक्षिण कोपरा. 


दक्षिण-- मौजा लाखांदुर च्या दक्षिण सिमेवरील गट 

क्रमांक ४० चा पूर्व- दक्षिण कोपरा ते पश्चिमेला 
मौजा लाखांदुर च्या दक्षिण सिमेने चुलबंद 
नदीकिना- यावरील गट क्रमांक ४७ चा दक्षिण 
पश्चिम कोपरा . 


पश्चिम - चुलबंद नदीकिना- यावरील गट क्रमांक ४७ चा 

दक्षिण - पश्चिम कोपरा ते चुलबंद नदीकिना -याने 
उत्तरेला गट क्रमांक ४९ चे पश्चिम - उत्तर 
कोप - यापर्यंत . 


१७ 


सर्वसाधारण 


एकूण- ५६४ 
अ . जा .- १४२ 
अ. ज .- ०२ 


उत्तर 

चूलबंद नदीकिना- यावरील मौजा किन्हाळाचा उत्तर उत्तर - प्रभाग क्रमांक 
सिमेवरील गट नंबर ८ चा पश्चिम - उत्तर कोपरा १० , १५ व १६ 
ते पूर्वेला मौजा किन्हाळा चे उत्तर सिमेने ( राज्य पूर्व किन्हाळा ग्राम 
महामार्ग ओलांडून ) पूर्वेला मौजा किन्हाळाचा उत्तर पंचायतची पूर्व 
पूर्व कोप -यावरील गट नंबर १२१ पर्यंत . 

सीमा 

दक्षिण - किन्हाळा ग्राम 
मौजा किन्हाळाचा उत्तर - पूर्व कोप -यावरील गट 

पंचायतची दक्षिण 
नंबर १२१ ते दक्षिणेला मौजा किन्हाळा सिमेने 

सीमा 
गट क्रमांक २९१ चा पूर्व- दक्षिण कोपरा. 

पश्चिम -किन्हाळा ग्राम 
दक्षिण - गट क्रमांक २९१ चा पूर्व- दक्षिण कोपरा ते मौजा 

पंचायतची पश्चिम 
किन्हाळा दक्षिण सिमेने / चुलबंद नदी किना-याने सीमा 
गट क्रमांक ३०४ चा दक्षिण- पश्चिम कोप- यापर्यंत . 


पर्व 


पश्चिम - गट क्रमांक ३०४ चा दक्षिण - पश्चिम कोप - यापासून 

ते मौजा किन्हाळा पश्चिम सिमेने/ चुलबंद नदी 
किना -याने गट नंबर १८ चा पश्चिम - उत्तर कोपरा . 


भंडारा : 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०१५ . 


धीरजकुमार , 
जिल्हाधिकारी भंडारा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED 
BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004. 


